पुरोगामी 
" जनगनना 


लोकनेते भाई वैद्य विशेषांक 


मे - जून २०१८ , पुणे, वर्ष: ४, अंक : ६ 
पृष्ठ संख्या: १२८ , ₹ २०० 


लोकनेते भाई वैद्य : अल्प परिचय ) 


भालचंद्र सदाशिव वैद्य 

* २२ जून १९२८ - २ एप्रिल २०१८ * 
* शिक्षण - बी. ए. बी . टी . ( १९५२ ) एम. ए. समाजशास्त्र एम. ए. राज्यशास्त्र ( १९७२) * 
* १९४३ साली राष्ट्र सेवा दलात सामील झाल्यापासून लोकशाही समाजवादी 
विचारधारा स्वीकारली आणि अखेरपर्यंत ती निष्ठा जपली. * 

चळवळींमध्ये सहभाग आणि तुरुंगवास 
* १९४२ साली शालेय जीवनात चलेजाव चळवळीमध्ये सहभाग . * 
* १९५५ मध्ये गोवा स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये दुसऱ्या तुकडीत सहभाग आणि जबर मारहाण. * 

* १९५७ साली संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत सहभाग व तुरुंगवास . * 
* १९६१ साली कच्छ सत्याग्रहामध्ये भुज ते खावडा पद यात्रा व सहभाग. * 
* १९७४ ते १९७७ या दरम्यान आणीबाणीमध्ये मिसाबंदी म्हणून १९ महिने तुरुंगवास . * 
* १९८३ मध्ये जनता पार्टी अध्यक्ष श्री . चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली कन्याकुमारी ते दिल्ली पार पडलेल्या 

भारत यात्रा मध्ये ४००० किलोमीटर पदयात्रा पार पाडली. * 

* सुमारे २५ वेळा सत्याग्रह व तुरुंगवास. * 
* शेवटचा सत्याग्रह व अटक डिसेंबर २०१६ वयाच्या ८८ व्या वर्षी शिक्षण हक्कांसाठी. * 

आयुष्यभर लेखन 
* एका समाजवाद्याचेचिंतन , मंडल आयोग व अन्य मागासवर्ग, समाजवाद , 
संपूर्ण शिक्षण: फी विना समान व गुणवत्तापूर्ण: का व कसे , आर्थिक आक्रमणाचे अरिष्ट ( भाषांतरित ) 
परिवर्तनाचे साथी व सारथी, शब्दांमागचे शब्द आदी. प्रसिद्ध. * 

* मंडलआयोग व राखीव जागा . * 

* संघाचा असली चेहरा . * 
* शिक्षण सर्वांना मोफत , समान आणि गुणवत्तापूर्ण. * 

अनुवाद 
* समाजवाद काल , आज आणि उद्या, जागतिकीकरणाचे आर्थिक आरिष्ट्य 
समाजवाद , जागतिकीकरण , शिक्षण , जातिनिर्मुलन आदी विषयांवरील २५० पेक्षा जास्त लेख. * 

३५ प्रतिष्ठेचे पुरस्कार प्राप्त . त्यातील प्रमुख 

* राजर्षी शाहू जीवन गौरव * 
* पुणे विद्यापीठ जीवन गौरव * 

* महर्षी पुरस्कार * 
* पुण्यभूषण * 


जाहीर आवाहन 


पुरोगामी जनगर्जना मासिकासाठी निधी उभारणी 


आरोग्य सेना या संघटनेतर्फे पुरोगामी जनगर्जना मासिक गेली तीन वर्षेपुण्यातून प्रकाशित होत असून हे मासिकाचे 
चौथे वर्ष आहे. 

सामाजिक हेतूने चालविल्या जाणाऱ्या या मासिकाची वार्षिक वर्गणी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अल्प आहे. परंतु 
अशा कार्यात व्यावहारिक मर्यादांमुळे अडथळे येऊन ते मध्येच बंद पडण्याची शक्यता असते. 

आरोग्य सेनेचे कार्यकर्ते हे मासिक चालू राहावे यासाठी प्रयत्नशील असतात . मात्र हे मासिक सामाजिक जबाबदारी 
मानणाऱ्या व्यक्तींच्या, मोठ्या संख्येने , सहकार्याने पुढेही चालू राहावे यासाठी निधी संकलन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे . 

आरोग्य सेना ही प्रामुख्याने गेली २३ वर्षे आपल्या देशावर कोसळणाऱ्या विविध नैसर्गिक आणि मानव निर्मित 
आपत्तींमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय मदत कार्य करत आहे. त्याचबरोबर ही संघटना सर्वसामान्य जनतेला 
आपत्कालीन वैद्यकीय मदत कार्याचे प्रशिक्षणही देण्याचे काम करते . हे सर्व काम मोफत केले जाते. आरोग्य सेनेच्या देशातील 
८ राज्यांमध्ये शाखा असून १४ हजार प्रशिक्षित सैनिक आहेत . 

या व्यतिरिक्त आरोग्य सेना आरोग्य या शब्दाची व्यापक व्याख्या करून सार्वजनिक, सामाजिक आरोग्याच्या 
अनेक प्रश्नांवरही कार्य करीत आहे. अशाच सामाजिक भावनेने पुरोगामी जनगर्जना मासिकाप्रमाणेच स्मिता पाटील आंतरराष्ट्रीय 
चित्रपट व माहितीपट महोत्सवाचेही आयोजन संघटना गेले सहा वर्षे करीत आहे. या महोत्सवासाठी किमान ८० देशांमधन 
अत्यंत दर्जेदार लघू व माहितीपट येतात . 

आरोग्य सेना, कोणत्याही सरकारी वा परकीय संस्थांकडून देणग्या स्वीकारत नाही. मात्र व्यक्तिगत हितचिंतक आणि 
भारतातील समविचारी संस्थांकडून देणग्या स्वीकारल्या जातात . 

आपण आरोग्य सेनेला देणगी देऊन या सामाजिक कार्याला हातभार लावावा ; जेणेकरून हे मासिक जास्तीत जास्त 
वाचकांपर्यंत दर्जा राखून पोचवता येईल , ही आपल्याला विनंती. 

आरोग्य सेनेला देणगी देण्यासाठी पुढील खात्यावर ऑनलाईन व्यवहार करून त्याचा तपशील आपण इमेलवर कळवू 
शकता किंवा कार्यालयात प्रत्यक्ष आरोग्य सेना या नावे धनादेश देऊ शकता. आरोग्य सेना ही संघटना एस. एम. जोशी 
मेमोरियल मेडिकल असोसिएशन या विश्वस्त संस्थेअंतर्गत चालविली जात असल्याने या देणग्या ८० जी अंतर्गत ५० % 
आयकर मुक्त आहेत . 


बँक तपशील 
खाते नाव: आरोग्य सेना 
बँक नाव: बँक बँक ऑफ बडोदा 
शाखाः सुभाषनगर, पुणे 
खाते क्रमांक: 07910100006583 
खाते प्रकार : सेविंग्ज 
IFSC AS : BARBOSUBHAS 


आपले नाव , संपर्क व ट्रान्स्फर 

केल्याची पावती येथे पाठवावी 
इमेल: puja. monthly @ gmail .com 
arogyasena @ yahoo . co .in 

धनादेश द्यायचा झाल्यास 
आरोग्य सेना या नावे लिहावा. 


YA 
SENP 


SNACHEA 


KAITHU 


कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट द्यायची असल्यास 
पत्ता: आरोग्य सेना राष्ट्रीय मुख्यालय , सणस प्लाझा, बाजीराव रस्ता, पुणे ४११००२ 
दूरध्वनी ०२०२४४३०२८ , ९०११०५९०६० ( स . १० ते ५ . ३० ) रविवारी बंद 


देणगी ८० जी अंतर्गत ५० % आयकर मुक्त आहे . 


पुरोगामी 
* जनगणना 


मे - जून २०१८ , पुणे, वर्षः ४, अंक: ६, पृष्ठ संख्या: १२८ , ₹ २०० 

- संपादक : डॉ. अभिजित वैद्य 
कार्यालयाचा पत्ता - पुरोगामी जनगर्जना , आरोग्य सेना राष्ट्रीय मुख्यालय , १० सणस प्लाझा , बाजीराव रोड, पुणे - ४११००२ 

संपर्क: ०२० - २४४७३०२८ email : puja. monthly @gmail .com 


अनुक्रमणिका 


पुरोगामी जनगर्जना 

मे - जून २०१८ 


विशेष संपादकीय - डॉ . अभिजित वैद्य ... 


०६ 


समन्वयः 
इम्प्रिंट , मिडिया अॅन्ड पब्लिशिंग , पुणे 


आदरांजली 
( लेखांचा क्रम लेखकांच्या नावांच्या इंग्रजी अद्य अक्षरांनुसार ) 


मुखपृष्ठ , अक्षर मांडणी: 

बिगफूट डिझाईन 


मुद्रण: 
दिशा पब्लिकेशन 


पुरोगामी जनगर्जना : 
वार्षिक वर्गणी य ३३० . पोस्टेजसह . 
एकूण एका वर्षात दिवाळी विशेषांकासह ११ अंक . 

(दिवाळी विशेषांक हा दोन 
महिन्यांचा एकत्र जोड अंक असेल . ) 

वार्षिक वर्गणी तसेच जाहिराती 
संबंधी चौकशी व व्यवहारासाठी 

संपर्क - रमाकांत सोनवणी : 
मोबाईल - ९५०३७५३०४५ 


| - Anil Sadgopal... 

- डॉ . बाबा आढाव ... 
- गजानन खातू ... 
- Julio Ribeiro ... 
- आ . कपिल पाटील ... 
- डॉ . कुमार सप्तर्षी... 
- मधुकर निरफराके ... 
- मनवेल तुस्कानो... 
- मेधा पालकर... 
- मेधा पाटकर... 
- डॉ . नीलिमा अनिल वैद्य ... 
- पन्नालाल सुराणा... 
- डॉ . प्रेम सिंह... 
- Quarban Ali ... 
- राम ताकवले... 
- रझिया पटेल... 
- डॉ . शमशुदिन तांबोळी... 
- शरद जावडेकर... 
- डॉ . श्रीपाल सबनीस... 
- सुभाष वारे... 
- सुनीती सु . र... 


भाईंच्या स्मृतीचित्रांचे दालन ... ६१ - ६८ 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


पुरोगामी 
जनगणना 


मे - जून २०१८ , पुणे, वर्षः ४, अंक: ६, पृष्ठ संख्या: १२८ , ₹ २०० 

___ संपादक : डॉ . अभिजित वैद्य 


कार्यालयाचा पत्ता - पुरोगामी जनगर्जना , आरोग्य सेना राष्ट्रीय मुख्यालय , १० सणस प्लाझा , बाजीराव रोड, पुणे - ४११००२ 

संपर्क: ०२० - २४४७३०२८ email : puja. monthly @gmail .com 


अनुक्रमणिका 


पुरोगामी जनगर्जना 

मे - जून २०१८ 


अग्रलेख 


पुरोगामी जनगर्जना : 
वार्षिक वर्गणी य ३३० . पोस्टेजसह . 
एकूण एका वर्षात दिवाळी विशेषांकासह ११ अंक . 

(दिवाळी विशेषांक हा दोन 
महिन्यांचा एकत्र जोड अंक असेल. ) 

वार्षिक वर्गणी तसेच जाहिराती 
संबंधी चौकशी व व्यवहारासाठी 

संपर्क - रमाकांत सोनवणी : 
मोबाईल - ९५०३७५३०४५ 


- दै. लोकमत ... 
- दै. महाराष्ट्र टाइम्स . .. 

- दै. प्रभात. .. 
| - दै. प्रजापत्र... 
| - दै. पुण्यनगरी ... 
| - दै. पुरोगामी संदेश... 


दखल 


पत्रनोंदी 


* निवेदन आणि सूचना * 


२ एप्रिल २०१८ रोजी आदरणीय भाई वैद्य यांचेनिधन झाले. त्यांना आदरांजली म्हणून पुरोगामी जनगर्जना मासिकाने 
भाईंवर विशेषांक प्रसिद्ध करण्याचे ठरविले. भाई आमचे वाचक आणि मार्गदर्शक होते. पुरोगामी जनगर्जनेच्या माध्यमातून आम्ही 
नेहमीच समतेचा - पुरोगामी विचार पुढे घेऊन जात असतो. आपल्या समोर हा विशेषांक घेऊन येताना भाईंचे विचार आपल्या सर्वांना 
पुढे घेऊन जायचे आहेत याचेही स्मरण आणि जबाबदारी वाटते आहे. त्यांच्यावरील लेखांचा हा विशेषांक आपणास आवडेल 

व आपल्याला मार्गदर्शक ठरेल अशी आशा करतो . 
याबरोबरच एक सूचना अशी की , हा विशेषांक हा मे आणि जून महिन्याचा जोड अंक म्हणून निर्मिला असल्याने 
जून महिन्याचा स्वतंत्र अंक प्रसिद्ध होणार नाही याची सर्व वर्गणीदारांनी नोंद घ्यावी. 

संपादक 


* पी . आर. बी . कायद्यानुसार: पुरोगामी जनगर्जना हे मासिक मालक ‘ एस. एम. जोशी मेमोरियल मेडिकल असोशिएशन या विश्वस्त संस्थेंतर्गत 
काम करणाऱ्या आरोग्य सेना या संघटनेसाठी मुद्रक व प्रकाशक डॉ अभिजित वैद्य यांनी दिशा पब्लिकेशन: राष्ट्र सेवा दल बिल्डिंग , साने गुरुजी 
स्मारक , दांडेकर पुलाजवळ , पुणे - ४११ ०३० येथे छापून , १० सणस प्लाझा, बाजीराव रोड, पुणे - ४११००२ येथून प्रसिद्ध केले . 
* संपादक : अभिजित वैद्य 
* पुरोगामी जनगर्जना मासिकात प्रसिद्ध होणाऱ्या साहित्य आणि विचारांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही. 


. 


. . . . . 


. . . 


. . . 


. . . . . . 


. . . 


. . . 


. 


. . . . . 


. . . 


. 


. . 


. . . . . 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


पुरोगामी 
" जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


भाई आपके सपनोंको मंजिल तक पहुचायेंगे - डॉ . अभिजित वैद्य 


विशेष संपादकीय 


ATTई गेले . भाई जाऊच शकत नाहीत असे वाटायला अपघात झाला आणि भाई गुडघ्याच्या मारावर बचावले. 

ला लागले असताना अचानक गेले. सर्वांच्या दृष्टीने भाई साधारण पासष्ट वयाचे असताना स्कूटरवरून जात , 
एक अविश्वसनीय गोष्ट घडली होती. एकोणनव्वदाव्या वर्षी पायापाशी ठेवलेली पत्रके सांभाळताना पुण्यातील नीलायम 
इतके प्रसन्न, सतेज , सदाबहार , रसरशीत , तरतरीत , तरल , थिएटर जवळील ओढ्यात रात्रीच्या अंधारात पुलावरून 
तल्लख आणि तीक्ष्ण असणारे भाई न कोमेजता आणि न पंधरा फूट खाली पडले . मनगट तुटले , कॉलर बोन तुटले , 
पिकता एखाद्या पक्षासारखे भुरकन उडून गेले. आईही पेलव्हीस फ्रैक्चर झाले . तशा अवस्थेत तुटलेले मनगट 
तशीच गेली. त्यावेळी , नलिनी तेरा वर्षे कर्करोगाचा सामना दुसऱ्या हाताने धरून भाई मातीचा ढिगारा चढून वर आले. 
करून त्या दुर्धर आजाराला छळण्याची संधी न देता एखाद्या एका रिक्षावाल्याने ओळखले आणि जवळच असणाऱ्या 
पक्षासारखी घराच्या बागेतील झोपाळ्यावर झोके घेत कशी भाईंचे परमस्नेही मुंदडा शेट यांच्याकडे नेले . त्यांनी थेट 
भुरकन उडून गेली , तसे मरण मला यावे असे ते सांत्वनाला सिद्धार्थ हॉस्पिटल गाठले . तिथून मला रात्री ९ ला फोन 

याना सागत. गाडी जागेवर उभी करायची नाही तर आला. सक्रातीचा तो दिवस होता. पुढील दोनेक महिने एका 
पंक्चर होईपर्यंत पळवायची असे मी ठरवले आहे हे त्यांच्या हाताला प्लॅस्टर, दुसरा हात गळ्यात , अनेक छोट्या 
भाषणातील वर्षापूर्वीचेवाक्य त्यांनी खरे केले . 

शस्त्रक्रिया अशा अवस्थेत काढून भाई पुन्हा अखंड उभे 
मी तर भाई वैद्य की अमर कहानी अशी एक अपूर्व राहिले आणि सोशलीस्ट फ्रंट आणि नंतर समाजवादी 
कहाणी लिहिण्याचा विचार करीत होतो. कारण तसे जनपरिषदेच्या उभारणीसाठी देशभर हिंडायला सज्ज झाले . 
पाहायला गेले तर भाई यातून वाचणार नाहीत अशा अनेक सत्तरीत भाईंना संधिवाताने गाठले . त्यानंतर आजतागायत 
घटना भाईंच्या आयुष्यात घडल्या . भाई पंधराव्या वर्षी भाई मेथोट्रेक्झेट आणि तत्सम औषधांच्या मदतीने पळत 
स्वातंत्र्य लढ्याचे विद्यार्थी नेते झाले. शिवाजी मराठा राहिले . पण गाडीच्या अपघातात इजा झालेल्या आणि 
शाळेपाशी व्यासपीठावर येऊन वंदे मातरम म्हणणाऱ्या संधिवातग्रस्त गुडघ्यांनी वयाच्या सत्तरीत मान टाकायला 
दोघांना पोलिसांनी गोळ्या घातल्या. तिसरे भाई सुरुवात केली. त्याही अवस्थेत एका हातात फोल्डींगच्या 
व्यासपीठाकडे निघाले असता असे काहीतरी घडणार कमोडची बॅग आणि दुसऱ्या हातात कपड्यांची बॅग घेऊन 
असल्याची कुणकुण लागल्याने भाईंच्या वडिलांनी भाई रेल्वेच्या दुसऱ्या वर्गाने आणि एसटीने महाराष्ट्र, बिहार , 
पाठविलेल्या दोघांनी धावत येऊन भाईंना अक्षरशः पकडून उत्तर प्रदेश , बंगाल , आसाम , केरळ पालथा घालीत 
घरी आणले आणि भाई वाचले. पण पुढे गोवा मुक्ती समाजवादी जनपरिषद उभी करीत हिंडत होते . भाईंच्या 
संग्रामाच्या दुसऱ्या तुकडीचे नेतृत्व करणाऱ्या भाईंना पंचाहत्तरीत , ते राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यावर 
पोर्तुगीज पोलिसांनी अमानुष मारहाण केली. डोके फुटले , मी त्यांचे गुडघे बदलण्याची शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय 
हात मोडला. शुद्ध हरपत असतानाही भाईंनी तिरंगा सोडला घेतला. डॉ. राजन कोठारी यांनी अत्यंत यशस्वी शस्त्रक्रिया 
नाही. शुद्धीवर येताच पुन्हा वंदे मातरम घोषणा द्यायला केली. शस्त्रक्रियेनंतर महिन्याभरातच भाईंनी राष्ट्र 
सुरुवात केली आणि जवळ उभ्या असणाऱ्या पोलिसाने सेवादलाच्या हीरक महोत्सवासाठी महाराष्ट्र पिंजून 
पुन्हा दंडुका डोक्यात घातला. शुद्ध आली ती डोक्याला काढायला सुरुवात केली. भाई राजन कोठारींना म्हणत 
टाके घातले जात असताना. हाताचेफॅक्चर प्लॅस्टरविनाच डॉक्टर माझी एक तक्रार आहे मी तुम्हाला चालण्याचे गुडघे 
ठेवले गेले. तिथून रवानगी तुरुंगात . हात तसाच जुळला बसवायला सांगितले तर तुम्ही पळण्याचे गुडघे बसवलेत . 
आणि आयुष्यभर वाकडाच राहिला . 

| दलाचा निधी जमविण्यासाठी 
त्यानंतर भाईंना मंत्री झाल्यावर गाडीचा मोठा महाराष्ट्र पिंजत होते . पहिल्यांदा त्यांनी तो सुवर्ण 


यांदा 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
जनगणना - 


महोत्सवासाठी पिंजला होता. दोन्ही वेळा मिळून भाईंनी हायवेच्या मधोमध ३६० अंशात गरकन फिरून रस्त्याच्या 
सेवा दलासाठी दीड एक कोटी जमवले . सेवा दलाला कडेला उभी राहिली. दोघेही न खरचटता बचावले . 
राजकीय भान आणि जागतिकीकरणाच्या विरुद्ध आयुष्यभर आम्हांला कुठे ट्रीपसना जाणे आर्थिक 
लढण्याची वैचारिक शिदोरी देऊन दोन वर्षांत अध्यक्ष कारणासाठी शक्य नसे . पुढे माझी आर्थिक परिस्थिती 
पदावरून दूर होऊन भाईंनी स्वत: ला अखिल भारतीय सुधारल्यावर आम्ही आई - भाईंसहित गोवा , करदे, 
अध्यापक सभेच्या कामात झोकून दिले . भाई ऐंशीला भंडारदरा, महाबळेश्वर अशा छोट्या ट्रीपस केल्या. आईच्या 
टेकले होते. पण थक्क करून टाकणाऱ्या ऊर्जेने तब्येतीमुळे लांबची ट्रीप शक्य नसे . पुढे आई गेल्यावर भाई 
झंझावातासारखेहिंडत होते . यातून केजी टू पीजी मोफत , आणि गीतांजलीच्या पप्पांना घेऊन आम्ही सिंगापूर , स्पेन 
गुणवत्तापूर्ण, सर्वांना समान शिक्षणाचे अभूतपूर्व असे अशा ट्रिप्स केल्या . बार्सिलोनाला मी भाईंना पाब्लो 
आंदोलन उभे राहिले . 

पिकासोच्या म्युझियमला आवर्जून घेऊन गेलो . 
कित्येक वर्षे संधिवातासाठी चालू असणाऱ्या पिकासोच्या गुर्निका या जगप्रसिद्ध चित्राच्या समोर उभे 
मेथोट्रेक्झेट या औषधाने भाईंना चालते ठेवले खरे पण राहून त्याबद्दल भाईंकडून ऐकणे हा अद्भुत अनुभव होता. 
याचबरोबर प्रतिकारशक्ती कमी करणाऱ्या या औषधाने पंच्याऐंशी वयाच्या सुमारास भाईंना उच्च रक्तदाब 
आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली. 

सुरू झाला. दोन एक वेळा हृदय स्पंदन दोषासाठी 
शिक्षण हक्क यात्रेत भाईंना न्यूमोनियाने गाठले . ( अॅट्रीयल फिब्रिलेशन ) अतिदक्षता विभागाची वारी करावी 
नांदेडवरून डॉ . काब्दे यांचा मला फोन आला तेव्हा मी लागली. या सर्व गोष्टींची आम्ही बाहेर फारशी वाच्यता 
आरोग्य सेनेचे वैद्यकीय पथक घेऊन ओरिसाच्या करीत नसू . सततचा प्रवास , हवेतले बदल , जिथे जाईल 
खेड्यांमध्ये पूरग्रस्तांवर उपचार करण्यासाठी पोहोचत तिथले पाणी पिण्याची आणि खाणे खाण्याचा आग्रह यामुळे 
होतो . परिस्थिती लक्षात घेऊन मी रात्रभर हायर मधून मधून डायरिया तर कधी फुप्फुसाचा संसर्ग होत 
अँटीबॉयॉटीक्स देऊन सकाळी भाईंना गाडीने पुण्याला होताच. प्रत्येक वेळी भाईंच्या सखोल तपासण्या केल्या 
पाठवायला सांगितले. संध्याकाळपर्यंत भाई कसेबसे जात आणि त्या चांगल्या येत . बरे वाटताच प्रवास आणि 
पुण्याला पोहोचले आणि पुढील काही दिवस अतिदक्षता कार्यक्रम चालू राहत . भाई सर्वांना कार्यक्रमासाठी हवे 
विभागात त्यांना व्हेंटीलेटरवर ठेवावे लागले . तोपर्यंत असत. शहांशिव्या वर्षी भाईंना कोल्हापूरचा राजर्षी शाहू 
मोहीम आटोपून मी पुण्याला पोहोचलो. ऐंशी वर्षाचे भाई जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला . त्यावेळी 
व्हेंटीलेटर पचवून पुन्हा पळायला लागले. वाढत्या कोल्हापुरी फेट्यात भाईंनी केलेले तासाभराचे भाषण 
वयानुसार तरुण होत राहिले . वार्धक्याच्या खुणांची त्यांना अविस्मरणीय असे होते . एक रुढार्थाने वयोवृद्ध नेता 
स्पर्श करण्याची हिंमत नव्हती. स्मरणशक्तीचा वरदहस्त देशापुढे असणाऱ्या आव्हानांची जाणीव करून देत होता 
होताच. तरुण वयात वाचलेल्या पुस्तकांचे संदर्भ त्यांना आणि त्या आव्हानांना भिडण्याची एखाद्या योद्ध्याप्रमाणे 
आजही आठवत . मी त्यांना चालता बोलता ज्ञानकोश प्रेरणाही देत होता. सभागृह तुडुंब भरले होते . सभागृहाबाहेर 
आणि गुगल सर्च म्हणे. वाचन आणि लिखाण अखंड चालूच सी . सी . टी .व्ही . वर शेकडो लोक उभ्याउभ्याच कानात प्राण 
होते . घरच्या हजारो पुस्तकांच्या ग्रंथ संग्रहात दर आणून भाईंचे भाषण ऐकत होते. याच काळात धनंजय 
आठवड्याला नव्या पुस्तकांची भर पडत होती. वाचण्याची भावलेकर या तरुण चित्रपट दिग्दर्शकाने भाईंवर अप्रतिम 
गरज असणारे पुस्तक भाई खरेदी करीत असत . अनेक अशी डॉक्युमेंटरी केली. तिचा खर्च पुणे मनपा सफाई 
पुस्तके भेटही येत . संधिवातामुळे आणि कंपामुळे लिहिणे कामगार युनियनने केला. त्यासाठी भाईंनी अनेक शॉट्स न 
मात्र शक्य नसल्याने गेली दहा वर्षे मी एक डीटीपी थकता दिले . या डॉक्युमेंटरीचे पहिले स्क्रीनिंग पुण्यातील 
ऑपरेटर घरी ठेवला होता एवढेच. त्याच्या शेजारी बसून मंगला चित्रपटगृहात ओसंडून वाहणाऱ्या गर्दीत झाले . 
भाई लेख , पत्रे डीकटेट करीत . 

__ सत्त्याऐंशीव्या वर्षी सेवा दलाने अमृत महोत्सव निधीची 
कोल्हापूरच्या प्रवासात एकदा आई बरोबर जबाबदारी भाईंवर टाकली आणि भाईंनी तिसऱ्यांदा 
असताना टायर गुळगुळीत झालेली गाडी ब्रेक दाबताच भर महाराष्ट्र पिंजून काढून पुन्हा पाऊण कोटी रुपये उभे केले . 


पुरोगामी 
जनगणना 


मे - जून २०१८ 


सेवा दलासाठी पैसे गोळा करण्याचे फार मोठे श्रेय भाईंकडे न धरता भाई तरातर पोडीयमपाशी आले आणि त्यांनी 
जात असले तरी राष्ट्र सेवा दल या नावावर झालेल्या खड्या आवाजात बंधू भगिनींनो असे म्हणताच 

यश होते असे भाई मानत . दोन सभागृहात टाळ्यांचा जो कडकडाट झाला तो पाच मिनिटे 
वर्षांपूर्वी भाईंना त्रिदल तर्फे पुण्यभूषण पुरस्कार प्रदान चालू होता. एखाद्या मोठ्या गवयाने पहिला सा लावताच 
करण्यात आला. या कार्यक्रमाला शरद यादव , शरद पवार, त्याला दाद मिळावी असे ते दृश्य होते. त्यानंतरचे भाईंचे 
डॉ . माशेलकर आदी उपस्थित होते . भाईंना मिळालेला हा भाषण ही एक वैचारिक मेजवानीच होती . 
पस्तिसावा वगैरे पुरस्कार असावा. त्यानंतर भाईंना घेऊन गेल्या जुलै महिन्यात भाई औरंगाबादच्या 
मी अमेरिकेची वारी केली. नातवाची फिल्म इंस्टीट्युट दौऱ्यावरून आले तेच न्यूमोनिया घेऊन. हा न्यूमोनिया जरा 
बघण्याची त्यांना मनोमन इच्छा होती. लॉस एंजेलिसला आटोक्यात येतो न येतो तोच ३१ जुलै रोजी भाईंना हृदय 
सोहिलचे जगातील प्रथम क्रमांकावर असणारे युएससी विकाराचा जबरदस्त झटका आला. रात्री ११ . ३० वाजता 
फिल्म स्कूल भाईंनी पायी हिंडून पाहिले . तीन दिवस एका बैठकीनंतर मी घरी आलो . त्यांनी नेहमीप्रमाणे दार 

आम्ही तीन पिढ्या मनसोक्त हिंडलो. आम्ही व्हेनिस उघडले . त्यांच्याशी थोडा वेळ बोलून वॉश घ्यायला वर गेलो 
बीचवर हिंडत असताना सोहिलचा ऑस्कर पुरस्कारप्राप्त आणि गीतांजलीने हाक मारली , अभिजित भाई खाली 
प्राध्यापक भेटला. त्याने प्रथम भाईंकडे बोट दाखवीत बोलावत आहेत . घरात त्यादिवशी माझी कन्या डॉ . 
विचारले की , हु इज धीस हँडसम मॅन ? सोहिलने सांगितले सलीनाही होती . ती धावत गेली. तोपर्यंत मीही खाली गेलो. 
ही इज माय ग्रेडपा. तो उत्स्फूर्तपणे म्हणाला , सो नाऊ प्राचीही त्यादिवशी भाईंना भेटायला आलेली होती. भाई 
आय कम टू नो फ्रॉम व्हेयर युवर हँडसमनेस कम्स ! आणि म्हणाले अरे छातीत जरा वेगळेच दुखत आहे . तेवढ्यात 
त्याने जेव्हा आम्हांला सांगितले की सोहिल हा त्याचा त्यांना उलटी झाली , दरदरून घाम फुटला. मी क्षणाचाही 
अत्यंत प्रतिभावंत विद्यार्थी आहे ; तेव्हा भाई म्हणाले, मी विलंब न करता औषधे दिली आणि कार्डीअॅक अॅम्ब्युलंसने 
भरून पावलो. प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक क्रांती कानडे पूना हॉस्पिटलला पोहोचलो. कार्डीओग्राम काढताच थेट 
आणि त्याच्या पत्नीने आम्हांला एका स्पॅनिश रेस्तोरामध्ये अन्जिओग्राफीसाठी घेतले. माझे मित्र डॉ . सुहास हरदास 
जेवायला नेले तेव्हा क्रांतीने तिथल्या मॅनेजरला सांगितले आले. एक रक्त वाहिनी १०० % बंद होती. पुढील दहा 
की , ही इज बर्नी सँडर्स ऑफ इंडिया . लोकशाही मिनिटांमध्ये अन्जिओप्लास्टीने ती उघडून स्टेंट 
समाजवादाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन अमेरिकेत हिलरी घालण्यात आला. आठवड्याभरात भाई पुन्हा ठणठणीत . 
क्लिंटन यांच्यापुढे आव्हान उभे करणारा हा नेता . तेथून या नंतर भाईंचे प्रवास मात्र मी बंद केले . रुग्णालयातून घरी 
आम्ही बॉस्टनला माझ्या आतेभावाकडे गेलो. बॉस्टनहून आल्यावर दोन एक आठवड्यांनी चक्कर येऊन भाई 
आम्ही आत्या - काकांसहित गाडीने न्यूयॉर्क , नायगरा , बाथरूममध्ये पडले . कपाळावर मोठी खोक पडली. माझे 
आणि कॅनडातील टोरांटो गाठले . निनादने हिल्टनच्या मित्र डॉ . सेटिया यांनी घरी येऊन त्यांच्या रुग्णालयात 
४६व्या मजल्यावर खोली घेतल्याने त्यांना नायगरा नेऊन टाके घातले. चेहऱ्याची उजवी बाजू मुक्या माराने 
धबधब्याचे सर्वविभ्रम पाहता आले. डॉ . बाबा आढावांच्या काळी निळी झाली होती. या घटनेच्या चौथ्या दिवशी 
बॉस्टनस्थित आणि टोरांटोस्थित अशा दोनही मुलांकडे भाईंनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात लोकायत तर्फे 

आनंदात भर पडली. या सर्व दोन दीड तासाचे अविस्मरणीय असे भाषण दिले जे यु ट्यूब वर 
अडीच हजार किमीच्या प्रवासात भाई एकदाही थकलो उपलब्ध आहे. आता मात्र माझी भाई अमर्त्य आहेत अशी 
असे म्हटले नाहीत . 

खात्री पटत चालली. वैद्यकीय कौशल्य आणि असीम 
गेल्या वर्षी साहित्य कला प्रसारिणीने भाईंचा इच्छाशक्ती यांच्या मिलाफातून एक अभेद्य रसायन तयार 
एकोणनव्वदावा वाढदिवस भव्य प्रमाणावर साजरा केला. झाले होते ! 
या कार्यक्रमाला शरद पवार, डॉ . बाबा आढाव , मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पोट जड 
सुशीलकुमार शिंदे, डॉ . डी . वाय. पाटील , बाळासाहेब वाटते असे एक दोन वेळा म्हणाल्याने माझे परम मित्र डॉ . 
थोरात असे अनेक दिग्गज उपस्थित होते . कोणाचाही हात नितीन केतकर यांच्याकडे ७ मार्चला त्यांच्या पोटाची 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


सोनोग्राफी केली आणि आभाळ कोसळले . स्वादुपिंडाच्या अवस्थेत भाईंनी त्यांना एंड ऑफ कॅपिटॅलिझम हे पुस्तक 
शेपटाकडे कर्करोग सदृश्य छोटी गाठ होती. पुढील दोन वाचले का हे विचारले . पण आता भाई - बाबांची ही जोडी 
दिवसांमध्ये एमआरआय , पेट स्कॅनसहीत रक्ताच्या सर्व तुटणार हे त्यांच्या डॉक्टरी मनाला कळून चुकले होते . डॉ . 
चाचण्या केल्या . ९ मार्चला डॉ . थोरातांकडे नेताना त्यांनी ताकवले यांच्याशी इन्टरनेटच्या येणाऱ्या क्रांत्या आणि 
मला शांतपणे विचारले , कर्क रोगाचे निदान निश्चित झाले त्यातून नवे जग , रोजगार निर्मिती यावर चर्चा झाली. वरच्या 
का ? मी अवाक झालो. आता सांगण्याशिवाय पर्याय प्रतीक्षाकक्षात घरातील सर्व, खाली उपाहारगृहाच्या बाहेर 
नव्हता. ते शांतपणे मला म्हणाले , हे बघ मला खूप दीर्घ आरोग्य सेना आणि राष्ट्र सेवा दलाचे सर्व दिवस रात्र 
आयुष्य मिळाले. आय हॅव लिव्हड माय लाईफ वंडरफुली. मुक्काम ठोकून होते . भाई जाण्याच्या तीन दिवस आधी 
आता कोणत्याही क्षणी माझी जाण्याची तयारी आहे. डॉ . शरद पवार पुण्यात आले असता त्यांना ही बातमी 
थोरात म्हणाले अभिजित या वयात शस्त्रक्रिया शक्य नाही, कळताक्षणी ते रात्री १० . ३० वाजता आले. भाईंनी 
किमोथेरपीने जास्त त्रास देईल . मुंबईतील कर्करोग खळखळून हसून त्यांचे स्वागत केले आणि विचारले आपली 
तज्ज्ञांशी बोललो. तेच मत आले. यानंतरही भाईंनी अनेक तब्येत कशी आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी भाई मला 
कार्यक्रम केले. भाईंना कोणतेही काम लगेच करण्याची घाई म्हणाले मी सहसा भावनाविवश होत नाही पण लोकांचे 
असे , जाण्याची वेळ येणार हे दिसताच निरोप घेण्याचीही माझ्यावरचे प्रेम पाहून मला भरून आले आहे. ना . गिरीश 
त्यांनी घाई केली. २६ मार्चला संध्याकाळी अचानक बापट त्याच्या दुसऱ्या दिवशी आले तेव्हा मात्र भाईंची शुद्ध 
तब्येत बिघडल्याने मला त्यांना पूना हॉस्पिटलच्या हरपू लागली होती . डॉ . सलीना मला म्हणाली , बाबा 
अतिदक्षता विभागात भरती करावे लागले . त्याच माणसांच्या गराड्यात आयुष्यभर राहणाऱ्या भाईंना 
संध्याकाळी त्यांनी बी जे खताळ पाटील यांच्या शताब्दीला आयसीयूमध्ये किती एकाकी वाटत असेल. त्याचक्षणी 
रिक्षाने जाण्याचेनियोजन केले होते. हे मला कळल्यावर मी तिने , डॉ . केतकर आणि मी भाईजवळ सतत आत 
त्यांना निक्षून सांगितले की , कृपा करून रिक्षाने जाऊ नका थांबण्याचा निर्णय घेतला. शेवटचे १२ तास भाईंची शुद्ध 
मी गाडी पाठवितो. रुग्णालयात सुरुवातीला थोडा आराम हरपली आणि संध्याकाळी ७. ३० वाजता हृदयक्रिया बंद 
पडला. आम्ही रूममध्ये हलवले . सोहिलशी व्हिडिओ पडली. बातमी वाऱ्यासारखी पसरली . लहान थोर शेकडो 
कॉलवर मनसोक्त गप्पा झाल्या . पण त्यानंतर तब्येत पुन्हा लोक जमले. वार्ताहर आणि वाहिन्या पोहोचल्या . 
सर्व उपचारांना दाद न देता घसरत राहिली. पुन्हा हॉस्पिटलमधून मी भाईंचे पार्थिव नव्या घरी घेऊन 
अतिदक्षता विभागात हलवले . अनेक तज्ज्ञ आपली आलो. आरोग्य सेनेच्या सैनिकांनी गार राहणाऱ्या विद्युत 
शिकस्त करीत होते . आता मात्र माझ्या मनात धोक्याची शवपेटीची खास व्यवस्था केली होती. या लाडक्या नेत्याला 
घंटी बाजू लागली. नेहमीप्रमाणे कोणाला पत्ता न लागू देता कार्यकर्त्यांनी आणि जनतेने अभूतपूर्व असा निरोप दिला. 
बरे करून घरी आणता येण्याची शक्यता मावळत चालली वर्तमानपत्रे आणि वाहिन्यांनी भरभरून बातम्या दिल्या . 
होती. मी कार्यकर्त्यांना कळवायला सांगितले . बातमी सोशल मिडीया प्रतिक्रियांनी ओसंडून वाहत राहिला. राष्ट्र 
वाऱ्यासारखी पसरली . पुण्यातून आणि महाराष्ट्राच्या सेवा दलाच्या साने गुरुजी स्मारकावर अंत्य दर्शनासाठी 
कानाकोपऱ्यातून हजारो कार्यकर्ते पुण्याच्यादिशेला धावत भव्य असा पांढरा शुभ्र शामियाना उभारण्यात आला होता. 
सुटले. यात सर्व पक्षीय लोक होते . प्रत्येकाला भाईंशी राष्ट्र सेवा दलाचे सैनिक अना परतवीत चोख व्यवस्था 
किमान एखादा शब्द बोलायचा होता , नाहीतर निदान ठेवण्यासाठी दिवसरात्र झटत होते . मदतीला आरोग्य सेनेचे 
दुनतरी दर्शन घ्यायचे होते . अतिदक्षता विभागात सैनिकही होतेच. अंत्ययात्रेसाठी आणि शेवटी वैकुंठावरील 
इतक्या लोकांना ही परवानगी देणे शक्य नसते . ही गर्दी विद्युत दाहिनीवर जनसागर लोटला होता. त्यात सर्व पक्षीय 
थोपवण्यासाठी मी मग स्वत : जमेल तेवढा तळ मजल्यावर नेते आणि कार्यकर्ते होते . कार्यकर्ते रडत होते पण त्यांच्या 
थांबून सर्वांची भेट घेत होतो . तसे भाई शेवटच्या ४८ तोंडी तरीही क्रांतीची गाणी होती. एका योद्ध्या नेत्याला 
तासांपर्यंत बोलत होते . डॉ . बाबा आढाव चाफ्याचे फूल दिलेली ही उचित अशी सलामी होती. राज्य सरकारनेही 
घेऊन शिलाकाकिंसहित रोज भेटून जात होते. त्याही सरकारी इतमामात राष्ट्र सेवादलाच्या झेंड्यावर तिरंगा 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


लपेटून बंदुकीच्या फैरींनी बँडच्या तालावर मानवंदना सिन्नरचे स्वातंत्र्यसैनिक दादा दुर्वे यांची ही धाकटी बहीण , 
दिली. भाई आणि आम्ही निरीश्वरवादी असल्याने हवेली सदृश्य घरातून , मी कधीही नोकरी करणार नाही, 
कोणताही विधी करण्याचा प्रश्न नव्हता. विद्युत फक्त सामाजिक कार्य करणार तुला घर चालवावे लागेल 
दाहिनीच्या ज्वालांनी ह्या धगधगत्या अग्निकुंडाला अशी भाईंची अट स्वीकारून पुण्यातील गुरुवार पेठेतील 
क्षणार्धात लपेटून घेतले . भाई वैद्यांच्या अमर कहाणीत सार्वजनिक संडास असणाऱ्या मेंदिवाल्यांच्या वाड्यात 
कर्करोग अचानक खलनायक बनून मागच्या दाराने आला आली ते भाई महापौर होईपर्यंत अठरा वर्षे तेथे राहिली . 
पण भाईंनी त्याला हुलकावणी दिली आणि त्याच्या तिथेही घरातील आणि वाड्यातील सर्वांची लाडकी वहिनी 
विळख्यातून निसटून न परतीच्या प्रवासाला निघून गेले. बनली. वैद्यांच्या घराशी आणि वाड्याशीही आई एकरूप 
पदयात्री अनंत अवकाशाचा यात्री बनला. 

होऊन गेली होती. आईने संसार चालविण्यासाठी पुणे 
भाई गेले ते कोणीही व्यापू शकणार नाही अशी एक मनपाच्या शाळेच्या नोकरी व्यतिरिक्त त-हेत-हेचे कष्ट 
प्रचंड पोक 

। पोकळी सामाजिक , राजकीय , उपसले. बसचा खर्च वाचविण्यासाठी भाज्यांच्या पिशव्या 
वैचारिक आणि पुरोगामी चळवळींमध्ये निर्माण झालेली घेऊन कधी सायकलवर , कधी स्कूटरवर आणि अनेकदा 
आहे. आमच्या कुटुंबाचा विचार करता वास्तव स्वीकारता चालत येत राहिली. या शाळेत तिने कल्पकतेने अनेक 
न येण्यासारखी ही पोकळी आहे . मी तर माझे वडीलच नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले. भाईंच्या निवडणुकांमध्ये 
नाहीत तर गुरु आणि एक जिवाभावाचा मित्र गमावला. पायाचे तुकडे पडेपर्यंत हिंडली. भाईंच्या महापौरपदाचे 
भाईंशी मी प्रत्येक गोष्ट शेअर करू शकत असे. आमच्या काही महिने राहिले असताना आम्ही आईमुळे मिळालेल्या 
तासन्तास गप्पा रंगत. जवळपास पंचाहत्तर वर्षे वैद्यांच्या पुणे मनपाच्या साडेचारशे स्क्वेअर फुटांच्या , पण घरात 
तीन पिढ्या भाई या व्यक्तीभोवती स्वेच्छेने आणि संडास बाथरूम असणाऱ्या , घोरपडे पेठेतील सदनिकेत 
आनंदाने फिरत होत्या . अण्णासाहेब आणि नानी वैद्यांचा हाललो. महिन्याभरातच आणीबाणी जाहीर झाली. भाईंनी 
उच्चविद्याविभूषित , पण न कमावणारा, असा हा थोरला आणीबाणीला विरोध करणारी देशातील पहिली प्रचंड सभा 
मुलगा वैद्यांच्या घराचा शेवटपर्यंत केंद्रबिंद राहिला . शनिवारवाड्यावर घेऊन शुरू हुई है जंग हमारी अशी 
थोरल्या मुलाने देशकार्याला वाहून घेतल्याने एकट्या घोषणा दिली. त्याच रात्री भाईंना अटक झाली आणि 
अण्णांच्या आयुर्वेदिक दवाखान्यावर घर चालणे शक्य येरवडा तुरुंगात त्यांची रवानगी झाली. आमच्या तुरुंगाच्या 
नव्हते. त्यात अण्णांनी नात्यातील अनेकांना आधार देऊन वाऱ्या सुरू झाल्या . दहा मिनिटांच्या भेटीसाठी पूर्व 
घरी आणून ठेवलेले . त्यामुळे भारतकाका, विजुआत्या परवानगी घेऊनही तुरुंगाच्या दाराबाहेर उन्हापावसात 
आणि मंगलआत्याला खूप लहान वयात नोकऱ्या करून तासन्तास ताटकळत उभे राहावे लागे. संपूर्ण देश भीतीच्या 
शिक्षण घ्यावे लागले . असे असूनही या सर्वांनी भाईंवर सावटाखाली होता . महापौर भाईंच्या घरची गर्दी पूर्ण 
अलोट प्रेम केले. आणि भावंडांवर प्रेम करावे तर भाईंनीच . आटली होती. लोक घरी यायलाही भिऊ लागले. माझे 
भाई तमाम नातेवाइकांच्या प्रेमाचे आणि आदराचे स्थान दहावीचे वर्ष होते. आई खंबीरपणे उभी राहिली. अगदी 
राहिले. या घराने फक्त भाईंवरच प्रेम केले नाही तर त्यांच्या जवळचे चिमूटभर नातेवाईक आणि भाईंचे परमभक्त मुंदडा 
कामावर , विचारांवर , मित्रांवर , सहकाऱ्यांवर , पक्षावर , शेट वगळता साधी विचारपूस करायलाही लोक घाबरू 
संघटनांवर भरभरून प्रेम केले . भाईंच्या विचारांच्या लागले. माझे आजोबा अण्णा , आजी नानी आणि एसेम 
सच्चेपणाला आणि निःस्वार्थ तळमळीला ही दाद होती . अण्णा हेच बाकी आधार होते . त्याही परिस्थितीत मी 
यातूनच रक्ताच्या नात्यापलीकडचा वैद्य परिवार उभा बोर्डात २७वा आलो आणि मराठीचे २रे पारितोषिक 
राहिला. भाई न कमावणारे असूनही सर्वांना आधार पटकावले. एकोणीस महिन्यांनी भाई सुटले आणि आमदार 
वाटत . भाईंच्या संसारात तितक्याच उच्चविद्याविभूषित होऊन थेट मंत्री झाले. भाई गृहराज्य मंत्री झाल्यावर खर्च 
अशा आईने दिलेली समर्पित साथ तर एखाद्या चित्रपट पेलण्यासाठी आईने मुंबई मनपाच्या शाळेत बदली करून 
कथेत शोभावी अशीच होती. संगमनेरचे थोर समाजवादी घेतली. शाळा सुटल्यावर भाज्या घेऊन दोन बसेस बदलून 
नेते स्वातंत्र्यसैनिक भास्करराव उर्फ नाना दुर्वे आणि मलबार हिलवरील तोरणा बंगल्यावर येणारी मंत्र्याची ही 


१० 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
" जनगणना 


पत्नी सध्याच्या युगात दंतकथा ठरावी. मंत्रिपद जाताच सांगितली. भाई जवळ अणूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी सुन्न 
भाईंनी एका दिवसात बंगला खाली करण्याचा निर्णय होऊन बसले होते . भाईंचा आधारवड कोसळला होता . 
घेतला. हाजीअली येथील भाईंचे स्नेही आणि स्वीय प्रत्यक्षात बातमी पोहोचेपर्यंत दोन दिवस उलटले होते 
साहाय्यक जवळकर यांच्या एका छोट्या सदनिकेत संसार आणि आम्ही पोहोचण्याची खात्री नसल्याने एसेमनी अंत्य 
हालला . आईवरचा ताण कमी करण्यासाठी मी माझा संस्कार करण्याचा निर्णय घेतला होता. आम्ही दोघे 
मुक्काम गॅट मेडिकल कॉलेजच्या वसतिगृहावर हालवला. पुण्याला पोहोचेपर्यंत आणखीन दीडेक दिवस गेला . 
आईने स्टोव्हवर संसार थाटला आणि रॉकेलच्या रांगेत पुण्याला पोहोचल्यावर भाईंनी तिसऱ्याच दिवशी पदयात्रेत 
उभी राहिली. भाई तिकडे पुण्यात स्कूटरवर आणि परतण्याचा निर्णय घेतला. मला मात्र आजींजवळ थांबायला 
काळजीवाहू मंत्री असल्याने मागे पोलीस गाड्या ! हे सारे सांगितले . भाईंच्या समर्पणाची कल्पना असणाऱ्या 
आज अविश्वसनीय वाटेल . महाराष्ट्राचे माजी पोलिस कुटुंबातील कोणीही भाईंना अडविण्याचा प्रयत्न केला 
महासंचालक आणि सुपर कॉप ज्युलिओ रिबेरो यांनी नाही. पदयात्रेनंतर चंद्रशेखर आणि भाईंनी देशभर ग्रामीण 
इंडियन एक्सप्रेस ; या वृत्तपत्रात भाई वैद्य वॉज मेड ऑफ विकासासाठी भारत यात्रा केंद्रे स्थापण्याचा निर्णय 
डिफरंट मोल्ड या हृद्य लेखात भाईंना दोनदा सॅल्युट घेतला . पुण्याजवळील परंदवडी येथील केंद्राची जबाबदारी 
केला आहे तो याचसाठी. त्यांनी लिहिले आहे की , मी भाईंनी घेतली. भुताचा माळ म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या 
लाल दिव्याच्या गाडीने सिग्नलला थांबलो असता शेजारी उजाड माळाचे बघता बघता नंदनवनात रूपांतर झाले . 
मला माझे माजी बॉस भाई स्कूटरवर दिसले. मी त्यांना गांधी कुटी , आचार्य नरेंद्र देव भवन , गोशाला , रेशीम 
मनातल्या मनात एक स्मार्ट सॅल्यूट केला. भाईंनी त्यांना उद्योग ,मेंढीपालन , मत्स्य शेती , शेतकी शाळा , जनावरांचा 
लाच देऊ करणाऱ्या स्मगलर्सना पकडण्यासाठी माझ्यावर दवाखाना अशा एक ना अनेक उपक्रमांनी हे केंद्र रचनात्मक 
जो विश्वास टाकला तो मी विसरू शकणार नाही. त्यांच्या कार्याचे आदर्श रूप बनले. भाईंच्या एकसष्टीला जनतेने 
पत्नी ते गृहराज्यमंत्री असतानाही नोकरी करीत आणि त्यांना दिलेली पाच लाख रुपयांची थैली भाईंनी या केंद्राला 
मलबार हिलवरील बंगल्यातून बसने जात . एका पोलिस अर्पण केली. या केंद्रावर मी माझ्या तीस तज्ज्ञ 
अधिकाऱ्याने त्यांना त्यांच्या पत्नीने सरकारी गाडीने जावे सहकाऱ्यांच्या मदतीने रुरल मेडिकल रेफरल सेंटर 
हे पटविण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी त्यास साफ नकार ( आर.एम. आर. सी .) ही नावीन्यपूर्ण कल्पना मांडून 
दिला. ही गोष्ट आठवल्याने मी त्यांना पुन्हा एक स्मार्ट वैद्यकीय तज्ज्ञ केंद्र चालविले . आठ वर्षे मी माझ्या ऐन 
सॅल्युट करीत आहे. 

तिशीतील प्रत्येक रविवार या केंद्रासाठी दिला. बाकी तज्ज्ञ 
त्यानंतर काही वर्षांमध्ये भाई जनता पक्षाचे महिन्यातील एक रविवार देत . माझा चुलत भाऊ सत्यजित 
महाराष्ट्राचे सरचिटणीस झाले आणि त्यांचा पुन्हा न चुकता माझ्याबरोबर आला आणि त्याने तिथली 
झंझावाती प्रवास सुरू झाला. १९८३ साली चंद्रशेखरांच्या प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळली. मदतीला कमलेश 
भारत यात्रेत सामील होऊन भाई कन्याकुमारी ते दिल्ली हजारे , नान घोणे होते . या केंद्रावर वैद्यकीय सल्ल्यासाठी 
असे चार हजार किमी चालले. त्याचबरोबर त्या पदयात्रेचे २४० गावांमधून रुग्णांचा ओघ सुरू झाला. या केंद्रावर केस 
नियोजनही त्यांनी खांद्यावर पेलले. मी एमबीबीएस करून पेपरचा आम्ही एक रुपया घेत असू. यातूनच पुढे आरोग्य 
इंटर्नशिप करीत होतो . मीही पदयात्रेत डॉक्टर म्हणून सेनेची कल्पना मला सुचली आणि मी मावळातील 
सामील व्हायचा निर्णय घेतला आणि मध्यप्रदेशात इंदर गावागावांत जाऊन या अभिनव संघटनेची बांधणी करायला 
पुढील एका खेड्यात सामील झालो. सामील झाल्यावर सुरुवात केली, खेडोपाड्यातील लोकांना आपत्ती 
दीडएक महिन्यानंतर अचानक पोलीसांकरवी बातमी व्यवस्थापन आणि वैद्यकीय मदत कार्याचे प्रशिक्षण द्यायला 
आली; अण्णांचे, भाईंच्या वडिलांचे निधन झाले होते. सुरुवात केली . पुढे ही संघटना अधिक व्यापक बनून ती या 
आम्ही कुठेतरी चंबळ खोऱ्यात दुर्गम भागात होतो . मी बरोबर सार्वजनिक , सामाजिक आणि राजकीय 
दुपारी अंघोळ करण्यासाठी नदीवर गेलो होतो. आरोग्याच्या प्रश्नांवर लढणारी देशव्यापी संघटना बनली. 
चंद्रशेखरांनी मला बोलावून जवळ घेऊन बातमी भाई या सर्व वाटचालीच्या मागे भक्कमपणे उभे होते . पुढे 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


११ 


भारत यात्रा समिती तील काही महाभागांना हे केंद्र पद्धतीने साजरे करीत , नावीन्यपूर्ण भेटी आणीत . रविवारी 
आपल्या ताब्यात यावे असे वाटू लागले आणि भाईंनी संध्याकाळी आवर्जून फिरायला नेत . भाईंचे बोट पकडूनच 
क्षणार्धात ते सोडले . याच महाभागांनी भाईंनी आपल्या मी वाचन वेडा झालो. आम्हांला कपडे आणणे , सहलीला 
मुलाला वैद्यकीय पाया तयार करून दिला असा आरोप बाहेर गावी नेणे, हॉटेलात खाऊ घालणे भाईंना शक्य नव्हते 
केला. पुढे आरोग्य केंद्र पंचक्रोशीत गाजायला लागल्यावर पण ते पुस्तके आणीत राहिले , निरनिराळ्या ग्रंथालयांचे 
आणि भारत यात्रा केंद्राची ओळख बनल्यावर , सदस्यत्व घेऊन देत राहिले . आर्थिक विवंचनेतही भाईंनी 
अभिजितला आम्हीच ही कल्पना कशी दिली हे रसिकता कोमेजू दिली नाही. समाजवादी मंडळी तत्त्वनिष्ठ 
सांगायलाही कमी केले नाही. भाई भारत यात्रा केंद्रापासून असतात पण त्याचबरोबर हेकट , हट्टी , एककल्ली आणि 
दूर होताच आरोग्य केंद्र बंद करण्याचा आम्ही निर्णय अरसिक असतात या सर्व समजुती खोट्या ठरवणारे भाईंचे 
घेतला. पुढे देशातील भारत यात्रा केंद्रांची आणि व्यक्तिमत्त्व होते . भाईंचे मराठी आणि इंग्रजी वाचन चौफेर 
परंदवडीच्या या केंद्राची काय दुरवस्था झाली हे सर्वश्रुतच होते आणि त्याला कोणताही विषय वयं नव्हता . 
आहे . काळ कसा सूड उगवतो पहा. चंद्रशेखर यांच्या राजकारण , समाजकारण , अर्थकारण , विज्ञान , धर्मकारण , 
निधनानंतर भारत यात्रा केंद्राच्या केंद्रीय समितीला राष्ट्रीय तत्त्वज्ञान, साहित्य , संगीत , चित्रकला , नृत्य , शिल्पकला 
अध्यक्ष म्हणून भाईंची निवड करण्याशिवाय दुसरा पर्याय या प्रत्येक विषयात भाईंना रुची होती, अनेक विषयांवरचे 
राहिला नाही. 

त्यांचे वाचन सखोल होते आणि अनेक विषयांची त्यांना 
पुढे काही वर्षांनी भाई जनता पक्षाचे राष्ट्रीय जाण होती . 
सरचिटणीस झाले आणि त्यांची पुन्हा देशभ्रमंती सुरू या अशा भाईंचा संसार पेलणाऱ्या आईला भाईंनी 
झाली . भाईंनी पक्षाकडून कधीही मानधन , प्रवास खर्च वा आयुष्यभर अफाट सन्मान दिला. त्यांचे दोघांचे मतभेद 
इतर खर्च घेतले नाहीत. हे खर्च त्यांच्या माजी आमदार झालेले , किरकोळ भांडणही झालेले मी कधी पाहिले नाही. 
म्हणून मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून आणि कुटुंबाकडून भाई आईशी चुकूनही चढ्या आवाजात बोलले नाहीत . 
पेलण्यात येत . 

दोघेही विचारांनी एकरूप होते. भाईंनी स्वीकारलेल्या 
भाईंच्या या सर्व धकाधकीच्या जीवनात आईने मला प्रत्येक मूल्यावर आईची डोळस श्रद्धा होती आणि त्यांनी 
आणि प्राचीला घडवले , शिकवले . तुमचे वडील सामाजिक पाहिलेल्या प्रत्येक स्वप्नावर तिचा गाढ विश्वास होता. 
कार्यकर्ते आहेत त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या बालसुलभ आणि आईकडेही असामान्य राजकीय आणि सामाजिक समज 
पुढे तारुण्यसुलभ आवडीनिवडी विसरून आयुष्य जगावे होती. ती त्यांची परखड टीकाकारही होती. पण ही टीका ती 
लागेल , शिक्षणासाठीही शिष्यवृत्ती मिळवावी लागेल हे तिने अतिशय मृदू शब्दांमध्ये करीत असे , म्हणजे , ह्यांचा हा 
आमच्या मनावर ठसवले. त्यामुळे आम्ही कधीही आमच्या निर्णय नाही बाई आवडला किंवा अहो कशाला त्या 
जगण्याची तुलना इतरांशी केली नाही. अत्यंत साध्या , कार्यकर्त्याला रागावलात हो अशी . भाई ही टीका 
जवळ जवळ गरिबीच्या आयुष्याचा आम्हांला अभिमानच खिलाडूपणे घेत . प्रेमविवाह न होता ठरवून केलेल्या 
वाटला कारण आमच्याकडे इतर कोणाकडे नसलेली विवाहानंतर त्यागाच्या नेपथ्याच्या पार्श्वभूमीवर फुललेली 
श्रीमंती होती आणि ती म्हणजे आमचे देशासाठी सर्वस्व आगळी वेगळी अशी ही प्रेमकथा. भाईंचा देशासाठी त्याग 
त्याग करणारे वडील . आम्हांला हे मिळाले नाही. ते मिळाले आणि आईचा भाईसाठी त्याग . अगदी चित्रपट व्हावा अशी. 
नाही असे कधी वाटले नाही. कारण आईला जीवनातील पण कचकड्याच्या प्रेमकथा रंगवणाऱ्या चित्रपटसृष्टीला 
कोणत्याही सुखसोयी न मिळता , कष्ट उपसत तृप्त आयुष्य अशी अस्सल प्रेमकथा कुठली झेपायला ? भाईंची 
जगताना आम्ही पाहत होतो. हाच तर अध्यात्म ! पण प्रचंड पंच्याहत्तरी साजरी झाल्यावर काही काळात आई गेली . 
व्यापातही मिळणाऱ्या वेळात आमच्याशी संवाद पंच्याहत्तरीच्या आदल्या रात्री गीतांजली आणि मी 
साधण्याची भाईंचीपद्धत आदर्शच होती असे म्हणावे जवळच्या नातेवाइकांसाठी एक संगीताचा कार्यक्रम ठेवला 
लागेल . मते न लादता वैचारिक घडण करावी ती भाईंनीच. आणि त्यानंतर जेवण . आम्ही दोघांनी त्यात एक द्वंद गीत 
आमचे वाढदिवस भाई अल्प खर्चात पण नावीन्यपूर्ण सादर केले . पण हा कार्यक्रम अविस्मरणीय झाला तो आईने 


१२ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
Gador 


भाईंवर केलेल्या भाषणाने. आई उत्तम वक्ती होती. पुढे कधी वाढली नाहीत. गबाळे, चुरगाळलेले कपडे हे त्यांनी 
भाईंच्या केयर टेकरची जागा माझ्या पत्नीने गीतांजलीने कधी क्रांतिकारक आणि पुरोगामी कार्यकर्त्यांचे व्यवच्छेदक 
घेतली. आमचा ठरवून झालेला आंतरजातीय विवाह . लक्षण मानले नाही . त्यांची प्रत्येक गोष्ट आपल्या जागेवर 
गीतांजली गुजराती आणि शाकाहारी. आम्ही जातिवंत असे. स्टेपलर , पंचिंग - मशीन , टेप , पट्टी , कात्री अशा 
मावळे. बीई करून आलेल्या गीतांजलीचा एमईचा फॉर्म अनेक गोष्टी आम्हांला सापडल्या नाहीत तर त्या त्यांच्या 
आईने जाऊन भरला. पुणे विद्यापीठात पहिली येऊन तिने जवळ हमखास असत . कोणाचाही फोन नंबर त्यांच्या वहीत 
त्याचे चीज केले. पुढे तिच्या पीएचडीसाठी आई तिच्या असे आणि बहुसंख्य वेळा तो त्यांना पाठ असे . देताना ते 
मागे लागली. भाईंनी सुनेचे अपरंपार लाड केले आणि तिला फक्त मृदुपणे सांगत जागेवर ठेव हां . गादीवरची चादर 
तितकाच सन्मान दिला . तिचा आतरराष्ट्रीय पातळीवर घालण्याची, प्रवासाची बंग भरण्याची त्याची एक पद्धत 
शोधनिबंध प्रसिद्ध झाला की भाई आम्हा सर्वांना बाहेर असे . त्यात एक शिस्त असे पण ती लादण्याचा प्रयत्नही 
एखाद्या छानशा ठिकाणी जेवण देत . नातवंडांशी संवाद नसे . रात्री गादीवरील चादर ते स्वत : बदलीत . कपड्यांना 
साधावा तर तो भाई आईनेच. किती विषयांवर सोहिल साबण लावून ते घासून ठेवीत . आंघोळीआधी बाथरूम 
सलीनाशी भाई गप्पा मारीत ? सोहिल तर तासन्तास स्वच्छ धुऊन काढीत . घरात कोणी नसेल तर आलेल्या 
जगातील गाजलेल्या चित्रपटांच्या कथा त्यांना सांगे आणि व्यक्तीला स्वत : चहा करून देत , मग तो कितीही सामान्य 
न कंटाळता , न थकता भाई त्या ऐकत . मी आणि गीतांजली कार्यकर्ता असो. त्यांच्या जगण्याचे कर्मकांड नव्हते अगदी 
चित्रपट पाहून मध्यरात्री घरी आल्यावर आमच्याकडे खाणे , व्यायाम , राहणी, विश्रांती कशाचेही ! अनेकांना 
लॅचची किल्ली आहे हे माहीत असनही भाई गाडीचा आवाज भाईंचे खाण्याचे कोणतेही नियम नाहीत आणि ते नियमित 
ऐकताच पटकन येऊन दार उघडीत आणि मग आमची त्या कोणताही व्यायाम करीत नाहीत याचे आश्चर्य वाटे . 
चित्रपटाच्या रसग्रहणाची मैफल भरे. या मैफलीची सांगता भाईंसमोर येईल ते आणि जिथे जे मिळेल ते खात. प्रचंड 
भाईंच्या आवडत्या कॉफीने होई. रात्री उशिराही व्यस्त जीवन आणि वेग हाच त्यांचा व्यायाम असे. आपल्या 
वानवडीच्या कॉफी जार ला कॉफी पिण्यासाठी यायला साधेपणाचेत्यांनी तत्त्वज्ञान केले नाही, त्याचे अवडंबर केले 
भाई एका पायावर तयार असत . कॉफी जार हा तरुणाईचा नाही किंवा नैतिक मोजपट्टी करून दसऱ्यांच्या जगण्याची 
अड्डा . तेथील तरुणाईलाही नव्वदीतील या तरुणाची सवय चिरफाड केली नाही. अनेक समाजवाद्यांना चिकटलेल्या 
झाली होती. मी आरोग्य सेनेच्या मदत कार्याच्या भोंगळपणाच्या आणि दांभिकपणाच्या दर्गणापासन ते दर 
मोहिमेवरून किंवा परदेशातून आल्यावर मला यायला राहिले . भाई उपदेशपर बोलल्याचे मला आठवत 
कितीही उशीर झाला तरी मी येताच भाई उठून नाही . भाईंनी आम्हांला निर्णयाचे संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले. 
दिवाणखान्यात येत आणि सर्व वृत्तांत ऐकूनच झोपीत . बरे सल्लादेण्यापेक्षा योग्य दिशेने विचार करून योग्य निर्णय 
कितीही वाजता झोपले तरी सकाळी ६ . ३० च्या ठोक्याला घेण्याची प्रेरणा देण्यावर त्यांचा भर असे . त्यांचे व्यक्तिगत 
उठणार , स्वत: चहा करून घेणार आणि गीतांजलीच्या ८५ जीवन हा लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा वस्तुपाठ 
वर्षांच्या वडिलांनाही करून देणार. गीतांजलीचे वडीलही होता. 
एकटेच असल्याने पुणे आणि अहमदाबाद असे आलटून मी अनेकदा विचार करतो की हे इतके लोभस , 
पालटून राहतात . आमच्याकडे असतील तेव्हा ते भाईंच्या राजस , देखणे, रसिक , बुद्धिमान , द्रष्टे , धगधगते पण 
खोलीत राहत . भाई त्यांना विठ्ठलभाई म्हणीत. भाईंचे शीतल , करारी पण लवचीक , स्वाभिमानी पण अहंकाराचा 
त्यांच्याशी वागणे वृद्धांच्या सहजीवनाचा परिपाठ होता. ते लवलेश नसणारे , देशासाठी सर्वस्वाची आहुती देण्याची 
त्यांना अनेक कार्यक्रमांना आवर्जून नेत . 

तयारी असणारे , मानवता, दया , प्रेम , करुणा यांनी 
भाई अत्यंत साधे पण तितकेच टापटीप , काठोकाठ भरलेले रसायन कसे तयार झाले असावे ? यात 
व्यवस्थितपणाचे आणि स्वच्छतेचे भोक्ते . आयुष्यभर दोन अण्णांचा, भाईंचे वडील आणि एसेम आणि राष्ट्र सेवा 
खादीचे कपडे घालणाऱ्या भाईंनी गबाळेपणाला आयुष्यात दलाचा फार मोठा वाटा आहे. पण लोकोत्तर व्यक्तिमत्त्वांच्या 
स्थान दिले नाही. आजारपणातही त्यांच्या दाढीची खुंटे रसायनाचा फॉर्म्युला शोधणे वेडेपणाचे असते . 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


१३ 


समाजजीवनाच्या मोकळ्या अवकाशातून अशी रसायने महिलांचे प्रश्न असोत . समाजकारण , राजकारण , तत्त्वनिष्ठा 
बिग बँग थियरीतील ताऱ्यासारखी अवतरत असतात . आणि नैतिकता या गोष्टी सार्वजनिक - राजकीय जीवनात 
त्यांच्या आयुष्यातील प्रत्येक कृतींच्या मागील प्रेरणा भिन्न असण्याची गरज नसते हे भाईंनी दाखवून दिले . 
शोधणे शक्य नसते . यातील अनेक प्रेरणा आंतरिक भाईंनी अनेक संघटनांची धुरा खांद्यावर पेलली. उत्कृष्ट 
असतात . भाई हे असे रसायन होते . भाई आयुष्यभर संघटक असलेल्या भाईंनी त्या त्या संघटनांचे ढाचेच 
समाजवाद , समता, धर्मनिरपेक्षता, पुरोगामित्व आणि बदलले आणि आपल्या वैचारिक ताकदीच्या बळावर त्यांना 
बुद्धिवाद यांवर निष्ठेने चालत राहिले . वडील आणि आई भविष्यातील वाटचालीसाठी भक्कम दिशाही दिली . पण 
अत्यंत धार्मिक असताना भाई बालवयातच निरीश्वरवादी भाईंनी कधीही ती संघटना दीर्घ काळ ताब्यात ठेवण्याचा 
कसे झाले हा प्रश्न मला पडतो. बाकी मूल्ये सेवा दलाने प्रयत्न केला नाही. योग्य वेळी त्या त्या संघटनांच्या अगदी 
पेरली असावीत . पण नैतिकता आणि सत्याचा आग्रह ही सर्वोच्च पदांवरूनही ते पाय उतार झाले आणि तरुण रक्ताला 
मूल्ये मात्र भाईंमध्ये अशी काही रुजली होती की त्यामुळे त्यांनी जाणीवपूर्वक पद खाली करून दिले . त्यातील काही 
भाई एका वेगळ्या उंचीवर राहत गेले आणि तरीही सर्व प्रयोग यशस्वी ठरले काही फसले , अनेकदा विश्वास घात 
स्तरातील कार्यकर्त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही झाला. भाईंनी त्याची पर्वा केली नाही. संघटना किंवा संस्था 
जवळचे वाटत राहिले . सेवा दलामुळे भाई समाजवादी ताब्यात न ठेवल्याने भाईंना आयुष्यभर हक्काचेकार्यालय , 
चळवळीकडे ओढले गेले . त्यामुळे एसेम , नानासाहेब , मदतनीस , कर्मचारी आणि वहान मात्र बाळगता आले नाही. 
अच्युतराव , रावसाहेब , असफली , जयप्रकाश, लोहिया , घर हेच कार्यालय आणि हिंडण्यासाठी सार्वजनिक वहाने या 
नाथ पै, मधु लिमये, प्रधानमास्तर , मधु दंडवते अशा पद्धतीने ते जगले. याचे त्यांना यत्किंचितही वैषम्य वाटले 
अनेक दिग्गजांच्या सहवासात आले. बाबा आढाव, बापू नाही. अठ्यांशिव्या वयापर्यंत रात्रीबेरात्री रिक्षाने स्टेशनवर 
काळदाते , मृणाल गोरे, किशोर पवार , सदानंद वर्दे, जाऊन रेल्वेने देशभर प्रवास करणे, कार्यक्रमाला गाडीची 
पन्नालाल सुराणा यांसारखे स्नेही लाभले . गांधींची सेवा मागणी न करता रिक्षाने जाण्याची तयारी ठेवणे, बाहेर गावी 
करण्याचे भाग्यही त्यांना लाभले . सेवा दल आणि नाथ वेळ पडल्यास स्व खर्चाने गाडी घेऊन जाणे याला नेत्याने 
पैंमुळे युरोपचा प्रदीर्घ दौरा करण्याची संधी मिळाली आणि एका वेगळ्या मशीतनच जन्म घ्यावा लागतो. नाही 
प्रगत पाश्चात्य विचारांचा परीसस्पर्श झाला. पण याच म्हणायला गेली तीस वर्षे मी जमेल तसा आणणे -नेणे करीत 
बरोबर भाई फले - शाह - आंबेडकर यांच्या विचाराकडेही राहिलो. माझ्याकडे गाडी - डायव्हर आल्यावर ती पाठवीत 
जात गेले . भाईंच्या गुरुवार पेठेतील घरामागे फुले वाडा , राहिलो , माझ्या क्लिनिकमधील कर्मचारी त्यांच्या 
समोरच्या गल्लीत गुरुवर्य जगताप , एका बाजूला पंच हौद कार्यालयीन कामाचा फार मोठा भार पेलत राहिले . पण 
मिशन दुसऱ्या बाजूला ब्राम्हणेतर चळवळीचे नेते जेधे यांचे त्यांच्या कामाचा आवाका इतका मोठा होता की त्याला ही 
जेधे मॅन्शन , पुढे चिंचेच्या तालमी जवळ दिनकरराव यंत्रणा पुरी पडणे शक्य नव्हते . 
जवळकर यांचे घर होते . आमचा वाडा हा बहुजन , त्यांचे जीवन हे एक महापर्वच होते. स्वातंत्र्य संग्राम , 
मुस्लीम , ख्रिश्चन आणि जैन धर्मीय या सर्वांच्या संगमावर राष्ट्र सेवा दल , समाजवादी पक्ष , कामगार संघटना, संयुक्त 
होता. या वातावरणाचा भाईंच्या वैचारिक वाटचालीवर महाराष्ट्र चळवळ , दीर्घ काळ पुण्याचे नगरसेवक , महापौर, 
परिणाम झाला असावा. पण ही वाटचाल स्वतंत्रही होती. आणीबाणी , जनता पक्ष , त्यातून मिळालेले अल्पकालीन 
अफाट वाचनाचे वेड या वाटचालीला सतत दिशा देत आमदार पद आणि महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री पद , जनता दल 
राहिले . ही वाटचाल पुस्तकी नव्हती . प्रेम आणि करुणेने असा हा एक सुमारे पाच दशकांचा प्रदीर्घ टप्पा आणि 
ओथंबून भरलेले हे मन स्वातंत्र्यानंतर भारतीय त्यानंतर शेवटपर्यंत पुन्हा समाजवादी पक्षाच्या 
समाजाच्या प्रश्नांनी पेटून उठत राहिले , असंख्य उभारणीच्या ध्यासाने झपाटून सोशलिस्ट फ्रंट त्यातून 
लढायांमध्ये झोकू न देता राहिले . मग ते समाजवादी जनपरिषद, त्यातूनच पुढे सोशलिस्ट पार्टी , 
झोपडपट्टीवासीयाचे प्रश्न असोत , कामगाराचे प्रश्न शिक्षण हक्काच्या लढ्यासाठी याला समांतर अखिल 
असोत , कष्टकऱ्यांचे प्रश्न असोत , दलित - आदिवासी - भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा हा पुढील सुमारे तीन 


१४ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
Mada 


दशकांचा दुसरा टप्पा. या प्रदीर्घ वाटचालीत भाई राष्ट्र सेवा नव्याने उभी केलेली सोशलिस्ट पार्टी अल्पावधीतच संपली 
दलाचे काम निरनिराळ्या निमित्तांनी खांद्यावर घेत गेलेच . असती. पण या घडामोडींमध्ये देशभरातील समाजवादी 
संघटना असो , राजकीय पक्ष असो किंवा प्रशासकीय पद चळवळीची आणखीन वाताहत झाली . वास्तविक 
असो भाईंनी त्या पदावर अमिट छाप पाडली. नगरसेवक समाजवादी पक्ष जनसंघाबरोबर विलीन करून जनता पक्ष 
असताना झोपडपट्टीवासीयांना पहिले नळ कोंडाळे , त्यांना जन्माला घालणे ही एक ऐतिहासिक चूक होती की काय 

ओळखपत्रे , बिबवेवाडीला ओटे देऊन पुनर्वसन , असा प्रश्न पडतो . पण देशावर कायम स्वरूपाच्या 
पुण्यातील रस्त्यांचे डांबरीकरण , शुद्ध पाणी प्रकल्प आणि हुकूमशाहीच्या धोक्याला परतवून लावण्यासाठी दुसरा 
हिरवा पट्टा, डनलॉप टायर , दादा देसाई अशा अनेक पर्याय नव्हता. हा निर्णय जेपी, एसेम , नानासाहेब , मधु 
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाना वाचा, महापौर झाल्यावर गाजर लिमये यासारख्या दिग्गजानी घेतला होता. येरवड्याच्या 
गवत निर्मूलन मोहीम , पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे शहराचा तुरुंगात सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्याबरोबर 
प्रथम नागरिक म्हणून स्वागत आणि पुढे जाऊन काळे भाईंची घनिष्ठ मैत्री झाली आणि एक दिवशी बाळासाहेबांनी 
झेंडे, जयप्रकाश नारायण यांना मानपत्र , आणीबाणीला अनौपचारिक गप्पांमध्ये संघ बदलेल अशी ग्वाही दिली. 
विरोध आणि अखिल भारतीय महापौर परिषदेचे पहिले तुरुंगातून सुटल्यावर देवरस भाईंना भेटण्यासाठी आमच्या 
अध्यक्ष म्हणून अटक , आमदार म्हणून नामांतर विधेयक गुरुवार पेठेतील घरीही येऊन गेले. पण संघ बदलला नाही . 
सादर, गृहराज्यमंत्री मंत्री म्हणून लाच देऊ करणाऱ्या संघ बदलेल असा भ्रम भाईंना कधीच नव्हता. तरीही भाईंनी 
तस्करांना अटक , पोलिसांना फुल पँट . 

हे कधीतरी सांगितले पाहिजे या नावाने लेख लिहून त्यांना 
____ पण प्रत्यक्षात भाई आयुष्यभर समाजवादी स्वप्न त्यांच्या म्हणण्याची आठवण करून दिली. पण पुढे जनसंघ 
भूमीच्या शोधात वाटचाल करीत राहिले . भाईंनी देशात जनता पक्षातून भाजपा हे नाव घेऊन बाहेर पडला तेव्हा 
समाजवादी राजकीय पर्याय उभा करण्यासाठी अविश्रांत भाईंनी आपणही सर्व समाजवादी बाहेर पडून पुन्हा आपला 
प्रयत्न केले. मेधा पाटकरांनी समाजवादी जनपरिषदेचे पक्ष सुरू करू यासाठी तमाम नेत्यांची मने वळवण्याचा 
नेतृत्व करावे अशी त्यांचे मनोमन इच्छा होती. पुढे नव्या प्रयत्न केला. जनता पक्षाचा जनता दल झाल्यावर भाईंनी 
सोशलिस्ट पार्टीचेतरी नेतत्व त्यांनी स्वीकारावे असे शांतपणे दूर होण्याचा ठाम निर्णय घेतला . चंद्रशेखर 
त्यांना वाटले. त्यासाठी ते नेतृत्वावरून पायउतार व्हायला पंतप्रधान झाल्यावर त्यांच्याशी अत्यंत घनिष्ठ असणाऱ्या 
एका पायावर तयार होते . मेधाताई राजकारणात पडायला भाईंनी त्यांनी विनंती करूनही त्यांच्या पक्षात जायला 
नकार देत राहिल्या . पण पुढे त्या आप पुरस्कृत उमेदवार नकार दिला . पुढे मुलायम सिंग यांनी त्यांच्या पक्षात भाईंनी 
म्हणून उभ्या राहिल्यावर भाईंनी कठोर भूमिका घेतली. हा मोठी जबाबदारी घ्यावी अशी इच्छा व्यक्त केल्यावरही 
कठोरपणा त्यांना किती वेदनादायी होता याची मला भाईंचा निश्चय ढळला नाही . नंतर देशातील समाजवादी 
कल्पना होती. आप हा समाजवादी विचाराचा पक्ष नाही व्ही . पी . सिंग नावाच्या गारुडात सापडले. मंडल आयोग 

राजेंद्र सच्चर यांची भमिका होती. स्वीकारल्यामुळे मंडल मसीहा बनलेल्या व्हीपींपासून वेगळे 
भारतीय राजकारणात पद्धतशीरपणे उठवण्यात आलेली होणे समाजवाद्यांना शक्य झाले नाही . त्यात अल्पकाळ का 
ही एक वावटळ आहे आणि ती समाजवादी चळवळीला होईना सत्ता हाती राहत गेली . शेवटी व्ही . पी .सिंग यांनीच 
घातक आहे असे दोघांचे स्पष्ट मत होते . अण्णा हजारे जनता दलात आपण गेलो ही चूक होती अशी कबुली दिली . 
प्रकरणात अनेक समाजवादी वाहवत जात असताना भाई या सर्व वाटचालीत समाजवादी मंडळी स्वतंत्र पक्ष उभा 
दर राहिले . भाईंच्या राजकीय समजेच्या जवळ जाण्याची करण्याचा आत्मविश्वास आणि इच्छाशक्ती गमावून बसली. 
योग्यता नसणाऱ्या काही समाजवाद्यांनी भाईंवर अनेक जण निरनिराळ्या कारणांसाठी निरनिराळ्या 
करंटेपणाचा आरोप केला. मी त्यावेळी सोशलिस्ट युवजन राजकीय वाटांवर दाखल झाले . पण भाई मात्र समाजवादी 
सभेचा राष्ट्रीय अध्यक्ष होतो . आम्ही युवजनचे देशभरातील राजकीय उभारणीसाठी अखेरच्या श्वासापर्यंत झुंजत 
कार्यकर्ते या भमिकेबरोबर राहिलो. आज मागे वळन राहिले . एकदा देवेगौडा यांना जसलोक रुग्णालयात 
पाहताना वाटते की चुकीची भूमिका घेतली असती तर भेटायला गेले असता ते म्हणाले , भाई आय सॅल्युट युवर 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


१५ 


सोशलिस्ट स्पिरीट. 

समूहांना आज आपल्यावरील अन्याय निवारणासाठी एकत्र 
भाईंनी समाजवादावर विपुल लिखाण करून येण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. भाई पुढे म्हणतात , हे 
लोकशाही समाजवादाचे तत्त्वज्ञान आपल्या मांडणीने ऐक्य कसे होणार हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. त्यासाठी 
समृद्धही केले. एका लेखात भाई म्हणतात , समाजवादाचा ऐक्याचा रोड -मॅप बनवावा लागेल. परिवर्तनवादी पक्ष व 
विचार करताना त्या विचारधारेची मूल्यव्यवस्था आणि संघटनांत तात्त्विक व वैचारिक मतभेद नाहीत असे 
समाजव्यवस्था या दोन्हींचाही विचार करावा लागेल. मानण्याचे कारण नाही . अंतर्गत मतभेदाच्या रेषेजवळ 
मूल्यव्यवस्थेच्या पायावरच समाजव्यवस्थाही उभी राहत देशावरील संकटाची मोठी रेष काढल्यास आपापसातील 
असते. त्यातील पाया स्थिर , खंबीर व भक्कम हवा. मात्र मतभेदांची रेषा खचितच छोटी ठरेल. पण त्यासाठी 
त्यावरील रचना ही प्रवाही व स्थलकाल यानुसार बदलतही संघटनात्मक अहंकाराची थोडीफार छाटणी करावी 
राहणार हे गृहीत धरले पाहिजे. मूल्यव्यवस्थेचा विचार लागेल . हे लिहिताना भाईंना मार्क्सवाद , आंबेडकरवाद , 
करताना जगाच्या आधुनिक इतिहासात विशेषत : विविध नक्षलवाद , समाजवाद , गांधीवाद अशा सर्व छटांची जाणीव 
राज्यक्रांत्यांद्वारे जी मानवी मूल्ये समाजापुढे आली होती . भाईंनी या ऐक्यासाठी पूर्ण रोजगार, कृषी औद्योगिक 
त्यांचाच प्रामुख्याने विचार करावा लागतो. अमेरिकन , अर्थव्यवस्था , मोफत शिक्षण , सर्वांना आरोग्य , आणि जाती 
फ्रेंच, रशियन राज्यक्रांत्यांनी याबाबत फार मोठे योगदान निर्मूलन अशी पंचसूत्री दिली होती. यावरून हेही लक्षात येते 
दिलेले आहे. त्यातूनच स्वातंत्र्य , समता , व बंधुता या की भाईंची ही मांडणी व्यवहारात यायला कठीण वाटली तरी 
त्रिसूत्रीचा उदय झालेला आहे. भारतामध्ये विशिष्ट स्वप्नाळू नव्हती , देशापुढील आव्हानांचा भविष्यवेधी 
सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून त्यात सामाजिक सामना करणारी होती. जातीयवादाच्या पारंपरिक 
न्याय या मूल्याचा समावेश करावा लागला. त्यामुळेच आव्हानाबरोबर देशापुढे आता जागतिकीकरण आणि 
भारताच्या सरनाम्यामध्ये स्वातंत्र्य, समता , बंधुता व जमातवाद ही आव्हाने उभी ठाकत असल्याची वास्तववादी 
सामाजिक न्याय ही चतु : सुत्री समाजापुढे ध्रुव जाणीव होती. भाईंनी आयुष्यभर समाजवादी 
ताऱ्यासारखी आढळ बनली आहे. समाजवादाची ही विचारसरणीला आधुनिक जगाशी आणि बदलत्या काळाशी 
भक्कम मल्यप्रणाली आहे. मात्र समाजामध्ये या मल्याच्या जोडण्याचा प्रयत्न केला. 
आधारावर कशी व कोणती समाजव्यवस्था निर्माण यामुळेच असेही म्हणता येईल की भाईंचे आयुष्य 
करायची आणि तिचे राजकीय , सामाजिक , आर्थिक व तीन व्यापक संघर्षांना समर्पित होते ; जातीयवाद , 
सांस्कृतिक स्वरूप काय असणार हे मात्र स्थलकालानुसार जागतिकीकरण आणि जमातवाद . . 
ठरवावे लागते . त्यामुळेच समाजवादी विचारधारा ही हिंदू धर्मातील जातीयवादाला जन्म घालणाऱ्या 
प्रवाही व गतिमान बनली आहे. बदलत्या संदर्भात जन्माधिष्ठित वर्णव्यवस्थेला त्यांचा प्रखर विरोध होता . 
समाजवादाची मांडणी स्वाभाविकपणे बदलत जाते व त्या याबाबत त्यांच्या भूमिका या महात्मा फुले यांचे वाङ्मय 
त्या समाजात उचित असे रूप धारण करते. त्यामुळेच आणि डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अनिहीलेशन ऑफ 
समाजवादाचे भारतीय रूप आपल्या दृष्टीने अत्यंत कास्ट यांवर आधारलेल्या होत्या . भाई मनुस्मृतीचे कट्टर 
महत्त्वाचे आहे . भाईंनी हे भान आयुष्यभर जपल्याने ते विरोधक होते . अर्थात याबरोबर सर्व धर्मांच्या मांडणीच्या 
कधी कालबाह्य झाले नाहीत आणि त्यांचे पाय भारतीय सखोल अध्ययनाची जोड होतीच. कार्ल मार्क्स आणि 
मातीत घट्ट रोवलेले राहिले . भाईंनी नुसते समाजवादी भारतीय जातिप्रथा या लेखात भाई लिहितात , कार्ल 
राजकारणाचे स्वप्न पाहिले नाही तर डाव्यांच्या तिसऱ्या मार्क्सयाने जातिप्रथा उन्मूलनाला प्राधान्य देण्याचा विचार 
पर्यायाची व्यापक मांडणी केली. पँथर ते नक्षलवादी हे मांडलेला असो नसो, भारतीय समाजाने जातीविध्वंसन ही 
त्या मांडणीचे सूत्र होते. या मांडणीत भाई म्हणतात , ही बाब प्राधान्याची मानण्याची गरज आहे ही डॉ . बाबासाहेब 
एक केवळ राजकीय ऐक्याची हाक नाही. पँथर एका आंबेडकरांची मांडणी स्वीकारण्याची नितांत आवश्यकता 
टोकाला व नक्षलवादी दसऱ्या , यांच्यामधील सर्व शक्तींना आहे. इतकेच नव्हे तर गौतम बद्धाने मांडलेल्या दोन बाबी 
हा पुकारा आहे. शोषितपीडित अशा सर्व सामाजिक भारताच्याच नव्हे तर जगाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या आहेत . 


१६ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
Mada 


अनित्यता व अनात्मता या दोन बाबींवर भर दिल्याशिवाय खाउजा धोरणाविरुद्ध भाई अखेरच्या श्वासापर्यंत लढले. 
भारतातील व जगातील समाजाचे विभक्तीकरण थांबणार हे धोरण भारतातच नव्हे तर जगभर न भूतो न भविष्यति 
नाही... भारतीय समाजवाद या लेखात भाई लिहितात , अशा आर्थिक विषमतेला जन्म घालणार आहे , पण ही 
लोकशाही समाजवादाच्या रचनेमध्ये डॉ . आंबेडकर व विषमता मुळातच सामाजिक विषमता असणाऱ्या 
डॉ . लोहिया यांच्या वैचारिक मांडणीमुळे वर्गीय भारतासारख्या देशाला परवडणारी नाही , उलट आर्थिक 
विचाराबरोबर वर्णभेद व जातिभेद नष्ट करण्याच्या विषमता सामाजिक विषमतेला बळकट करेल असे भाईंचे 
भूमिकेचा समावेश झाला आहे. यापुढे कोणतीही म्हणणे होते . मुठभरांकडे अमाप संपत्ती ओसंडून वाहायला 
समाजवादी विचाराची मांडणी जातीनिर्मुलनाच्या लागली की ती तळागाळाकडे पाझरते हा संपत्तीचा पाझर 
भूमिकेशिवाय पूर्ण होऊच शकणार नाही . याचा अर्थ असा सिद्धांत त्यांना कधीच मान्य नव्हता. मागास वर्ग आणि 
नव्हे की या पूर्वी समाजवाद्यांनी जातीव्यवस्थेविरोधी जागतिकीकरण या लेखात भाई लिहितात , बाबासाहेबांनी 
आवाज उठविलेला नव्हता . किंबहुना लोकशाही मनमाड येथील भाषणात आपले दोन शत्रू समाजाच्या 
समाजवादी विचार हा जाती - धर्मातीतच आहे . राखीव लक्षात आणून दिले होते आणि ते म्हणजे ब्राम्हणशाही आणि 
जागेचा इतिहास या पुस्तकासाठी लिहिलेल्या भांडवलशाही. भाईंचे म्हणणे किती खरे होते हे जगातील 
प्रस्तावनेत भाई लिहितात , भारताचा इतिहास एका ऑक्युपाय दि वॉल स्ट्रीट , काही प्रमाणात अरब स्प्रिंग , 
अर्थाने राखीव जागांचाच इतिहास आहे . सुरुवातीची काही ब्रेक्झीट , इंग्लंडमधील जेरेमी कॉरबाईन आणि 
हजार वर्षे उच्च वर्णीयांना आणि त्यातही ब्राम्हण जातीला अमेरिकेतील क्षमा सावंत आणि बर्नी सँडर्सचा उदय यांनी 
सवलतींची खैरात होत होती. त्याचे तर्कशास्त्र साधे होते . दाखवून दिले आहे . जगात चाललेल्या या सर्व 
समाजाचे नेतृत्व ३ ते ४ % असलेल्या ब्राम्हण वर्गाकडेच उलथापालथींची भाईंना अद्ययावत माहिती असे . जोसेफ 
दिले पाहिजे आणि त्यासाठी शिकणे आणि शिकवणे याचा स्तिग्लीत्झचा वी दि ९९ % हा लेख , थॉमस पिकेटी चा 
सर्व अधिकार त्यांना दिला पाहिजे . त्यासाठी जगात अन्यत्र ग्रंथ कॅपिटल यांचे उल्लेख त्यांच्या भाषणात असत . याच 
कोठेही नाही अशी आध्यात्मिक व धार्मिक युक्ती आपल्या खाउजा धोरणातून शिक्षणाचे जे खासगीकरण देशात सुरू 
देशात निर्माण करण्यात आली. भाईंनी लिहिलेली मंडल झाले त्याच्या विरुद्ध भाई अक्षरशः दंड थोपटून उभे राहिले . 
आयोग आहे तरी काय ? ही पुस्तिका राखीव जागांच्या या विरुद्ध लढण्यासाठी त्यांनी अखिल भारतीय समाजवादी 
समर्थकांचे हत्यार बनली. भाई जातीअंत जगले . ते खऱ्या अध्यापक सभेला जन्माला घातले आणि घोषणा दिली , के 
अर्थाने डी कास्ट झालेले अपवादात्मक नेते होते. या जी टू पी जी सर्वांना मोफत , समान आणि गुणवत्तापूर्ण 
भूमिकेची राजकीय किंमतही त्यांनी मोजली. पण शिक्षण मिळालेच पाहिजे आणि एक अभूतपूर्व असे 
महाराष्ट्रातील सर्व दलित कार्यकर्त्यांना ते फार जवळचे आंदोलन उभे राहिले . या आंदोलनाचा तात्त्विक पाया 
वाटत . अनेक दलित कार्यकर्ते त्यांना भाई म्हणजे भाईंनी संपूर्ण शिक्षण फी -विना, समान व गुणवत्तापूर्ण का 
महाराष्ट्राची आई असे म्हणत . मी आणि प्राचीने ठरवून व कसे ? या पुस्तिकेत घालून दिला. या पुस्तकात भाई 
आंतरजातीय विवाह आणि तेही नोंदणी पद्धतीने केले याचा लिहितात , आपण आज शिक्षणात जी पेरणी करू त्याचीच 
त्याना खूप अभिमान होता. यानतर आमच्या घरात पुढे उगवण उद्या समाजात दिसून येणार आहे . आपल्याला 
अनेक आंतरजातीय विवाह झाले आणि होत आहेत . समाजात ज्या त-हेचे पीक हवे त्याचे बी आपण 

सामाजिक विषमतेबरोबर आर्थिक विषमता ही शिक्षणव्यवस्थेत रुजवले पाहिजे . शिक्षण व समाज हे 
गोष्टही त्यांच्या चिंतनाचा आणि चिंतेचा विषय होता. परस्परावलंबी आहेत . भारतीय समाज हा शिक्षण व समाज 
जागतिकीकरणाच्या धोरणाचा देशाने स्वीकार केल्यावर अलग समजतो. ते खासगी व व्यक्तिगत काम आहे असे 
त्यावर तुटून पडणारे देशात दोनच नेते होते , चंद्रशेखर मानतो. त्यासाठी आपण निवडून दिलेल्या शासनाला 
आणि भाई. भारतापुढील आर्थिक आक्रमणाचे अरिष्ट या जबाबदार धरत नाही. आज समाजात जो भ्रष्टाचार , स्वार्थ, 
चंद्रशेखरजींच्या पुस्तकाचे भाईंनी मराठीत भाषांतर केले. गळेकापू स्पर्धा, दुराचार, अनीती, गुंडगिरी पसरत आहे 
खासगीकरण , उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस चिंतेत असतो. त्याला 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


१७ 


समाजात असुरक्षितता वाटू लागली आहे. मात्र हे असे का राज्याची जबाबदारी असते. आरोग्य सेनेच्या देशभरातील 
घडते , याकडे त्याचे पुरेसे लक्ष नाही. केवळ राज्यकर्त्यांना आणि देशाबाहेरील आपत्तीकालीन वैद्यकीय मदत कार्याच्या 
दोष देऊन तो नामानिराळा होऊ पाहतो . या परिस्थितीचे मागे भाई जसे उभे राहिले तसेच ते कचरा डेपो , दूध भेसळ 
मूळ कारण आपल्या सबंध शिक्षणव्यवस्थेत आहे याची अशा अनेक आंदोलनांच्या मागेही उभे राहिले . आरोग्य 
मात्र त्याला तितकीशी जाणीव नाही. या आंदोलनाने सेनेच्या जेनेरिक औषधांच्या जनलोक मेडिकल्स या 
राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ६ % खर्च शिक्षणावर केला दुकानांच्या साखळीचे उद्घाटनही भाईंच्या हस्ते झाले . 
जावा अशी मागणी केली. आपल्या देशाने १९६४ साली हे आरोग्य सेनेच्या जनलोक डायग्नॉस्टीक या अल्प दरात 
करण्याचे जाहीर केले होते पण आजतागायत त्याची अत्याधुनिक सेवा पुरविणाऱ्या केंद्राला भाईंनी त्यांच्या 
अंमलबजावणी झालेली नाही. येणाऱ्या विविध सरकारांनी माजी आमदार आणि स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्ती वेतनातून 
शिक्षणाला प्राधान्य न दिल्याने हे घडले आहे असे भाई तब्बल १२ लाख रुपर 

ठा . ही रक्कम आरोग्य 
म्हणत . १२वी पर्यंतचे शिक्षण मोफत व सक्तीचे असले सैनिकांनी भाई वैद्य फौंडेशन मध्ये घालण्याचा संकल्प 
पाहिजे त्याचबरोबर उच्च शिक्षण सक्तीचे असू नये पण केला आहे . 
मोफत असले पाहिजे अशी या आंदोलनाची मागणी आहे. जागतिकीकरणाचा आणखीन एक बळी म्हणजे 
देशातील किमान ९ कोटी बालके प्राथमिक शिक्षणालाही शेतकरी. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा विषय आज गाजत 
वंचित आहेत . यात श्रीमंतांच्या मुलांनाही मोफत शिक्षण आहे पण भाई त्याबद्दल गेले दीड दशक भारतीय समाजाला 
देण्याला काहींचा विरोध आहे. पण श्रीमंत आणि गरीब जागे करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत . दोन लाखापेक्षा 
यांच्यासाठी वेगळ्या शिक्षण व्यवस्था समाजातील भेद अधिक शेतकरी आत्महत्या करतात आणि समाजमनावर 
वाढवतात. भाईंच्याच शब्दांत , कृष्ण आणि सुदामा जसे ओरखडाही उमटत नाही असे ते म्हणत . देशाने कृषी 
एकत्र वाढले आणि शिकले अशी शिक्षण मला अभिप्रेत औद्योगिक धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे असे त्यांचेमत 
आहे. जगभरातील विकसित देशांनी १९ व्या शतकातच होते . मुंबईतील रस्त्यावर फेकल्या गेलेल्या अडीच लाख 
प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले. आशिया व गिरणी कामगारांबद्दलही भाई असेच पोटतिडकेने बोलत . 
आफ्रिकेतील कित्येक देशांनी २० व्या शतकात हे पाऊल कष्टकरी, शेतमजूर , कामगार, खाणकामगार , महिला आणि 
उचलले. देशात मंजूर झालेला शिक्षण हक्क कायदा हे या आदिवासी यांच्या देशभरातील अनेक आंदोलनांचा ते 
लढ्याचेच यश आहे. या विधेयकावर सही केल्यावर आधार होते. हमाल पंचायतीच्या स्थापनेपासून ते या 
राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी स्वत : फोन करून भाईंना हे चळवळीच्या मागे उभे राहिले आणि मंत्री झाल्यावर 
सांगितले . याच लढ्यासाठी भाई वयाच्या ८९व्या वर्षी पुण्यातील मार्केट यार्ड येथेत्यांनी मिळवून दिलेल्या जागेवर 
सत्याग्रह करून रस्त्यात ठाण मांडून बसले आणि त्यांनी हमाल नगर दिमाखात उभे राहिले . विदर्भातील 
अटक करून घेतली. हा त्यांचा बहुतेक २८वा तुरुंगवास कुरखेड्यासारख्या छोट्या आदिवासी गावी चंद्रशेखर 
होता. 

यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र जंगल व मानव बचाव परिषद 
शिक्षण हक्काबरोबरच भाई आरोग्य सेनेच्या आयोजित करून जंगले , त्यावर जगणारी माणसे , 
आमचे आरोग्य हा आमचा हक्क आहे या आंदोलनाच्या आदिवासी आणि शेतकरी यांच्या समस्यांना वाचा फोडली 
मागेही भक्कमपणे उभे राहिले . राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान होती . एसेम आणि नानासाहेब यांच्या बरोबर भाईंनी 
४ ते ५ % सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च केले पाहिजेत ही त्यावेळच्या अशांत पंजाबचा दौरा केला आणि भिंद्रनवालेची 
आरोग्य सेनेची मागणी आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुवर्ण मंदिरात जाऊन भेट घेतली. पंजाबमधील बहुसंख्य 
खिळखिळी करून ती पूर्णपणे खासगी आणि विशेषत : शीख समाज हा खलिस्तानवादी नाही हे सत्य 
कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या हाती सोपविण्याचे षड्यंत्र रचले जात सांगितल्याबद्दल माध्यमांचा रोषही ओढवून घ्यावा लागला . 
आहे. गरिबाच्या उत्पन्नाचा बहुतांश भाग हा आरोग्यावर पुढे सेवा दलातर्फे पेटलेल्या काश्मीरचाही दौरा भाईंनी 
खर्च होतो आणि नाहीतर त्याला मरण कवटाळावे लागते . केला . कोणतेही सरकारी संरक्षण न घेता हे पथक 
आरोग्य ही पण कोणत्याही लोकशाही कल्याणकारी अतिरेक्यांनी वेढलेल्या भागात जाऊन काश्मिरी जनतेशी 


१८ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


संवाद साधून आले . त्यावेळेसही बहुसंख्य काश्मिरी सन्मानाने पाठविले म्हणून त्यांना इतिहासातील सहा 
पाकिस्तान बरोबर जाऊ इच्छित नाही , या प्रश्नावर उत्तर सोनेरी पानांमध्ये स्थान देता येत नाही हे सावरकरांचे 
लष्करी नसून राजकीय आहे अशी मांडणी त्यांनी केली . म्हणणे ते आवर्जून सांगून प्रश्न विचारीत की आपल्याला 
भाई राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना त्यांनी शिवाजी महाराजांची संस्कृती स्वीकारायची आहे का 
सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावी भरविलेली परित्यक्ता सावरकरांची ? भाई एवढ्यावर थांबले नाही तर त्यांनी 
परिषद 

भविष्यति अशी झाली होती. संघाचा असली चेहरा ही संघावर घणाघाती टीका 
सावित्रीच्या लेकी आम्ही मागे आता हटणार नाही ही करणारी पुस्तिका २००२ मध्ये प्रसिद्ध केली. त्यात भाई 
घोषणा देशातील महिला आंदोलनांचा चेहरा बनली. नर्मदा लिहितात , एक गोष्ट सर्वप्रथम कबूल केली पाहिजे की रा . 
बचाव आंदोलनाच्या मागेही ते भक्कमपणे उभे होते . स्व . संघाने आपल्या स्थापनेपासून आजपर्यंत आपले 
पर्यावरणाच्या अनेक लढायांमध्ये भाई सहभागी होते . उद्दिष्ट कधीही लपवून ठेवले नाही. ते उद्दिष्ट म्हणजे भारतात 
एन्रॉनचा लढा असो , जैतापूरचा लढा असो भाई त्या मागे हिंदुराष्ट्राची संस्थापना करणे . किंबहुना अनेक वेळी डॉ . 
उभे असतं . पण तरीही भाईंच्या पर्यावरणवादी भूमिका हेडगेवारांच्या तोंडी असे उद्गार आहेत की , हे हिंदू राष्ट्र 
टोकाच्या , एकांगी आणि विकास विरोधी नव्हत्या . आहे. भारताचा उल्लेख ते आवर्जून हिंदुस्थान असा 

आपल्या देशाला जमातवादाचा धोका आहे हे भाई करतात. वास्तविक हिंदू हा शब्द वेद , उपनिषदे, गीता इ. 
कित्येक दशकांपासून ओळखून होते. मुस्लीम सत्यशोधक कोणत्याही धर्मग्रंथात नाही. किंबहुना मनुस्मृतीतही नाही. 

डळाची स्थापना हमीद दलवाई यांनी आमच्या गरुवार या देशाला हजारो वर्षे भारत म्हणून सबोधण्यात आले . हिद 
पेठेतील घरात केली . मुस्लिमांमधील धर्मांधतेला हे उत्तर हा शब्द परकीय आक्रमकांनी दिला. त्याचा अर्थ 
होते तसेच मुस्लीम समाजाला पुरोगामित्वाकडे नेऊन सिंधूपलीकडचे असा असून काहींच्या मते काळे लोक 
देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा हा प्रयत्न होता . असा अवहेलनात्मक आहे. भाई पुढे लिहितात , 
काळाच्या फार पुढचे हे पाऊल होते . गेल्या काही सावरकरांचे हिंदुत्व आणि गोळवलकरांची आम्ही व 
दशकांमध्ये जगभर निर्माण झालेल्या तालिबान , अल विचारधन ही पुस्तके म्हणजे संघाच्या हिंदुराष्ट्र विचाराची 
कायदा, बोको हराम आणि इसिस सारख्या हिंसक आधारशीला आहेत . गोळवलकरांनी आम्ही या पुस्तकात 
अतिरेकी संघटनांवर भाई तुटून पडत आणि सांगत की स्पष्टपणे मांडले आहे की , गैर हिंदूंनी हिंदूवंश व संस्कृतीचे 
हमीद दलवाई यांच्या विचारांची देशाला कधी नव्हे एवढी गोडवे गायलेच पाहिजेत , अन्यथा नागरीहक्काविना दुय्यम 
गरज आहे . याच बरोबर भाईंनी संघप्रणित हिंदुत्ववादाचा भूमिका स्वीकारून त्यांना राहावे लागेल . त्यांनी हिटलरच्या 
धोका फार पूर्वीच ओळखला होता. भारताची उभारणी ही वंश शुद्धत्वाच्या कल्पनेची भलावण आम्ही या पुस्तकात 
एका धर्माच्या आधारावर होऊ शकत नाही आणि देशाची केलेली होती. विचारधन मध्ये गोळवलकरांनी प्रादेशिक 
संस्कृती ही पण एका धर्मातून घडलेली असू शकत नाही राष्ट्रवाद पूर्णपणे धिक्कारला आहे. ते म्हणतात , प्रादेशिक 
असे त्यांचे मत होते . भारतासारख्या देशात तर हिंदूराष्ट्र राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेमुळे प्रेरणादायी अशा राष्ट्रवादाच्या 
म्हणजे मनुस्मृतीवर आधारित राज्य , म्हणजेच भूमिकेला आपण मुकतो आज राष्ट्रसंघामध्ये जवळ - जवळ 
मनस्मतीप्रणीत जन्माधिष्ठित जातिव्यवस्था हे विसरून दोनशे राष्ट्रे सदस्य आहेत . यातील ९५ % राष्टे तरी प्रादेशिक 
चालणार नाही असे ते सातत्याने सांगत . या देशात हिंदू राष्ट्रवादाच्या भूमिकेवर उभारलेली आहेत . त्यामुळेच 
आणि मस्लीम यांच्यात महाभारतासारखे यद्ध होणार आहे इंग्लंड , जपान , जर्मनी , फ्रान्स आदी राष्ट्रांमध्ये गेलेल्या 
असे पूर्वीचे सरसंघचालक सुदर्शन यांचे वक्तव्य ते उद्धृत भारतीयांना तेथे पूर्ण नागरिकत्व मिळालेले आहे . ही गोष्ट 
करीत . गोळवलकर हे मुसलमान , ख्रिश्चन आणि प्रादेशिक राष्ट्रवादामुळेच शक्य होते . राष्ट्रांच्या सीमांनी 
कम्युनिस्ट या तिघांना देशाचे शत्रु मानीत . सावरकर यात वेढलेल्या प्रदेशात जी विविध भाषा व धर्मांची मंडळी 
बौद्धांचा समावेश करीत . छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राहतात , त्यांना तेथील पूर्ण नागरिकत्व मिळतेच , परंतु 
कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला, म्हणजे शत्रूच्या हाती त्याशिवाय आज जगामध्ये बहुसंस्कृती वादाची , मल्टी 
लागलेल्या स्त्रीला , खणा - नारळाची ओटी भरून कल्चरीझमची कल्पना रूढ झालेली आहे . अमेरिकेची 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


१९ 


संस्कृती बाहेरून आलेल्या आशियाई व लॅटीन अमेरिकन निवडक मुस्लीम देशच धरीत आहेत . त्यांचे शिष्यत्व 
मंडळींमुळे प्रत्यक्ष बदलत आहे आणि त्याचे अमेरिकेमध्ये पत्करून संघाने प्रादेशिक राष्ट्रवादाचा निषेध करायचा 
स्वागत आहे. इंग्लंडमध्ये बाहेरून आलेल्या मंडळींची आणि हिंदू संस्कृतीचा आग्रह धरून अल्पसंख्याकांना 
बहुसंख्या होण्याचा संभव आहे , आणि इंग्रजांनी ही गोष्ट दुय्यम स्थान द्यायचे ही गोष्ट राजेशाही व जुनाट 
सहजपणे मान्य केली आहे . त्यासाठी त्यांनी आपले संस्कृतीच्या कल्पनांशी सुसंगत असेल परंतु त्यामुळे 
नागरिकत्वाचे कायदे विशेष बदलले नाहीत . आज भविष्यात गंभीर प्रश्न निर्माण होऊन देशाचे तुकडे 
जगामध्ये बहुसंख्य राष्ट्रांतून बहुसांस्कृतिक वाद प्रचलित पडल्याशिवाय राहणार नाहीत . सावरकरांनी या देशात 
झाला आहे . राष्ट्रामध्ये प्रबळ संस्कृतीबरोबर अनेक उप प्रथम १९२३ साली द्विराष्ट्र सिद्धांत मांडला आणि जिनांनी 
संस्कृती वावरणार हे गृहीत धरले जाते. वंशवाद , धर्मवाद , १९४० साली तो उचलून धरला. त्यातून फाळणीचे संकट 
धर्माधिष्ठित संस्कृतीवाद या सर्व जुनाट कल्पना आहेत . ओढवले. रा. स्व . संघ आता पुढील फाळणीची पूर्वतयारी 
त्यांचा आग्रह जगामध्ये ५६ मुस्लीम देशांपैकी काही करीत आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. आजही काश्मीरची तीन 


अशी 
भरा वर्गणी 


पुरोगामी 
। जनगनना 


" पुरोगामी जनगर्जना मासिकाची 
वार्षिक वर्गणी पोस्टेजसह ३३० रुपये 
वर्गणी आपण बँकेत प्रत्यक्ष वा ऑनलाईन भरून आम्हांला फोनवर 

तपशील कळवा किंवा एमेलने पाठवा. 


बँक तपशील 
खाते नावः आरोग्य सेना - बँक नावः बँक बँक ऑफ बडोदा 
शाखाः सुभाषनगर , पुणे - खाते क्रमांकः 07910100006583 
खाते प्रकार : सेविंग्ज - IFSC कोड : BARB0SUBHAS 


सुचना : पुरोगामी जनगर्जना मासिक आरोग्य सेने तर्फे प्रकाशित होते. त्यामुळे धनादेश लिहिताना 

आरोग्य सेना या नावे काढावा ही विनंती . 
आपण बँकेत वर्गणी भरल्यानंतर आपला पिनकोडसह पूर्ण पत्ता ( जवळच्या खुणेसह ) व मोबाईल नंबर 

आम्हांला त्वरित कळवावा म्हणजे आपणांस अंक पाठविणे सुलभ होईल . 


आमचे फोन नंबर - ०२० - २४४७३०२८ ( सकाळी ९ ते ५ ) 
व्यवस्थापक रमाकांत सोनवणी- ९५०३७५३०४५ इमेल: puja. monthly @ gmail .com 


२० 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
எdaa 


राज्यांत धर्माधिष्ठित विभागणी करण्याचे मनसुबे त्यांनी विधानभवनाच्या आवारात बसवावा या मागणीसाठी वेळ न 
रचलेच आहेत . तोच प्रयोग भारतात व्यापक प्रमाणात ठरवता जाऊनही बाळासाहेब ठाकरे पुढील सर्व 
करायचा त्यांचाविचार असावा. मात्र १२ ते १३ कोटींच्या ॲपाँटमेंटस रद्द करून मातोश्रीवर तासभर गप्पा मारीत . 
अल्पसंख्याकांना दुय्यमत्व देण्याने जो अनवस्था प्रसंग वैचारिक मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन वैयक्तिक जिव्हाळा 
ओढवेल त्याची पुढची पायरी हिटलरचा फासीवाद असेल . जपता येतो हे भाईंनी जगून दाखविले. पण ना . रामदास 
रा. स्व . संघाची पावले फासिवादाच्या दिशेने पुढे पडत आठवले भेटीस आल्यावर तुम्ही संघाच्या हिंदुराष्ट्राच्या 
आहेत . हे भारतीयांनी लक्षात घेतले पाहिजे . हिटलरने अजेंड्याला विरोध केला पाहिजे हे ही ते परखडपणे सांगत . 
अखेरीस वंश शुद्धतेच्या भूमिकेतून जर्मनीचा सर्वनाश मदतीला आलेल्या कोणालाही भाईंनी विन्मुख पाठविले 
केला होता , हे न विसरलेले बरे . हिटलर वंश शुद्धीच्या नाही किंवा अरे तू तर माझ्यावर गरळ ओकली होतीस 
आहारी गेला होता तरी त्याने ख्रिश्चन धर्माला महत्त्व दिले याची आठवण दिली नाही. अशा लोकांनाही भाई मदत 
नाही. परंतु संघाचा फासीवाद हा धर्माधिष्ठित होण्याचा करीत मात्र सन्मान करायला स्पष्ट नकार देत . भाई 
संभाव आहे. पावणेदोन दशकांपूर्वी भाईंनी देशाच्या कोणाकोणाला अबोलपणे आर्थिक मदत करीत याची गणती 
भवितव्याबद्दल केलेली भविष्यवाणी तंतोतंत खरी ठरली . नसे . कोणाकोणासाठी भाई कोणाकोणाला भेटत , फोन 

भाईंमध्ये एक द्रष्टेपण होते हे त्यांच्या वैचारिक करीत , पत्रे देत याचीही गणती नसे . पण मदत करताना 
मांडणीत सतत दिसन येई . अनेक नेते काळाबरोबर न कोणाच्याही डोक्यावर उपकारांचे ओझे ठेवणे त्यांच्या 
धावता आल्याने कालबाह्य बनतात , अनेक नेते स्वभावात नव्हते . कोण 
काळाबरोबर जुळवून घेतात , लोकप्रियता टिकवण्यासाठी अॅसिडसनी बनलेला हा डीएनए होता . 
केलेली ही तडजोड 3 

डजोड असते . पण फार थोडे नेते असे अशा या लोकोत्तर नेत्याचे आणि तेही २०१९च्या 
असतात की त्यांना फार पुढचे आधीच दिसत राहते , तोंडावर जाणे हा देशावर झालेला एक भयानक आघात 
लोकानुनय न करता ते मांडणी करत राहतात , कशाचीही आहे. पण मी भाईंना कधीही निराश झालेले वा हताश 
पर्वा न करता चुकीच्या विचारसरणीला प्रखरविरोध करीत होऊन बसलेले पाहिले नाही. अगदी ज्या एसेमवर भाईंनी 
राहतात . पण समाज एखाद्या विचारसरणी बरोबर भरकटत भक्ती सदश्य प्रेम केले त्यांच्या जाण्यानंतरही! उलट 
निघालेला असतो आणि त्यांची मांडणी प्रवाहा विरोधी परिस्थिती जेवढी प्रतिकूल तेवढे भाई अधिक पेटून उठत . 
मानली जाते . प्रवाहाविरुद्ध जाऊन समाज आणि राष्ट्र भाई एक धगधगणाऱ्या विचारांचे कृतिशील अग्निकुंड होते . 
यांच्या दीर्घकालीन हिताची मांडणी करायला अलौकिक असे अग्निकुंड हे खऱ्या अर्थाने कधी विझत नसते . त्याच्या 
धैर्य लागते . असे धैर्य भाईंकडे होते . पण अनेक वेळा विचारांच्या ज्वाला आपल्याला लढण्यासाठी अखंड इंधन 
प्रवाहाविरुद्ध जाणाऱ्या नेत्याला समाजाच्या रोषाचे आणि पुरवीत असतात. आपण डोळ्यांमधले अश्रू पुसून या 
अप्रियतेचे धनी व्हावे लागते . इथे मात्र भाई अपवाद ठरले . अग्निकुंडातून विचारांच्या ज्वालांचा अंगार आपल्या 
भाईंची लोकप्रियता आणि त्यांच्याबद्दल असणारा आदर डोळ्यांमध्ये घ्यायचा असतो आणि घोषणा द्यायची असते , 
त्यांच्या वाढत्या वयाबरोबर वाढतच गेला. याचेएक कारण भाई आपके सपनोंको मंजिल तक पहुंचायेंगे. * * * 
असावे की भाईंच्या विचारांच्या उंचीबद्दल आणि 
प्रामाणिकपणाबद्दल शत्रूच्या मनातही शंका येत नसे आणि 
भाई कोणा व्यक्तीला कधी शत्रू मानीत नसत . अनेक 
विरोधी विचारसरणीच्या नेत्यांशी त्यांचे वैयक्तिक 
जिव्हाळ्याचे संबंध होते. त्यामुळे अण्णा जोशी मुंबईला 
तोरण्यावर येऊन ; वहिनी दोन हजार वर्षांचा बॅकलॉग 
भरून काढायचा आहे माशांचे कालवण होऊन जाऊ द्या 
अशीफर्माईश करू शकायचे आणि अरविंद लेले लिहिलेली 
प्रत्येक कविता भाईंना वाचून दाखवायचे. एसेमचा पुतळा 


पुरोगामी 


मे - जून २०१८ 


२१ 


जनगणना 


आदरांजली 


BHAI VAIDYA : TAKING THE SOCIALIST DREAM TO THE MASSES 

ANIL SADGOPAL 


he thousands of people who organiser of mass movements for which 

walked in the last journey of Bhai he was incarcerated more than 28 times 
Vaidya on the streets of Pune on 3rd April as an eternal Satyagrahi. The 
2018 must have nurtured multiple breathtaking range of issues on which he 
perceptions of one of the finest citizens of participated in or led movements 
the Indian Republic . Bhai Vidya s public included Sanyukta Maharashtra 
life spanning over 75 years ranged from Agitation (1957 ) , Bharat Padayatra 
participation in Quit India movement (1983 ) from Kanyakumari to Rajghat 
( 1942 ) at the age of 14 years , joining (Delhi) organised by the Late Prime 
Rashtra Sewa Dal (a significant social Minister Chandrashekhar, and a series 
movement in the genre of renaissance ) of Satyagrahas and Yatras to resist 
in 1943 and joining Congress Socialist communal violence , inflation , land 
Party in 1946 to facing brutality of the alienation of the oppressed , denial of 
Portuguese Police during the Goa education of equitable quality and 
Liberation Struggle as a Satyagrahi in privatisation and commercialisation of 
1955 (which substantially impaired both education . Hence, no one should be 
of his arms for the rest of life ), being surprised when told that Bhai Vaidya was 
imprisoned in the political emergency the first MLA in the Maharashtra 
under MISA ( 1975 -77 ) and serving as assembly in 1977 to present the Bill to 
Minister of State for Home in rename Marathwada University as Dr 
Maharashtra Government ( 1978 - 80 ). Babasaheb Ambedkar Marathwada 
This is just a tiny glimpse into Bhai University in the wake of which the 
Vaidya s diverse engagements . He historic Namantaran Movement caught 
would be remembered as an intensely the imagination of the oppressed 
political person in the highest sense of masses. 
the politics who (a ) worked from outside Such is the dimension and depth of 
the corridors of state power, preferring to the multiple diverse perceptions of Bhai 
be with the masses instead ; (b ) became Vaidya in the public mind that history 
an indefatigable advocate of the socialist shall not permit his imagery to be 
philosophy and, acknowledging the logic reduced to that of a linear political leader. 
of the eventual collapse of capitalism , Instead , the future generations will 
presented Democratic Socialism and its recognise him as one who raised the 
socialist model of development as an level of politics itself to the politics of 
alternative to capitalism ; and ( c ) was Insaaniyat and whose honesty in terms 
recognised as a deeply reflective human of not justmoney but in terms of ideology , 
being while also being a lifelong political commitment and human 


२२ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 


relations as well became a legend . School System began to make more 

At the core of Bhai Vaidya s varied sense than ever before . Bhai Vaidya 
engagements was his uncompromising recognised this state -promoted 
commitment to socialism in the pursuit of privatisation of the school system as part 
which he successively joined various of the broader political economy of neo 
socialist parties like Praja Socialist imperialism . 
Party , Janata Party , Samajwadi Jana In one of my Pune visits in 2007 -08 , 1 
Parishad and finally co - founded got a message from Bhai Vaidya to have 
Socialist Party (India ), holding senior lunch with him and his colleagues from 
offices of responsibility in them . 

Akhil Bharatiya Samajwadi Adhyapak 
It was Bhai Vaidya s incessant Sabha (ABSAS ) of which he was the 
pursuit of a socialist vision of education Founder -President. It was in this 
as a means to building a democratic , interaction that Bhai Vaidya expressed 
secular, egalitarian , just and enlightened the unflinching support of ABSAS for 
society that broughtme closer to him in Common School System based on 
the early years of 2000s . With the Neighbourhood School. He also shared 
declaration of globalisation of economy the slogan coined by him years ago for 
in 1991, the first neoliberal assault was ABSAS viz ., Free , Equal and Quality 
on the elementary school system when Education from KG to PG - a slogan that 
the Indian government kowtowed to the was to change the very shape of the 
World Bank - IMF conditionality of education movement in so far it also 
structural adjustment. The conditionality brought higher education within the 
required the government to steadily 
reduce public expenditure on education , 
health and all social welfare 
programmes . The cynical objective was 
to dismantle the state -funded school 
system , thereby opening the vast 
market of school education . The 
outcome was the misconceived Sarva 
Shiksha Abhiyan (2000 ) rooted in a जनलोक मेडिकल्स 
multi- layered school system with 
massive contractualisation of the 

शाखा क्र . १ मार्केट यार्ड, पुणे 
teacher cadre , reduction of education to 

शॉप नं . ४, बिल्डिंग नं. १६ , हमाल नगर , 
literacy and multi -grade teaching (one 

İNTE Ellch , Hohe IS , 
teacher teaching more than one classes 
in a single room ) - meant only for the 

बस स्टॉप , पुणे ४११०३७ 
oppressed classes and castes , संपर्कः राजश्री दळवी ( मो . ९४२०३१८९०४ ) 
particularly girls and the disabled in each 
of these social sections . This was just 
the right milieu in which the Kothari 
Commission s call ( 1966 ) for Common 


आरोप 


AROC 


VA 


TASE 


SALTI 


आरोग्य सेनेचे 


पुरोगामी 


मे - जून २०१८ 


२३ 


TOVIOIDI 


Pun 


scope of the democratic right as a the increasing hold of the imperialist 
Constitutional imperative (Articles 41 & agenda on the Indian state , Bhai Vaidya 
46 ). When the All India Forum for Right soon followed up the Yatra with 
to Education (AIFRTE ), constituted in Satyagrah in 36 districts ofMaharashtra , 
June 2009, began to focus attention on with supporting Satyagraha organised in 
the then emerging signs of neoliberal Kerala and Bihar as well. As expected , 
attacks on higher education as well with encouragement from Bhai Vaidya , 
(November 2009) , I shared the Bhai ABSAS also joined the ParliamentMarch 
Vaidya slogan and it made immediate organised by AIFRTE in February 2010 
sense to all. As AIFRTE evolved , the on the same issues . 
slogan also evolved steadily . By this There is a beautiful story which I am 
time, Bhai Vaidya had accepted our tempted to put on record . Despite 
invitation to be on our Board of Advisers sharing a common educational 
and ABSAS joined AIFRTE as our perspective , there was one 
member -organisation . In my next visit to AIERTE as a federal organisation could 
Pune, I shared the evolved slogan with 
Bhai Vaidya and ABSAS members viz ., 
Fully State - funded Free , Equitable and 
mother tongue - based Common 
Education System from KG to PG . After 

शुभ्र दुधाची 
due reflection , with a smile , he patted me 

काळी कहाणी 
on my back , " Achha hai, hamaaree baat 
ko aage badha diya , naya arth de diya ." 
[Well done , you have enriched our idea , 
gave it a new meaning . ] Emboldened by 
this green signal from the author of the 
slogan , AIFRTE has since then taken the 
slogan way beyond the borders of 
Maharashtra , literally around the 
country . The evolved ( and still evolving ) 
slogan presented to the people an 
alternative vision of education to counter 
the neoliberal market assault on the 
Constitutional vision of education . 

In 2010 , ABSAS under the 
leadership of Bhai Vaidya organised an 
all -Maharashtra Education Yatra to 
create people s consciousness in order 
to resist privatisation and 
commercialisation of education and to 
build a Common School System based 
on Neighbourhood School. Recognising 

www.facebook .com /puja .monthly 


REINSTAL 
TUISTUTE 


पुरोगामी जनगर्जना 
मासिकाच्याफेसबुक पेजला 

HIAS OCI . 


२४ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
எdaa 


not adequately convince ABSAS , its people s movement fighting to thwart the 
member -organisation . This pertained to imperialist design to commercialise 
our uncompromising critique of the anti - education while , at the same time, 
Constitutional neoliberal Right to striving to reconstruct the education 
Education (RTE ) Act, 2009 and the system for emancipation , as per the 
strategy to be adopted to resist it. Yet, Constitutionalmandate . 
there were informal signs that the then Dr. Prem Singh , one of the closest 
ABSAS National President Bhai Vaiya , political colleagues of Bhai Vaidya in the 
with his broader understanding of neo - Socialist Party (India ), states , " Brought 
imperialism and the political economy of up in the womb of the socialist 
the neo - liberal assault, could appreciate movement, Bhai Vaidya had a deep 
our stand . However, being a democratic imprint on him of Phule and Ambedkar, in 
person , he chose to refrain from addition to that ofGandhi." 
imposing his views . In 2013 , having Farewell, Bhai: Your name may not 
completed his 10 -year stint as National be printed henceforth in the list of 
PresidentofABSAS , he resigned . In the AIFRTE s Board of Advisers . But you 
following year, I visited Pune to seek his have made your place as an eternal 
support for the All- India Shiksha adviser of all educational movements 
Sangharsh Yatra - 2014 (AISSY - 2014 ). that stand committed to democracy , 
He readily assembled several senior equality , freedom from discrimination , 
ABSAS members available in Pune at and social justice in and through 
his residence . He told them , "Now that education as well as to emancipation of 
am no more your President and my the oppressed classes and castes from 
energy is focused on building the the hegemony of patriarchy , language , 
Socialist Party ( India ), I suggest that you regions, normal body, irrationality and 
take advice henceforth from Anilji superstition , market and commoditized 
whenever you have any doubt." This knowledge. We shall continue the 
soft -spoken subtle hint was more than struggle to realise your dream to save our 
adequate . His former ABSAS education system from the neoliberal 
colleagues happily endorsed the cum -Manuwadi fascist assault and to 
suggestion and joined AISSY - 2014 build a democratic secular, socialist, 
while continuing to maintain their egalitarian , just and enlightened India , as 
difference of stance on the RTE Act , per the principles enshrined in the 
2009. This story is evidence of the Constitution ! 
tremendous moral authority which Bhai Jai Bheem , Lal Salaam !! * * * 
Vaidya held over his colleagues in 
various social and political 
organisations, irrespective of whether 
held an office in the said organisation or 
not. 

Bhai, we bow our head to you for the 
historic gift of your slogan to India s 


पुरोगामी 
Toto 


मे - जून २०१८ 


२५ 


भाई - डॉ . बाबा आढाव 


ATT लचंद्र सदाशिव वैद्य ऊर्फ भाई वैद्य . आम्ही शाळेच्या पटांगणावर फेकून दिले. अर्थातच भाई वैद्य आमचे 

सा म्हटलं तर अगदी बालमित्र! समाजवादी व राष्ट्र नेते होते . १९४७ नंतर आमच्या वाटा बदलल्या. मी विज्ञान 
सेवा दल परिवारात भाई - बाबा हा द्वंदसमाजास सतत शाखेत प्रवेश घेतला. भाई अगोदरच कला शाखेत दाखल 
बोलण्यात असतो. पुण्यातील व महाराष्ट्रातील सार्वजनिक झाले होते . मात्र राष्ट्र सेवा दलाच्या कामामुळे आम्ही सतत 
जीवनात आमची जोडी सुपरिचित ठरली. तिच्यात एक भेटत राहिलो. शाखा कार्य वाढलेले होते . आमची गट्टी जमत 
सहजता आहे. १९४१ साली माझा श्री . शिवाजी मराठा गेली. भाईंच्या घराबरोबर मैत्री जमली . भाईंचे वडील 
हायस्कूलच्या इंग्रजी इयत्ता पहिली इयत्तेत प्रवेश झाला. अण्णा. अण्णांच्या बरोबर गप्पा हा माझा विशेष हक्क ठरत 

पावेळी दसरीत होते. माझ्यापेक्षा एक वर्ष पूढे. गेला. अण्णांच्या कुटुंबात भाई सर्वांत थोरले चिरंजीव , 
१९४१ , १९४२ , १९४३ , १९४५, १९४७ ही वर्षे त्यांच्या पाठीवर शरद नंतर भारत , विजया आणि मंगल 
आमच्या आयुष्यात नोंदली गेलेली आहेत . १९४२ ची म . अशी पाच भावंडे. आईंना सर्वजण नानी म्हणत . असा ३३ , 

जाव , करेगे या मरेगे ! ही घोषणा आणि गुरुवार पेठ, मेहेदीवाले नाईकवाडा , पुणे येथे पहिल्या 
एकूणच स्वातंत्र्य चळवळीने भारावलेले वातावरण ! भाई मजल्यावरच्या तीन खोल्यांत वैद्यांचे कुटुंब भाड्याने राहत 
१४ वर्षांचे; परंतु वयापेक्षा जास्त प्रौढत्व भाईंना होते . त्यापूर्वी हे कुटुंब पंचमुखी मारुतीजवळ नंतर पानघंटी 
सुरुवातीपासूनच लाभलेलं . भाईंचा खादी वेषातील पेहेराव. चौकात राहत असल्याचे भाईंनी मला नुकतेच सांगितले. 
कोट - टोपी - पायजमा - शर्ट , भाईंच्याकडे आम्हा ३३, गुरुवार पेठ मध्ये असतानाच भाई नगरसेवक झाले . 
विद्यार्थ्यांत पुढारीपण सहज लाभलेलं . तो आमचा नेता ! महापौर झाले. आमदार झाले . पुढे म्युनिसिपल कॉलनी नं . 
शाळेत त्याच्यासारखा सदाशिव बोराटे नावाचा तरुणही ७ नंतर दत्तवाडीलगतच्या राजेंद्र नगरमधील जलधारा 
होता. मॅट्रिकची परीक्षा आम्ही दोघांनी तिथूनच दिलेली. सोसायटी तेथेच पार्श्वनाथ सोसायटी बिबवेवाडी येथील 
त्यावेळी मुंबई विद्यापीठातून मॅट्रिक्युलेशन होते . तोरणा आणि आता प्रभात रोडचा शेवट यातच दोन - अडीच 
शाळेबरोबरच राष्ट्र सेवा दलामुळे भाईंचा आमचा संबंध . वर्षे मुंबईच्या मलबार हीलवर मंत्रीनिवासात त्यांचे नावही 
त्यामुळे शाखा , बौद्धिके , शिबिरे , यातून आमची भाईंनी तोरणा ठेवलेले. भाईंचा जन्म वेल्हे महालातील 
जडणघडण होत गेली , १९४५ साली साने गुरुजींचे दापोडे गावचा. त्यांच्याजवळचा तोरणा किल्ला आहे . 
पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात प्रवेशासाठी आमरण उपोषण शिवछत्रपतींनी स्वराज्याचे तोरण प्रथमच तेथे बांध 
झाले . सेवादलाने खेडोपाडी जाऊन प्रचार केला. त्यावेळी म्हणून तोरणा नाव पडले . भाई ही घटना नेहमी सांगतात . 
मुंबई राज्य होते आणि नामदार बाळासाहेब खेर मुख्यमंत्री मंत्री झाल्यावर भाईंनी आपल्या बंगल्याला तोरणा नाव 
होते. या मंदिराचे दरवाजे दलितांसाठी खुले झाले. विठोबा दिले . 
मुक्त झाला. या आंदोलनात तर खेडोपाडी प्रचारासाठी जावे भाई हाडाचा शिक्षक . तो एम . ए. बी . टी . झाला आणि 
लागत होते. पुण्यालगतच्या खेड्यापाड्यात सायकल फेऱ्या भाईंनी नाना पेठेतील अहिल्याश्रमातील महात्मा फुले 
सुरू होत्या . १९४५ साली जागतिक युद्धाला वेगळी शाळेतील शिक्षकाची नोकरी स्वीकारली . पुढे भाईंचा विवाह 
कलाटणी मिळाली. सतत शिस्तीत माघार घेत राहिलेल्या नलिनी दर्वेशी झाला. त्यांचे बंधू भास्करराव दर्वे संगमनेरचे 
ब्रिटिशांना ट्युनिशिया विजय झाला. आणि पुण्याच्या नामांकीत वकील . समाजवादी चळवळीतील व विडी 
तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी शाळाशाळांतून शासनाच्या कामगारांचे चळवळीतील ते अग्रगण्य नेते . वैद्य - दर्वे संबंध 
वतीने पेढे वाटप केले . आश्चर्याची बाब म्हणजे आमच्या जमला. नलिनीताईंनी शिक्षिकेची नोकरी केली. माझ्या 
शाळेतल्या एकाही विद्यार्थ्याने पेढा खाल्ला नाही. सारे पेढे आईने नलिनीताईंना मुलगी मानले होते. आमचा 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 


" जनगर्जना 


कुटुंबसंबंधही काहीसा आगळावेगळा होता. भाई मंत्री झाले भाईंच्या सोबत १०० हमालांना अटक झाली. रिमांड 
आणि आईला पाहुणचारासाठी घेऊन गेले . आई महिना - घेण्यात आला. सर्वांची येरवडा कारागृहात रवानगी 
दीड महिना तेथे राहिली , असे आमचे संबंध. मला आठवते करण्यात आली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ . ए. यु . शेख 
हमाल पंचायतीच्या चळवळीतील पहिले सत्याग्रही भाई यांच्या मध्यस्थीने संप मिटला. पूना मर्चेटस् चेंबर व हमाल 
वैद्य . १९५६ सालची गोष्ट , हमालांचा संप सुरू झाला. एक पंचायत यांच्यात झालेल्या तडजोड मसुद्यावर 
दकान बंद पाडावे म्हणून त्या दकानासमोर १०० हमाल जिल्हाधिकारी डॉ . ए. यु. शेखांनी सही केली आणि तो 
भाई वैद्यांच्या समवेत आडवे पडले . भाईंनी नेतृत्व दस्तऐवज नोंदला गेला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी रिमांडमध्ये 
करण्याचे कारण त्यावेळी मी कोर्टात अडकलो होतो. असलेल्या सर्वांच्या सुटकेचा हुकूम केला. पुढे भाई पुण्याचे 


राजर्षि शाहू सहकारी बँक मर्या., पुणे 
मुख्य कार्यालय ५९७, शुक्रवार पेठ , शाहू कॉम्प्लेक्स शिवाजी रोड, पुणे ४११००२ 

website: http://rajarshishahubankpune . com 

| बँकेची ठळक वैशिष्ट्ये । 
★ नेट एन. पी.ए. चे प्रमाण ० % व ग्रॉस एन . पी. ए. चे प्रमाण ५ % पेक्षा कमी राखल्याबद्दल सलग १० वर्षे पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स 

असोसिएशनकडून उत्कृष्ट एन. पी. ए. व्यवस्थापन पुरस्काराने सन्मानित. 
★ स्थापनेपासून सतत ऑडीट वर्ग अ. ★ सभासदांना १३ % लाभांश सन २०१५ - २०१६ . 
★ नियमित व वेळेत कर्ज हप्ता भरल्यास व्याजदरात १ ते २ % रिबेट सवलत . 
★ RTGS, ABB, ATM, ई कॅन्किंग, ई लॉबी, SMS बँकिंग, EMV डेबिट कार्ड , मेगाबँकर सुविधा, पॉझ मशीन सुविधा, इत्यादी 

सेवा उपलब्ध. ★ सर्व शाखा स्वमालकीच्या जागेत कार्यरत . 


मा . श्री प्र . दि . उर्फ आबासाहेब शिंदे 

अध्यक्ष 


मा . श्री सुधाकर हरिभाऊ पन्हाळे 

उपाध्यक्ष 
मा . संचालक मंडळ व सेवक वृंद 


मा . श्री . रमेश लक्ष्मण पासलकर 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


राजर्षि शाहू सहकारी बँक मर्या. पुणे 


२०१० - २०११ २०११ - २०१२ २०१२ - २०१३ २०१३ - २०१४ २०१४ - २०१५ २०१५ - २०१६ 
दि महाराष्ट्र अर्बन को - ऑपरेटीव्ह बँक्स फेडरेशन लि . मुंबई यांचेकडून राज्यस्तरीय बँक स्पर्धेत सलग ६ वर्षे 

सर्वोत्कृष्ट बँक पुरस्कार मिळवणारी महाराष्ट्र राज्यातील अग्रगण्य सहकारी बँक 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


२७ 


महापौर झाले. भाईंनी हमाल पंचायतीला भवानी पेठेत तो हात कायमच अधू राहिला. मात्र हा हात अधू असतानाही 
जागा दिली . पुढे मंत्री झाल्यावर हमाल नगरला १९५५ सालच्या अखिल भारतीय गोवा मुक्ती सत्याग्रहात 
मार्केटयार्डालगत पाच एकर जागा गुलटेकडीला मिळवून बेळगाव ते कुणकुंबी असा ५० किमी. चा प्रवास पायी करून 
दिली. 

भाईंनी यात भाग घेतला . मोडलेला हात गळ्यात बांधलेला 
पुणे महानगरपालिकेत आम्ही दोघे सभासद होतो . आणि तशा अवस्थेत जखमी झालेल्या अन्य सत्याग्रहींच्या 
पी . एम. टी . ची कमिटी , स्थायी समिती अशा महत्त्वाच्या स्ट्रेचरला खांदा देऊन १० किमी. ची वाटचाल भाईंनी केली. 
समित्यांत भाई असत. नागरी संघटनेच्या वतीने आम्ही मी त्या घटनेचा साक्षीदार व सहभागी होतो. चळवळीत 
निवडून गेलो होतो . गुरुवर्य बाबुराव जगतापांना महापौर आम्ही वारंवार एकत्र आलो. जेलयात्रा केल्या . मात्र १९७१ 
करण्याची संधी आम्हाला मिळाली. गुरुवर्यांचे ऋणफेडता नंतर मी राजकीय वाट सोडली . भाईंनी समाजवादी 
आले . विशेष म्हणजे एस. एम . जोशी आणि नानासाहेब एकजुटीचा ध्यास घेतलेला. त्यासाठी त्यांनी सोशलिस्ट 
गोरे , महाराष्ट्र सरकारचे चीफ इंजिनिअर श्री . चाफेकर पार्टीची स्थापनाही केली . भाईंची राजकीय वाटचाल ही 
यांच्यासारखी मंडळी त्यावेळी सभागृहात होती. माझ्या दृष्टीने स्वतंत्र विषय आहे. आणीबाणीनंतर जनता 
समाजवादी पक्ष फुटलेला होता. त्यातील संयुक्त दल स्थापन झाला. भाईंनी चंद्रशेखरांबरोबर भारत यात्रेत 
समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. एम. जोशी तर सहभाग घेतला. मावळ तालुक्यातील जयप्रकाशपट्टम व 
प्रजासत्ताकवादी पक्षाचे अध्यक्ष नानासाहेब गोरे. दोघेही भारत यात्रा केंद्र परंदवडीत सुरू झाले. भाई त्याचेविश्वस्त 
महानगरपालिकेचे सभासद . हे मोठे विलक्षण घटीत होत बनले . कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणाची त्यांना आस होती . 
होते. महानगरपालिकेमध्ये भाई वैद्यांनी त्यावेळच्या पी . भाईंचे चिरंजीव डॉ . अभिजित वैद्य यांनी तेथे वैद्यकीय 
एम . टी . तील कारभाराची लक्तरे चव्हाट्यावर आणली. सहाय्य केंद्र उभारले . 
आम्ही दोघांनी मिळून एक सत्याग्रह केला. त्यावेळी भाईंचे वाचन अफाट. नुकत्याच एका भेटीत त्यांनी 
औद्योगिक क्षेत्रात संप झाला तर फुटीर कामगारांना घेऊन मला एका नव्या पुस्तकाचा परिचय घडविला. एन्ड ऑफ 
जाण्यासाठी पी . एम . टी . च्या गाड्या दिल्या जात होत्या . कॅपिटॅलिझम लेखकाचे नावही मला सांगितले पण मी 
आम्ही दोघांनी एका पी . एम . टी . गाडीपढे बसन सत्याग्रह विसरलो. त्या पुस्तकाची ओळख करून दिली. शेवटच्या 
केला. तुरुंगवास पत्करला. मात्र पुढे महानगरपालिकेच्या क्षणापर्यंत त्यांची दृष्टी शाबूत होती . भाईंच्या जाण्याने 
स्थायी समितीने संप काळात फुटीर कामगारांस गाड्या समाजवादी चळवळीची, पुरोगामी चळवळीची फार मोठी 

घालणारा ठराव एकमताने मान्य केला. अशा हानी झाली आहे. आम्ही सगळेच एका चांगल्या मित्राला व 
आमच्या तुरुंगवाऱ्या अनेकवेळा झाल्या. आणीबाणीत चांगल्या नेत्याला मुकलो आहोत . * * * 
आम्ही येरवडा कारागृहात एकत्रच होतो . पुण्याचे महापौर साभार : प्रजापत्र 
असताना भाईंना स्थानबद्ध करण्यात आले होते . मुस्लीम 
सत्यशोधक समाजाची स्थापनेची सर्व चर्चा भाईंच्या 
घरीच झाली. औपचारिक समारंभ साधनेत झाला. नाना 
भवानी पेठेतून जोरदार मिरवणूक साधना सभागृहात गेली. 

भाई राष्ट्र सेवा दलाचे अनेक वर्षे सैनिक होते . पुढे 
अध्यक्षही झाले. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा , गोवामुक्ती लढा , 
महागाई, बेरोजगारी विरुद्धतेच्या आंदोलनात भाई कधीही 
मागे राहिले नाहीत . १९५३- ५४ ची गोष्ट असेल, थोर 
स्वातंत्र्य शिरुभाऊ लिमये यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा मुक्ती 
आंदोलनाची पहिली तुकडी गोव्यात गेली. भाई त्यात 
सामील झाले . फार मार खावा लागला. मात्र डाव्या हाताचे 
हाड मोडले तरी भाईंनी हातातला तिरंगा सोडला नाही. पुढे 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
எdaa 


समाजवादाचे ध्यासपर्व - गजानन खातू 


ATTई वैद्य यांचे जीवन म्हणजे समाजवादाचे भाईंसारख्या ज्येष्ठ राजकीय नेत्याला माहीत नव्हते असे 

मा ध्यासपर्व होते . उभे आयुष्य त्यांनी समाजवादी कुणी म्हणू शकत नाही. पण देशात आपल्याला अभिप्रेत 
विचारांचा राजकीय पक्ष आणि समाजवादी विचार - धारेच्या असलेल्या विचारधारेचा पक्ष नाही म्हणून तक्रार करीत 
प्रस्थापनेसाठी आणि प्रसारासाठी व्यतीत केले. देशाच्या बसण्याऐवजी आपणच राजकीय पर्याय उभा करावा. अशी 
राजकीय पटलावरून समाजवादी विचारांची झालेली हिंमत फक्त भाईच करू शकतात . अशा प्रयत्नाच्या 
पीछेहाट , समाजवादी चळवळीत झालेले चढउतार, एका यशापयशाचा प्रश्नच त्यांच्या पुढे नव्हता . देशाला जर 
अपरिहार्य परिस्थितीत समाजवादी पक्षाचे जनता पक्षात समाजवादी राजकीय पर्यायाची गरज आहे तर कुणाची वाट 
झालेले विलीनीकरण अशा प्रतिकल परिस्थितीतही न पाहता आपणच त्यासाठी पढे व्हावे ही शेवट 
समाजवादी पक्षाच्या पुनस्र्थापनेचा अखंड प्रयत्न भाईंनी देण्याची एका सैनिकाची वृत्ती होती. असा पक्ष राजकीय 
केला. समाजवादी जनपरिषदेच्या स्थापनेत त्यांना किशन सत्ता संपादन करू शकणार नाही , पण आजच्या वैचारिक 
पटनाईक , योगेद्र यादव , विनोद प्रसाद सिंग, केशवराव शून्यतेच्या काळात ठोस वैचारिक मार्गदर्शन करू शकतो 
जाधव , विनोद प्रसाद सिंग , केशवराव जाधव , जुगल असा विश्वास त्यांना होता. जयप्रकाश नारायण , डॉ . 
किशोर रायबीर , सुनील जोशी, जेकब सारख्या राममनोहर लोहिया , मधू लिमये , पासून एस . एम. जोशी , 
देशभरातील अनेक विचारवंतांचा आणि सक्षम नाना साहेब गोरेंपर्यंत अनेक समाजवादी नेत्यांनी सत्तेत 
कार्यकर्त्यांचा सहभाग मिळाला . पण तो प्रयत्न पुरेसा पुढे नसतानाही भारताच्या राजकारणावर व देशाच्या जडण 
गेला नाही. तरीही नाउमेद न होता ऐंशीच्या घरातील भाईंनी घडणीवर प्रभाव पाडला याला इतिहास साक्षी आहे . 
सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना केली. देशामध्ये उदारमतवादी, परिवर्तनवादी , समता स्वातंत्र्य 
सद्यःस्थितीत सक्षम समाजवादी पक्ष उभा करणे केवळ 
दुरापास्त आहे असे नव्हे तर जवळपास अशक्य आहे हे समाजवादाचे ध्यासपर्व ... पान क्र . ३८ वर 


निवेदन आणि सूचना 


२ एप्रिल २०१८ रोजी आदरणीय भाई वैद्य यांचेनिधन झाले. त्यांना आदरांजली म्हणून 
पुरोगामी जनगर्जना मासिकाने भाईंवर विशेषांक प्रसिद्ध करण्याचे ठरविले . भाई आमचेवाचक आणि 
मार्गदर्शक होते . पुरोगामी जनगर्जनेच्या माध्यमातून आम्ही नेहमीच समतेचा- पुरोगामी विचार पुढे घेऊन 
जात असतो. आपल्या समोर हा विशेषांक घेऊन येताना भाईंचे विचार आपल्या सर्वांना पुढे घेऊन 
जायचे आहेत याचेही स्मरण आणि जबाबदारी वाटते आहे. त्यांच्यावरील लेखांचा हा विशेषांक आपणास 
आवडेल व आपल्याला मार्गदर्शक ठरेल अशी आशा करतो . 

याबरोबरच एक सूचना अशी की , हा विशेषांक हा मे आणि जून महिन्याचा जोड अंक म्हणून 
निर्मिला असल्याने जून महिन्याचा स्वतंत्र अंक प्रसिद्ध होणार नाही याची सर्व वर्गणीदारांनी नोंद घ्यावी. 

संपादक 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


२९ 


BHAI VAIDYA WAS OF A DIFFERENT MOULD - JULIO RIBEIRO 


T h en I belatedly recognised the could escape my immediate senior s 

man on a bicycle on a crowded wrath . The operation was successful. 
street in Pune City , I cut him a salute . | The criminalwas caught red -handed and 
was travelling by car on one of my later convicted . 
infrequent visits to Pune and did not Bhai Vaidya s wife was a working 
expect to see my former boss on a cycle ! woman . If my memory serves me 
I had forgotten that Bhai Vaidya was of a correctly , she was a teacher. Every day 
differentmould than the normalpolitician . she set off to work by public transport. 
Using a form of transport that he could Some psychophantic officers tried to 
afford to pay for from his own resources convince the Minister to advise his wife to 
was par for the course . 

travel in the government car provided to 
Bhai Vaidya was the Minister of State him for official use . Bhai Vaidya refused . 
for Home in 1980 when I headed the Bhai Vaidya is dead . He was made of 
Crime Branch in the Mumbai City Police . different stuff from the politicians of today 
The Police Commissioner, Madhusudan and even the majority of politicians of his 
Kasbekar , dealt with the Chief Minister day . Imourn his death as Iwould for any 
and the Home Minister on a daily basis . good man or woman . And in my 
As Crime Branch chief, I did interactwith imagination I will cut him another smart 
Bhai Vaidya but not as frequently as the salute . 
Commissioner. 

But Vaidya had more confidence and ( The writer, a retired IPS officer, was 
trust in me than he had for my chief as Mumbai Police commissioner, 
found out later . I got a call from him to DGP Gujarat and DGP Punjab ) 
come and meet him at his home. He told 
me that he had been approached by a Courtesy : Daily Indian Express 
despicable character who wanted some 
work done for which he offered him a 
bribe of Rs 2 lakh . He wanted the man 

पुरोगामी जनगर्जना मासिकाची 
caught. I was in a fix . Obviously myboss , 
the Commissioner had not been 

वार्षिक वर्गणी पोस्टेजसह ३३० रुपये 
informed . The Minister had warned me to 
not inform him about this operation . | 

वर्गणी आपण बँकेत प्रत्यक्ष वा ऑनलाईन 
consulted a close confidant in the police 
who advised me to share this information 

भरून आम्हांला फोनवर तपशील कळवा 
with the Anti -Corruption Bureau and 

किंवा इमेलने पाठवा. 
entrust them with the job . By doing so , I 


30 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


भाई वैद्य एक दंतकथा - आ . कपिल पाटील . 


त्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा ऐकण्याची शिबिरांमधून भाई अगदी परवा परवा पर्यंत अभ्यासवर्ग घेत 
म सवय झालेल्या आपल्या वर्तमानाला भाई वैद्य होते . गांधीवादी ते नक्षलवादी . आंबेडकरवादी ते 
दंतकथा वाटावेत . पुलोद सरकारमध्ये ते गृह राज्यमंत्री कम्युनिस्ट . साऱ्यांनी लोकशाही समाजवादी विचारांच्या 
होते ( १९७८ - १९८० ). तेव्हा ३ लाख रुपयांची लाच किमान कार्यक्रमावर एकत्र यावं यासाठी ते अखेरपर्यंत 
घेऊन आलेले एका मोठ्या स्मगलरचे साथीदार त्यांनी प्रयत्न करत होते . 
पोलिसांच्या हवाली करून तुरुंगात पाठवले . 

केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासन भाई अधिकच 
समाजवादी पक्षाची निशाणी होती वडाचं झाड . भाई अस्वस्थ होते . शरीर थकलं होतं , तरी दौरे थांबवत नव्हते . 
वैद्य पुरातन वटवृक्षासारखे होते . १९४६ला काँग्रेस खणखणीत आवाज आणि तल्लख स्मरणशक्ती यांनी त्यांना 
सोशलिस्ट पार्टीची स्थापना जयप्रकाश नारायण , डॉ . अखेरपर्यंत साथ दिली होती . त्या जोरावर सामान्य 
राममनोहर लोहिया आणि एस . एम . जोशी यांनी केली. कार्यकर्त्यांपासून राष्ट्रीय नेत्यांपर्यंत प्रत्येकाशी ते बोलत 
तेव्हा मिसरूडही न फुटलेले तरुण भाई वैद्य त्या चळवळीत होते , सांगत होते , एकत्र यायला हवं . 
सामील झाले होते . पक्षाचं नाव बदललं पण समाजवादाचा एकत्र तर यायलाच हवं पण आधार द्यायला 
झेंडा , सोशलिस्ट पार्टीचा झेंडा भाईंनी अखेरपर्यंत खाली आधारवड कुठे असणार आहे ? 
ठेवला नाही. भाई कट्टर सत्यशोधक . फुले आणि भाई वैद्य यांना विनम्र आदरांजली! * * * 
आंबेडकरांना मानणारे आणि गांधींचा मार्गही चिवटपणे , 

साभार : प्रजापत्र 
अवलंबणारे. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत आणि गोवामुक्ती 
चळवळीत भाई वैद्य होते. त्याहून अधिक तडफेने ते 
समतेच्या संगरात सामील होत होते . हमीद दलवाईंना 
भाईंनी दिलेली साथ आणि मुस्लीम सत्यशोधक चळवळीत 
त्यांनी स्थापनेपासून दिलेलं योगदान पुन्हा पुन्हा आठवावं 
असं आहे . आणीबाणी लागू झाली तेव्हा ते पुण्याचेमहापौर 
होते. पण मिसा बंदी होऊन १९ महिने तुरुंगात गेले . 
आणीबाणी गेली. जनता सरकार आलं . पुलोद सरकारमध्ये 
भाई गृहराज्यमंत्री बनले . त्यांनी पहिलं काय केलं असेल, जनलोक मेडिकल्स 
तर हाफ पॅन्टीतील पोलिसांना फुल पॅन्टीत आणलं . 
पोलिसांना प्रतिष्ठा दिली . पोलिसांना त्यांनी लोकांमध्ये शाखा क्र . २ शिवाजी रोड, पुणे 
आणलं . मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ . बाबासाहेब ५३४, शुक्रवार पेठ, मामलेदार कचेरी व वनराज 
आंबेडकरांचं नाव देण्याचं विधेयक त्यांनीच सर्वप्रथम 

मंडळाच्या पुढे, राजर्षी शाहू बँकेसमोर, शिवाजी रोड , 
विधानसभेत मांडलं . भारत यात्रेत चंद्रशेखर यांच्या समवेत 
ते कन्याकुमारी - दिल्ली असे चार हजार किलोमीटर चालले . 

पुणे ४११००२ 
राष्ट्र सेवा दलाचे ते काही काळ अध्यक्ष होते . मंडल संपर्कः स्वप्निल वैद्य (०२०- २४४६०००८ ) 
आयोगाच्या चळवळीतलं त्यांचं वैचारिक मार्गदर्शन मोलाचं 
ठरलं . अलीकडच्या काळात शिक्षणाच्या प्रश्नावर त्यांनी 
देशभर जागृतीची मोहीमच हाती घेतली होती . सेवा दल 
आणि समाजवादी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांच्या 


आरोग्य 


AROO 


ASE 


SITHN 


आरोग्य सेनेचे 


_ पुरोगामी 

जनगणना 


मे - जून २०१८ 


39 


समाजवादाचा श्वास - डॉ . कुमार सप्तर्षी 


ज्य 


कोष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांचेनिधन झाले. आली. १९ महिने ते येरवडा तुरुंगामध्ये राहिले . त्यावेळी 

पभाईंनी आयुष्यभर वैयक्तिक आणि सामाजिक आम्ही काही लोक भूमिगत झालो होतो. पुढे तीन महिन्यांनी 
राजकीय कारकिर्दीतही लोकशाही आणि समाजवादी आम्ही तुरुंगात गेलो. तेव्हा बराकीत आम्ही भाईंच्या 
मूल्यांची जोपासना केली. मूल्याधारित राजकारण त्यांनी शेजारीच राहत होतो. आमच्या बराकीमध्ये प्रधान सरही 
प्रिय मानले . शालेय जीवनात म्हणजे विद्यार्थिदशेत होते . १६ महिने आमचा आणि भाईंचा तुरुंगवास शेजार 
असतानाच १९४२च्या चलेजाव चळवळीत त्यांनी भाग होता . त्या काळात भाई काय वाचतात याची माहिती 
घेतला. भाईंचा मूळ पिंडच चळवळीचा आणि संघर्षाचा आम्हांला असायची. एकमेकांच्या वाचनाची चर्चाव्हायची . 
होता . भाईंचे वैशिष्ट्य असे की , ते आंतरराष्ट्रीय भाईंना चहाचे फार वेड होते . ते असे म्हणत मला स्वर्गाचे 
परिप्रेक्ष्यातून इथल्या समाजवादाचा विचार करायचे. असं आकर्षण नाही. कारण , तिथे अमृत मिळते ; पण चहा मिळत 
म्हणतात की , दिल्ली समजल्याशिवाय गल्ली समजत नाही ; नाही . त्यांना अमृततुल्य चहा आवडे. हे सर्वांना माहीत 
मात्र दिल्लीपेक्षाही भाईचे आतरराष्ट्रीय स्तरावरील घटना - होते. ते रात्री बराच वेळ तरुंगात वाचत बसायचे. सायंकाळी 
घडामोडींचे वाचन अफाट होते . असा सहकारी एस . एम . सहा वाजता कोठडी बंद व्हायची आणि सकाळी सहा 
जोशींना मिळाला. भाईंचे वडील खूप साधे होते . त्यांनी वाजता उघडायची. त्यावेळी ११ - १२ वाजता पहाऱ्यावर 
सांगितले की एस. एम . जोशींची साथ कधीच सोडायची असणारे पोलीस चहा करायचे, त्यात भाईंचा वाटा 
नाही. काही बरोबर किंवा चूक असा काही संदेह मनात असायचा. कर्दळीच्या पानाच्या सुरळी करून भांड्यात 
आला, तर एस . एम काय म्हणतील ते करायचे, कारण , घालन भाईंना चहा मिळायचा. चहाला नाही म्हणायचे नाही. 
प्रामाणिक माणूसच अचूक निर्णय घेतो , अशी अण्णांची कारण , चहाचा अपमान होतो. असे भाई म्हणायचे चहा , 
म्हणजेच भाईंच्या वडिलांची श्रद्धा होती. भाईंनीही ते व्रत समाजवाद, एस. एम. जोशी या तीन गोष्टीप्रति भाईंना निष्ठा 
शेवटपर्यंत पाळले. 

वाहिलेली होती. समाजवाद तर त्यांच्या रक्तात भिनलेला 
___ स्वातंत्र्य चळवळीत असताना स्वयंसेवक म्हणून होता. त्यामुळे शेवटपर्यंत ते समाजवादीच राहिले . 
उरळी कांचनला महात्मा गांधींकडे लक्ष ठेवण्याची आत्ताच्या काळातील राजकारणात राजकीय नेते श्वास 
जबाबदारी त्यांच्यावर आली होती; तेव्हा भाई केवळ१५ घेताना व्यक्ती एका पक्षात असतात , तर श्वास सोडताना 
वर्षांचेहोते. महात्मा गांधींबरोबरचा प्रत्यक्ष सहवास भाईंना दुसऱ्या पक्षात असतात. अशा काळात भाईंच्यातील 
लाभला . भाई हे कुशल संघटक होते . त्यांनी ७० ते ८० निष्ठावंतपणा नक्कीच वाखाणण्यासारखा म्हणावा लागेल . 
जणांचा समूह करून स्वातंत्र्य चळवळीला वाहून घ्यायचे कारण , आज हा गुणच दुर्मीळ होत चालला आहे. असा हा 
असे ठरवले. एस . एम . जोशींनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे निष्ठावान नेता काळाचे प्रतीक होता. 
नेतृत्व केले तेव्हा भाई त्यांच्यासोबत होते . म्हणजे त्यावेळी सेवा दलाची कल्पना एस . एम. जोशी यांची होती. 
प्रभू रामचंद्र आणि हनुमान अशी ती जोडी होती . एस . एम एसेम युथ लीगचे प्रमुख होते . युथ लीग म्हणजे काँग्रेसमधील 
जोशींच्या आंदोलनामागचे संघटन भाई करायचे. नंतरच्या सुभाष बाबूंची संघटना. सुभाषबाबूंवर निष्ठा ठेवणारे , 
काळात जेव्हा पुण्यात नागरी संघटना स्थापन झाली, भूमिगत होऊन काम करणारे या लीगमध्ये असायचे. 
तिचेही नेतृत्व भाई करत होते . त्यानंतर भाई जनता पक्षात १९४२ च्या आंदोलनात एस . एम जोशी मुसलमानाच्या 
गेले , पुढे पुण्याचे महापौर बनले . मला आठवतंय त्यावेळी रूपात भेंडी बाजारमध्ये राहत होते . या चळवळीला 
भाईंनी जयप्रकाश नारायण यांची मोठी सभा घेतली होती. तरुणांची गरज होती. ब्रिटिशांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला 
आणीबाणी लादल्याच्या दिवशीच भाईंना अटक करण्यात परवानगी दिलेली आहे. मग आम्हीही तसेच खेळ खेळतो 


३२ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


असे म्हणत एसेमनी राष्ट्र सेवा दलाची स्थापना केली. राष्ट्र समाजवादी चळवळीचे नेतृत्व करणारा बापू काळदाते , 
सेवा दलाच्या स्थापनेपासून ते कार्यरत होते . सेवा दलाचा पन्नालाल सुराणा, भाई वैद्य , बाबा आढाव हा एक गट होता . 
कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल , तर भाईंना विचारून भाईंच्या जाण्याने त्या युगातील एक महत्त्वाचा दुवा 
घेतले जात. सेवा दलाच्या शाळेत भाईंनी तरुण जोडले. निखळला ; पण त्यांनी केलेले कार्य अनेकांना मार्गदर्शक 
राष्ट्र सेवा दलामधून लोकशाही, सेक्युलॅरिझम , समाजवाद राहणार आहे . 
याचे प्रशिक्षण अनेक तरुणांना दिले . आजही भाई अखिल 
भारतीय समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष होते. हा पक्ष वाढला साभार: दै. पढारी 
नसला , तरी तो समाजवादाचा श्वास होता. भाई म्हणायचे 
की , माझ्यानंतर समाजवादाची गरज लागेल तेव्हा पक्ष 

द्रष्टा समाजवादी: भाई वैद्य - डॉ. कुमार सप्तर्षी 
तयार आहे. 

जनता पार्टीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस , समाजवादी जन 
परिषदेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि राष्ट्र सेवा दलाचे 

तो १९६२ - ६४ चा काळ. मी मेडिकल कॉलेजला 
राष्ट्रीय अध्यक्ष अशी अनेक पदे भाईंनी भूषविली आणि त्या 

शिकत होतो. कॉलेज संपल्यानंतर रोज बुधवार पेठेतील 
पटांनी ची वाटली गल्याने गदांनी दादी यांनी सयुक्त समाजवादा पक्षाच्या कायालयात थाबा घ्यायचा . 
जबाबदारी सांभाळली. मराठवाडा विद्यापीठाच्या 

" वाराणशीच्या अधिवेशनात समाजवादी मंडळीचे दोन वेगळे 
नामांतराचे पहिले विधेयक मांडणे, गृहमंत्री या नात्याने 

। भक्कम गट तयार झाले. एक संसोपा ( संयुक्त सोशालिस्ट 
पोलिसांना फूल पँट देणे आणि सेवानिवृत्तांच्या पा 

- पार्टी) आणि दुसरा प्रसोपा ( प्रजा सोशालिस्ट पार्टी ) 
निवृत्तिवेतनाची महागाईशी जोडणी करण्याचे अनेक निर्णय 

भाईंची संसोपा च्या कार्यालयात पहिली भेट झाली. 
त्यांनी घेतले. सत्ता असो किंवा नसो. पद असो किंवा भाईनी आयुष्यभर एसेम जोशी ऊर्फ अण्णा याचे नेतृत्व 
नसो, तळागाळातील जनता , गोरगरीब नागरिक , विद्यार्थी 
अशा कोणावरही अन्याय झाला, की धावून जाण्याचे व्रत द्रष्टा समाजवादी... 

पान क्र . ४१ वर 
वैद्य यांनी सतत अंगीकारले आणि सदैव न्यायाची बाजू 
घेतली. विरोधी बाजूही शांतपणे ऐकून घेणे आणि 
लोकशाही मार्गाने त्याचा प्रतिवाद करण्याचा त्यांचा 
स्वभाव आजच्या गोंगाटाच्या काळात नक्कीच उठून 
दिसणार होता. चंद्रशेखर यांनी भारत यात्रा काढली होती. 
त्यामध्ये भाईंनी पहिल्या दिवसापासून शेवटपर्यंत त्यांना 

आरोग्य सेनेचे 
साथ दिली होती. भाईंनी एकदा एखादी गोष्ट ठरवली , ते 
त्यावर ठाम असत . 

जनलोक मेडिकल्स 
___ बहुतेकदा निधन झाल्यानंतर त्या व्यक्तीच्या मागे 
पोकळी निर्माण झाली आहे असे म्हटले जाते ; मात्र दादा 

शाखा क्र . ३ दिघी, पुणे 
धर्माधिकारी असे म्हणत असत की , मी गेल्यानंतर पोकळी स.नं. ८२/ ६ / १, सोलर पार्क, दत्त नगर , 
झाली असे कधीही म्हणू नका. कारण , मग मी काहीच काम 

पुणे आळंदी रोड , दिघी, पुणे ५११०१५ 
केले नाही , असा त्याचा अर्थ होईल . म्हणूनच भाई वैद्य 
गेल्यानंतर पोकळी जाणवते आहे , असे मी म्हणणार नाही. 

| संपर्कः अतुल रुणवाल ( मोः०९९२२४३९४८५ ) 
कारण , भाईच्या पश्चात पोकळी नसून , त्यांच्या 
समाजवादी कार्यकर्त्यांची शाळा असणारे राष्ट्र सेवा दल 
आहे. त्यासाठी भाईंनी आयुष्य वेचले होते. महाराष्ट्रात 
एस. एम . जोशी आणि नानासाहेब गोरे यांच्या नंतरचा 


OGYASO 


SALTHY 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


पाऊणशे वर्षांची मैत्री - मधुकर निरफराके 


वार्षिक वर्गणी 


१९५० मध्ये पुण्यातल्या श्री . शिवाजी मराठा बापू काळदाते , शिवाजीराव जवळकर , शिवाजीराव खैरे , 

हायस्कूलमध्ये इयत्ता पाचवीत मी प्रवेश अमीर शेख , राजाराम बोरकर, दादा बोरकर , वसंत जाधव , 
घेतला. त्या वेळी ११ वर्षांचा होतो. ऑगस्टमध्ये चले निळू फुले, चंद्रकांत बोराटे , डॉ . दोरगे , चंदू चव्हाण , 
जाव , ब्रिटिशांनो चलेजाव , महात्मा गांधी की जय , जगन्नाथ बाठे , दत्तात्रेय माळवदकर, कृष्णा 
भारतमाता की जय च्या घोषणांनी शाळा दणाणायच्या . कापसे , केशवराव रपांगारे आणि खुद्द भाई वैद्य , प्रा . प्रधान , 
घोषणा देणारा शाळेतीलच , माझ्यापेक्षा २ - ३ वर्षांनी मोठा मुरलीधर पोतनीस आदी ४० मित्रांनी दरवर्षी जमणे , ही 
विद्यार्थी होता . त्याच्याभोवती मुलांचा घोळका असे . अवघड बाब भाईंच्या मैत्रीच्या दोरखंडाने जखडली होती . 
गोरापान , चुणचुणीत , हालचालीत वेग असलेल्या या * * * 
मुलाला सगळे भाई म्हणत . भाईंची मुलाच्या घोळक्यातच साभार : दै. सकाळ 
माझी ओळख झाली. शाळेच्या शेजारीच अवस्थी 
वाड्याच्या मैदानात राष्ट्र सेवा दलाची शाखा होती. शे 
दीडशे मुले खेळण्यासाठी सायंकाळी जमत . आमची मैत्री 
शाखेत पक्की झाली. स्वातंत्र्याने भारलेल्या वातावरणात 
आमचे बालपण गेले . पुणे कॅम्पमध्ये एल्फिस्टन रोडवरील 

तसेच जाहिराती संबंधी 
कॅपिटल थिएटरमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांनी बॉम्बस्फोट 
घडवला. चार इंग्रज अधिकारी ठार झाले. या बातमीने चौकशी व व्यवहारासाठी 
विद्यार्थ्यांच्या उत्साहाला भरते आले. वर्गावर्गात घोषणा 
झाल्या . मैदानात भाईंभोवती विद्यार्थी जमले . अप अप 
तिरंगा झेंडा - डाउन डाउन युनियन जॅक च्या घोषणांनी 
परिसर दणाणला. १९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धात 
ब्रिटिशांचा - दोस्त राष्ट्रांचा विजय झाला. विजयाप्रीत्यर्थ 
कलेक्टरसाहेबांनी विद्यार्थ्यांना मिठाई वाटपाचा कार्यक्रम 
आखला. " आपण मिठाई खायची नाही असा आदेश 
भाईंनी वर्गावर्गात जाऊन दिला. मिठाईच्या पुड्या मैदानात 
फेकल्या. त्यावर नाचत - नाचत ब्रिटिशांनो चले 
जाव च्या घोषणा दिल्या . 

भाईंच्या जवळ अफाट संघटनकौशल्य होते . 
त्यांच्याच पुढाकाराने बालपणापासूनचे ४० मित्र - सख्खे 
मित्र झालो. त्यांच्या हयातीपर्यंत दरवर्षी १ जानेवारीला 
लोणी काळभोर येथील दादासाहेब बोरकरांच्या शेतावर 
जमून जेवण करण्याचा संकल्प पार पडला. त्यांचा 
सुवर्णमहोत्सवी केला. 

संपर्क - रमाकांत सोनवणी 
मैत्रीच्या संवर्धनासाठी संघटनकौशल्याची गरज 

___ मोबाईल - ९५०३७५३०४५ 
असते. १९५५पासून २००५ पर्यंत डॉ . राम ताकवले, डॉ . 


COM 


HEREINpa 


MUMBAI 


14323 


३४ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 


எdaa 


मूल्य जपणारे राजकारणी: भाई वैद्य - मनवेल तुस्कानो 


गानी आपल्या देशाचा आणि समाजाचा विचार स्मगलर अलगद अडकले आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले. 

प्रमाण मानला. सत्ता अल्पकाळ हाती आली हा विषय १९७८ - ८९ च्या काळात वर्तमान पत्रातून खूप 
त्याचा वापर जनतेसाठी कसा करतात , त्याचे धडे गाजला. पैशांसाठी वाट्टेल ते करणाऱ्या आत्ताच्या युगात 
समाजवाद्यांनी देऊन ठेवले आहेत .केंद्रीय रेल्वेमंत्री जॉर्ज असा निरपेक्ष मंत्री होणे नाही. भाईंनी कायम समतेचा 
फर्नांडीस , अर्थमंत्री मधू दंडवते यांनी कोकण रेल्वे मार्गी पुरस्कार केला. पाऊण शतकाच्या आपल्या सामाजिक 
लावली तशीच गृहमंत्रीपदी असताना भाई वैद्य यांनी राजकीय जीवनात त्यांनी आपल्या कार्यात कधीच तडजोड 
पोलिसातला माणूस जपला आणि त्यांचा गणवेश बदलला. केली नाही . उन्मादी हिंदुत्वाचा त्यांनी कडाडून विरोध 

थोर समाजवादी नेते , माजी गृहमंत्री, पुण्याचे माजी केला. मुस्लीम सत्यशोधक समाज , राष्ट्र सेवा दल , हमाल 
महापौर भाई वैद्य यांचे स्वादुपिंडाच्या कॅन्सरने निधन पंचायत ही त्यांची कार्यस्थळे होती . ती त्यांनी अखेरपर्यंत 
झाले. ते ८९ वर्षांचेहोते . त्यांच्यामागे मुलगा डॉ . अभिजित जपली. आर्थिक कारणे आणि सत्तास्थानासाठी भाईंनी 
वैद्य , सून आणि नातू असा परिवार आहे . 

आपल्या निष्ठा कधीच बदलल्या नाहीत . 
१९४२ चा छोडो भारत संग्राम , देशाचा आजच्या राजकारणात असे मूल्य शोधूनही भेटणार 
स्वातंत्र्यलढा, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, गोवामुक्ती आंदोलन नाही. आज नितीमूल्यांचा पुरता -हास उघडउघड 
यात त्यांचे मोठे योगदान होते. समाजवादी विचार व आपले पाहावयास मिळतो. कंत्राटदाराशी साटेलोटे करून देशाची 
तत्त्व त्यांनी अखेरपर्यंत जपले . राम मनोहर लोहिया , संपत्ती लुटणाऱ्या आजच्या जमान्यात आणि धर्म , जात 
एस. एम . जोशी, नानासाहेब गोरे, जॉर्ज फर्नांडीस , मधु 
लिमये, ग. प्र. प्रधान , जयप्रकाश नारायण , आचार्य नरेंद्र 
देव मध दंडवते असे एकापेक्षा एक विचारवंत व राजकीय 
नेत्यांचे ते मंतरलेले दिवस होते . या सर्व आणि त्यांचे 
समकालीन समाजवादी नेते आपल्या देशाचे मौल्यवान 
अॅसेट होते . त्यांच्या नसण्याने देशात मोठी पोकळीनिर्माण 
झाली आहे. अशा समाजवादी नेत्यांनी सामाजिक 

आरोग्य सेनेचे 
मूल्याधिष्ठित राजकारणाचे व जनतेच्या प्रश्नाचे भान होते . 
त्यांनी आपल्या देशाचा आणि समाजाचा विचार प्रमाण 

जनलोक मेडिकल्स 
मानला. सत्ता अल्पकाळ हाती आली त्याचा वापर 

शाखा क्र . ४ सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग 
जनतेसाठी कसा करतात त्याचे धडे समाजवाद्यांनी देऊन 
ठेवले आहेत . केंद्रीय रेल्वेमंत्री जॉर्ज फर्नांडीस , अर्थमंत्री 

संचयनी पॅलेस, बिट्स कॉम्प्यूटर जवळ , 
मधू दंडवते यांनी कोकण रेल्वे मार्गी लावली तशीच 

शॉप नं . ५ , गाळा जी ५१, सावंतवाडी , 
गृहमंत्रीपदी असताना भाई वैद्य यांनी पोलिसातला माणूस 

सिंधुदुर्ग - ४१६५०१ 
जपला आणि त्यांचा गणवेश बदलला . 

संपर्कः महेश परुळेकर (मोः९४२११४४८६७ ) 
भाई वैद्य गृहराज्यमंत्री असताना एक स्मगलरची 
टोळी त्यांना भेटायला गेली होती. पैशांची मोठी बॅग घेऊन 
ते भाईंना भेटले. तेव्हा त्यांचे गैरकानुनी काम करण्याऐवजी 
भाईंनी पोलिसांचा सापळा लावून ठेवला होता . त्यात ते 


आरो 


AROGI 


SHARON 


ASEN 


HEALT 


_ पुरोगामी 

जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


३५ 


यांच्या नावाने लोकांना मूर्ख बनवून खिसे कापण्याच्या करण्याचा त्यांचा पिंड होता . यातून त्यांनी अनेक पुस्तके 
युगात भाई वैद्य नावाचेरत्न कालपरवापर्यंत जिवंत होते . लिहिली. समाजवाद्यांचे चिंतन , मंडळ आयोग , 
आता त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून समाजवाद , संपूर्ण शिक्षण , परिवर्तनाचे साथी , 
निघणार नाही. 

शब्दांमागचे शब्द अशी अनेक पुस्तके भाईंनी लिहिली. 
पोलिसांना जाड्या - भरड्या कपड्याचा गर्द निळा राष्ट्र सेवा दलाच्या कार्यात त्यांनी स्वत : ला वाहन घेतले . पुणे 
हाफ पँट आणि शर्ट असा गणवेश , पायाच्या मांडीखाली महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त संघ त्यांनी स्थापन केला . 
पोटरीला घट्ट गुंडाळलेला मफलर होता . तो पोलिसांना सोशालिस्ट पार्टीचे ते अध्यक्ष होते . समाजवादी अध्यापक 
त्रासदायक झाला होता. भाई वैद्य गृहराज्यमंत्री झाले आणि जनसभेचे काम त्यांनी सुरू केले होते . समाजवादी 
पोलिसांच्या वेदनेला वाचा फुटली . भाईंनी पोलिसांचा विचारधारेसंबंधी लेखन , प्रबोधन आणि संघर्ष ते 
गणवेश बदलला. खाकी फूलपँट आणि खाकी शर्ट असा आयुष्यभर करत राहिले . विशेष म्हणजे वयाच्या ८८ व्या 
गणवेश बदलून दिला. या गणवेशामुळे आज पोलिसांत वर्षात त्यांना आंदोलनामुळे अटक झाली होती . ग. प्र . 
अधिकारी हवालदार सारखेच दिसतात. ही माणुसकीची प्रधान , एस . एम जोशी , नानासाहेब गोरे या पुण्यातील 
समता त्या आधीच्या सरकारांना सुचली नव्हती. भाईंचा समाजवादी नेत्यांबरोबरीने भाईंनी सभ्यतेचे राजकारण 
हा निर्णय ऐतिहासिक ठरला. देशभर त्याचे स्वागत झाले. आणि समाजकारण केले. 

___ चंद्रशेखर यांच्या कन्याकुमारी ते दिल्ली या ४ हजार राजकीय , सामाजिक जीवनात स्वत : पलीकडे 
किमी. च्या पदयात्रेत भाई त्यांच्या बरोबर कायम होते . समाजाच्या विचाराने कार्य केलेल्या भाईंना महाराष्ट्र जनता 
पुण्याचे महापौर असताना ते ऑल इंडिया मेअर्स दल , राष्ट्र सेवा दल आणि आमच्या निर्भय परिवारातर्फे 
कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष होते . आजचा राजकीय व्यवहारवाद आदरांजली. * * * 
त्यांना मान्य नव्हता. म्हणून आणीबाणीत ते १९ महिने 
तुरुंगात होते . देशाच्या अनेक चळवळी , आंदोलनात साभार: वसई समता 
भाईंना अनेक वेळा तुरुंगवास घडला. वाचन , लेखन 


आपले विशेष आभार 


* न्या . जी . डी . पारेख * डॉ . अभिजित वैद्य ( आरोग्य सेना राष्ट्रीय प्रमुख) * लक्षमीकांत मुंदडा ( आरोग्य 

सेना राष्ट्रीय सरचिटणीस ) * डॉ . नितीन केतकर ( आरोग्य सेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ) 
आशिष आजगांवकर ( आरोग्य सेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ) * कमलेश हजारे ( आरोग्य सेना राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी सदस्य ) * प्रा . डॉ . गीतांतली वैद्य ( आरोग्य सेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ) 

* प्रा . डॉ . मृणाल केतकर ( आरोग्य सेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ) 
प्रा . प्रमोद दळवी ( आरोग्य सेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ) * वर्षा गुप्ते ( आरोग्य सेना राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी सदस्य ) * स्वप्निल वैद्य ( व्यवस्थापक , जनलोक मेडीकल्स शाखा क्र . २ ) 
भाई वैद्य विशेषांकाच्या निर्मितीमध्ये आर्थिक हातभार लावणाऱ्या आमच्या 

सहृदय हितचिंतकांचे आम्ही आभार मानतो . 


धन्यवाद 
पुरोगामी जनगर्जना 


३६ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 


எdaa 


ठसा - मेधा पालकर 


स्वातंत्र्य सेनानी तसेच समाजवादी आणि प्रागतिक सामाजिक कार्य , राजकीय सहभाग असला तरी त्यांनी 

चळवळीचे एक मार्गदर्शक म्हणून आपले संपूर्ण लेखन केले . एका समाजवाद्याचेचिंतन मंडल आयोग व 
आयुष्य वेचणारे डॉ . भाई वैद्य यांच्या निधनाने जुन्या अन्य मागासवर्ग , समाजवाद , संपूर्ण 
पिढीतील एक चळवळीतील शिलेदार निघून गेला आहे. शिक्षण : फीविरहित समान व गुणवत्तापूर्ण का व कसे , 
शाळकरी वयातच भाई वैद्य स्वातंत्र्य चळवळीकडे आर्थिक आक्रमणाचे अरिष्ट , परिवर्तनाचे साथी व 
आकर्षित झाले. वेल्हा तालुक्यातील दापोडे हे त्यांचे मूळ सारथी , शब्दामागचे शब्द ही त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध 
गाव . शालेय जीवनात त्यांनी १९४२च्या चलेजाव आहेत . गेल्या सात दशकांमध्ये भाई वैद्य यांना पुण्यभूषण 
चळवळीमध्ये भाग घेतला. गोवा मुक्ती संग्रामात त्यांचा फौंडेशनतर्फे पुण्यभूषण पुरस्कार , महात्मा फुले पुरस्कार , 
सहभाग राहिला . लोकनेते जयप्रकाश नारायण , डॉ . राम राष्ट्रीय बंधुता पुरस्कार, महर्षी पुरस्कार, नारायण सुर्वे 
मनोहर लोहिया आणि एस.एम. जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली जीवनगौरव पुरस्कार अशा प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने त्यांना 
स्थापन झालेल्या काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टीचे सदस्यत्व सन्मानित करण्यात आले. लोकशाही समाजवाद ही 
स्वीकारून त्यांच्या राजकीय जीवनाची सुरुवात झाली. विचारधारा त्यांनी अखेरपर्यंत जपली. स्वातंत्र्य , समता 
त्यानंतर समाजवादी पक्षाच्या सर्व घडामोडींमध्ये त्यांचा आणि सामाजिक न्याय अशा सांविधानिक मूल्यांसाठी 
सक्रिय सहभाग राहिला . संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळींमध्ये त्यांनी आयुष्यभर लढा दिला. मोकाट अर्थव्यवस्थेच्या 
सहभाग घेतल्याबद्दल त्यांना सातत्याने तुरुंगवास पत्करावा विरोधात कायम आवाज उठवत गोरगरिबांच्या हिताच्या 
लागला . १९६१ मध्ये कच्छ येथे झालेल्या सत्याग्रहामध्ये अर्थकारणाचा आग्रह त्यांनी धरला. भाई वैद्य यांच्या 
भूज ते खावडा पदयात्रेमध्ये ते सहभागी झाले होते. शोषित , जीवनकार्यावर दिग्दर्शक धनंजय भावलेकर यांनी पाच 
पीडित , कष्टकरी समाजासाठी सातत्याने कार्यरत वर्षांपूर्वी भाई वैद्य एक सामाजिक पर्व हा माहितीपट केला. 
राहणाऱ्या भाई वैद्य यांनी पुणे महापालिकेची निवडणूक जनता पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली 
लढविली . १९७४ मध्ये पुण्याच्या महापौरपदी त्यांची कन्याकुमारी ते दिल्ली अशा चार हजार किलोमीटर 
निवड झाली. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या अंतराच्या भारत यात्रेमध्ये भाई वैद्य यांचा महत्त्वपूर्ण 
आणीबाणीला विरोध करणारे भाई वैद्य मिसाबंदी म्हणून सहभाग होता. दिल्ली येथील भारत यात्रा ट्रस्टचे राष्ट्रीय 
१९ महिने तुरुंगामध्ये होते . पुढे जनता पक्षाने अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले . स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सहभाग 
जनसंघाबरोबर युती करून स्थापन केलेल्या पुरोगामी घेतल्याबद्दल अनेकदा त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला . 
लोकशाही दल ( पुलोद ) सरकारमध्ये भाई यांच्याकडे गृह स्वातंत्र्योत्तर काळातही विविध आंदोलनांमध्ये त्यांनी 
राज्यमंत्रिपदाची धुरा आली. मंत्रिपदाच्या काळात त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. वेगवेगळ्या आंदोलनामध्ये मिळून 
मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचे पहिले विधेयक त्यांनी २५ वेळा तुरुंगवास भोगला. शिक्षण हक्काच्या 
मांडले . राज्यातील पोलिसांना फुल पॅन्ट देण्याचा मागणीसाठी डिसेंबर २०१६ मध्ये आंदोलन केल्याबद्दल 
ऐतिहासिक निर्णय त्यांच्याच काळात घेतला गेला. वयाच्या ८८व्या वर्षी त्यांना अटक झाली होती. सत्ता असो 
सेवानिवृत्त आणि त्याची महागाईशी जोडणी त्यांनी करून अथवा नसो , पद असो वा नसो , पण तळागाळातील जनता 
घेतली. त्यांनी समाजवादी जन परिषदेचे राष्ट्रीय महामंत्रिपद गोरगरिबांसाठी कायम धावून जाणे , त्यांच्यावर होणारा 
भूषविले . एस. एम. जोशी मेमोरियल मेडिकल ट्रस्टचे अन्याय कधी सहन न करणे हेच व्रत त्यांनी अंगीकारले . 
अध्यक्ष राष्ट्रसेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी कायम न्यायाची बाजू ते घेत राहिले . लोकशाही मार्गाने ते 
अध्यापक जनसभेचे ते मार्गदर्शक होते . भाई यांचा प्रतिवाद करायचे , पण त्याच वेळी ते विरोधी बाजूही 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


३७ 


शांतपणे ऐकून घ्यायचे वयाच्या नव्वदीतही त्यांचा उत्साह स्थापन करण्यात आणि पर्यायी समाजवादी पक्ष 
कायम होता . आज ते आपल्यात नसले तरी उभारणीतही होती. या प्रचंड खटाटोपात आपल्या 
अन्यायाविरोधात लढण्याची त्यांची तडफ तरुणांना जगण्यासाठी संदर्भ रेषा आहे. 
पिढ्यानपिढ्या प्रेरणादायी राहील . * * * 

___ भाई हे महाराष्ट्रातील मोजक्याच अभ्यासू राजकीय 
साभार: दै. सामना 

नेत्यांपैकी एक होते . व्यसन असल्यासारखा भाईंचा अखंड 
प्रवास आणि कार्यक्रम चालायचे. पुण्यातल्या प्रत्येक 

कार्यक्रमात त्यांची उपस्थिती असायची. एवढे करून त्यांचे 
समाजवादाचे ध्यासपर्व ... पान क्र . २९ वरून अखंडित वाचन चालायचे. आर्थिक विषयावरील पुस्तकात 

त्यांनाविशेष रुची होती. त्यामुळे भाईंबरोबर चर्चा ही मोठी 
आणि बंधुतेसाठी लढणारे, दलित आदिवासी , शेतकरी 

आनंददायी बाब असायची . त्यांची माहिती अद्ययावत 
कामगार , कष्टकरी स्त्रिया , अल्पसंख्याक , उपेक्षित 

__ असायची. त्यामुळेच जागतिकीकरणवादी त्यांची भाषणे 
यांच्यासाठी लढणारे, जे प्रवाह ज्यांच्यामुळे शिल्लक आहेत 

सखोल विश्लेषणाची असायची. त्या विषयी त्यांनी लेखनही 
त्यामध्ये समाजवादी चळवळीचा आणि नेत्यांचा महत्त्वपूर्ण 

केले. पुस्तकही लिहिले . जागतिक कीर्तीचे अर्थ शास्त्रज्ञ 
वाटा आहे, हे नाकारता येणार नाही . सत्ताधाऱ्यांची धोरणे 

| जोसेफ स्टिगलीझचे अनेक संदर्भ त्यांच्या भाषणात असत . 
डावी आहेत की उजवी आहेत , पुरोगामी आहेत की । 

दोन वर्षापूर्वी थॉमस पिकेटीच्या कॅपिटल ग्रंथासंबंधी 
प्रतिगामी, परिवर्तनवादी आहेत की परिवर्तनाला खीळ 

__ भाईंशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली तेव्हा भाईंना ते 
घालणारी आहेत , आहे रे वर्गाच्या बाजूने आहेत की नाही रे 

पुस्तक अगोदरच वाचल्याचे लक्षात आले. त्यामुळेच 
वर्गाच्या हे समाजवादी विचारांच्या संदर्भरेषेने ठरविता 

वाढत्या वयामुळे त्यांची नव्या पिढीशी आणि नव्या 
येते . 

विचारांशी त्यांची कधी फारकत झाली नाही. उलट त्यांचे 
___ भाईंच्या व्यक्तिगत आणि राजकीय वाटचालीत हीच व्यक्तिमत्त्व अधिकाधिक अनुभवसमद्ध आणि ज्ञानसमद्ध 
संदर्भ रेषा दिसून येते . गोवा मुक्ती , संयुक्त महाराष्ट्र, एन्रॉन , होत गेले है 
नामांतर या आंदोलनातील सहभाग , पुण्याचेमेयरपद असो 

साभार: पंचायत भारती 
की , महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री पद असो भाईंची दिशा नेहमी 
सुस्पष्ट असे. हीच स्पष्टता चंद्रशेखरांच्या नेतृत्वाखालील 
पदयात्रेतील सहभागात आणि त्यानंतरच्या भारतयात्रा 
केंद्राच्या कामात होती, तशीच समाजवादी अध्यापक सभा 


MAR५ 


शुभेच्छा ! 


पुरोगामी जनगर्जना 
मासिकाच्या वाटचालीस माझ्या शुभेच्छा ! 


सचिन भानू, बदलापूर १ 


३८ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 


०१८ 


எdaa 


भाई वैद्य न रहने का अर्थ - मेधा पाटकर 


ATTई अब नहीं रहेंगे , यह खबर मिलते ही उनकी प्रस्थापित विकास को चुनौती देनेवाला मोर्चा, 

| तमाम यादें उभर आती रही, लेकिन उन्हें दूर सांप्रदायिकता व जातिवाद विरोधी मोर्चा, आदि हर विशेष 
जाने के पहले मिल पाऊंगी, यह आशा भी अब झूठी पहलू पर सघन वैचारिक मंथन के साथ ठोस कृति 
ख्वाहिश ठहरी । भाई वैद्यजी एक मित्र , साथी , विचारवंत , कार्यक्रम ले कर अपनी छाप डालनेवाला भाई का प्रदीर्घ 
मार्गदर्शक , उम्र का तकाजा न रखते हुए प्यार बरसाते, दूर कार्यकाल भूलना असंभव है । हर समाजवादी, राजनीतिक 
सतपुडा में या लवासा में पहुँचते ... कायम तरूण तुर्क और सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में ,निर्माण में , उन्हें ढूंढ़ते 
रहकर ही चले गये! एक कठोर , कर्तृत्ववान समाजवादी रहेंगे , हम । 
साथी के रूप में वे थे, सदा उपलब्ध , और हाजिर भी । समाजवाद को ही अपनी मंजिल मानकर कार्यरत हर 

महाराष्ट्र के मान्यवरों की सूची में पहला नाम रहता था जनआंदोलन और निर्माणकार्य के साथ भाई का रहना , 
- भाई वैद्य ! ... और उनके हस्तारक्षर के बिना कोई समर्थन पिछले कई दशकोंतक अपरिहार्य बात रही । वे अर्थात् 
क्वचितही शुरू हो सकता था । उनके गहरे वक्तव्य के बिना अपेक्षा रखते थे कि ये आंदोलनकारी औरनिर्माणकारी भी 
पुणे में आयोजित कोई विशेष सभा का समारोप संभव नहीं दलीय / चुनावी राजनीति में भी सक्रिय रहेंगे । उनकी यह 
था । लोकशाही समाजवादी विचारधारा के साथ देश और अपेक्षा उन्होंने कभी छपायी नहीं थी । उन्होंने एक दिन 
दुनिया की , हर समस्या की दखल ही नहीं , पोल - खोल विशेष समय तय कर के आ कर मुझे समझाया था - यह 
करनेवाले भाई वैद्यजी का समाजवादी विश्लेषण पा कर ही 
किसी महत्त्व की विषयवस्तू का आकलन पूरा होता था । कई भाई 

भाई वैद्य न रहने का अर्थ... पान क्र . ९० वर 
मंचों पर , कई मोर्चोंमें भाई की कठोर टिप्पणी, उनके बिना 
- समझौते , स्पष्टवक्ता और राजनीतिक आशय के साथ ही 
सामाजिक मुद्देपर अपनी भूमिका रखनेवाले व्यक्तित्व की 
खासियत थी । उनके विचार और मार्गदर्शनपर कई सारे 
मोड पार करते हुए चले , चलते रहे तमाम साथी 
कार्यकर्तागण, हमारे सहित । आज से आगे उनकी कुर्सी 
खाली पाते हुए मन ही मन अनाथ होने की भावना महसूस 
करेंगे ही ... । 

जनलोक मेडिकल्स 
भाई वैद्य एक राजनेता थे, अस्सल ! जब भी वे सत्ता 

शाखा क्र . ५ रत्नागिरी 
में रहे , तब भी उनकी भूमिका तरूण तुर्क की रही । 
मूल्यवान राजनीति के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हुए , 

कांचन सागर बिल्डिंग , उद्यमनगर , रत्नागिरी 
आज की विपरित परिस्थिति में भी , उनकी विभिन्न | संपर्कः अतिक पाटणकर ( मोः९९२२५६२४३२) 
राजनीतिक समीकरण व समन्वय बनाने की ख्वाहिश उनमें 

बाळ पाटणकर ( मोः९४२१२३३७८६ ) 
ऊर्जा जगाती रही । शुद्ध समाजवादी विचारधारा को 
आजकी राष्ट्रीय , वैश्विक समस्याओं पर सुलझाव निकालने 
की और, धरातल पर उतारने की कुशलता भाई में थी । 
वैश्वीकरणविरोधी मोर्चा, चौथा समाजवादी - रिपब्लिकन 
मोर्चा, दलित - शोषित - बहुजन मोर्चा, जनआंदोलनोंका - 


AROG 


ASE 


HEALTH 


आरोग्य सेनेचे 


पुरोगामी 


मे - जून २०१८ 


३९ 


" जनगर्जना 


एक तुफान का शमन - डॉ . नीलिमा अनिल वैद्य 


ATT ईकाका और मेरी मुलाकात हमारे विवाह से पहले पड़ीं। कईं महिनों तक परिवार से दूर रहना पड़ा था , लेकिन 

ना हुई थी । मेरे पती श्री . अनिल वैद्य के भाई वैद्य नलुकाकी ने बिना शिकायत किए बडी धीरता से परिवार की 
चाचा लगते थे। हम सभी उन्हें भाईकाका कहते थे। आरंभ नैया को संभाला था । दोनों संतानों पर कर्तव्यनिष्ठता और 
में हमारे विवाह को दोनों परिवारों से विरोध था । आखिर मेरे उच्च शिक्षा के संस्कार किए। फलस्वरूप आज बेटा डॉ . 
पिता श्री . दशरथसिंह परदेशी ने हमारे विवाह को अनुमति दे अभिजीत नामवंत हृदयरोग तज्ज्ञ है और बेटी डॉ . प्रा . प्राची 
दी , लेकिन वैद्य परिवार से कोई आएगा ऐसा नहीं लग रहा सफल प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। नलूकाकी के 
था । अनिल जी की भाईकाका पर अटूट श्रद्धा थी , वे जरूर पुण्यस्मारण समारोह में भाईकाका और परिवार सदस्यों से 
आएँगे ऐसा उन्हें विश्वास था । हम दोनों जब भाईकाका को उनकी सहनशीलता और त्याग का बखान सुनने का 
विवाह का आमंत्रण देने गए तब उन्होंने बड़े प्यार से स्वागत सुअवसरमिला था । 
किया । सुबह का समय था तो आग्रह कर नाश्ते के लिए हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर सन २००२ 
बिठाया। तब सौ . नलुकाकी से भी भेंट हुई थी । भाईकाका ने में समाजवादी समारोह के लिए पूना में पधारे थे। कमलेश्वर 
हमारे विवाह में आने का आश्वासन दिया और काका - जी को कॉलेज के द्विदिवसीय सेमीनार के लिए अध्यक्ष के 
काकी दोनों विवाह में आकर हमें आशीर्वचनों का उपहार दे रूप में बुलाने की मनिषा थी । पर उनसे मुलाकात कैसे हो यह 
गए। 

बहुत बड़ी समस्या थी । मैने जब भाईकाका से इस बारे में 
उसके बाद जब भी भाईकाका से भेंट होती वे बड़े बात की तो उन्होंने तुरंत कमलेश्वर जी जहाँ ठहरे थे वहाँ 
प्यार से दिलखुलास हँसकर पूछताछ करते । उन्होंने अनेक का पता दिया और स्वयं कमलेश्वर जी से फोन पर बात कर 
बडे -बडे पदों को विभूषित किया था । राजनीतिक क्षेत्र में वे मेरा परिचय देकर उनसे मुलाकात तय की । मैं और मेरे 
सक्रिय थे। पूना के माजी महापौर, माजी गृह राज्यमंत्री रह सहकारी साहित्यकार कमलेश्वर जी से मिल पाए और 
चुके थे। विविध संस्थाओं पर महत्त्वपूर्ण पदों पर वे उन्होंने भी द्विदिवसीय सेमीनार के लिए आने का आमंत्रण 
विराजमान थे। वे इतनी बड़ी हस्ती थी , पर परिवार से हमेशा स्वीकार किया । हमारी खुशी का तो ठिकाना न रहा। इतने 
जुड़े रहे । उन्होंने परिवार के हर अच्छे - बुरे प्रसंगों में बड़े साहित्यकार का दोन दिन सेमीनार के लिए उपस्थित 
परिवारवालों का साथ निभाया । मेरे रेडिओ पर प्रसारित हुए रहना , असंभवनीय था जो भाईकाका के कारण ही संभव हो 
समारोह और सूत्र - संचालन के लिए भाईकाका हमेशा दिल पाया । 
से प्रशंसा करते थे। मैं हमेशा इस बात का गौरव अनुभव मेरे बेटे वरद के उपनयन संस्कार ( व्रतबंध ) के समय 
करती हूँ कि मेरी पी . एच. डी . पूरी होने पर भाईकाका भुझे जब मैं उन्हें आमंत्रण पत्रिका देने गई तब उन्होंने मुझे साफ 
बधाई देने के लिए मेरे घरपर पधारे थे। काफी देर तक मेरा साफ शब्दों में कह दिया था कि ऐसे उपनयन संस्कार जैसे 
थिसीस पढते रहे और खप बाते कीं । वह दिन मेरे लिए आज रिति -रिवाज जातिभेद को बढावा देते हैं । उच्च - निच्च भेद को 
भी अविस्मरणीय हैं । 

स्पष्ट करते हैं । इसलिए मैं तुम्हारे इस समारोह में नहीं आ 
भाईकाका जितने बातुनी और खुलकर मिलने - पाऊँगा। मेरे विवाह के अवसर पर खास तौर पर उपस्थित 
जुलनेवाले थे , उनकी पत्नी सौ . नलुकाकी उतनी ही शांत रहनेवाले और मेरे पी .एच. डी होने पर स्वयं घर आकार 
और धीरगंभीर थी । मुझे तो काकीजी हमेशा सागर में दुफान बधाई देनेवाले भाईकाका का उपनयन संस्कार में आने से 
आनेपर भी नाँव को धीरगंभीरता से मार्ग दिखानेवाले एक साफ - साफ मना करना उनके कट्टर समाजवादी होने का 

स्तंभ की तरह प्रतीत होती थी । भाईकाका के जीवन में परिचय था । उस दिन से भाईकाका के प्रति श्रद्धा तथा 
भी अनेक तुफान आए। उन्हें कई बार जेल - यात्राएँ सहनी आदर और भी बढ़ गया । 


४० 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


राजनीतिक नेताओं की झूठ , फरेबी , भ्रष्टाचार से दरवाजे बंद होईपर्यंत उशीर करायचा उद्देश सफल झाला. 
भरी दुनिया में भाईकाका जैसे चारित्र्यसंपन्न , ध्येयवादी , दुपारी न्यायालयाने आम्हांला दोन महिन्यांची सक्तमजुरीची 
निष्ठावान , अपने नैतिकमूल्यों को आजन्म संभालनेवाले सजा दिली . येरवडा तुरुंगातील एका खोलीत मी , भाई वैद्य 
बिरले ही होते हैं। मैंने राममनोहर लोहिया को किताबों में व कासमभाई जानजोत होतो . आयुष्यातला पहिला 
पढा था , एस. एम. जोशी को पिताजी से सुना था , पर उन्हों कारावास विचारधनाचे आदानप्रदान होई. त्यांची मुले 
के पदचिन्हों पर बढते हए , जीते हए भाईकाका को प्रत्यक्ष अभिजित व प्राची लहानपणी उपचारासाठी माझ्या 
अनुभव किया था । उनका सानिध्य हमेशा ही एक प्रेरणा दवाखान्यात येत . भाईंचे वडील अण्णा भारदस्त 
और उत्साह देता था । प्रतिवर्ष २२ जून को भाईकाका के व्यक्तिमत्त्व . त्यांनी भाईंना मंत्र दिला होता, एसेम जोशींची 
जन्मदिवस पर जब हम जाते थे तब सामने सोफा पर खादी साथ कधीही सोडू नकोस . माझी पत्नी ऊर्मीला तिच्या 
के शुभ्र वस्त्रों में मुस्कुराते भाईकाका सभी का प्रेरणास्थान थोरल्या बहिणीची मुलगी गीतांजली. ती इंजिनिअर. भाईंचा 
थे। लेकिन २ अप्रैल को शांत , चिरन्निद्रा में सोए भाईकाका मुलगा डॉ . अभिजित . अभिजित आणि अंजूचा 
को देखकर मन विचलित हो गया था । दिलखुलास , आंतरजातीय विवाह झाला. या विवाहानंतर नातेवाईक 
निरागस हँसी से सबका मन जीतनेवाले भाईकाका को उस बनलो. नागरी संघटनेतर्फे भाई पुण्याचे महापौर बनले . 
स्थिति में देखकर लग रहा था जैसे एक तूफान शांत हो गया त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात जयप्रकाश नारायण यांची 
था । भ्रष्टाचार , जातिभेद के विरोध में समानता के लिए अभूतपूर्व सभा झाली. काही दिवसानंतर देशात आणीबाणी 
लडनेवाला एक ऐसा तूफान जिसन समाज में कई क्रांतियाँ लागली . सर्वांत प्रथम भाईंना अटक झाली . काही काळ 
लाई थी , कई सामाजिक विचारों के रूख बदल दिए थे। ऐसे भमिगत राहन नंतर आम्ही काही जण येरवडा कारागृहात 
समाजवादी तूफान को शतश: प्रणाम । * * * 

दाखल झालो. आम्ही एका बराकीत स्वतंत्र खोल्यांमध्ये 
राहत होतो . प्रधान सरही त्याच बराकीत होते. भाईंच्या 

मनमोकळ्या स्वभावामुळे आमची जवळीक वाढली . 

_ अलीकडच्या काळात भाई खासगीकरण , उदारीकरण व 
द्रष्टा समाजवादी... 

पान क्र . ३३ वरून 

1 जागतिकीकरण याच्या कट्टर विरोधात बोलत . 
मानले. स्वातंत्र्यलढा, संयुक्त महाराष्ट्र समिती , प्रसोपा , 

सद्यपरिस्थितीबाबत त्यांचेविश्लेषण नेहमीच धारदार असे . 
नतर संसोपा आणि अखेरीस जनता पक्ष असा आगामा पारास्थताबाबत त सातत्यान गभार इशारदत . 
अण्णांसोबत त्यांचा राजकीय प्रवास झाला. संसोपा च्या * * * 
याच कार्यालयात प्रभाकर मानकर , सदाशिवराव साभार : दै. सकाळ 
बागाईतकर , विनायकराव कुलकर्णी, बाबा आढाव , 
पन्नालाल सुराणा ही मंडळी भेटली . 

१९६८ मध्ये एसेम जोशींनी आमरण उपोषण चालू 
केले . विषय होता केंद्र सरकारच्या कामगारांच्या संपाचा . 
अण्णा राष्ट्रीय संरक्षण उत्पादन कारखान्यातील 
कामगारांच्या ट्रेड युनियन संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते . 
त्या संघर्षात एका टोकाला होते संरक्षणमंत्री यशवंतराव 
चव्हाण आणि दुसऱ्या टोकाला एसेम जोशी. खडकी येथील 
दारूगोळ्याच्या कारखान्यातील कामगार संपावर गेल्यास 
त्यांच्या नोकऱ्या जाणार होत्या . तसा केंद्र सरकारचा 
वटहुकूम होता . त्या आंदोलनात मी आणि ज्योतिप्रकाश 
सराफ हे युक्रांदीय सामील झालो. सत्याग्रहींनी रेल्वेगाडी 
अडवली. कामगारांच्या रेल्वेला खडकीच्या कारखान्याचे 


पुरोगामी 
" जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


४१ 


लढाऊ बाणा , सुस्पष्ट विचार - पन्नालाल सुराणा 


रधर्मद्वेष शिकवणाऱ्या अतिरेकी शक्ती आणि भाई सांगेल ते सेवादलाचे व पक्षाचेही काम करत होतो. 

1 जागतिकीकरणाच्या गोंडस नावाखाली बेबंद १९५७च्या झंझावातात शुक्रवार पेठ मतदार संघातून 
भांडवलशाहीचे तुफान या दोघांविरुद्ध आपल्याला एकाच काँग्रेसचे मातब्बर नेते बाबूराव सणस यांना टक्कर द्यायला 
वेळी लढायचे आहे. देशाचे ऐक्य व व्यक्तीचे माहात्म्य समितीने एसेमना उभे केले . चळवळीचा रेटा त्यांच्या 
जोपासायचे आहे . वयात आलेल्या प्रत्येक स्त्री - पुरुषाला पाठीशी होताच. पण निवडणूक जिंकण्यासाठी मतदानकेंद्र 
उपजीविकेचे योग्य साधन उपलब्ध देणाऱ्या विकास पातळीपर्यंतचे संघटन फार चांगले उभे राहवे लागते . भाईने 
धोरणाचा अंगीकार करावयाचा आहे. स्वत: ला समतावादी आपले सर्व संघटनकौशल्य पणाला लावून यश खेचून 
म्हणवणाऱ्या प्रत्येक स्त्री - पुरुषाने समाजवादी आंदोलन आणले. १९६० साली संयक्त महाराष्ट स्थापन झाला. 
शक्तिशाली बनवण्यासाठी अहोरात्र झटले पाहिजे . असे यशवंतरावांनी बेरजेचे राजकारण केले. विरोधी पक्षातले 
प्रत्येक छोट्या मोठ्या मेळाव्याचे उद्घाटन करताना भाई अनेक तरुण कार्यकर्ते काँग्रेसमध्ये घेतले . पुण्यातील 
म्हणत असत. त्याचा लोकसंग्रह विलक्षण होता. रामभाऊ तेलग याना कांग्रेसच्या तिकिटावर एसेमच 
महाराष्ट्राच्या अनेक तालुका पातळीवरील कार्यकर्त्यांशी विरोधात उभे केले . निवडणूक मोहिमेचे सूत्रधार भाईच 
त्यांचा जिवलग संपर्क असायचा. पश्चिम बंगाल , केरळ , होते . त्यांनी मला नाना - भवानी या भागात काम करायला 
पंजाब , उत्तरप्रदेश , बिहार अशा अनेक राज्यातील साथींशी सांगितले. अनेक तरुणांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पण 
त्यांची सतत देवाणघेवाण चालत असे . आमची साथ सत्तर यशाने झुकांडी दिली . भाई पुणे महापालिकेच्या 
वर्षांची आहे. त्यावेळच्या इंग्रजी पाचवीत शिकायला मी राजकारणात लक्ष घालत होते . नगरसेवक म्हणून आपल्या 
पुण्याला नानीजींकडे राहिलो. गाडगे महाराज धर्मशाळेत मतदारसंघातल्या जनतेचे प्रश्न सोडवण्याकडे ते लक्ष 
जवळच्या सेवादल शाखेवर जायचो. भाई वैद्य त्यावेळी द्यायचेच पण एकूण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काय महत्त्व 
पुण्याचे शहर शिक्षक होते . भाईंची औपचारिक ओळख आहे याचा त्यांनी बारकाईने अभ्यास केला. १९६५ साली 
झाली. साताऱ्याच्या मेळाव्याला जाता येताना आमची गट्टी प्रसोपा व सोपा यांचे ऐक्य होऊन संसोपा या नावाने आम्ही 
जमली ती अखेरपर्यंत . १९५४ साली बी .ए. पास होऊन मी काम करू लागलो . पुण्यात नानासाहेब गोरे , ग. प्र . प्रधान 
विद्यापीठात अर्थशास्त्र विभागात एम. ए. ला प्रवेश घेतला. यांनी प्रसोपा पुनरुज्जीवित केला. भाईंची त्यांच्याशी खूप 
भाईने त्यावेळी बी .टी . केले. भूदान आंदोलनाचे मला विशेष जवळीक होती. पण वैचारिकदृष्ट्या नरनारी समता, मागास 
आकर्षण होते . जे. पी . नी जीवदान दिले होते . बिहार ही जातींना विशेष संधी, राजकीय व आर्थिक सत्तेचे 
जमीन फेर वाटपाची प्रयोगशाळा करण्याचे ठरवले होते. त्या विकेंद्रीकरण या मुद्यांवर डॉ . लोहियांनी ज्या मूलगामी 
भागात सेवादलासारखी संघटना उभी करावी असेही धोरणांचा पुरस्कार केला होता त्यांना उचलून धरण्यानेच 
त्यांच्या मनात होते . एसेमना त्यांनी दोन कार्यकर्ते देशातील दलित , वंचित व कष्टकरी जनतेला न्याय मिळणार 
पाठवायला सांगितले . अण्णांनी मला चिठ्ठी देऊन गयेला आहे अशी भूमिका एसेमनी घेतली म्हणून भाई, दशरथ 
पाठवले . मी तिकडे गुंतलो. इकडे गोव्याचा सत्याग्रह सुरू पाटील , बापू काळदाते , डॉ . बाबा आढाव , मी आदींनी 
झाला होता. भाईंच्या नेतृत्वाखाली गेलेल्या सत्याग्रहींना संसोपात राहणेच पसंत केले . मुंबईत मृणाल गोरे, 
पोर्तुगीज पोलिसांनी जनावरासारखे झोडपले होते. भाईंचा सोहनसिंग कोहली , जॉर्ज फर्नाडिस आदींनी मुंबई 
हात तेव्हापासून अधू झाला. गोवा पाठोपाठ संयुक्त महाराष्ट्र महापालिकेत चांगली कामगिरी बजावली होती . मुंबई 
चळवळीत भाईने महत्त्वाची कामगिरी बजावली. १९५९ ला महापालिकेचा कायदा आधीच झालेला होता. महाराष्ट्र 
मी पुण्यात समाज प्रबोधन संस्थेचे काम करत असताना राज्यनिर्मितीनंतर पुणे , नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती 


४२ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


अशा विविध महापालिकांसाठी एकच कायदा केला जात अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीच इंदिराजींनी लोकसभा 
होता. पुण्यात रामदास परांजपे , भाई , बाबा , राम वडके व बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुका जाहीर केल्या . दोन 
मुंबईच्या मृणालताई आणि बाबूराव सामंत यांच्या अनेक तीन दिवसात दिल्लीत राजनारायण वगैरे नेत्यांनी संघटना 
एकत्र बैठकांत तपशीलवार चर्चा करून संसोपाच्या वतीने काँग्रेस व जनसंघ यांच्याशी हातमिळवणी करून बडी 
आम्ही सरकारला सूचनांचे विस्तृत निवेदन सादर केले. आघाडी उभी केली . आम्हांला वज्राघात झाल्यासारखे 
त्यातल्या बहुतेक सूचना स्वीकारल्या गेल्या . 

वाटले . इंदिराजींनी गरिबी हटाव चा नारा दिला. आमचा 
भाईने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. दारुण पराभव झाला . 
देशातल्या सर्व महापौरांचे संघटन उभारण्यात त्याने शेतजमिनीचेफेरवाटप हा प्रश्न अडगळीत टाकला 
पुढाकार घेतला. सार्वजनिक स्वच्छता, पाणीपुरवठा , जात आहे. म्हणून आपण भूमिमुक्ती आंदोलन करावे असे 
प्राथमिक शिक्षण , झोपडपट्टी सुधारणा आदींबाबत आम्ही महाराष्ट्र कार्यकारिणीत ठरवले. राष्ट्रीय पातळीवरही 
देशातल्या इतर महापालिकांच्या नियमांची व अनभवांची तो कार्यक्रम ठरला . एसेम जोशींनी बिहारमध्ये पर्णियात 
देवाणघेवाण आणि राज्य सरकारांशी संबंध - या विषयावर सत्याग्रह केला. महाराष्ट्रात आम्ही बऱ्याच ठिकाणी 
चर्चा घडवून आणल्या . भाईने स्वत : अनेक वृत्तपत्रात सत्याग्रहींच्या तुकड्या पाठवल्या तेवढ्यात बांगलादेशाचे 
लेखही लिहिले. त्या सगळ्यांचा एका समाजवाद्याचे आंदोलन सुरू झाले . १९७१ च्या डिसेंबरात पाकिस्तानी 
चिंतन हा ग्रंथ सुगावा प्रकाशनाने प्रसिद्ध केला. तो ग्रंथ आक्रमणाचा जोरदार मुकाबला करून भारतीय सैन्याने 
हा मराठीतील या विषयावरील संदर्भ कोष म्हणून मानला दिमाखदार विजय मिळवला . पाकिस्तानची फाळणी होऊन 
जातो. 

बांग्लादेश अस्तित्वात आला. त्याचा स्वाभाविक फायदा 
१९६७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुणे लोकसभा इंदिराजींना मिळाला. १९७२च्या विधानसभा निवडणुकांत 
मतदारसंघातून एसेमना निवडून आणण्यात भाईंचा बहुतेक विरोधी पक्षांप्रमाणे समाजवाद्यांची ससेहोलपट 
महत्त्वाचा वाटा होता. संसोपाचे अध्यक्षपदही अण्णांकडे झाली. प्रसोपा व संसोपा यांचे एकत्रीकरण करून 
आले होते . पक्षांतर्गत ओढाताण असायची . देशाच्या सोशालिस्ट पार्टीची निर्मिती करण्यात आली. त्यासाठी 
राजकारणातही महत्त्वाच्या घटना घडत होत्या . अण्णांना लोणावळ्याला राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेतली. सर्व 
कार्यालयीन साह्य देण्यासाठी बा . न . राजहंस, भाई व मी व्यवस्था भाईंनी अतिशय चांगल्या रीतीने केली. यापुढे 
बरीच मेहनत करत होती . पक्षाच्या राष्ट्रीय संमेलनात सहकार्य करायचे तर ते फक्त डाव्या पक्षांशीच असा ठराव 
आम्हांला अन्य राज्यातील सहकाऱ्यांबरोबर खूप विचार झाला. जॉर्ज फर्नाडिस अध्यक्ष व प्रा . मधू दंडवते 
विनिमय करावा लागे. १९६७च्या निवडणुकीत काँग्रेस सरचिटणीस असे पदाधिकारी निवडले गेले. महागाई 
हटावचा नारा डॉ . लोहियांनी दिला होता. काँग्रेस , दुष्काळ आदी प्रश्नांवर ठिकठिकाणी मोर्चे काढले गेले . 
कम्युनिस्ट व जनसंघ यांच्यापासून समान अंतरावर राहन १९७२ ते १९७४ या तीन वर्षात दुष्काळाचा सामना 
आपण आपले परिवर्तनवादी राजकारण चालवावे असे करण्यासाठी सोशालिस्ट पार्टीने महत्त्वपूर्ण कामगिरी 
बहसंख्य कार्यकर्त्यांचे मत होते . मात्र उत्तरेकडील बजावली. राज्यचिटणीस म्हणून भाई व मी काम करत 
राजनारायण आदी नेते हे काँग्रेस हटाव हे धोरण होतो . मुंबईत मृणालताई व अहिल्याताईंचे लाटणे मोर्चे 
पोथीबंदपणे चालवावे व त्यासाठी जनसंघ , संघटना सत्ताधाऱ्यांना दे माय धरणी ठाय करून सोडत होते. 
काँग्रेस , स्वतंत्र या पक्षांशीही हातमिळवणी करावी असे १९७४च्या मे महिन्यात रेल्वेचा देशव्यापी संप झाला . 
म्हणत होते . संसोपाने आपले परिवर्तनवादी चारित्र्य त्यात आम्हा बहुतेक सगळ्यांना तुरुंगवास घडला . 
जोपासले पाहिजे . या हेतूने १९७० साली राष्ट्रीय गुजरातमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू झाले . बिहारमध्ये 
अधिवेशन पुण्यात घ्यायचे असे आम्ही ठरवले . भाईने नवनिर्माण आंदोलनाला जेपींनी नेतृत्व दिल्याने 
भगीरथ प्रयत्न करून ते अधिवेशन यशस्वीरीतीने पार सत्ताधाऱ्यांना हादरे बसू लागले. त्यातच अलाहाबाद उच्च 
पाडले . उजव्या पक्षांशी सहकार्य करायचे नाही असे न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द ठरवली . 
राजकीय ठरावात नमूद करण्यात आले. मात्र जेपींच्या नेतृत्वाखालील लोकसंघर्ष समितीने त्यांच्या 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


४३ 


राजीनाम्याची मागणी केली. देशभर वातावरण तापले . २५ वर्षे अध्यक्षपद सांभाळले . देशातल्या १७ राज्यात या 
जून १९७५ रोजी मध्यरात्री इंदिराजींनी अंतर्गत पक्षाच्या शाखा संघटित झाल्या. काम चालू आहे. 
आणीबाणीची घोषणा करून वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशीप सेवादलाच्या कामात आम्ही रस घेत होतोच. १९८६ साली 
लादली .विरोधी पक्ष नेत्यांची धरपकड केली. त्यावेळी भाई एसेमच्या सूचनेवरून अध्यक्षपद मी घेतले. १९९१ ला 
पुण्याचे महापौर होते . त्यांनी आणीबाणीचा निषेध भव्य प्रमाणात सुवर्ण महोत्सव साजरा केला. संघटनेला ५४ 
करण्यासाठी शनिवार वाड्यावर सभा घेतली . सभेनंतर लाखाचा ( ३ कोटी आजपर्यंत ) स्थायी निधी उभा करून 
त्यांना अटक करण्यात आली. मी त्यावेळी बिहारमध्ये देण्यात भाईने महत्त्वाची कामगिरी बजावली. पुढे भाईने 
होतो . मृणालताई व मी भूमिगत राहून काम करावे असे काही काळ अध्यक्षपद स्वीकारून हीरक महोत्सव साजरा 
ठरले . त्या सगळ्या संघर्षात आमच्या प्रत्यक्ष भेटी होणे केला. 
शक्य नव्हते. तरी देवाणघेवाण सतत चालू होती. संघटना १९९१ साली भारत सरकारने जागतिकीकरणाचे 
काँग्रेस , जनसंघ , लोकदल व सोशालिस्ट पार्टी यांची नवे आर्थिक धोरण स्वीकारले आमचे अनेक ज्येष्ठ सहकारी 
मिळून जनता पार्टी करावी , असा प्रस्ताव आला. बाबा त्याला पाठिंबा देऊ लागले. साधना साप्ताहिकात प्रा . 
आढाव व मी त्याच्या विरोधात होतो पण भाई, बापू , सदानंद वर्दे वगैरेंनी तसे लेख लिहिले . भाई व मी मिळन 
मृणाल वगैरे सगळे अनुकूल होते . १९७७ च्या मार्चमध्ये साधना विश्वस्तांच्या बैठकीत असे मांडले की , साने 
लोकसभेच्या निवडणुकीत जनता पार्टीला बहुमत मिळून गुरुजींचे, भारतात लोकशाही समाजवाद फुलो हे 
सरकार बनले. पुढे पुढाऱ्यांच्यात भांडणे झाली. गंगा शेवटचे कथन आपण विटाळ नये . मधू दंडवते व किशोर 
यमुनेप्रमाणे मुळामुठेतूनही बरेच पाणी वाहून गेले. पवार यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दिला. ग्यानबाचे 

मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ . बाबासाहेब अर्थकारण हे पुस्तक मी लिहिले व भाईने एखाद्या 
आंबेडकरांचं नाव द्यावे असा ठराव विधिमंडळात जुलै मिशनऱ्यांप्रमाणे त्याची विक्री केली. पूर्ण रोजगार हे प्रमुख 
१९७८ मध्ये झाला. मात्र मराठवाड्याच्या अनेक उद्दिष्ट मानूनच सर्व आर्थिक धोरणे आखली पाहिजेत असे 
जिल्ह्यात दलितांच्या वस्त्यांवर हल्ले झाले. नोव्हेंबर अभियान आम्ही चालवत राहिलो. ते काम चालू ठेवणे हीच 
१९७९ मध्ये डॉ . बाबा आढाव आदींनी लाँग मार्च काढला. खरी भाईंना श्रद्धांजली ठरेल . * * * 
त्यांना मध्येच अटक झाली. औरंगाबादेत क्रांती चौकात 
सत्याग्रह चालला होता. दिनकर साक्रीकर व मी ११ साभार : सा . वैनतेय - संपादकीय. 
वाजता तेथे पोहोचलो. एका बाजूला सत्याग्रहींचेजथ्ते उभे 
होते. त्यांना पाणी मिळाले नव्हते . बसेस येत नव्हत्या . 
अस्वस्थता वाढत चालली . दुसऱ्या बाजूने पोलीस 
अधिकारी हातात पिस्तूल घेऊन दरडावू लागला. मी पुढे 
घुसलो , " हात खाली करा जोरात ओरडलो. दोन तीन 
क्षण गेले त्या अधिकाऱ्यांलाही शहाणपण सुचले . पुढे काही 
दिवसांनी आमची भेट झाल्यावर भाई म्हणाले - 
पोलिसांचा क्षणाक्षणाला वायरलेस येत होता , पन्नालाल 
जोरात पुढे घुसले . तू तिथे अन् मी मंत्रालयाच्या सहाव्या 
मजल्यावर काय विलक्षण सिच्युएशन होती . 

शेवटी १९९५ साली समाजवाद्यांनी आपला पक्ष 
चालवावा. या निर्णयाला आम्ही काहीजण आलो. भाईंनी 

सामिल व्हा . 
पुढाकार घेऊन समाजवादी जनपरिषदेची स्थापना केली. 
त्यानंतर २८ - २९ मे २०११ ला हैद्राबादला सोशालिस्ट 
पार्टी इंडियाची आम्ही स्थापना केली. भाईंनी सलग पाच www.facebook. com/ puja. monthly 


पुरोगामी जनगर्जना 
मासिकाच्या फेसबुक पेजला 


४४ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
எdaa 


GOODBYE BHAI : THE STRUGGLE WILL CONTINUE 

DR PREM SINGH 


is full name was Bhalchandra I remember when I took a stand 

Bhai Vaidya but people used to against the so called India Against 
call him Bhai Vaidya . I always addressed Corruption (IAC ) and the Aam Aadmi 
him as Bhai . In our village , it was an Party, on the basis of the Constitution of 
accepted norm to call a father Bhai and India and the socialist ideology , Bhai 
a majority of people followed this always said that the party was firmly 
practice . I came in personal contact with behind me. There was no deviation from 
Bhalchandra Bhai Vaidya after my father any member of the Socialist Party during 
passed away , therefore I never really the deceptive headiness provoked and 
missed that close connection one feels organized by those vested interests in 
with one s father. Before the re -launching defense of neo - liberalism . This 
of the Socialist Party , he used to call me unequivocal support could happen solely 
Professor, but I would always call him due to Bhai s personality , understanding 
‘Bhai . An invisible thread of the almost and ideologicalperseverance . 

nship that developed He died on 2 April 2018 from 
between us from the very first meeting pancreatic cancer, shortly after he was 
continued for all the time ever since. admitted to Poona Hospital on March 26 , 

While he was working in the Socialist barely three weeks after his ailment was 
Party for the last seven years , he first detected . I learnt about his illness 
considered everything suggested by me only after he was admitted to the hospital. 
in the policy matters of the party very Dr. Abhijit Vaidya told me on phone that 
seriously and had an endearing sense of operation or chemotherapy at his age 
respect which he displayed clearly . He was not suitable . He also told that Bhai 
would give brief hints when was asked was insisting to go back home from the 
about his opinion aboutpolicy decisions, hospital. But this was not to be and he 
resolutions, memorandums, even press took his last breath in the clinical confines 
notes/releases of the party. Whether it of the hospital. Several comrades from 
was a government decision or a national- Poona and Maharashtra visited him 
international incident or event, in order to there . The news of Bhai s death was a 
send a statement of the party , he , as sudden blow for the comrades our side 
president of the party , used to every time Maharashtra . 
send an SMS through his mobile phone 
from Poona , giving some directions and reached Poona on 3rd April to bid a 
suggestions regarding it . I worked with last good -bye to Bhai. His mortal body 
him as general secretary and was kept for the last glimpse at Sane 
spokesperson of the party. 

Guruji Smarak , the headquarters of the 


पुरोगामी 
TOITOT 


मे - जून २०१८ 


४५ 


Rashtra Seva Dal (RSD ). There was a governments bringing in neo -imperialist 
continuous flow of people from the slavery to the nation . People thronged 
morning to the late afternoon who were the funeral journey to the cremation 
coming to pay their last salute . There ground , a distance of about two and a 
were a large number of women among half kilometers . Among the crowds that 
them . Sainiks and Sainikayen of the surged to bid their last farewell and 
RSD kept working whole day with respects , the activists of the Socialist 
promptness to help and facilitate the Party (SPI) and Socialist Yuvjan Sabha 
visitors . At 4 pm the officers of police (SYS ), forcefully raising revolutionary 
administration came and wrapped the slogans like Bhai Vaidya amar rahe 
body of Bhai in the national flag . On (Bhai Vaidya will remain immortal), Bhai 
reaching the crematorium , a police band tere sapano ko ham manzil tak 
played in his respect and he was also pahunchayenge (Bhaiwe will bring your 
given a gun salute , after which his body dreams to the destination ), Lokshahi 
was taken to the electric crematorium . samajwad - zindabad zindabad 
This state honorwas given to him due to (democratic socialism – long live long 
his position as a former State Home live), Bhai Vaidya ko lal salaam (red 
Minister of Maharashtra ( 1978 - 1980 ) salute to Bhai Vaidya), ladenge 
and formerMayor of Poona (1974 - 75 ). jeetenge ( will fight will win ), samajwad 

I was surprised that thousands of lana hai – bhoolo mat bhoolo mať (have 
people participated in the last journey of to bring socialism – do not forget do not 
a leader who was away from the forget), were merely a fraction of the 
corridors of power for the past three milling sea of humanity. 
decades , who fought anonymously in Most of the people presentthere were 
remote towns and villages against not activists but those from the general 


| 


अशी 
भरा वर्गणी 


पुरोगामी जनगर्जना मासिकाची 
वार्षिक वर्गणी पोस्टेजसह ३३० रुपये 
वर्गणी आपण बँकेत प्रत्यक्ष वा ऑनलाईन भरून आम्हांला 
फोनवर तपशील कळवा किंवा इमेलने पाठवा . 


सूचनाः पुरोगामी जनगर्जना मासिक आरोग्य सेने तर्फे प्रकाशित होते . 
त्यामुळे धनादेश लिहिताना आरोग्य सेना या नावे काढावा ही विनंती. 


बँक तपशील 
खाते नावः आरोग्य सेना 
बँक नावः बँक बँक ऑफ बडोदा 
__ शाखाः सुभाषनगर , पुणे 
खाते क्रमांकः 07910100006583 

खाते प्रकार : सेविंग्ज 
IFSC onts : BARBOSUBHAS 


आपण बँकेत वर्गणी भरल्यानंतर आपला पिनकोडसह 
पूर्ण पत्ता ( जवळच्या खुणेसह ) व मोबाईल नंबर 
आम्हांला त्वरित कळवावा म्हणजे आपणास अंक 
पाठविणे सुलभ होईल . 


आमचे फोन नंबर - ०२० - २४४७३०२८ ( सकाळी ९ ते ५ ) व्यवस्थापक रमाकांत सोनवणी - ९५०३७५३०४५ 

इमेल: puja. monthly @ gmail. com 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 


எdaa 


civil society. It was evident they were continued his long political struggle that 
influenced by the rare personality of prominently includes the Goa Liberation 
Bhai that was an amalgam and struggle ( 1955 - 1961) and the JP 
wonderful combination of love , service Movement 1974 - 74 ) . During the 
and compassion . Almost all the Emergency he remained in jail under 
newspapers of Marathi and English Maintenance of Internal Security Act 
published reports on his demise . One (MISA ) from 1975 to 1977. He had an 
newspaper wrote that his honesty was important role in the Rashtra Seva Dal 
actually the stuff of legends. I found that and became its president in 2001. Bhai s 
like Kishan ji , Bhai had no sense of wish was that the Rashtra Sewa Dal 
bitterness or malice towards anyone. should take the responsibility of cadre 
Medieval saints have described sahajta building for the Socialist Party so that the 
( innateness ) as a rare quality which , it is youth could be saved from the grip of 
acknowledged that can be attained only communalpolitics . 
by a rigorous practice of austerities . Bhai Bhai was an MA in Sociology and 
had attained this innate spiritual nature Political Science . He was a multi 
through great perseverance in life . dimensional and studious person . 

However, he was essentially a political 
He participated in the Quit India person . Borne out of the womb of 
movement of 1942. When some people socialist movement, Bhai, along with 
were acting as informers of the Gandhi, was deeply influenced by the 
imperialists , then at the age of14 , Bhai thoughts of Jyotiba Phule and B . R . 
was participating in the decisive battle of Ambedkar. At the global level he had 
the Independence Movement. Gandhi done a thorough study of the 
gave a call for the Quit India Movement, ideologies/ systems of capitalism and 
but it was led by young socialist leaders . communism . He used to keep him 
It is natural that in 1946 , at the age of 18 , updated with the articles and books 
Bhai became a member of the Congress published on various subjects . 
Socialist Party (CSP ). In 1948 , he joined In my opinion , the political inning of 
the Socialist Party , through which he Bhai that started after 19 


ImprintMedia & Publishing 

0371471 afgroche 
० मजकूर निर्मिती आणि संपादन 

o abierz fort AB 
० पत्रकार परिषदांचे आयोजन आणि प्रसिद्धी प्रोसेस डॉक्युमेंटेशन 
• वेबसाईट डिझाइनिंग आणि सोशल मिडिया मार्केटिंग ° पुस्तके आणि नियतकालिकांची निर्मिती 
संपर्क संकेतस्थळ: www.imprintweb.in | इमेल contact @imprintweb .in| मोबाईल ९६८९० २७१०६ 


पुरोगामी 
TOVIOIDI 


मे - जून २०१८ 


४७ 


important. This year, against the he agreed to be the president. He 
constitutional values and provisions, the sustained that responsibility actively . 
Congress imposed New Economic After 1991, Bhai s life was spent in 
Policies on the country . At that time constant struggle against neo 
senior BJP leader Atal Bihari Vajpayee imperialism . He fought a long struggle 
had said that “ Congress has now taken against the privatization of education . 
over the work of his party (BJP )”. This It is not that other leaders or political 
illegitimate decision was to breed the organizations are not active in opposition 
disastrous consequences for the society to neo -imperialism . But they are either 
and the nation building, to whom the confused with the concept of 
society and nation are facing . It is true development or they accept capitalism , 
that instead of putting a political fight to the conjoined twin of imperialism , as the 
the neo -imperialist attack , most of the only path of development. Bhai clearly 
socialists made power the goal of stated in the Socialist Party s policy 
politics . In doing so , they not only statement and in his several comments 
destroyed the socialist movement but that actually communists are not ready to 
also defamed it . 

leave the idea and model of capitalist 
However, the fact remains that a development. They consider 
comprehensive and decisive ideological industrialism as the yardstick of 
challenge to the neo -imperialism was development. Bhai used to consider 
put by the socialists . Socialist democratic socialist ideology as an 
leaders / thinkers such as Kishan alternative to capitalism . He had firm 
Patnaik , Sachchidand Sinha , conviction in the imminent defeat of 
Vinodprasad Singh , Surendra Mohan , capitalism . From this ground of faith , he 
Bhai Vaidya , Justice Rajindar Sachar, continued to inspire Socialist Party 
Pannalal Surana , Dr. G .G . Parikh , Sunil workers . That inspiration is alive even 
initiated a big venture to create a small after his death . 
but new political stream as a genuine Goodbye Bhai! You rest in peace but 
alternative to neo -imperialism . It is also the struggle of equality and freedom will 
notable that in the mainstream politics , continue against neo - imperialist 
socialist leader Chandrashekhar had designs. * * * 
constantly opposed the New Economic 
Policies from the beginning . 

Courtesy : countercurrents . org 


Bhai became the general secretary 
of Samajwadi Jan Parishad (SJP ), 
formed in 1995 . When the Socialist 
Party was reinstated in 2011 , he was 
made its president. At that time his age 
was eighty plus . He did not want to take 
this responsibility. But on the insistence 
of Justice Sachar and young socialists , 


४८ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


VETERAN SOCIALIST LEADER BHAI VAIDYA PASSES AWAY 


QURBAN ALI 


D halchandra Vaidya , popularly pancreatic cancer." On March 26 , he 

known as Bhai Vaidya , passed complained of breathlessness following 
away on April 2 , 2018 at Poona Hospital which he was admitted to Poona Hospital 
in Pune, at about 8 in the evening. 89 - and REasearch Centre . "His condition 
year -old Bhai Vaidya was admitted to slowly deteriorated ," said Abhijit. “Hewas 
Poona Hospital on March 26 , 2018 , after conscious and had a 10 minute talk with 
he became seriously ill. He had been NCP leader Sharad Pawar when he 
diagnosed with cancer in the pancreas visited him in the hospital on March 28 . 
only 18 days ago . He was cremated at "He led a very active and energetic life till 
Vaikunth crematorium in Navi Peth , Pune the very end, said Abhijit. 
on 3rd April, 2018 . He is survived by his Born on June 22 , 1928 , at Dapode 
son Abhijit , daughter Prachi Rawal, a village of Pune s Velhe Tehsil, Bhai 
grandson and grand -daughter . 

Vaidya did MA in Sociology and 
According to his son Abhijit who is a enthusiasm of the 1942 Quit brush with 
cardiologist, " on March 9 , Bhai Vaidya political activism before he turned 15 as 
complained on heaviness in the an Indian freedom . 
abdomen following which he was He joined the congress Socialist 
advised a sonography test. It was Party (CSP ) in 1946 . Then played a 
indicative of cancer. The next day he major role in socialist movement while 
underwentmagnetic resonance imaging working in the Socialist Party , Praja 
and other tests which diagnosed him with Socialist Party, Samyukt Socialist Party 


पुरोगामी 

010101010 


Hays a 


वार्षिक वर्गणी तसेच जाहिराती संबंधी चौकशी व व्यवहारासाठी संपर्क 
रमाकांत सोनवणी : मोबाईल - ९५०३७५३०४५ 


पुरोगामी 
TOVIOIDI 


मे - जून २०१८ 


४९ 


and Janata Party . He actively General Secretary of Janata Party from 
participated in the Quit India Movement 1986 to 1988 . He took over as National 
of 1942 , the Goa Liberation Movement GeneralSecretary in the Samajwadi Jan 
of 1955 , the Kachch Satyagraha of 1956 Parishad (SJP ) formed in 1995 and held 
and themovementof 1974 . 

the post till 1999. In 2011 , after the re 
Bhai Vaidya was a vocal opponent of establishment of the Socialist Party in 
Emergency even during his Mayor ship , Hyderabad , he became its first National 
when he organized a rally of 20 ,000 President and guided the party till 2016 . 
people at Shaniwar Wada in Pune and Bhai Vaidya was an uncompromising 
got arrested . He was jailed during the opponent of neo - liberalism /neo 
Emergency from 1975 to 19777 . As a imperialism that came with the new 
freedom fighter and a lifelong activist economic policies introduced in 1991, 
who fought for the rights of Dailits , and led several movements against its 
farmers and backward classes, Bhai impact on Indian society . 
was in jail 28 times. Bhai Vaidya was at In an age of corruption and 
the forefront of the Samyukta compromised political ideals , he stood 
Maharashtra Samiti movement with his above the squalor of petty realpolitik , 
mentor Shreedhar Mahadev Joshi and maintaining his dignity through his 
other influential leaders ofthe time. rectitude and near legendary honesty . 

In is political career which spanned For last 10 years of his life he fought 
over 60 years , he was elected several for free health and education . He is 
times to the Municipal Corporation and known as an honest politician and a 
later he became the Mayor of Pune city fierce socialist leader/activist who never 
during 1974 - 75 . He was the first compromised on his morals and values 
president of the All India Mayor during his career. He was one of few 
Association . He was elected as a prominent survivors of socialist 
Member of the Maharashtra Legislative movement in India . 
Assembly in 1978 and was Minister of Vaidya was among the last in a fading 
State for Home in Sharad pawar s constellation of socialist leaders . 
cabinet between 1978 - 80 , in Renowned for probity in public life , he 
Maharashtra State . 

was a staunch adherent of socialist 
He is well known for many values and ideals . RIP Bhai Vaidya . 
reformative decisions during his short * * * 
stint in the Home Ministry especially Courtesy : weekly Janata 
changing the police uniforms from half 
pants to full pants and refusing huge 
bribes from smugglers with his honest 

पुरोगामी जनगर्जना मासिकाची 
and uncompromising attitude . 

वार्षिक वर्गणी पोस्टेजसह ३३० रुपये 
He participated in the Bharat Yatra in 
1983 with former Prime Minister and 

वर्गणी आपण बँकेत प्रत्यक्ष वा ऑनलाईन भरून आम्हांला 
then Janata Party President Chandra 

फोनवर तपशील कळवा किंवा इमेलने पाठवा . 
Shekhar. He was also the National 


die 


५० 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


भाई वैद्य आणि समाजवादी चळवळ – राम ताकवले 


ATTई वैद्य यांचे २ एप्रिल २०१८ला निधन झाले संपवावी. ते मी केले. व पोलीस बंदोबस्तात मी बाहेर पडलो. 

ना आणि आमचा सातदशकांचा स्नेही अनंतात पोलिसांनी मला नाशिक जिल्ह्याबाहेर पडेपर्यंत साथ 
विलीन झाला. दोनच दिवस अगोदर आय. सी .यू. मध्ये दिली . त्यादिवशी मी महाराष्ट्रातील अनौपचारिक 
जाऊन भाईंना भेटलो होतो. ऑक्सिजनच्या मास्कमुळे शिक्षणाच्या क्रांतीबद्दल बोललो होतो . बरोबर २९ वर्षांनंतर 
स्पष्ट बोलता येत नव्हते . म्हणून नर्सला बोलावून मास्क मी भाईंच्या बरोबर डिजिटल क्रांती व ती मधून येणाऱ्या 
काढला व नळी नाकाला जोडली. आम्ही ३ - ४ मिनिटे २१व्या शतकांतील क्रांतीबद्दल बोलत होतो. भाईंचे गुरू व 
बोललो. अंतिम वेळ जवळ आली आहे याची जाणीव आम्हा मार्गदर्शक अण्णा होते , त्यांचे मार्गदर्शन त्यांच्याबरोबर 
दोघांनाही होती पण त्या दिवशी भाई खूप खुषीत होते . आम्हालाही लाभले होते . 
अमेरिकेतील नातू सोहीलशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरून भाईंचा आणि माझा परिचय 
बोलणे झाले होते . दोन्ही नातवंडांच्या यशामुळे भाई भाईंची आणि माझी ओळख प्रथम औंध येथे 
सुखावले होते व भरभरून बोलत होते. मीही म्हणालो , भरलेल्या सेवादलाच्या उन्हाळी शिबिरात १९४८ साली 
आपली नातवंडे नवीन जग निर्माण करीत आहेत , व झाली. भाई शिबिराचे प्रमुख होते. मी सासवडहन ८वीचा 
यशस्वीपणे कार्यकरताहेत . यामुळे दोघेही आनंदाने बोलत विद्यार्थी व तेथील सेवादलातील एक सैनिक म्हणून आलो 
होतो. परंतु सातदशकाच्या वाटचालीत जे लोकशाही होतो . दोन आठवडे आमचेनिरनिराळ्या कृती, खेळ आणि 
समाजवादाचे कल्पचित्र रेखाटले ते मात्र आपल्या हयातीत बौद्धिक कार्यक्रमात जात होते . सकाळी ग्रामसफाई , नंतर 
साध्य होत नाही म्हणून मी खंत व्यक्त केली. त्याचवेळी व्यायाम व खेळ , एक बौद्धिक व चर्चा. सकाळचा नाश्ता , 
डिजिटल क्रांतीच्या या कालखंडात आपली पुढची पिढी दपारचे व रात्रीचे जेवण असे. बौद्धिके सकाळी व दपारीही 
आपले ध्येय साध्य करील हा विश्वासही मी भाईना देत असत . त्यावेळी भाई , बाप काळदाते , बाबा आढाव , 
होतो . 

कॅपिटल बाँबखटल्यात सहभागी झालेले हरिभाऊ लिमये , 
दिनी माझ्या मनात एस . एम . जोशी प्रधान मास्तर हे आम्हाला जगातल्या निरनिराळ्या 
ऊर्फ अण्णा यांच्या मृत्यूचा दिवस आठवला. त्यावेळी मी विषयाबद्दल माहिती देत होते . त्यांची टिप्पणे आम्ही वहीत 
पुणे विद्यापीठाचा प्रभारी कुलगुरू होतो . त्यावेळचे मुख्यमंत्री नोंद करून ठेवीत होतो. मी केलेल्या नोंदीवरून भाईंनी मला 
शरद पवार यांनी दोन नव्या विद्यापीठांची घोषणा केली शाबासकी दिली . सायंकाळी चर्चा व करमणूक असे . 
होती ; जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ आणि शिबिरात लाभलेले औंधचे नागेश झुरुंगे व रानवडे हे चांगले 
नाशिक येथे महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ . मुक्त विद्यापीठाची मित्र झाले. नागेशबरोबर आयुष्यभर विद्यापीठात घट्ट मैत्रीचे 
संकल्पना माहीत नसल्यामुळे त्यांनी माझ्याकडे त्या संबंध राहिले . 
विद्यापीठाचे कार्य व व्याप्ती नाशिककरांना समजावून वडील एक व्ह . फा . झालेल्या व सेकंड इयर टेंड 
सांगण्याची जबाबदारी सोपवली होती . १एप्रिल १९८९ असलेले नावाजलेले शिक्षक होते . गावची शाळा मोठी 
रोजी नाशिकच्या सायखेडकर सभागृहात सायंकाळी माझे करणे , पालकांना मुलाला शाळेत पाठवण्याची प्रेरणा देणे , 
व्याख्यान आयोजित केले होते . त्यावेळी निदर्शने होतील यात ते प्रसिद्ध होते. परंतु ते तेवढेच शिस्तीचे भोक्ते व रागीट 
म्हणून माझे व्याख्यान शासन संरक्षणात चालू होते . होते. महात्मा गांधींच्या मलोद्योगाचे शिक्षण देऊन 
व्याख्यान संपत आले होते , तेवढ्यात माझ्या हातात चिठ्ठी प्राथमिक शिक्षणाच्या शाळा , जीवन -शिक्षणाच्या शाळा 
आली. श्री . एस. एम . जोशींचे निधन झाले असून ; सभा करणे , या नव्या कार्यक्रमासाठी त्यांची निवड झाली. पुणे 
शोकप्रस्ताव संमतकरुन व आदरांजली वाहून सभा 


_ पुरोगामी 

जनगणना 


मे - जून २०१८ 


५१ 


. या 


जिल्ह्यातून दोनच शिक्षकांची निवड झाली. माझे वडील व होता. त्याचवेळी गावकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी, 
श्री वाल्हेकर गुरूजी, त्यांच्या प्रशिक्षणाचा १० महिन्यांचा समाजकार्यातून विकास ही संकल्पना आम्ही त्यांना 
कार्यक्रम वाच्या विनोबांच्या पवनार आश्रमात पूर्ण सांगत होतो. त्यावेळी प्रधान मास्तर आणि इतर 
झाला. व त्यांना पुणे जिल्ह्याचे एडीइआय ( Assistant प्राध्यापकांनी दिलेली एक व्याख्यानमाला आम्हाला प्रेरणा 
Deputy EducationInspector) म्हणून नेमणूक देऊन गेली. विषय होता जग परिवर्तनाच्या कल्पना 
झाली. आम्ही जून १९४९ला पुण्यात आलो व स्वारगेट (Ideas that changed the World). आता 
जवळच्या खडकमाळ आळी मध्ये राह लागलो .तिथनच त्यांनाच विशाल कल्पना ( Bia Ideas ) म्हणतात . व त्या 
माझा व आमच्या कुटुंबाच्या शहरीकरणाचा व शिक्षणाचा युगांतराचा गरजेतूननिर्माण होतात . 
नवा मार्ग सुरू झाला. मी सेवादलाच्या खड्डा पटांगणाच्या भाई माझ्यापेक्षा पाच वर्षांनी मोठा . परंतु त्याचे 
शाखेत जाऊ लागलो. तिथे मधू निरफराके शाखानायक सर्वांगीण नेतृत्वाचे मोठेपण अर्ध्यापिढीपेक्षाही ( १२ - १५ 
होता व भाई वैद्य त्या भागातील शाखा संघटक होते. तेथेच वर्षे) जास्त होते . आम्ही आमच्या पालकांची संमती 
मला सेवादलातील अनेक मित्र लाभले. आमची मैत्री मिळवण्यासाठी भाईला पुढे करीत असू . भाई आपल्या 
आयुष्यभर टिकली. 

बोलण्यातून , समजावण्यातून पालकांना खूष करीत व 
राष्ट्रसेवादलातील जडण - घडण 

पालकही भाईबरोबर जाण्याची आनंदाने परवानगी देत 
___ पुण्यातील माझा सेवादलाशी नियमित संबंध हा असत . भाई हा चांगला संघटक आणि नेता होता. त्यांचे 
१९४९ ते १९५९ सालापर्यंतचा. या दशकात भारतात नेतृत्व आघाडीवर राहून पूर्णपणे झोकून देऊन कार्य 
स्वातंत्र्यानंतर आणि भारतीय राज्यघट ना करणारे होते . सर्वांना बरोबर नेणारे होते . त्यात एक 
स्वीकारल्यानंतर एक नवे राज्य , भारतात आणि समाजवादी - समतावादी नैतिकता होती , पारदर्शकता 
राज्यांमध्ये उभे राहत होते . ही एक राजक्रांती होती , सतत इतरांना काहीतरी विचार , कृती आणि संस्कार 
( Political Revolution) चालू होती. लोकशाही देण्याची धडपड होती . अन्यायाविरुद्ध चीड होती, त्यासाठी 
आणि धर्मनिरपेक्ष समाजव्यवस्था , आणि समता , सत्याग्रह करणे ही कृतिशीलता होती. त्याचा तो स्थायिभाव 
स्वातंत्र्य , बंधुता आणि न्याय या मूल्यांवर आधारित एक होता. सुरुवातीचा हा समाजवादी पुढे लोकशाही 
नवीन समाज व्यवस्था निर्माण करण्याचे ध्येय या देशाने समाजवादी झाला. त्यालाही मानवतेचे अधिष्ठान दिले . 
सर्व लोकांपुढे ( We, the People ) ठेवले होते. ते आणि ते प्रत्यक्षात स्वतःच्या जीवनात अमलात आणले . 
शासन व समाजलोकांनीच तयार करावयाचे ही जबाबदारी भाईंची नेतृत्व 
भारतीय राज्यघटनेने आपल्या सर्वांवर सोपवलेली आहे. भाईंचे नेतृत्व मला भावले, त्याचे तीनप्रकार आहेत . 
संसदीय व प्रातिनिधिक राज्यव्यवस्था स्वीकारून , हे ( १ ) संघटन व नेतृत्व: संघटना करणे , तिला कृतिशील 
ध्येय भारतीय समाजाला साध्य करावयाचे आहे. सर्व राखणे, ती विचार आणि मूल्याधारीत करणे , व त्यांतूनच 
प्रौढाना समानतेने एक - एक मत देऊन आपण समाजवादी - लोकशाही कृतिशीलतानिर्माण करणे . 
लोकशाहीचा स्वीकार केला. 

( २ ) वैचारिक नेतृत्व व प्रबोधन : भाई समाजवादी आणि 
त्या काळात राष्ट्र सेवादलातील शिबिरे , बौद्धिके , इतर विचारप्रवाहांचा सतत अभ्यास करीत . आपणास 
कृती कार्यक्रम यातून युवकांच्या विचार, आचार व बदल आवडलेले विचार इतरांना सांगणे , चर्चा करणे, व यांतून 
घडवण्याचे कार्य होत असे. नवीन सेवादल सैनिकाची संघटनांना नवी दिशा देणे. त्यांच्यापुढे निश्चित ध्येय व उद्देश 
जडण- घडण यातूनच होत होती. राष्ट्रसेवादल शाखेवरील देण्याचे कार्य त्यांनी सातत्याने केले. समाजवादी विचारवंत 
खेळ आणि संस्कार , बौध्दिके - शिबिरे आणि समाजसेवेचे म्हणन स्वतःची आगळी वेगळी प्रतिमा निर्माण केली. 
कार्यक्रम यातून मी घडत होतो. गांधी वधानंतर दर ( ३ ) परिवर्तनाची चळवळः भाई खरे सत्याग्रही होते . 
शक्रवारी आणि ३० तारखेला आम्ही सफाई करीत असू. कोणत्याही अन्यायावर विरोध करण्यात त्याला समाज 
दर सट्टीत श्रमदान शिबिरात सहभागी होत होतो . तिथेही प्रबोधनाची व मल्यांचे अधिष्ठान देण्यात त्यांच्यातील 
आम्हाला अनेक विचारवताचे विचार व सहवास लाभत विचारवंत व संघटक सतत तत्पर असे त्यांनी केलेले 


५२ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
जनगणना 


सत्याग्रह आणि भोगलेला तुरुंगवास हे त्याचे निदर्शक संघटना भाईंनी संगठीत केली. तीमध्ये आम्हा सर्वांना 
आहेत . 

निरनिराळ्या भूमिका व कामे दिली . तीचे कार्य 
___ भाईंच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्त महाराष्ट्राच्या १९९३पासून आजतागायत चालू आहे. त्यावेळची एक 
चळवळीत एका तुकडीचे नेतृत्व करून मीही येरवडा चर्चा मला आठवते , आम्ही भाईंना विनंती करीत होतो ; 
जेलमध्ये एक आठवडा काढला. पदवीचा विद्यार्थी त्यांनी आपले अद्ययावत समाजवादी विचार पुस्तकरूपाने 
असताना शाखा कशी चालवावी याचे प्रत्यक्ष कार्य कसे लिहावेत , तीच जबाबदारी माझ्यावर मुक्त शिक्षणावर 
करावे हे दाखवण्यासाठी मी चाळीसगावला दोन दिली; त्यावर पुस्तक लिहावयास सांगितले . 
आठवड्यासाठी गेलो होतो. तेथील डॉ. पूर्णपात्रे यांच्या भाईंनी त्यातून एक नवी चळवळ उभी केली. के. जी . 
घराचा पाहुणचार आणि घरात पाळलेला बिबट्या , या ते पी . जी . मोफत , समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हक्काची 
जीवनभराच्या आठवणी राहिल्या . 

ती चालवण्यासाठी समाजवादी अध्यापक सभा ही 
___ मी विद्यापीठात भौतिकशास्त्र विभागात जेव्हा संघटना उभी केली. असा हक्क केंद्रीय आणि राज्य 
व्याख्याता म्हणून लागलो, तेव्हा माझी कार्याची व शासनाने प्रत्येकास देणे हे शासनाचे कर्तव्य असून , त्याचे 
विकासाची दिशा बदलली. विद्यापीठात मला फक्त शिक्षक अर्थशास्त्रही त्यांनी तयार केले . भाईंच्या जीवनाच्या 
नव्हे तर शिक्षक - संशोधक - मार्गदर्शक या भूमिका उत्तरार्धात त्यांनी निर्माण केलेला हा समाजवादी कार्यक्रम 
करावयाच्या होत्या . त्यादृष्टीने मी अगदी खालच्या शिक्षणाच्या माध्यमातून आणणे शक्य आहे. त्यासाठी 
पातळीवर होतो .फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये काम करताना मला त्यांनी महाराष्ट्रभर व देशभर ही चळवळ चालवली. 
यशस्वी शिक्षक - अध्यापकाची मान्यता लाभली होती . समाजवादी अध्यापक संघ या संघटनेवर या कार्याची धुरा 
परंतु पुढची वाटचाल म्हणजे विद्यापीठातील पंडितांच्या व त्यांनी सोपवली. 
त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय मान्यतेच्या वर्गात मला स्थान अलीकडच्या काळात समाजवादाचा हा सर्वांत 
मिळवावयाची होती. ते माझ्या अभ्यासावर व तपश्चर्येवर क्रांतिकारी कार्यक्रम आहे. त्यांत शैक्षणिक आणि सामाजिक 

त्या मार्गाला लागलो व माझा मार्ग क्रांतीची बीजे आहेत . शिक्षण संस्थात व कार्यात शिकणारे 
बदलला. 

सर्व समान आहेत. प्रत्येकाने आपल्या टॅलेंट प्रमाणे , 
पुढील सर्व प्रवासात भाई आणि मी भेटत असू चर्चा प्रयत्नांतून - अभ्यासातून आणि स्वयंप्रेरणेतून शिक्षण 
करीत असू . गृहराज्यमंत्री असताना मराठवाड्यात घ्यावयाचे. त्यावेळी समाजातील विषमतेची उच्च - नीचतेची 
विद्यापीठाच्या नामांतरावरून जो जातीय संघर्ष झाला , आभूषणे बाहेर काढून ठेवावयाची. आणि गुरुकुलात 
त्याचे समाजशास्त्रीय विश्लेषण करण्यासाठी एक प्रकल्प ज्याप्रमाणे प्रत्येक विद्यार्थी समतेने व समानतेने शिकतो , 
त्यांनी घेण्यास सांगितले. त्यावेळी मी पुणे विद्यापीठाचा आपल्या विशेष बुद्धिमत्तांचा विकास करतो , त्यांचा 
कुलगुरू होतो. समाजशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ . दामले यांनी अत्युत्तम विकास साधतो , आणि समर्थपणे जीवन 
तो प्रकल्प तयार केला. शासनाने यासाठी मदत केली, जगण्यासाठी व्यवहारी जगात पदार्पण करतो . तसाच हा 
प्रकल्प पूर्ण झाला, निष्कर्षही निघाले. परंतु त्याचा प्रत्यक्ष कार्यक्रम आहे. सर्वच शिक्षण व्यवस्था - संस्था व शिक्षक 
फायदा काय हा प्रश्न उरतोच . 

विद्यार्थी यांच्यातील अध्ययनाचे- अध्यापनाचे मार्ग 
तसेच नामांतर पुणे विद्यापीठाचे तीन दशकानंतर जीवनाशी निगडित करावयाचे. हा नवसमाज निर्मितीचा 
झाले. पुणे विद्यापीठाच्या नावात सावित्रीबाई फुले पुणे मार्ग अद्वितीय आहे , क्रांतिकारी आहे. 
विद्यापीठ असा बदल झाला. नामांतर अत्यंत शांतपणे पार भाईंच्या या कार्यक्रम - चळवळीच्या संदर्भात माझी 
पडले . पुण्यात आणि महाराष्ट्रात परिवर्तन चटकन काही निरीक्षणे आहेत. केजी टू पीजी मोफत शिक्षण हे 
स्वीकारण्यात आले. 

शासनाने निर्माण करावयाचे आहे. अशा प्रकारचे मार्ग 
आमचा शुक्रवारातील मित्रपरिवार १९९०च्या फिनलँड, जर्मनी, नॉर्वे, स्विडन या देशात निर्माण करण्यात 
सुमारास वयाच्या साठीला पोहोचू लागला. त्यावेळी आले आहेत. परंतु ते सर्व प्रगत देश आहेत . लोकशाही 
सर्वांना एकत्र करून समता प्रतिष्ठान नावाची स्वयंसेवी समाजवादी रचना तेथे स्वीकारली गेली आहे. भारतामध्ये 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


५३ 


अनेक प्रकारच्या विषमता , शोषण व्यवस्था , व जात - धर्म प्रशासनाच्या आधारावर अमलात आली. त्याला लाभलेली 
यावर आधारलेली विविध भाषा व बोली असलेल्या या लोकशाहीच्या निवडणुकीमधील जनसहभागाचे यश , आणि 
खंडप्राय आणि अनेक प्रकारे भंगलेल्या देशात हे शक्य अंमलबजावणीतील भ्रष्ट व अनैतिक व्यवहार हे दोन्हीवर 
होईल का ही मला शंका होती . शासकीय योजनांची आले. त्यावर लोकशाही व्यवस्थेत जनसहभागाचे स्वरूप 
अंमलबजावणी व तिचा फायदा घेणाऱ्या यंत्रणा केंद्रीय सत्ता विस्तारून ग्रामस्वराज्य सारखा उपाय शोधणे आज सुरू 

स्थांमध्ये अस्तित्वात असतात . त्यांतून आहे. इथेही आपणास महात्मा गांधींनी सांगितलेला 
त्या योजनांचा व फायद्यांचा पाझर खालपर्यंत कसा स्वराज्यातील स्वायत्त आणि स्वावलंबी व्यवस्थेचा शोध 
पोहोचेल हा नेहमीचाच यक्षप्रश्न असतो. महात्मा गांधी आपणास घ्यावा लागणार आहे. ती मधन समाज व 
यानी आपल्या मूलोद्योगावर आधारित नई तालीम मध्ये लोकसहभागाचा मार्ग शोधावा लागणार आहे. 
समाजाधारित शिक्षण व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. ती दुसरी अर्थक्रांती ( Economic Revolution ). 
खरोखरच स्वायत्त व स्वावलंबी बनेल असा त्यांचा विश्वास १९ - २० व्या शतकाच्या औद्योगिक क्रांती मधन 
होता. जे. पी . नाईक यांनी डॉ . कोठारी यांच्या कारखानदारीमधून जी उत्पादन व्यवस्था निर्माण झाली व 
अध्यक्षतेखाली सादर केलेला शिक्षण आयोगा च्या ती मधील उत्पादने जगभरातील मार्केटमध्ये विकत , काही 
अहवालात शिक्षण व राष्ट्रीय विकास यांचा परस्पर संबंध व्यक्ती व कॉर्पोरेशन प्रत्येक देशात अति श्रीमंत (Super 
जोडण्याचा प्रयत्न केला. त्या अहवालात शिक्षणाची दोन Rich) म्हणन तयार झाले . देशातील व जगातील अर्ध्या 
प्रारूपे दिले होती. एक पाश्चात्य शिक्षणाचे, त्यांतून देशाचा लोकांची संपत्ती काही व्यक्तींच्या हाती केंद्रित होत आहे . 
औद्योगिक विकास करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यातून आर्थिक विषमता आणि श्रीमंत - गरीब दरी रुंदावत आहे. 
लोकशिक्षण आणि समाज / राष्ट्र विकास साधावा हा भांडवलशाही व्यवस्थेचा हा परिणाम आहे. त्यामधील 
उद्देश होता. त्या दुसऱ्या प्रारूपाचे खोलवर विवरण प्रक्रिया या स्पर्धा भांडवल निर्मिती व समद्धी. आणि 
शिक्षण - आयोगा च्या अहवालात दिले होते. एक तपानंतर जास्तीत जास्त फायदा ( Profit Maximization ) 
त्या अहवालाची कशी अंमलबजावणी झाली , व त्यातून यामुळे सध्या सर्व काही पैशातच मोजले जात आहे. 
काय यशापयश लाभले , याचा विचार नाईक यांनी आपल्या अर्थसंपत्ती हीच सर्वश्रेष्ठ, व इतर सर्व प्रकारची संपत्ती 
शिक्षण - आयोग व नंतर या पुस्तकात केला आहे. त्यात नगण्य, असा मूल्याविचार समाजमनावर आरूढ होत आहे . 
शैक्षणिक क्रांती कशी फसली - नव्हे सुरूच झाली नाही त्यातन स्वार्थ आणि पैसा हा सर्व व्यवहारात येत 
याची कारणमीमांसा दिली आहे. त्यामध्ये भांडवलशाही व असून , बाकी सत्ता - राजसत्ता व शिक्षण सत्ता ह्या अर्थसत्तेचे 
साम्यवादाच्या विकास प्रारूपांना आपल्याकडे तिसरे दास होत आहेत . एकणच सर्व समाज व्यवस्था व संस्था या 
पर्यायी प्रारूप नव्हते हे त्यानी मान्य केले. शैक्षणिक क्राती अर्थसत्तेने पूर्ण व्यापल्यामुळे, समाजामधील इतर संपत्ती , 
ही शिक्षक आणि प्रशासनाच्या मदतीने करता येईल असे नैतिक मूल्ये आणि सामाजिक मूल्य ही लयाला जाऊ 
गृहीत धरले होते. तो मार्गही चुकीचा निघाला. यातून मार्ग लागली आहेत. लोकही या भ्रष्टाचाराला व अनैतिकतेला मूक 
काढण्यासाठी जे . पी . नाईक यांनी आपल्या पुस्तकात प्रेक्षक बनन साथ देत आहेत . 
पाच - पाढ - धडे / नियम सागितले आहेत . त्याच्या तिसरी कांती शिक्षण कांती शिक्षण आयोगाच्या 
आधारावर जर शैक्षणिक प्रारूप तयार केले तर शैक्षणिक 

( १९६६) अहवालात स्वीकारलेले शिक्षण प्रारूप आपण 
क्रांती शक्य आहे असा माझा विश्वास होता . 

विस्तारीत आहोत . सर्व क्षेत्रात तेच वापरीत आहोत . ते 
भारतीय राज्य घटनेतील तीनक्रांतीचेविचार 

पाश्चात्य शिक्षणाचे प्रारूप असून , औद्योगिक समाजनिर्माण 
भारतीय राज्यघटनेत तीन क्रांतीचा उल्लेख आहे. करणाऱ्या प्रक्रियांना ते साहाय्यक आहे. म्हणूनच तिला 
राजक्रांती ( Political Revolution), अर्थक्रांती औद्योगिक शिक्षणाचे प्रारूप म्हणतात . तिची मूलतत्त्वे 
( Economic Revolution) आणि शिक्षण क्रांती आहेत: रेषीय अभ्यासक्रम ( Linearity ) , ठरावीक 
( Educational Revolution). पैकी राजक्रांती साचाची घडणी ( Conformity ), आणि वर्गवारी 
प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या आणि केंद्रीय शासन व ( Class ) करून विद्यार्थी जगाच्या नोकरीच्या मार्केटमध्ये 


५४ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
Oadaa 


पाठवला जातो. ही अवस्था समता निर्माण न करता घ्यावयाचा आहे . 
समाजात विषमता निर्माण करते . यातील शिक्षकवर्गही डिजिटल युगातील मार्ग आणि उत्तरे 
शासनाला वेठीस धरून चागला पगार व शिक्षण सोई आईन्स्टाईनने म्हटले आहे की , ज्या काळात - यगात 
मिळवतात . व्यवसाय शिक्षणाच्या सुविधा वाढवणे हे जेव्हा आणि पातळीवर प्रश्न उपस्थित होतात . त्यांची उत्तरे त्याच 
शासनाच्या आवाक्याबाहेर गेले, तेव्हा खासगीकरणाचा काळाच्या मार्गातून सापडत नाही. त्यासाठी वरच्या 
मार्ग स्वीकारला. भली मोठी फी आकारून मलईदार पातळीवर - कालखंडात . यगात ती शोधावी लागतात . वर 
( Creamy ) पाठ्यक्रम दिले जात आहेत . ते शिक्षण उपस्थित केलेले प्रश्न १९ - २०व्या शतकाच्या औद्योगिक 
आता फक्त अभिजनांनाच साध्य होत असून , बहुजन समाजाच्या व्यवस्थेमधून निर्माण झाले आहेत . त्यांची उत्तरे 
समाज शिक्षणापासून वंचित होत आहे. शिक्षकांमध्ये सुद्धा त्याच समाजाची प्रस्थापित व्यवस्था देऊ शकत नाही . 
तीन वर्ग झाले आहेच. स्केलवरचा शिक्षक , कॉन्ट्रॅक्टवरचा नव्या डिजिटल युगाच्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये व या 
शिक्षक आणि तासवारीचा शिक्षक . शिक्षणाचे वस्तूकरण क्रांतीतून निर्माण होणाऱ्या समाजव्यवस्थेमध्ये या प्रश्नांची 
झाले असून तिला मार्केटमध्ये अधिक किंमत मिळवणे , व उत्तरे शोधावी लागणार आहेत . डिजिटल युगाची क्रांती ३ व 
श्रीमंत संस्था निर्माण करणे ; हा शिक्षण - उद्योग चांगलाच ४ थी औद्योगिक क्रांती ही दोन कालखंडात चालू आहे . 
वाढत आहे. 

तिसरी क्रांती ही डिजिटल तंत्रज्ञानातून समाज जोडला 
__ भाई वैद्य यांनी या सर्व दुरवस्थेमधून मार्ग जाण्याची प्रक्रिया १९९५ ते २०१५ पर्यंत चालली. त्यांतून 
काढण्याचा मोठा प्रयत्न केला. शिक्षणाचा बंध डिजिटल युगाचा फायदा घेऊन तंत्रज्ञान मार्केट करणारा 
समाजविकासाशी जोडला तर नवा मार्गनिर्माण होईल हा एक नवा क्लास , श्रीमंत वर्गनिर्माण झाला. चौथी डिजिटल 
भाईंचा विश्वास होता. म्हणूनच त्यांनी केजी ते पीजी मोफत क्रांती २०१५ पासन मोबाईल तंत्रज्ञानाच्या वापरातन 
व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा मार्ग सुचवला व त्यासाठी सरुवात झाली. येत्या दोन दशकांतील ( २०१५ - २०३५ ) 
शैक्षणिक चळवळ उभारली . त्याला राजकीय सत्तेची साथ कालखंडात ती बरीचशी सुस्थिर होणार आहे. ही मास / 
असावी म्हणून नक्सली ते दलित सर्वांची एक पुरोगामी लोकक्रांती आहे. त्या व्यवस्थेच्या पाऊलखुणा आज सर्वत्र 
आघाडी करून चळवळ - संघर्ष करावा ही कल्पना मांडली. दिसत आहेत . 
परंतु अशा राजकीय चळवळी उभ्या राहिल्या नाहीत . तिसऱ्या औद्योगिक डिजिटल क्रांतीने नव्या प्रक्रिया 
आधुनिक इ - माध्यमांचा वापर करून समाजाचेविविध गट व परिणाम ( Process - Result ) साधले जात आहेत . 
आपआपल्या प्रश्नासाठी एकत्र येत आहेत . महत्त्वाच्या समाज स्थानिक - जागतिक ( Local - Global ) पातळीवर 
प्रश्नाच्या व विचाराच्या आधारे महाराष्ट्रात गेल्या वर्षात माहिती संपर्क तंत्रज्ञानामुळे, सर्व लोक व संस्था जोडल्या 
लक्षावधी लोकाचे अनेक शिस्तबद्ध मोचे निघाले . मोठ्या जात आहेत . प्रक्रिया - फल डिजिटल करण्यातन आता 
गर्दीचे दर्शन झाले , त्यामध्ये चांगली स्वयंशिस्त होती व ते आभासी प्रक्रिया करता येऊ लागल्या आहेत . व त्यासाठी 
कार्यकते तळातून निर्माण होत आहे. वरच्या प्रत्येकास सायबर अवकाश ( Cvber Space) लाभले 
नेतृत्वाबद्दल त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. स्त्रियांना कमी आहे. ते सातत्याने तिच्या खऱ्या अवकाशाला जोडलेले 
लेखणाऱ्या समाजाचे निराळे विचार दिसले . त्यानी असते . माहिती पाठविण्याचे लोक - संपर्काचे नवे साधन 
मुलींना -स्त्रियांना आघाडीवर ठेवणे , व राजकीय मिळाले आहे. तसेच तेच मासकम्युनिकेशनसाठी वापरून 
पुढाऱ्याना पिछाडीवर ठेवले . हा गदीच्या सामर्थ्याचा आपणास एका - एका व्यक्तीशीनिराळा संपर्क साधता येतो 
( Crowd Power ) जो क्षणिक उद्रेक दिसला त्यातून ( Mass Personalization ). स्वयं - संघटना 
त्याना भेडसावणाऱ्या प्रश्नाची तीव्रता होती . प्रचलित करण्यासाठी सोशल मिडीया निर्माण झाला आहे व लोक 
व्यवस्थेबद्दल असंतोष दिसत होता. परंतु ही गर्दी जशी आपली अभिव्यक्ती मोकळेपणे करू लागली आहेत. अगदी 
जमली तशी ती पागली . नतर सर्व काही शात . कारण पुढचा जागतिक पातळीवर एक नव्या जागतिकीकरणाची सरुवात 
मागे काय , उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची उत्तरे काय हे ना झाली. त्याचा फायदा व्यक्ती संस्था व उद्योग घेत आहेत . 
शासनाला, ना पुढाऱ्यांना माहीत . हा शोध आता सर्वांनाच आणि मुक्त व मोफत माहिती लोक परस्परांना देऊ लागले 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


५५ 


आहेत . त्यातूनच मुक्तज्ञान स्त्रोता ची ( Open आहे. औद्योगिक युगातील ७ - ८ जणांची कामे आज स्मार्ट 
Knowledge Resources ) चळवळ सुरू झाली. फोन करतो आहे. अनेक जणाची ती जुन्या जमान्यातील 
शिक्षणाची एक जागतिक पद्धती व व्यवस्था निर्माण होऊ कामे नाहीशी झाली आहेत. त्यांना आता ती कामे डिजिटल 
लागली . त्यासाठी कोर्सइरा , ( Corusera ) इडीएक्स युगाच्या वरच्या तंत्रज्ञानाच्या आणि तज्ञतेच्या पातळीवर 
( Edx ), युडसीटी ( Udacity ), आदी अनेक प्लॅटफॉर्म जाऊन आता करावी लागतात . आपण वापरतो त्या यंत्राची 
तयार झाले आहेत . जगातल्या ज्येष्ठ व श्रेष्ठ विद्यापीठांतील किंमत , व त्यात वापरल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या 
ज्येष्ठ प्राध्यापकांनी मुक्त शिक्षणाची चळवळ सुरू केली आज्ञावलींची निर्मितिमूल्य दिल्यास , आपल्याला आपण 
आहे . जगामधल्या सर्व विषयांचे जागतिक दर्जाचे निर्माण केलेल्या डिजिटल वस्तू नेटवर्कवर ठेवता येते , 
पाठ्यक्रम ( जवळजवळ ६०० हन अधिक ) सर्वांना सर्वत्र कुठेही पाठवता येते , डाऊनलोड करता येते . डिजिटल 
उपलब्ध करून दिले जात आहेत . त्यात शिकणाऱ्यांची वस्तूंची सीमांती किंमत ( Marginal Cost) जवळजवळ 
संख्या साडेचार कोटी झाली आहे. त्यातील १० % शून्य असून ती सर्वांना सर्वत्र उपलब्ध होतील अशा आहेत . 
भारतीय आहेत . 

चौथ्या औद्योगिक क्रांतीने मोबाईल तंत्रज्ञान 
डिजिटल औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाली वापराचा पुढचा टप्पा गाठला आहे. तिसऱ्या क्रांतीने नव्या 
असून , तुमच्या माझ्या हातातील स्मार्टफोन हे निर्मिती डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या प्रक्रिया व पद्धती दिल्या आहेत . 
कार्य करणारे मशीन आहे. तसेच ते संपर्काचेही साधन परंतु चौथ्या औद्योगिक मोबाइल तंत्रज्ञान , कार्य करणारे 


आरोग्य सेने चे पुरोगामी जनगर्जना मासिक . 


संपादकः डॉ . अभिजित वैद्य 


मनुष्य समाज आणि पर्यावरणाच्या सकारत्मक भविष्यासाठी व्यापक दृष्टिकोनाचे 
नियतकालिक . केवळ माहिती नव्हे तर विचार , केवळ विचार नव्हे तर विश्लेषण , केवळ 
विश्लेषण नव्हे तर पर्यायी मार्ग दर्शविणारे मासिक. राजकारण, समाजकारण , अर्थकारण , 
संस्कृती , कला...यांवर नव्या दमाच्या विचारवंत, अभ्यासक , संशोधक, तज्ज्ञ , कलाकार , 
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ... केलेले लिखाण , मांडलेली भूमिका... सर्वांसाठी वाचनीय आणि 

संग्राह्य मासिक!!! 


वार्षिक वर्गणी, पोस्टेजसहः ३३०₹ . संपर्कः ९५०३७५३०४५ 
फेसबुक पेज संपर्क - www.facebook. com/ puja. monthly 


५६ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


( Function) तंत्रज्ञान निर्माण करीत / केले आहे. स्टोअरमध्ये , प्रशासनात , माहिती देण्यात हे साहाय्यक 
त्यामध्ये SMAC तंत्रज्ञानाचा समावेश असून कार्य करतील. एकूणच डिजिटल युगातील नवा समाज 
त्याच्या वापरातून समाज पुनर्रचनेचे ( Social पूर्णपणे वेगळा असून तिथे उद्योग , जीवन जगण्याचे व कार्य 
Reconciliation) तंत्रज्ञान , मोबाइल तंत्रज्ञान करण्याचे मार्ग , व त्यासाठी AI ( Artificial 
( Mobile Tech ), बीग डाटा ( Big Data ) वरून Intelligence ) आधारित साहाय्यक तुमच्या आमच्या 
विश्लेषणातून पुढे येणाऱ्या पुढील परिस्थितीची सूचना घरात , समाजात , संस्थांमध्ये विविध कार्यासाठी वापरले 
दिली जाणे ( Predicative Analysis), आणि जाणार आहेत. मानवाला मदत करणार आहेत . या नव्या 
क्लाऊड तंत्रज्ञान ( Cloud Technology ) यांचा जगात माणसाचे स्थान काय ; कार्य , जीवन - मार्ग, काय ; 
समावेश आहे. या नवीन तंत्रज्ञानाचा व त्यांनी साध्य माणूस आपले श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करू शकेल का ? का तो 
होणाऱ्या कार्याच्या उपयोजनांतन स्वावलंबी व बुद्धिमान यंत्राचा गुलाम होईल . अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे 
स्वनियंत्रित वाहने ; 3- D छपाईतून वस्तू निर्मिती ; प्रगत आपणास शोधावयाची आहेत . या लेखाची व्याप्ती मर्यादित 
रोबो तंत्रज्ञान ; भौतिक , डिजिटल आणि जैव वस्तूंची करून नवीन डिजिटल समाजातील लोकशाही समाजवादी 
निर्मिती करण्याचे इंजिनिअरिंग विकास पावत आहे. या आणि धर्मनिरपेक्ष समाज व्यवस्था कशी प्रस्थापित करता 
सर्व कार्य प्रक्रिया , नवनव्या वस्तू व सेवानिर्माण करून व येईल याचा थोडक्यात विचार करू. 
जीवनात आणि विविध कामात वापरून आपण नव्या मोबाईल क्रांती आणि नवसमाजनिर्माण 
जगाला जन्म देत आहोत . या नव्या जगात २०व्या वर उल्लेखलेल्या चार औद्योगिक क्रांती, पहिल्या दोन 
शतकातील औद्योगिक युगाच्या भारतातील सुमारे ७० % स्वयंचलित यंत्रामुळे - स्टीम इंजीन व नंतर ऑइल व 
नोकऱ्या नाहीशा होतील , आणि त्यांची जागा नव्या विजेचे इंजीन यांच्या जीवनातील व कामकाजातील सर्व 
तत्रज्ञानाच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या वस्तू व सेवा क्षेत्रातील व्यापक वापरातून निर्माण झाल्या. तर नंतरच्या 
घेतील . नित्याची ( Routine) कामे , नियमानुसार कामे , दोन 3री व ४थी क्रांती - डिजिटल यंत्र 
उदा. प्रशासन , माहिती साठवण्याची , शोधण्याची , मोबाइल यंत्रामुळेनिर्माण होत आहेत . इथे तंत्रज्ञान हे कारण 
देण्याची कामे , रोबो आणि स्मार्ट वस्तू करू लागतील. या (Cause) आहे . परंतु ती यंत्रे वापरताना सामाजिक 
बदलाची गती मागच्या शतकाच्या तुलनेत पाच पटीहूनही जीवनात , आर्थिक व्यवहारात आणि वस्तू व सेवा 
जास्त आहे. या बदलाचा धक्का ( Shock ) आलविन निर्मितीच्या क्षेत्रात जो बदल होतो, त्यांतून क्रांती घडते . 
तोफलर या लेखकाने तीन दशकांपूर्वीच त्यांच्या जीवनाच्या व कार्याच्या सर्वच क्षेत्रातील मूलभूत प्रक्रिया , 
Future -Shock या पुस्तकातून दिला होता. तो येत्या उदाहरणार्थ विचार , आचार व सुधार करणे , यांच्यात 
दशकात प्रत्यक्ष बसणार आहे. 

पूर्वीच्या प्रक्रियेपेक्षा नवीन तंत्रज्ञान वापरून एक नवीन 
या बदलाची सुरुवात झाली आहे. अॅमेझॉन कंपनीने समाज धारणा होत असते . तंत्रज्ञान व टूल्स हे व्यक्तीला , 
बाजारात आणलेला रोबो अलेक्षा कोणत्याही प्रश्नाची उत्तरे स्वतःच्या कार्यकरण्याच्या प्रक्रिया व पद्धतीप्रमाणे कृती 
देते . जगातील सर्व ज्ञानस्रोत सर्च इंजीनने शोधून हवे ते करावयास भाग पाडते . यातूनच नव्या युगाच्या नव्या 
उत्तर ती पटकन सांगते . ही तिची पहिलीच पिढी ( First प्रक्रिया जन्म पावतात . व त्यांतूनच आता डिजिटल युगाचा 
Generation) आहे. येत्या काही वर्षांतच तिच्यापुढच्या नवसमाज तयार होत आहे. सध्याच्या कालखंड हा 
पिढ्या बाजारात येतील. पुढच्या पिढीतील रोबो संकल्पना युगांतराचा , युगपरिवर्तनाचा आहे . आपण २०व्या 
समजावून सांगतील ; त्यासाठी इ-मिडीयाचा वापर शतकातील औद्योगिक समाजापासून बदलत असून नवीन 
करतील, वैयक्तिक गरजा पाहून ज्ञान व माहिती देतील , हे डिजिटल समाजात पुनर्रचित होत आहोत. याच वेळी हा 
ती एका विद्यार्थ्यासाठी किंवा गटासाठी / वर्गासाठीही नवा समाज कोणत्या मूल्यांवर , समाज संघटनेवर रचला 
करेल. दुसरा रोबो गुगल साहाय्यक ( Google जावा याचाविचार आताच करणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे 
Assistant) बाजारात आला असून तो घरांतील बऱ्याच तो घडवण्याची धडपड आताच करावी लागणार आहे. याच 
कामाबद्दल तुम्हाला सांगतो . भविष्यात ते विविध वेळी भाई वैद्य यांनी सांगितलेली केजी ते पीजी - मोफत 


पुरोगामी 
जनगणना 


मे - जून २०१८ 


५७ 


दर्जेदार शिक्षण सर्वांसाठी प्रत्यक्षात आणावयास पाहिजे . स्थानिक - जागतिक मार्ग आपणास उपलब्ध होत आहेत . 
नवीनशिक्षण व्यवस्था व लोकशाही समाजवाद या मार्गाने जाऊन आपले स्थानिक विकासाचे, जगण्याचे, 

डिजिटल समाज हा माहिती व ज्ञान यावर कामाचे व उपजीविकेचे प्रश्न सोडविण्यात नव्या डिजिटल 
आधारलेला समाज आहे. समाजव्यवस्था आणि युगाची मदत होणार आहे . 
ज्ञानार्जनव्यवस्था समाकारी व समरूप झाल्यास , ती भाई वैद्य यांनी दूरदर्शीपणे केजी ते पीजी - मोफत 
चांगली समाजव्यवस्था ठरेल . त्या दृष्टीने विद्यार्थी व दर्जेदार आणि समान शिक्षण हक्क ही संकल्पना मांडून 
शिक्षक यांची संघटना खालपासून छोटा गट ( ३ - ५ आणि तिच्यासाठी देशभर एक चळवळ निर्माण करून मोठे 
व्यक्ती ), मोठा गट परिवार ( ३ - ५ गटांचा एक परिवार ) कार्य केले आहे . ही संकल्पना नव्या युगात कशी साकार 
असा पंचकांनी जोडल्यास तो निसर्गातील Fractal या करता येईल याचे दिग्दर्शन वरील लेखात केले आहे . ते 
रचनेचा किंवा समाजातील पंचायत व्यवस्थेचा भाग प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रचंड कार्य आणि संघर्ष करावा 
ठरेल . 

लागणार आहे. विसाव्या शतकातील सत्ता आणि संपत्ती 
या छोट्या गट - परिवारातील प्रत्येकाचा संचय असणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था आपले हितसंबंध 
निर्णयप्रक्रियेतील आणि कामातील सहभागावर जोपासण्यासाठी विराध करताल. त्या 

जोपासण्यासाठी विरोध करतील. त्या विरोधाला 
कम्युनिटीचे संघटन उभारता येईल . त्यांच्यातील परस्पर समाजाच्या जीवनाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी समाज 
बंध व भाव यांनाही योग्य ते स्थान दिल्यास ते एकजटीने व सहकार्यावर आणि शिक्षणावर आधारलेल्या व्यवस्था 
परस्पर सहकार्याने ( Cooperation ) व सहभागाने निर्माण करणे , आणि समाजाच्या जीवनाच्या प्रश्नाची 
( Collaboration) कार्य करतील. त्यातील सर्वांनी सतत सोडवणूक करणे. आणि निर्माण झालेल्या समाज 
एकत्रित येऊन सहभागाने सर्वांना महत्त्वाचे व आवश्यक संपत्तीचे रक्षण करणे , ती सतत वाढवणे. आणि समता 
असलेले कार्य केल्यास , त्यातून इर्जिक किंवा विकीप्रक्रिया आणि न्यायासाठी सतत जागरूक राहून रचनात्मक संघर्ष 
तयार होते व संपत्ती निर्माण होऊ शकते . सहनिर्मितीमधन करणे. हा मार्ग शोधावा लागणार आहे. जयप्रकाश नारायण 
तयार झालेली. सहकाऱ्यांनी समाज उपयोगासाठी दिलेली यांनी दाखवलेला संपूर्ण क्रांतीचा मार्ग शोधावा लागणार 
संपत्ती यातून समाज - संपत्ती निर्माण होते. ती दोन आहे , आणि त्यातून डिजिटल युगाची नवी समाज रचना 
प्रकारची अस शकते एक भौतिक आणि अर्थ संपत्ती . व साकार करावी लागणार आहे. ज्ञान आणि संपत्ती निर्मिती 
दसरी समाज संघटनेची, नैतिकतेची आणि उन्नत सतत केंद्र स्थानी ठेवून , आणि मूल्याधारित भूमिका घेऊन 
मनःशक्तीची. या दोन्ही भौतिक आणि आधिभौतिक / ही चळवळ सतत प्रगतीतील ठेवावयास पाहिजे . नवीन 
आध्यात्मिक शक्तींच्या बळावर समाज प्रगत व आधनिक शिक्षणावर आधारलेला लोकशाही समाजवादी समाज 
स्वरूपात निर्माण करता येईल . स्वराज्य व स्वावलंबी 

निर्माण करण्याचा संकल्प सोडणे , त्यासाठी संघटन करणे 
तत्त्वावर समाजाची बांधणी केल्यास आणि आपल्या गट आणि निर्मिती कार्य हे प्रबोधनाच्या बरोबरच केद्र स्थानी 
परिवार व कम्यनिटिमधील सर्वांचे दारिटयाचे विषमतेचे व राखणे, आणि भाई वैद्य यांना अपेक्षित असलेला जीवन मार्ग 
शोषणाचे प्रश्न सोडवल्यास समाज समाजवादी रचनेच्या शोधणे; हे कार्य प्रत्येकास आपापल्या विकास क्षेत्रात 
जवळ जाईल . त्यासाठी केंद्रीय विभागीय - स्थानिक करावयाचे आहे . त्या दिशेने सतत प्रयत्नशील राहणे, 
सहकार्य आणि सायबर अवकाश आणि तंत्रज्ञान यांचा मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण सवाना मिळावे यासाठी 
वापर केल्यास सबलीकरणाची प्रक्रिया दृढ होईल . 

निर्मिती कार्यात सतत संघटित आणि कार्यरत राहणे, हीच 
__ डिजिटल युगाची विकेंद्रित उत्पादन व्यवस्था , 

भाई वैद्य यांना आदरांजली ठरेल . * * * 
व्यक्तीचे व गटांचे नेटवर्क यामुळे संघटन व व्यवस्थापन , 
सहसंपत्तिमधून व समाज या सर्वांच्या सहकार्यातून 
२०व्या शतकाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे अत्यंत 
गरजेचे आहे.यामधून आपण समतेच्या आधारावर समर्थ 
समाजाची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत . 


५८ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
எனன 


भाईंनी दिलेला वस्तुपाठ - रझिया पटेल 


या वर्षी भाईंच्या कितीतरी सभांना हजर राहिले. आणि स्त्रीवादी चळवळींनी एकत्र आले पाहिजे आणि या 
पा भाईंशी घरी जाऊनही काही वेळा बोलावसं सामाजिक राजकीय संकराचा मुकाबला केला पाहिजे असे 
वाटलं आणि भाई कधीही नाही म्हणाले नाहीत . आज जेव्हा त्यांना प्रकर्षाने जाणवत होते . आणि ते हे बोलू शकत होते , 
त्यांच्या सर्व भेटींची आणि भाषणांची गोळाबेरीज केली, तर कारण डाव्या चळवळीतील सर्वच विचार छटांचा आदर 
असं लक्षात येतं की , आत्ताच्या सामाजिक , राजकीय त्यांनी नेहमीच केला. त्यामुळे जवळपास सर्वच 
परिस्थितीबाबत भाई खूप अस्वस्थ होते , आणि त्याबाबत चळवळींतल्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्याबद्दल आदर . अगदी 
कार्यकर्त्यांना, समाजाला ते सतत आवाहन करत होते , ते तरुण कार्यकर्त्यांनाही ते बरोबरीने वागवायचे आणि अगदी 
म्हणजे सावध ऐका पुढल्या हाका याचे. देशातली आणि विरोधी मतही शांतपणे ऐकून घ्यायचे. त्यामुळे भाईंचे भय 
जगातली अस्वस्थ परिस्थिती आणि त्याचे भीषण परिणाम किंवा दरारा वाटायचा नाही . ते आपलं मत लादून 
याबाबत . प्रत्येक सभेमध्ये ते बोलत होते , आणि या कार्यकर्त्यांवर दबाव कधीच निर्माण करायचे नाहीत . 
परिस्थितीशी लढायची त्यांची जिद्द शेवटपर्यंत कायम संघटना आणि चळवळींमध्ये लोकशाहीचा अवकाश कसा 
होती. त्यांच्या नव्वदाव्या वर्षात पदार्पणाचा कृतज्ञता असावा याचं उदाहरण त्यांनी घालून दिलं . मुस्लीम 
सन्मान सोहळा जेव्हा टिळक स्मारक मंदिरात करण्यात समाजातील सुधारणावादी चळवळी रुजायला येणाऱ्या 
आला तेव्हा केवळ सभागृह भरले होते इतकेच नाही तर अडचणी , समाजाचा होणारा विरोध, धार्मिक 
सभागृहाच्या बाहेरही तुडुंब गर्दी होती. आणि सभागृहात नेतृत्वाबद्दलची भूमिका या बाबत त्यांचे म्हणणे आणि 
रांगांच्या मधल्या मोकळ्या जागेत ही लोक दाटीवाटीने आम्हा काही मुस्लीम कार्यकर्त्यांचे म्हणणे यात त्यांचा काही 
बसले होते . यात अनेक नामवंत बोलले , पण जेव्हा भाई मुद्यांना विरोध असायचा. देशाच्या फाळणीच्या 
बोलायला उभे राहिले आणि खड्या आवाजात भाषण सुरू काळातल्या मुस्लीम लीगची भूमिका आणि मुस्लीम लीगचे 
केले, तेव्हा संपूर्ण सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. नेतृत्व , त्यांची आडमुठी भूमिका हे सर्व खरे होते , पण याच 
तेव्हा हे जाणवलं की सध्याच्या संपूर्ण राजकीय, सामाजिक समाजामध्ये या परिस्थितीच्या विरोधात उठलेले क्षीण का 
परिस्थिती पाहता लोकांच्या अस्वस्थतेला प्रकट करणारा होईनात आवाज होते , अगदी ऐतिहासिक काळापासून 
हा आवाज आहे असं लोकांना वाटल्यास नवल नाही. कर्मठ , धर्मांध भूमिकांना विरोध झाला आहे , हे ही वास्तव 
___ भाईंची या काळातली सर्व भाषणं ऐकली तर असं लक्षात घेतले जावे असे आम्हांला वाटत असायचे. 
दिसतं की , जे त्यांना कळीचे मुद्दे वाटत होते त्यात ही मते मतांतरे सोडली तरी मला आठवते ज्या 
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या , शिवाजी महाराजांनी सांगितलेले दिवशी बाबरी मशीद हिंदुत्ववाद्यांनी उध्वस्थ केली त्या 
हिंदवी स्वराज्य की हिंदू राष्ट्र आम्हांला हवे आहे ? आत्ताचे दिवशी भाईंच्या सोबत एका जाहीर कार्यक्रमात मी सहभागी 
सरकार हे भारतीय जनता पक्षाचे वा नरेंद्र मोदींचे सरकार होते आणि ही बातमी ऐकताच भाईंना जो धक्का बसला 
नसून ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार आहे. हे ते आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर दु: खाचे जे भाव दिसले ते आजही 
बहुतेक सभांमध्ये स्पष्ट करून सांगत असत , जगभर सुरू मला स्पष्टपणे आठवतात . गुजरात दंगलीत मुसलमान 
झालेला फायनान्शिअल कॅपिटॅलिझम , इस्लामच्या नावाने समाजाचा जो वंशसंहार करण्यात आला त्यांच्या वेदना 
सुरू असलेला दहशतवाद , गांधी , आंबेडकरांना परस्पर त्यांनी नेहमी व्यक्त केल्या. मी जेव्हा जेव्हा मुस्लीम 
विरोधात उभे करण्याचे राजकारण , स्त्रियांची वाढती कार्यकर्त्यांच्या बैठका आणि कार्यक्रम घेतले तेव्हा त्यांना 
असुरक्षितता , वाढत जाणारी विषमता या सर्व आव्हानांशी मीच मार्गदर्शनासाठी निमंत्रित केलं . मुस्लीम कार्यकर्ते त्यांचं 
लढण्यासाठी सर्वच डाव्या , दलित , समाजवादी , पुरोगामी भाषण ऐकून अंतर्मुख होत , आणि त्यांना आधारही वाटे . 


_ पुरोगामी 

जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


शेवटी जाताना भाईंचा हात हातात घेण्यासाठी त्या सर्वांची तेव्हा या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या माझ्या मुलीने 
झुंबड उडे अगदी मागच्याच वर्षी मुस्लीम कार्यकर्त्यांची जी भाईंचे भाषण आणि त्यांनी आजच्या जगातल्या स्त्रियांच्या 
राष्ट्रीय बैठक आम्ही घेतली तेव्हा त्यांनी कार्यकर्त्यांशी समस्यांची घेतलेली दखल यामुळे ती प्रभावित झाल्याचं 
संवाद साधताना ग्लोबल इकॉनॉमिक्स आणि पॉलिटिक्स सांगितलं . 
समजून घेणं कसं आवश्यक आहे, पोस्ट इंडस्ट्रियल भाईंनी फक्त चळवळ आणि राजकारणातीलच 
कॅपिटॅलिझम म्हणजे काय आणि आत्ताचे फिनान्शियल प्रश्नांना प्राधान्य दिलं असं नाही , तर कार्यकर्त्यांच्या 
कॅपिटॅलिझम काय आहे, त्याचा जगावर होणारा परिणाम अडचणी समजून घेऊन ते पाठीशी उभे राहत . हे आपले 
आणि विशेषत : इस्लामिक जगतावर आणि म समुहांवर कार्यकर्ते, हे दुसऱ्यांचे असा तर भाग भाईंच्या बाबतीत 
झालेला परिणाम विषद करून मुस्लीम चळवळींनी या गोष्टी नव्हताच. चळवळीतल्या सर्वच कार्यकर्त्यांची काळजी 
ध्यानात घेऊन , मुस्लीम समाजातील लढ्यांचं स्वरूप भाईंनी वाहिली. अगदी ते शीतल सचिन असू देत की 
आता बदलायची वेळ आली आहे असे त्यांनी आमच्यासारखे कार्यकर्ते असू देत . एकदा प्रधान सरांनी 
कार्यकर्त्यांसमोर मांडलं . या कार्यक्रमाला देशातील गांधीजींची एक आठवण सांगितली होती की , स्वातंत्र्य 
जवळपास बारा प्रांतांमधील मुस्लीम कार्यकर्ते उपस्थित चळवळीच्या काळात भूमिगत अरुणा असफ अली 
होते . त्यातील बहुतेकांना भाई माहिती असण्याचा कधी गांधीजींना भेटायला आल्या होत्या आणि त्या सुरक्षितपणे 
प्रसंग आला नव्हता. पण भाईंचे भाषण ऐकल्यावर ते खूप परत गेल्याचे कळल्यावर मगच रात्री उशिरापर्यंत निरोपाची 
प्रभावित झाले. भाषणानंतर ते भाईंच्या भोवती गोळा वाट बघत असलेले गांधीजी झोपायला गेले . मला भाईंच्या 
झाले . इतकेच नाही तर भाईंसोबत आम्हांला फोटो काढून बाबतीत ती आठवण खुपदा व्हायची. त्यांना फोन केल्यावर 
घेऊन सोबत न्यायचा आहे असा आग्रह त्यांनी धरला. काय रझिया! हे खूप आपुलकीच्या स्वरात ते विचारायचे. 

भारतीय शिक्षण संस्थेत जेव्हा ते काही सेमिनार्स , ते गेल्यानंतर आता हे वाक्य आपल्याला परत कधी 
किंवा बैठकांना आले तेव्हा संशोधक , विद्यार्थी, वेगवेगळ्या ऐकायला मिळणार नाही या जाणिवेने मनात दु: ख दाटून 
संस्थांचे डायरेक्टर सर्वच त्यांच्या भाषणाने प्रभावित होत , येते . 
ते मुख्य म्हणजे त्यांचं अद्ययावत वाचन आणि विश्लेषण सर्वच चळवळींवर आणि माणसांवर प्रेम करणारे भाई 
यामुळे. बऱ्याचदा चळवळीत वाचणाऱ्या लोकांची पढाऊ शेवटच्या काळात सावध ऐका पुढल्या हाका हे सांगतांना 
म्हणून टर उडवली जायची. भाईंच्याकडे पाहिलं की आता आपण एकत्र येऊन मुकाबल्यासाठी सज्ज व्हावे असं 
अभ्यास आणि चळवळ हे किती परस्परपूरक महत्त्वाचं आवाहन करत होते . भाईंनी भारताची स्वातंत्र्य चळवळ 
आहे हा वस्तुपाठ मिळायचा. 

__ आणि आणीबाणी विरोधातली दुसरी स्वातंत्र्य चळवळ , 
ते ज्या पद्धतीने श्रोत्यांशी संवाद साधायचे तोही यासाठी लढा दिला होता पण यावेळी भारतातली आणि 
वस्तुपाठच. त्यांच्या भाषणाला तरुणांचीही गर्दी असायची. जगातली परिस्थिती याबाबत प्रचंड अस्वस्थता त्यांच्या 
मुख्य म्हणजे ते तरुणांमध्ये लोकप्रिय होते . जनरेशन गॅप मनात होती आणि त्यासाठी याही वयात ते वारंवार 
हा प्रकार त्यांच्या बाबतीत नव्हताच . तरुणांच्या रस्त्यावर उतरत होते . भाई तीच अस्वस्थता आपल्याला 
सद्यकाळातील अनेक प्रश्नांबाबत ते जिव्हाळ्याने देऊन गेले आहेत . लढल्याशिवाय आता पर्याय नाही . 
बोलायचे, आणि आमच्या काळात आम्ही असं केलं सत्तरच्या दशकातील युवा चळवळीचे गीत आठवते आहे 
आणि तुम्ही असं केलं पाहिजे अशी वाक्यं त्यांच्या तोंडात इस बुरे वक्त में भारत को संभलना होगा, आज इस राज का 
सहसा नसायची. शिवाय जगभरातील परिस्थितीचा संदर्भ अंदाज बदलना होगा . भाईंनी दिलेली प्रेरणा हीच आहे असं 
त्यांना वर्तमानकाळाशी जोडून ठेवत असे . डिसेंबर मला वाटतं . तीच त्यांना आदरांजली ठरेल . * * * 
२०१७ मध्ये झालेलं माजवादी महिला संमेलन , त्यात 
त्यांनी जे भाषण केलं , त्यात मी - टू या चित्रपट क्षेत्रात 
केल्या जाणाऱ्या स्त्रियांच्या शोषणाबाबत पाश्चिमात्य 
जगातून सुरू झालेल्या चळवळीचा त्यांनी उल्लेख केला 


६० 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


स्मृतीचित्रांचे दालन 


पुण्याच्या महापौरपदी भाई. 


MHTRA 


पुणे महानगरपालिकेत, महापौर भाई वैद्य , 
मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण , मंत्री शरद पवार . 


मेधा पाटकरांबरोबरच्या एका प्रसंगी भाई . 


पुरोगामी 


६१ 


। मे - जून २०१८ 


जनगणना 


जयप्रकाश नारायण यांच्या स्वागतासाठी 
पुणे रेल्वे स्थानकावर महापौर भाई 
आणि उपमहापौर नामदेवराव सूर्यवंशी 


भारत यात्रा केंद्रासाठी परंदवडी येथे 
घेतलेल्या जागेची पाहणी करताना 
भाई व चंद्रशेखर . 


सट्रसंवादासानक 


चितिर 


राष्ट्र सेवादल दस्ता नायक 
प्रशिक्षण शिबिर , बिहार. 


६२ 


। मे - जून २०१८ । 


पुरोगामी 
जनगणना 


सतत समानताटीजनपरिघट महाशष्ट पापियामा 
महिला पाणी हक्कानिषद फुले, 


महिला 
पता 


समाजवादी जनपरिषदेच्या पाणी हक्क 
परिषदेच्या मंचावरून भाषण करताना भाई . 


समाजवादीजन यलिद 


सोशालिस्ट पार्टी ( इंडिया ) च्या 
राष्ट्रीय अध्यक्षपदी एकमताने निवड 
झाल्यानिमित्त आरोग्य सेनेतर्फे 
भाईंचा सत्कार . 


मधू दंडवत्यांसमावेत एका कार्यक्रमात . 


पुरोगामी 
" जनगणना 


। मे - जून २०१८ 


६३ 


महापौर भाई वैद्य , आचार्य अत्रे पुतळा 
अनावरण सोहळ्यात. सोबत पु. ल. देशपांडे, 
अत्रे यांच्या कन्या व कवयित्री 
शिरीष पै, ग. दी . माडगूळकर. 


माजी राष्ट्रपती के आर नारायण आणि 
मधू दंडवते , राष्ट्र सेवादलाच्या 
हीरक महोत्सवावेळी . 


बंधुता साहित्य संमेलनपूर्व मिरवणूक . 


६४ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
जनगनना 


जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सातव 
यांच्याबरोबर मैदानात उतरताना भाई . 


युरोप दौऱ्यावरून परतलेले भाई विमानतळावर. 


पुरोगामी 


मे - जून २०१८ 


६५ 


जनगणना 


भीमसेन जोशींबरोबर भाई . 


भाई आणि नलिनीताईंचा विवाह सोहळा. 
उपस्थितात एसएम देखील दिसत आहेत . 


डॉ . अभिजित वैद्य व डॉ . गीतांजली 
यांच्या विवाह प्रसंगी , चंद्रशेखर , 
एसएम जोशी, नानासाहेब गोरे, 
भाई आणि नलिनीताई . 


। मे - जून २०१८ । 


पुरोगामी 
जनगनना 


भाईंच्या षष्ठीपूर्ती कार्यक्रमात , 
भाईंबरोबर मोहन धारिया , चंद्रशेखर, 
अंकुश काकडे व इतर 


किशोर पवार आणि डॉ . अभिजित 
वैद्यांबरोबरच्या एका अनौपचारिक क्षणी 
भाई त्यांच्या ८०व्या वर्षाच्या वाढदिवशी. 


• डॉ. बाप काळदाता प्रदाता 

था प्रावधान रक्षामा 


भाईंच्या अमृत महोत्सवात भाईंबरोबर मंचावर 
मधू दंडवते ,बापूसाहेब काळदाते , 
चंद्रशेखर, नलिनी वैद्य , सुभाष वारे , 
बाबा आढाव व इतर साथी. 


पुरोगामी 


। मे - जून २०१८ । 


६७ 


" जनगर्जना 


भाईंचे वडील व मातोश्री 
श्री . अण्णासाहेब व पार्वतीबाई . 


नलिनीताई व भाई कन्येच्या विवाहप्रसंगी. 
डॉ . प्रताप रावळ ( जावई), डॉ . प्राची ( कन्या ) , 
डॉ. गीतांजली ( शहा ) ( सून ) 
डॉ . अभिजित ( चिरंजीव ). 


भाई आपल्या कुटुंबीयांसमवेत 
डावीकडून नात डॉ . सलिना ,नातू सोहिल , 
चिरंजीव डॉ . अभिजित आणि 
सून डॉ . गीतांजली. 


६८ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
जनगनना 


आदरांजली 


पोरकेपणाचा अर्थ उमजला - डॉ . शमशुदिन तांबोळी 


राष्ट्र सेवादलात मुस्लीम सत्यशोधक मंडळास पेटवली नाही... भाईंबद्दलचा असा आदर ताहेरभाई 

कामासाठी जागा देण्यात आली याचा सर्वाधिक पुनावाला यांच्याही घरी जाणवला. ताहेरभाई आजारी 
आनंद भाईंना झाला. या राष्ट्र सेवादलातील मंडळाच्या असल्याचे; ते आता बाहेर पडत नाहीत हे समजल्यानंतर 
कार्यालयात २९ मार्चला , गुरुवारी आम्ही कार्यकर्ते जमलो भाई म्हणाले शमू तुला वेळ असेल तेव्हा आपण 
होतो. तेव्हा संजय पवार म्हणाले भाईंना पूना ताहेरभाईंकडे जाऊन येऊ. दोन दिवसात आम्ही जाऊन 
हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट केलंय . त्यांची तब्येत बरी नाही. आलो. ताहेरभाई आणि भाई यांची मैत्री , मोकळ्यामनाने 
असा डॉ . अभिजित वैद्य यांचा निरोप आलाय तेवढ्यात झालेले वादप्रतिवाद मला ऐकायला मिळाले आणि खरी मैत्री 
अॅड. संतोष म्हस्के तेथेच भेटले आणि त्यांनी या बातमीला काय असते याची मला अनौपच 
दुजोरा दिला. या पूर्वी भाई बाथरूममध्ये पडले होते , हमीद दलवाईंवर पीएचडी करीत असताना भाई हेच माझे 
त्यांच्या कपाळाला दुखापत झाली होती. ही बातमी खरे मार्गदर्शक ठरले . ते म्हणाले होते , हमीदशी माझी 
डॉक्टरांकडूनच समजली होती. तेव्हा ते म्हणाले होते . ओळख होणे आणि ओळखीचे मैत्रीत रूपांतर होणे ही 
आता बरं आहे . काळजी करण्याजोगे काही नाही पण हे माझ्या जीवनातील विशेष उपलब्धी आहे . हमीदभाई नंतर 
कार्यकर्त्यांना आत्ताच सांगू नका. भाईंना विश्रांती हवी आहे . मुस्लीम सत्यशोधक मंडळासाठी भाईंचे मार्गदर्शन , समर्थन 
पण या वेळी डॉक्टरांनीच निरोप दिलाय म्हटल्यावर आणि पाठबळ ही विशेष उपलब्धी ठरली. मेहरुन्निसा 
त्यातील गांभीर्य लक्षात आले. आम्ही पूना हॉस्पिटल दलवाई भाभींना भाईंबद्दल विशेष विश्वास आणि आदर 
गाठलं ... तेथे कार्यकर्ते जमले होते . डॉक्टर अगदी शांतपणे होता. भाईंनी दलवाई भाभींना सांगितलं होतं , तू पुण्यात 
सर्वांना समजावून सांगत होते . डॉ. राम ताकवले सर भाईंना जेव्हा जेव्हा येशील तेव्हा तू दुपारच्या जेवणासाठी 
भेटून आले . ते म्हणाले भाईंशी काय बोलावं समजत नव्हते . माझ्याकडे यायचं . भाभी भाईंकडे जायच्या त्यांच्याशी गप्पा 
भाईंनीच मास्क काढायला सांगितला. डॉ . ताकवले भाईंशी मारायच्या , मार्गदर्शन घ्यायच्या . भाईंनी दिलेले हे अनुभव 
बोलत होते... भाईं आपलं आयुष्य मस्त गेलं नाही का ? हे अनेकांच्या स्मरणात कायम राहणारे आहेत . 
बदललेलं जग आपल्याला बघता आलं . समाज किती पुढे दहा महिन्यांच्या अंतरात अशा काही घटना घडणार 
गेलाय... पण आपल्याला समाजवाद अजून आणता आला आहेत हे कल्पनेपलीकडचे होते . ८ जून रोजी भाभी गेल्या , 
नाही बघ... पण हा समाजवाद लवकरच येणार आहे बरे ३१ जुलै रोजी ताहेरभाई गेले आणि २ एप्रिलला भाई. या 
का ... वगैरे. ताकवले सरांना भाईंचा श्वास माहीत होता. या घटना आम्हा कार्यकर्त्यांसाठी क्लेशदायक आहेत . 
दोघांना एकमेकांबद्दल फार आदर होता. त्यांची मैत्री होती . मोठ्याप्रमाणात नुकसान करणाऱ्या आहेत आणि 
तसे भाई सर्वांचेच मित्र होते . कार्यकर्त्यांबरोबरच आपल्या पोरकेपणाची जाणीव देणाऱ्याही... 
कुटुंबीयांचेही. भाई कोणाशीही कधीही अंतर ठेवून वागले तरलता, तर्कशुध्दतता , संवेदनशीलता आणि 
नाहीत. सर्वांना वाटत राहिले भाई हे आपले मित्र , मार्गदर्शक स्थितप्रज्ञता यांची गुंफण . ही गुणवैशिष्टये एकत्रित असणारे 
आणि आदर्श आहेत . भाईंबद्दलचा आदरभाव सर्वच लहान व्यक्तिमत्त्व म्हणजे भाई! समाजवाद , धर्मनिरपेक्षता , 
थोरांना कायम वाटत राहिला आहे. मला आठवतं ; अमीर लोकशाही या मूल्यांसाठी भाईंनी आपली वाणी आणि शरीर 
शेख सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या घरी निवडक झिजवले. भाईविपुल लेखन करू शकले नाहीत कारण तसा 
मित्रांना रात्री भोजनासाठी निमंत्रित केलं होतं . भाई वेळ त्यांना मिळत नव्हता. असे असले तरी भाईंनी अनेक 
पोचण्यापूर्वी निळूभाऊ फुले आणि मित्र मंडळी जमली कार्यकर्ते , लेखक यांच्या पुस्तकांना ज्या प्रस्तावना 
होती. भाई येणार असल्यामुळे निळूभाऊंनी सिगरेट लिहिल्या आहेत , त्याने त्या त्या पुस्तकांची उंची तर 


_ पुरोगामी 

जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


६९ 


वाढतेच , शिवाय त्या त्या पुस्तकांतील अपुरेपणा देखील मंत्रालयाकडेदिला. हे नाटक पाहण्यासाठी भाई वैद्य स्वतः 
भरून निघतो . अनेकवेळा पुस्तकांपेक्षा या प्रस्तावना हमीद दलवाईंसोबत श्रीगोंद्याला गेले होते . 
अधिक वैचारिकतेने समृद्ध आहेत. त्या विषयाला न्याय दलवाईंच्या निधनानंतर पुणे महानगर पालिकेतील 
देणाऱ्या आहेत . हमीद दलवाई यांचे अलीकडे प्रकाशीत काही नगरसेवकांनी पेढे वाटले होते. याच पुणे 
झालेले पुस्तक , राष्ट्रीय एकात्मता व भारतीय मुसलमान महानगरपालिकेत दलवाईंच्या मृत्यूबद्दल भाईंनी 
दलवाईंवरील अनेक आक्षेपांना उत्तर देणारे आहे. हे पुस्तक शोकप्रस्ताव मांडला व विरोधकांची बोलती बंद केली. हमीद 
उपलब्ध झाले पाहिजे यांसाठी भाईंनी विशेष प्रयत्न केले. दलवाईंचाविचार विस्तार झाला पाहिजे दलवाईंच्या नावाने 
या पुस्तकासाठी भाईंनी १३ पृष्ठांची प्रस्तावना लिहिली पुरस्कार दिला गेला पाहिजे म्हणून भाईंनी आपल्या 
आहे . दलवाईनतर २५ वर्षांनी प्रकाशीत झालेल्या या पेन्शनच्या रकमेतन मोठी रक्कम ठेव स्व 
पुस्तकाला खऱ्या अर्थाने न्याय दिला तो भाईंनी . मी दिली होती. हा अचाट विश्मयात्मक ध्येयवाद अन्य 
मौलाना अबुल कलाम आझादांवर पुस्तक संपादन करीत कोणाकडे अपवादात्मक दिसेल. मुस्लीम जगतात काय 
असताना भाईंकडे प्रस्तावनेसाठी गेलो. भाईंनी माझी घडतंय , आयसिस , तालिबानचा धोका कसा आहे, त्याची 
विनंती तत्काळ स्वीकारली आणि आझाद कलामला ९ दखल भाईंनी घेऊन आम्हांला मार्गदर्शन केले. क्लॅशेस 
पानांची प्रस्तावना लिहिली . आझाद कलामांबद्दलचा केवळ ऑफ सिव्हलायझेशन या पुस्तकात काय मांडणी केली 
आदरच नाही तर त्यांचे व्यक्तिमत्त्व योगदान आणि आहे... या बद्दलचं अचूक तपशील भाईंनी शिकवला. 
आक्षेपांचे खंडन भाईंनी ज्या पद्धतीने केले ती वाचून मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ घेत असलेली भमिका 
त्यांचा अचाट अभ्यास , मांडणी आणि काळसुसंगततेचे योग्य की अयोग्य हे तपासण्याची हक्काची जागा म्हणजे 
दर्शन या प्रस्तावनेतून होते . असेच माझ्या मुस्लीम समाज भाई! हमीद दलवाई स्टडी सर्कल ची स्थापना भाईंच्या 
- व्यक्ती विचार साहित्य या पुस्तकासही त्यांची प्रस्तावना हस्ते झाली . अलीकडच्या काळात तलाक प्रश्न ऐरणीवर 
लाभली आहे . माझ्यासाठी जे भाईंनी केलं तेच होता . न्यायालयाने निर्णय दिला आणि शासनाने कायदा 
अनेकासाठी केल. मला डॉ . अभिजित वैद्य याचेविशेष करावा अशी सूचना केली. शासन कायदा आणणार आहे हे 
आभार यासाठी मानायचे आहेत की , त्यांनी भाईंनी समजल्यानंतर आम्ही पंतप्रधान व इतर पक्षांच्या नेत्यांना 
लिहिलेल्या प्रस्तावनेचे एक स्वतंत्र पुस्तक प्रकाशीत केले भेटन निवेदन देण्याचे ठरवले. त्या निवेदनाचा मसुदा घेऊन 
आहे आणि राहिलेल्या प्रस्तावनेचे पुस्तक तयार करणार भाईंकडे गेलो . भाईंना विचारले , आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र 
आहेत . 

मोदींना भेटून निवेदन देऊ इच्छितो . तुम्हांला काय वाटते ? 
अनेकांना याची कल्पना आहेच की , मुस्लीम भाई म्हणाले, जरूर भेटले पाहिजे, आम्हांला काय अपेक्षित 
सत्यशोधक मंडळाची स्थापना भाईंच्या घरात झाली. आहे हे त्यांना सांगितलं पाहिजे . तुम्ही भारताच्या 
त्यांनी राष्ट्र सेवादल व अन्य निमित्ताने संपर्कात असणाऱ्या पंतप्रधानांना भेटत आहात . पाकिस्तानच्या नाही . तुम्ही 
मुस्लीम कार्यकर्त्यांना दलवाईंची ओळख करून दिली नरेंद्र मोदींना भेटत नाहीत . देशाच्या पंतप्रधानांना भेटताय . 
आणि महत्त्व ही सांगितले. 

___ या वेळी त्यांनी निवेदनाचा मसुदा वाचून त्यात काही 
बाबुमियाँ बँडवाले हे मंडळाचे अध्यक्ष होते . भाईंना दुरुस्त्या सुचवल्या . दिल्लीला गेल्यावर न्या . राजेंद्र सच्चर 
स्वातंत्र्य सैनिक बाबुमियाँ बँडवाले यांच्याबद्दल नितांत प्रेम यांना भेटण्याचा सल्ला दिला त्यांचा फोन नंबर दिला. आम्ही 
आणि आदर होता. मंडळाच्या स्थापनेनंतर भारत दिल्लीला गेल्यावर सच्चर साहेबांना फोन केला. भाईंनी 
पाकिस्तान युद्ध झाले तेव्हा बाबुमियाँ बँडवाले यांनी आपणास भेटायला सांगितल्याचा निरोप 
आपल्या कुटुंबीयांसोबत रायगडाला जेव्हा जाग येते हे आनंद झाला. त्यांनी आमचे स्वागत केले, पाहुणचार केला. 
नाटक बसवले आणि महाराष्ट्रभर त्याचे प्रयोग केले. या मसुद्यावर चर्चा केली. न्या . सच्चर यांना भाईंबद्दल असणाऱ्या 
नाट्य प्रयोगातून जो निधी जमा झाला तो बँडवाले यांनी नितांत आदराची अनुभूती घेतली. पंतप्रधानांना 
पाकिस्तानशी युद्धात जे भारतीय सैनिक कामी आले भेटण्याच्या आमच्या निर्णयाला अनेकांनी विरोध केला. 
त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यासाठी भारतीय संरक्षण तेव्हा भाई आमच्या पाठीशी होते . तेवढी शक्ती आम्हांला 


७० 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


पुरेशी होती. अलीकडेच मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचा आमच्या प्रेमापोटी , आदरापोटी आम्ही भाईंना 
वर्धापन दिन होता. मुस्लीम सत्यशोधक पत्रिके चा उसंत दिली नाही. त्यांचा , त्यांच्या ज्ञानाचा , मार्गदर्शनाचा 
विशेषांक आम्ही काढणार होतो. यात भाई व बाबा आढाव लाभ घेण्यासाठी त्यांना अजाणतेपणे त्रास दिला . तो त्रास 
यांच्या मुलाखती असाव्यात असे ठरले. त्या प्रमाणे भाईंना भाईंनी आनंदाने स्वीकारला. भाईंना व्यक्तिगत आयुष्यच 
फोन केला आणि समीर - साजिदला पाठवले. ही दीर्घ राहिले नव्हते . तरीही काही छंद भाईंनी जपले होते . वाचन , 
मुलाखत या पत्रिकेत प्रसिद्ध झाली. २१ मार्च रोजी संगीत हे त्यापैकीच . मला पंचवीस / तीस वर्षांपूर्वी, 
मंडळाच्या वर्धापनदिनाचा कार्यक्रम होता. या दिवशी भाईंबरोबर कॅम्पातल्या कॅपिटल थिअटरमध्ये नसिरुद्दिन 
सकाळी भाईंचा फोन आला. मला या कार्यक्रमाला येण्याची शाह यांचा खंडहर हा चित्रपट पाहण्याची संधी मिळाली . 
इच्छा होती पण आजारी आहे. येता येणार नाही . आम्हाला सिनेमा झाल्यानतर त्या बद्दलचे बारकावे त्यानी सागितले. 
यावेळी भाईंच्या आजाराची कल्पना नव्हती. त्यांच्या या आपण पाहिलेला सिनेमा आणि भाईंनी पाहिलेला तोच 
झुंजीची कल्पना नव्हती . पण भाईंनी आमचा सिनेमा किती वेगळा होता. हे नंतर समजले . 
वर्धापनदिनाचा कार्यक्रम लक्षात ठेवला होता. एका आमच्यावर खरे उपकार आहेत ते डॉ . अभिजित वैद्य 
आठवड्यातच पुढे हे घडणार आहे याची आम्हांला आणि कुटुंबीयांचे. त्यांनी भाईंची काळजी घेतलीच शिवाय 
कल्पना नव्हती. आम्ही भाईंना बोलावले किंवा भाईंकडे भाईंचा भला मोठा सामाजिक - राजकीय परिवार 
जायचे ठरवले तेव्हा भाईंनी आम्हांला साथ दिली. त्यांच्या सांभाळला. भाई हे एक व्यक्ती नव्हतेच ते स्वतः एक चळवळ 
घरी त्यांनी थरथरत्या हातांनी बनवलेला चहा घेताना होते . त्यांचा परीघ विस्तीर्ण होता. या परिघाला खरचटू नये 
आपण किती भाग्यवान आहोत याची जाणीव होत होती . याची काळजी या कुटुंबाने घेतली. भाईंच्या आजारपणाची 
पण भाईंसाठी हे अंगभूत वैशिष्ट्ये होते . हा अनुभव गांभिर्यता लक्षात येऊन सुध्दा डॉक्टरांनी ही परिस्थिती 
अनेकांचा आहे. 

ज्या धैर्याने सांभाळली ते नावाजण्यासारखे आहे. भाई 
माझ्याप्रमाणेच इतरही कार्यकर्त्यांना आलेला आयसीयुमधे असताना डॉ . अभिजित आपल्या इतर 
अनुभव म्हणजे भाईंबरोबरचा प्रवास . मी भाईंसोबत मुंबई , रुग्णांच्या तपासणीला जाताना पाहिले. भाई जाण्यापूर्वीचा 
चिपळूण , नगर , बीड , नांदेड , गोवा अशा अनेक एक महिना डॉक्टरांनी कसा सांभाळला असेल याची 
ठिकाणांचा प्रवास केला. या प्रवास काळात अनुभवलेले कल्पना करता येणार नाही. अंतिम दिवशी तर ते अनेक 
भाई , अनेकांसाठी जीवनातील उपलब्धी ठरले आहे. कार्यकर्त्यांना धीर देत होते . ही अचाट शक्ती येते कुठून ? 
भाईंचे वाचन , विश्लेषण , स्मरणशक्ती , त्या त्या विषयातील भाईंची इहवादी मूल्य , विवेकवाद हा डॉक्टरांनी जपला 
ज्ञान , विविध व्यक्ती , गाव , संघटना या बद्दलचा तपशील ते आहे तो त्यांच्यात पूर्णतः उतरला आहे. हा भाईंचा वैचारिक 
सांगायचे. भाईंची विनोदबुद्धी फारच मार्मिक . विनोदातूनही वारसा मूर्तरुपात अभिजितकडे आहे. याचा आम्हांला 
ते अंतर्मुख करायला भाग पाडायचे. इतरांच्या मर्यादा , सार्थ अभिमान वाटतो. यातील काही वैशिष्ट्ये आम्हीही 
उणिवा समजून घेऊन त्यांच्यावर प्रेम करणारे भाई, आचरणातून नक्कीच दाखवू . 
अनेकांना सामावून घेत असत . भाई म्हणजे खरोखरच भाईंना आपल्या कुटुंबीयांबद्दल प्रेम आणि आदर 

ता ज्ञानकोश... आणि परिवर्तनवादी विचाराचे होता. मी भाईंना एका कार्यक्रमासाठी घेऊन गेलो होतो. 
व्याकरण उमजलेले नेते व कार्यकर्ते होते. समाजवादी कार्यक्रम संपल्यानंतर भाईं म्हणाले , तू मला फक्त 
अध्यापक सभेतील मासिक निबंध वाचनाच्या वेळी त्यांची स्वारगेटपर्यंत सोड. मी तेथून रिक्षाने जाईन , तुला उलट्या 
उपस्थिती त्या त्या विषयाला न्याय देणारी व वेगळा दिशेला जायचय . मला फक्त एक मदत कर. मला येथे कुठे 
दष्टिकोन देणारी असत . इतरांच्या प्रतिक्रिया ऐकल्यानंतर खेळण्याचं दकान असेल तर पहायचय ... सोहीलला 
ते प्रत्येकाच्या प्रतिक्रियेबद्दल टिपणी देऊन नाटकाची तयारी करायची आहे आणि त्याला खेळण्यातला 
वस्तुनिषटपणा कसा असावा हे सूक्ष्मपणे नोंदवत असत. पिस्तूल हवय. आम्ही पाच सात दुकाने शोधली पण हवे तसे 
खऱ्या अर्थाने ते लोकशिक्षक होते. फुले, शाहू आंबेडकर पिस्तूल मिळाले नाही. हे पिस्तूल मी घेऊन येतो असे मी 
यांच्या विचारांचे वाहक होते . 

सोहीलला सांगितले पण मला तसेच पिस्तूल न घेता जावे 


_ पुरोगामी 

जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


७१ 


लागणार याचे दुख त्यांना होत होते . गृहराज्यमंत्री पद जीवन ध्येय म्हणून बांधून घेतले होते. माझ्यादृष्टीने भाऊंनी 
भूषवणारे भाई खेळण्यातले पिस्तूल मिळाला नाही म्हणून भाईंना केलेलं हे अनोखे अभिवादन होते . 
दुखी: झाले. हा अनुभव मानवातील संवेदनशीलता किती डॉ. अभिजित वैद्य यांचे शालेय वर्ग शिक्षक आणि 
उंचीची असते हे दाखवणारा व ती संवेदनशीलता भाईंच्या साहित्यिक डॉ . न. म. जोशी यांनी आदरांजली सभेत 
व्यक्तिमत्त्वात कशी शोभते हे दाखवते . 

भाईंद्दल आठवण सांगितली. भाईंचा समतावादी आणि 
डॉ . रामचंद्र गुहा यांनी मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वंचितांच्या समान संधीवादी अनुभव सांगितला. त्यांनी 
हे पुस्तक लिहलय . त्यात त्यांनी हमीद दलवाईंचा समावेश कविवर्य बा . भ . बोरकर यांची देखणे ते चेहरे... या 
केलाय . ही बातमी देताना, जो आनंद मी भाईंच्या कवितेच्या काही पंक्ती ऐकवून त्या भाईंना कशा लागू 
आवाजात पाहिला तो शब्दात मांडता येणारा नाही . हे पडतात हे दाखवले . पण जोशी सरांनी या कवितेचे शेवटचे 
पुस्तक मला हवं आहे. पुण्यातील डेक्कनवर पॉप्युलर कडवे ऐकवला नव्हते , जे या प्रसंगी जास्त चपखल होता. ते 
किंवा इंटरनॅशनलमध्ये मिळेल. माझ्यासाठी हे पस्तक असे.. 
विकत घेऊन ये. मी तुला पैसे देतो. मी ते पुस्तक घेतले . देखणा देहांत तो , जो सागरी सूर्यास्तास , 
भाईंना दिले . मी म्हणालो , भाईं हे पुस्तक माझ्याकडून अग्नीचा पेरून जातो रात्रगर्भी वारसा. 
तुम्हाला भेट द्यायचय . भाई म्हणाले , हे पुस्तक विकत 
घेण्याचा आनंद मला हवाय तो आनंद त का हिरावन 

__ भाईंचा देहांत असाच देखणा आहे. आज फॅसिस्ट 
घेतोस ? माझ्याकडे उत्तरासाठी शब्द नव्हते . पण 

मानसिकता, जागतिकीकरण , जमातवाद, अराजकता , 
योगायोगाने भाईंकडे मला देण्यासाठी सुट्टे पैसे नव्हते . 

विषमता वाढत आहे. संविधानात्मक मूल्यांची हेटाळणी 
याचा मला आनंद झाला. पण भाई त्यांच्या खोलीत गेले 

होताना दिसत आहे. भारतात आणि जगात दहशतवाद 
आणि चेकबुक आणले. त्यावर रक्कम न लिहिता सही 

वाढत आहे. एकूणच मानवतावादासमोर मोठे संकट आणि 
करून तो कोरा धनादेश मला दिला. हा धनादेश मी बँकेत 

आव्हान उभे आहे. भाई शेवटपर्यंत या विषयावर चिंतन 
टाकला नाही. तो कोरा चेक अजूनही जपून ठेवलाय . 

करीत होते. ती चिंता व्यक्त करीत होते . या विषयावर बोलत 
भाईंची आठवण म्हणून . 

होते. कार्यकर्त्यांना सावध करीत होते . त्यांचे हे विचार 
४ एप्रिल रोजी राष्ट्र सेवादलाचे निळू फुले 

आमचा अग्नी आहे . येऊ घातलेल्या अंधारात उजेड 
सांस्कृतिक खुले सभागृहात भाईंना आदरांजली 

दाखवणारा आहे. आशावाद देणारा आहे अन् अराजकता 
वाहण्यासाठी गच्च भरले होते . या दिवशी सकाळी मा . 

संपवणारा आहे . म्हणून त्यांचा देहांत मानवासाठी वरदान 
पन्नालाल सुराणा यांचा फोन आला. नळदुर्गला आयोजित 

आहे. देखणा आहे. भाई आजच्या स्थितीत आपल्यासोबत 
कार्यक्रमात हिंद मुस्लीम ऐक्य या विषयावर मी शिबिरात 

असायला हवे होते पण आपण हतबल होण्याचे कारण नाही 
बोलण्यासाठी हा फोन होता . मी विचारले , भाऊ आज 

कारण भाईंचेविचार आपल्यासोबत आहेत . 
भाईंची आदरांजली सभा आहे तुम्ही येणार ना ? भाऊ 

भाईंच्या अंत्यविधी नंतर मी घरी आलो. तेव्हा माझे 
म्हणाले, मी मध्यंतरी भाई आजारी असताना भेटून आलो. 

पोस्ट बॉक्स पाहिले . त्यात एक पोस्टाने आलेले पाकीट 
डॉक्टर म्हणाले तुमचंही वय झालय आता हा प्रवासाचा 

पाहिले . हे पाकीट भाईंनीच पाठवले होते. त्यात त्यांनी 
त्रास घेऊ नका . पण हेच भाऊ प्रवास करून नळदूर्गला 

बदललेल्या घराचा पत्ता पाठवला होता . कांचन गल्लीतला... 
श्रमछावणी शिबिराची तयारी करायला त्याच दिवशी गेले 
होते. भाई - भाऊ यांनी समता - समाजवादी चळवळीला 


पुरोगामी 


वार्षिक वर्गणी तसेच जाहिराती संबंधी चौकशी व व्यवहारासाठी 
संपर्क - रमाकांत सोनवणी : मोबाईल - ९५०३७५३०४५ 


७२ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


सूर्य पाहिलेला माणूस! - शरद जावडेकर 


OTनुकूल परिस्थितीत एखाद्या विचाराची पताका चेष्टेचा विषय झाले होते. भले भले स्वत : ला समाजवादी 

जखांद्यावर घेणे सोपे असते व असे अनेक म्हणवून घेण्याचे टाळत होते . पूर्वी स्वत: ला समाजवादी 
असतात ; पण प्रतिकूल परिस्थितीत विचाराच्या निष्ठेची म्हणवून घेणारे अर्थशास्त्राचे अध्यापक नेते 
खरी परीक्षा असते ! लोकांच्या उपेक्षेची, चेष्टेची पर्वा न जागतिकीकरणाची भलावण करू लागले होते ! या संपूर्ण 
करता , त्याही परिस्थितीत आपला विचार जनतेला पटवून प्रतिकूल परिस्थितीत भाई भक्कमपणे उभे होते , ते म्हणत 
देण्याची धडपड करणारे फार थोडे असतात, भाई त्यातले होते , होय , मी समाजवादी आहे व जागतिकीकरणाचे 
एक होते भाई द्रष्टे होते ! द्रष्टा माणूस काळाच्या , धोरण धोकादायक आहे! । 
वर्तमानाच्या पुढे बघतो! त्यामुळे प्रतिकूल वर्तमानात भाई एका बाजूला ८० - ९०च्या दशकातील नव्या 
अढळपणे उभे राहिले. म्हणूनच भाईंना सूर्य पाहिलेला आर्थिक सुधारणांमुळे मध्यमवर्ग , उच्च मध्यमवर्ग यांना 
माणूस असेचम्हणावे लागेल . 

करियरच्या नव्या संधी प्राप्त होत होत्या . दुसरीकडे 
१९७७ ला आणीबाणीनंतर पुलोद व जनता पक्षाचा चंगळवादाची संधी मध्यमवर्गीयांना खुणावत होती . 
प्रयोग केला गेला ; परंतु अंतर्गत मतभेदामुळे हा प्रयोग त्यामुळे बोलका उच्च मध्यमवर्ग खा - उ - जा च्या प्रेमात 
अयशस्वी झाला व त्याचे खापर मात्र प्रसार माध्यमांनी व पडला होता. प्रसार माध्यमे , कम्युनिस्ट व समाजवादी 
जनसंघाने समाजवाद्यांवर फोडले . राजकीय मुत्सद्देगिरीचा काही गट सोडून सर्वच राजकीय पक्ष , खा - उ - जा चे 
अभाव, बोलघेवडेपणा व व्यक्तिवाद यामुळे समाजवादी समर्थक झाले होते . अशा संपूर्ण प्रतिकूल परिस्थितीत 
चळवळ व नेते बदनाम झाले व त्यांना बदनाम केले गेले . एकाकीपणे भाई सांगत होते , ही नवी धोरणे बेकारी व 

सन १९८० -८५ च्या काळात साम्यवादाचा मोठा विषमता वाढवतील , शेतीवर अरिष्ट येईल , शिक्षण , आरोग्य 
गड USSR ढासळला ! गोर्बाचेव्ह यांच्या गाल्सनोस्त व यांच्या समस्या गंभीर होतील , कल्याणकारी राज्य कल्पना 
पेरेस्त्रोईका मुळे साम्यवादाच्या विचारासमोरच प्रश्नचिन्ह मोडीत निघेल , जीवनाचेच बाजारीकरण होईल . 
उभे राहिले गेले. चीनने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण ८० २५ वर्षांपूर्वी भाई जे सांगत होते ते आत्ताचे वास्तव 
च्या दशकात स्वीकारले . स्वत: ला साम्यवादी , समाजवादी आहे व याच समस्यांनी भारतीय समाजाला आज घेरले 
म्हणविणाऱ्या देशांतच प्रचंड उलथापालथ होत होती. या आहे. शेतकऱ्यांचे मोर्चे व आत्महत्या भाईंच्या द्रष्टेपणाचे 
पार्श्वभूमीवर अमेरिका, युरोपातल्या भांडवलशाही देशांनी द्योतक आहे! समाजवादावर अविचल निष्ठा हेच भाईंच्या 
समाजवाद संपला , भांडवलशाहीला पर्याय नाही अशी व्यक्तिमत्त्वाचे मोठे वैशिष्ट्य होते . 
हाकाटी देण्यास सुरुवात केली व जागतिकीकरणाचे वारे जागतिकीकरणाचे धोरण १९८५ मध्ये राजीव गांधी 
जगभर विना अडथळा वाहू लागले ! End of Ideology, पंतप्रधान असताना सौम्य प्रमाणात भारतात आले व 
End of History . The Third Wave यांसारख्या मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असताना १९९० मध्ये आर्थिक 
संकल्पनांनी उच्च मध्यमवर्गीय व प्रसारमाध्यमांच्या मनाचा धोरणांची दिशाच बदलली गेली . त्यानंतर जवळजवळ 
ताबाच घेतला होता. 

१० - १५ वर्षांनंतर २०००च्या दशकात जगातील अनेक 
____ जनता पक्षाच्या प्रयोगामुळे समाजवादी आधीच देशांत जागतिकीकरणाच्या विरोधात कामगार , विद्यार्थी, 
बदनामच झाले होते व जागतिक आर्थिक बदलामुळे शेतकरी, मध्यमवर्ग उघडपणे रस्त्यावर येऊ लागला व 
साम्यवादाच्या वैचारिक अधिष्ठानाला आव्हान मिळाले भांडवलशाही विरोधी आवाज उठवू लागला आहे . 
होते. त्यामुळे ८० व ९०च्या दशकात समाजवाद विरोधी त्याला जोडून युरोप व अमेरिका येथील अनेक 
वातावरण भारतात व जगात तयार झाले होते. समाजवादी 


_ पुरोगामी 

जनगणना 


मे - जून २०१८ 


७३ 


अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांनी जागतिकीकरण विरोधी पगारवाढ , नोकरभरतीसाठी नाही! हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत 
भूमिका घेतल्या . IMFच्या माजी संचालक Chrirtin व ते प्रश्न सोडविणाऱ्या अनेक संघटनाही आहेत . 
Legarde जागतिक बँकेचे माजी सल्लागार Joseph शिक्षणक्षेत्रातल्या सर्व समस्यांचे मूळ भारतातील 
Stiglitz , Thomas Piketty, Anthony शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाच्या धोरणात आहे. तकलादू 
Atkinson यांनी जागतिकीकरणाच्या धोरणाबद्दल प्रशासकीय बदलात न जाता , शिक्षणाच्या 
नापसंती व्यक्त केली. अमेरिकेत बर्नी सँडर्स यांनी जागतिकीकरणाच्या धोरणात बदल घडवून आणणे हे 
लोकशाही समाजवादाची उघड भूमिका घेतली. तर आपले ध्येय आहे. अशी स्पष्ट मांडणी भाई करायचे. या 
इंग्लंडमध्ये जेरीमी कॉर्बिन यांनीही समाजवादाचा नारा विचाराला जनतेचा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही . 
दिला . हे सर्व २०००च्या पहिल्या व दुसऱ्या दशकात याला भाई शिवाजी महाराजांचे उदाहरण द्यायचे. एका 
घडत होते . 

टप्प्यावर महाराजांनी मोगलांना सर्व किल्ले दिले होते ; पण 
पण भाईंनी हा धोका ९०च्या दशकातच ओळखला निराश न होता , पुन्हा स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रचली . 
होता. हे धोके भाई प्रत्येक ठिकाणी तेव्हा मांडत होते ; पण आपलेही असेच आहे! 
भाईंची उपेक्षा झाली. समाजवादाला कालबाह्य मानले भाईंनी भारतातील शिक्षण चळवळीला एक 
गेले ; पण आज जगात अनेक देशांत जनतेचा क्रांतिकारक दिशा दिली हे मात्र निश्चित आहे . पँथर ते 
जागतिकीकरणाला विरोध संघटित होत आहे! भाईंचा नक्षलवादी ऐक्य हा भाईंनी गेले ३० - ३५ वर्ष सतत 
द्रष्टेपणा यात जास्त उठून दिसतो. अखिल भारतीय सांगितलेला विचार आहे . ल. सा . वी . काढून एकत्र आले 
समाजवादी अध्यापक सभेची स्थापना करताना भाईंनी पाहिजे असा आग्रह भाई सतत धरत होते . याची यथेच्छ 
समाजवादी हा शब्द आग्रहाने नावात अंतर्भूत केला टिंगल टवाळी केली गेली आहे ; पण आज मोदी च्या रूपाने 
होता . जागतिकीकरणाच्या परिप्रेक्षात , नव्या आर्थिक व उभा राहिलेला फॅसिझम चा धोका हा पुरोगामी 
राजकीय बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाच्या प्रश्नाची चळवळीतील फाटाफुटीची परिणती आहे हे वास्तव आहे. 
मांडणी करणारे भाई हे महाराष्ट्रातील व भारतातील पहिले रा. स्व . संघाच्या धर्मांधतेला उत्तर देण्यासाठी भाईंनी 
कृतिशील विचारवंत होते असे म्हणायला हरकत नाही. सांगितलेल्या मार्गाने जाण्याशिवाय पर्याय नसणार हेही 
के . जी . ते पी . जी . सर्व शिक्षण समान , मोफत व खरेच आहे ! 
गुणवत्तापूर्ण मिळाले पाहिजे हा भाईंचा नारा मार्क्सच्या गांधी - आंबेडकर हे भारतीय राजकारणातील एक 
जागतिक कामगारांनो एक व्हा ! यासारखा क्रांतिकारक मोठे द्वैत आहे. गांधी - आंबेडकरांचे संघर्ष प्रचंड झाले . 
आहे . 

बाबासाहेबांनी गांधी व गांधीवादावर कठोर तर्कशुद्ध टीका 
संपूर्ण मोफत शिक्षण ही संकल्पना सुरुवातीला केली आहे. त्यामुळे पूर्वी व आजही गांधी आपले शत्रू क्रमांक 
अनेकांना पटत नव्हती! अशक्यप्राय वाटत होती ! भाई एक असे अनेकांना वाटतात! पण आज ६० - ६५ वर्षांचे 
आपल्या भूमिकेवर ठाम होते ! फार उशिरा All India पाणी पुलाखालून वाहून गेल्यावर गांधी - आंबेडकर 
Forum For Right to Educationचे प्रवर्तक संबंधांचा तटस्थपणे विचार करणाऱ्या चळवळीची गरज 
अनिल सद्गोपाल यांनी भाईंचा संपूर्ण मोफत शिक्षणाचा आहे. म्हणून भाईंनी गांधी - आंबेडकर विवाद आवश्यक 
मुद्दा कृतज्ञतापूर्वक स्वीकारला. मोफत , समान व आहे का ? असा मुद्दा मांडून या थोर व्यक्तिमत्त्वांची विरोधी 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे चार शब्द फ्रेंच राज्यक्रांतीतील व साम्य स्थळे शोधून नव्या परिप्रेक्षात या महापुरुषांना 

य , समता व बंधुता या शब्दांसारखे भारावून समाजासमोर ठेवले आहे! महाराष्ट्राच्या व भारताच्या 
टाकणारे आहेत. 

चळवळीला एक नवी दिशा देण्याचा भाईंचा हा प्रयत्न होता 
शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या इतर संघटनांपेक्षा अ. व या बदलाचे चित्र अलीकडेच दिसून आले आहे. 
भा . समाजवादी अध्यापक सभेचे वेगळेपण भाई बाबासाहेबांचे नातू मा . बाळासाहेब आंबेडकर यांनी 
नेमकेपणाने सांगायचे की , आपली चळवळ बहुजनांच्या 
शिक्षणहक्काची आहे , शिक्षकांच्या व सेवकांच्या सूर्य पाहिलेला माणूस !... पान क्र . ८४ वर 


७४ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
जनगणना 


संविधान - समाजवाद आणि भाई वैद्य यांचा अमर अनुबंध! 

डॉ . श्रीपाल सबनीस 


सामाजवादाची चळवळ आणि नेते क्रमाक्रमाने जागतिकीकरणाचा त्यांनी तह - हयात विरोध केला. 

काळाच्या आड जात असताना भाई वैद्य मी धुळ्याच्या विद्यावर्धिनी महाविद्यालयाचा प्राचार्य 
यांच्यासारखे तपस्वी व व्रतस्थ समाजवादी, डॉ . लोहिया - असताना भाईंना व्याख्यानासाठी निमंत्रित केले होते . त्या 
जयप्रकाश - एस . एम . जोशी - ना . ग. गोरे - प्रा . ग . प्र . भाषणातही त्यांनी सप्रमाण जागतिकीकरणाच्या नव्या 
प्रधान , यांचा समृद्ध वारसा स्वत : च्या निष्ठेने पेलुन नेत संकटाचा विरोध केला होता . 
होते . त्याच्या भूमिकेच्या रूपाने महाराष्ट्रासह बिहार - साने गरूजी प्रणित साधना च्या अग्रलेखात त्याच 
उत्तरप्रदेश - उत्तर भारतीय समाजवाद्यांसाठी समाजवादी जा 

वादा जागतिकिकरणाबाबत समर्थन केल्याचे वाचून भाई 
विचार व कृतीचा आधार होता. कारण भाई वैद्य म्हणजे संतापले होते व त्यांनी कडक शब्दात संपादकीयाचा 
चालते - बोलते -लिहिते समाजवादी विद्यापीठ होते . पंचनामा करणारे पत्र पाठवण्याची आठवण डॉ अभिजित 
भाईंच्या मृत्युने समाजवादी भारताचे प्रचंड नुकसान वैद्य यांनीच सांगितली. 
झालेय . 

वसंत बापट व नानासाहेब गोरे यांनी भाईंच्या 
__ भाईंच्या मृत्यूनंतरची पुण्यातील श्रद्धांजली सभा विरोधात भमिका घेऊन समाजवादी वर्तनातील संघर्ष 
सुमारे चार तास चालली . त्यातील शोकात्म भाषणे विविध उजागर केला उभ्या भारत देशात भाईंच्या भमिकेला 
जाती - धर्माच्या कार्यकर्त्यांनी - पदाधिकाऱ्यांच्या हृदयातून सुसंवादी समांतर भमिका फक्त चंद्रशेखर मांडत होते . 
उमटली. 

आज जागतिकीकरणामुळे चंगळवाद व भांडवलशाही 
ताडीवाला रोडच्या या अत्यत गरिब मुस्लीम दलित संस्कतीचे अतिकमण वादन सर्व उपेक्षित समाजघटकांची 
वस्तीच्या चौकातील श्रद्धाजली सभा विठ्ठल गायकवाड , सर्वार्थाची शोकांतिका वाढत आहे. तेव्हा भाई वैद्य यांचा 
दादासाहेब सोनवणे व लताताई राजगुरुनी आयोजित गरिबांचा कळवळा व त्यांच्या कैवारातील भमिका अधिक 
केली. त्यात माझ्यासह डॉ . अभिजित वैद्यही सहभागी होत . महत्त्वाची ठरू लागले 
रात्रीच्या वेळी शेळ्या व दारुडे सभेच्या मध्यातून ओरडत - 

भाईच्या जिवंतपणी बिहारसारख्या प्रांतातील 
जात होते , पण रस्त्यावरच्या माणसात रमलेल्या भाईंना . 
रस्त्याच्या साक्षीनेच श्रद्धांजली अर्पण केली गेली. . 

" खेड्यात भरलेल्या शिबिर - परिसंवादामधून त्यांच्या 

• नावाचा जयजयकार होत होता. आज त्यांच्या मृत्यूनंतर मी 
झोपडपट्टीधारकांना पास देण्याचे काम - सुविधा पुरविण्याचे , 

4 राधानगरी - कोल्हापूर भागात व्याख्यानांसाठी गेल्यावर 
काम भाईंनी केल्याचेऋण त्या सभेतील वक्ता सांगत होता. 

भाईंच्या श्रद्धांजलीचे बोर्ड लागलेले पाहिले . भाईंचा 
रेल्वेच्या पुलासाठी भाईंनी केलेले प्रयत्न आणि त्यांच्या 

समाजवाद राधानगरी - लातुर - नांदेड ते बिहारपर्यंत 
गृहमंत्रीपदाच्या काळात पोलिसांची अर्धी चड्डी जाऊन , 

पोचल्याच्या साक्षी त्यांच्या वैचारिक भूमिकेचे मूल्य सिद्ध 
फुलपँटचा घेतलेला निर्णयही वक्ते सांगत होते . 

करणाऱ्या आहेत . 
खराखुरा समाजवाद झोपडपट्टीच्या माणसाच्या 

पुण्याच्या शोकसभेत बाबा आढाव यांनी भाईंच्या 
कैवारातूनच उभा राहतो . या सत्याची जाणीव भाई वैद्यांच्या 

भूमिकेचेमहत्त्व सांगितलेच, पण विलास वाघ यांनी भाईंच्या 
झोपडीच्या आत्मियतेतून सिद्ध होते . 

रूपात त्यांना बुद्धाचे दर्शन घडल्याचे सांगणे ; बुद्ध धम्म 
___ भाई लोकशाही समाजवादाचे कट्टर कैवारी 

। आणि समाजवादाचा अनुबंध सिद्ध करणारे आहे. भाईंचे 
असल्याने या संदर्भात त्यांनी किंचितही तडजोड केली 

कला कतृत्व असे बहुआयामी आहे , म्हणून तर त्यांच्या 
नाही, म्हणूनच जागतिकीकरणाच्या नव्या वरवंट्याखाली मो . 

ला गोतावळ्यात मुस्लीम , दलित , कोळी - माळी - बौद्ध - 
भारतीय दीन - दलित आदिवासी मजूर गरिबाचेहोणारे दमन विश्चन गोरगरिबांचा ठसा कायमचा उमटला 
त्यांनी ओळखले आणि पोटतिडकीने अभ्यासाच्या बळावर 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


७५ 


भाईंचे जीवन सततच्या प्रबोधन व संघर्षाच्या भाईंच्या पत्नीचेनिधन झाल्यावर त्यांना एकटेपणा 
रणधुमाळीत गेलेय . लोकशाही समाजवादाच्या केंद्राभोवती जाणवत असणे स्वाभाविकच पण तरीही भाईंचे कार्यक्रम 
त्यांनी सर्व पुरोगामी चळवळींचा गोफ गुंफुन देशाच्या व सतत चालत . त्यांचा प्रवास महाराष्ट्राच्या दऱ्या 
विश्वाच्या कल्याणाचे स्वप्न पाहिले . 

खोऱ्यापर्यंत तर होताच , पण राज्याचा भू 
तरुण वयात स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा अनेक वेळा भाई भारताच्या कानाकोपऱ्यात प्रबोधनाच्या 
स्विकारून त्यांनी तह - हयात समाजवादी निष्ठा जपली. ध्यासाने जात असत . 
स्वत : चा बुद्धीवाद, व्यक्तीवाद किंवा राजकीय अंधश्रद्धेत अलिकडे त्यांची अँजोप्लॅस्टी झाली होती. डॉ . 
तसेच स्वार्थवादात काळवंडू दिला नाही. अभ्यासाच्या अभिजीत व त्यांच्या डॉक्टरांनी प्रवास व कार्यक्रम यावर 
बळावर , स्वतंत्र भूमिकेतून भाईंनी संघपरिवार आणि इतर बंधने घातली , पण भाई पुण्यात कार्यक्रमाला जात . 
सर्वच विरोधकांचा विरोध निष्ठापूर्वक केला . समाजवादी आठवड्यातून २ - ४ कार्यक्रमाच्या बातम्या झळकतच! 
वर्तुळातील मतभेद दु: खकारकच होते , पण भाईची भाईचे विचार ऐकणे - वाचणे हा ज्ञानात्मक आनदाचा 
सत्यनिष्ठा इथेही ठाम राहिली . 

सोहळा असे . समाजाच्या बहुसंख्याक उपेक्षित घटकांना 
भाईंचा समाजवाद लिबरल होता. अनेक भाईंचा आधार वाटे. त्यांचा उमाळा दाटून येत असे . 
समाजवादी दांभिक व स्वार्थी निघाले . काही भाईंच्या श्रद्धांजलीची सभा आटोपून घरी परत 
समाजवाद्यांनी कर्मठपणा जोपासला, काहींनी समाजवादी येताना रिक्षावाल्याने भाईंच्याबद्दल व्यक्त केलेला कळवळा 
बुद्धीवाद जोपासला , पण माणूसकीला पारखे होते. कोरडे मी विसरू शकत नाही. समाजवादी नेत्यांच्या चारित्र्याची 
ठणठणीत होते . 

ही रिक्षावाल्याची प्रेमाची पावती सर्वोच्च प्रमाणपत्र आहे . 
भाई वैद्य अंत: करणाने शुद्ध व मायाळू होते , आणि भाईंचे इंग्रजी वाचन व आकलन कमालीचे गौरवास्पद 
बुद्धिवादाने ते तर्कशुद्ध व सत्यनिष्ठ होते , म्हणूनच मृत्यूच्या होते. माझ्या सेक्युलॉरिझम: प्रबोधनाचा मानदंड या 
दिवसापर्यंत त्यांना वेगवेगळ्या जनप्रवाहातून कार्यक्रमांचे पुस्ताच्या प्रकाशनाला भाईंना मी १९९६ मध्ये धुळ्यात 
निमंत्रण येत असत आणि भाई वैद्य कसलीही अडचण न निमंत्रित केले होते . त्यांचा या विषयावरील अभ्यास अत्यंत 
दाखवता प्रत्येक कार्यक्रमाला आनंदाने जाऊन, विषयाला प्रगत असल्याचे सर्वांनाच जाणवले . भाईंनी मला नंतर पत्र 
व संबंधितांना समर्थन्याय देत असत . 

पाठवून सेक्युलॅरिझमच्या विविध अवस्थांचे मी केलेले 
___ माझ्या माहितीनुसार भाईंच्या आयुष्यातील १५ विश्लेषण पूर्णत : नवे असून सर्वधर्मसमभाव , 
मार्च २०१८ चा ललिता श्रीपाल सबनीस यांच्या धर्मनिरपेक्षता , निधर्मी, धर्माचा विलय व इहवाद या स्टेज 
पस्तकाचा प्रकाशन सोहळा हा शेवटचा कार्यक्रम ठरला. आहेत ते पर्यायी अर्थाचे शब्द नव्हेत . या माझ्या मांडणीचा 
भाईंनी ललिताचा व माझा यथार्थ असा गौरव केला. त्यांनी लिखित गौरव केला. तसेच इंग्रजी ग्रंथातही अशी 

डॉ . पी . डी . पाटील . भाग्यश्रीताई पाटील यांच्यासह मांडणी नसल्याचेत्यांनी सांगून माझ्या भूमिकेचे मूल्य स्पष्ट 
मसाप सभागह गच्च भरले होते. भाईंना कॅन्सर झाल्याचे ९ कल . माझा आत्मावश्वास वाढला. 
मार्चलाच समजले होते . पण भाईंनी ही गंभीर बाब भाई वैद्य समारंभ - सोहळ्यात संबंधित व्यक्तीचा 
आम्हाला कणाला सांगितली नाही. कार्यक्रमाला येण्यास गौरव करण्यात पान्हा चोरत नसत पण पुस्तकात किंवा 
टाळाटाळही केली नाही. खणखणीत आवाजात उभे राहन भाषणात जर त्यांना चूक जाणवली तर वडिलकीच्या व 
त्यांनी ललितासह पुस्तकाला व श्रोत्यांना न्याय दिला . अभ्यासाच्या बळावर ते स्पष्टपणे मर्यादा दाखवत असत . 
कॅन्सरसारखा रोग पोटात घेऊन भाईंनी मत्यच्या पण त्यात कटूता नसे. आक्रमकपणा किंवा तर्कटपणा 
सावलीत असताना मला व ललिताला आशिर्वाद दिला. नसायचा. त्यामुळे कविता ते वैचारिकता अशा व्यापक 
माणसाच्या मनाची ही लांबी -रुंदी त्यातील सद्भावनेमुळे वाङ्मयाच्या सांस्कृतिक प्रवाहातील शेकडो कार्यक्रमांना 
किती मल्यात्मक बनते याची प्रचिती आम्ही घेतली. भाई वैद्य आत्मियतेने हजेरी लावून कार्यक्रमाची मूल्यात्मक 

हजारो लोक भाईवर व त्यांच्या भमिकेवर प्रेम उंची व शोभा वाढवत असत . नव्या - जुन्या सर्व वयोगटात 
करीत हेच त्यांच्या जगण्याचे टॉनिक होते आणि भाइ सास्कृतिक नायक म्हणूनच रूजल . 
जगण्याचा खरा अर्थही होता. 

भाईंना बहुजन समाज आपला - मानतो. कम्युनिस्ट 
व समाजवाद्यांचे कधीच जमले नाही. पण कॉ . कुमार 


७६ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


शिराळकर ते कॉ . अजित अभ्यंकरांपर्यंतच्या सर्व उजव्या - कल्याणकारी ध्येयवादातून जन्माला आला होता. 
डाव्या साम्यवाद्यांना भाई वैद्य हक्काचे व जवळचे वाटत . शिक्षणाच्या मुलभूत हक्कासंबंधीचे भाईंनी केलेले 
कसबे- कांबळे तर भाईंच्या गोतावळ्यातील जवळचे होते . जनजागरण अगदी वर्तमानातील ज्वलंत प्रश्नावरचे 
वाहरू सोनवणे पासून श्रीपाद भालचंद्र जोशी पर्यंतचे सर्व आंदोलन आहे. म्हणन तर त्यांच्या मत्यच्या दिवशी व 
प्रवाहातील सुधारणावादी , क्रांतीवादी , पुरोगामी , सलगपणे समाजवादी अध्यापक सभेने पूर्वनियोजित 
साम्यवादी , फुलेवादी , बुद्धवादी , समाजवादी , आंदोलन चालूच ठेवले. नेत्याच्या मृत्यूनंतर दु: खात वाहून 
आंबेडकरवादी कार्यकर्ते - नेते भाई वैद्य यांना जवळचे न जाता, भाईंच्या भौतिकवादी ध्येयाला अनुसरून 
मानत , कारण भाईंची भावना व भूमिका सर्वस्पर्षी होती . कार्यकर्त्यांनी उपोषण चालूच ठेवले. खरेतर भाईंना अर्पण 
त्यांचा विरोध फक्त संघवाद्यांना व हिंदुत्ववाद्यांना होता केलेली हीच कृतीशील श्रद्धांजली मानायला हवी . 
आणि तो स्पष्टपणाने कुठलाही पडदा न ठेवता भाई भाईचा बराच काळ तरुंगात गेला स्वातंत्र्य चळवळ 
आभव्यक्त करात. पण तसुद्धा विषयानुरूप व आवश्यक गोवा मक्ती चळवळ संयक्त महाराष्ट चळवळी अशा 
तेव्हाच ! कावीळ झाल्यासारखा विरोध त्यानी कधीच निर्णायक चळवळीत भाईंचा सहभाग होता तेव्हा तरुंगवास 
मनात बाळगला नाही व केलाही नाही. 

अटळच ठरला . 
___ संघविरोधाची सैद्धांतिक मांडणी भाईंनी सप्रमाणच 

आणिबाणीच्या काळातही भाईंनी सुमारे १८ - १९ 
केलीय . त्याची भूमिका राजकीय स्वार्थातून जन्माला महिने तरुंगवास भोगला. स्वातंत्र्यनिष्ठा आणि समाजवाद 
आली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी तात्विक तडजोड कधीच यांचा अनबंध भाईंनी आयष्यभर जपला व पुजला. म्हणन 
केली नाही. 

तर कामगार , मजूर , शेतकरी, दलित , मुस्लीम , स्त्रिया या 
कधी कधी मी व भाई एकाच व्यासपीठावर असू , सर्वच उपेक्षित समाज घटकांचा अकृत्रिम कळवळा भाई वैद्य 
आणि मी उजव्या व डाव्या दोन्ही प्रवाहातील दोषावर प्रत्येक क्षणाला पेरत राहीले . 
सडेतोड टीका करीत असे. अर्थात ही तिसरी भूमिका मी 

बंधुता संकल्पनेला आयुष्य समर्पित करणारे 
त्यांच्या समक्ष अनेक वेळा मांडली. माझे व कॉ . शरद । 

रद प्रकाश रोकडे सर्वांची आई म्हणजे भाई असे म्हणाले , 
पाटलांचे तसेच डॉ . आ . ह . साळुखे यांचे मतभेद त्याना यावर 
माहीत होते . पण त्यांनी पाटील - साळुखे सबनीस यांना 

उद्धव कानडे व विठ्ठल गायकवाड यांनी भाईंची 
निर्णायक चूक म्हणले नाही. संघशक्तीच्या बलाढ्य 

प्रतिमा आई म्हणूनच गिरवली आणि रूजवली. भाईंच्या 
आक्रमणाचा विरोध करण्याचे आव्हान त्यांच्या नजरेत 

कामाचा पसारा शिक्षक , विद्यार्थी, शेतकरी, 
महत्त्वाचे असावे . 

कामगारांपासून सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेपर्यंत 
सघ व हिंदत्ववाद्याना भाई वैद्य शत्रू मानत होत का पसरल्याची साक्ष मिळते 
विरोधक ? माझ्या दृष्टीने भाई त्यांना विरोधक मानत 

समाजवादी प्रवाहातील काही मोजके जुने कार्यकर्ते 
असावेत . 

नाराज दिसले . त्यांच्या स्वतंत्र सेवादल संघटनेच्या 
हमीद दलवाई आणि मुस्लीम सत्यशोधकचा भाईंशी 

उद्घाटनाला त्यांनी मला बोलावले होते . भाईंना प्रिय 
असणारा अनुबध सस्थच्या जन्मापासूनचाच रूजलाय . असणारा समाजवाद मलाही प्रिय असल्याने मी गेलो काही 
प्रा . शमसुद्दीन तांबोळी यांच्या समकालीन कार्याशीही म 

मतभेद जाणवले . पण भाईंच्या प्रती काही कार्यकर्त्यांनी 
भाईंचा जिव्हाळ्याचा संबंध होता. पुरोगामी मुस्लीम 

आदारभावनाच व्यक्त केली. भाईंना हा प्रसंग कळवला . माझे 
विचारवत व कार्यकत्याचा अनुबध भाईशी जरूर होता. पण विचार - आचार स्वातंत्र्य त्यांनी प्रमाण मानन प्रगल्भतेचाच 
एकणच मुस्लीम प्रवाहातील मागास व धमाधता दूर प्रत्यय दिला पण हा संदर्भ काहीसा टखरा असल्याचे सत्य 
करण्याचे आव्हान भाई वैद्य यांनी किती पेलून नेले ? 

? नाकारता येत नाही. अर्थात त्यामुळे माझ्या व भाईंच्या 
याबाबत परिस्थितीच्या मर्यादा लक्षात येतात. भाईंचा संबंधात फरक पडण्याचे कारणही नव्हते. समाजवादी 
समाजवाद हिंद व इस्लामच्या धमधि प्रवृत्तीची पाठराखण विचार ज्या संस्था पेरूपाहतात त्यांचे स्वागत करण्याची 
करणारा नव्हता . कारण निवडणूकातील मतदानाचे गणित भमिका योग्यच ठरावी भाई कणाचाही देष करीत नसत 
धर्मांध वृत्तीशी जुळवून मगच भूमिका मांडण्याचेराजकारण 
भाईंनी कधीच केले नाही. त्यांचा समाजवाद लोकशाहीच्या संविधान - समाजवाद आणि... पान क्र . ८२ वर 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


७७ 


मूल्याधिष्ठित राजकारणाची मोठी हानी - सुभाष वारे 


Tई वैद्य यांच्या निधनाने मूल्याधिष्ठित विरोधात सामाजिक न्यायाच्या बाजूनं , धार्मिक विद्वेषाच्या 
मा राजकारणाचा आग्रह धरणारा नेता आम्ही विरोधात सामाजिक सलोख्याच्या बाजूनं , टोकदार जातीय 
गमावलाय . भाई वैद्यांच्या सोबत अनेक वर्षे काम करण्याचा अस्मितांच्या विरोधात जातीअंताच्या बाजूनं , पुरुषी 
आनंद मला घेता आला. सहकाऱ्यांना प्रेरणा देत अरेरावीच्या विरोधात स्त्री - पुरुष समृद्ध सहजीवनाच्या 
सार्वजनिक कामासाठी प्रेरित करण्याची त्यांची एक बाजूनं बोलणारे आणि लिहिणारे नेते होते हे महत्त्वाचं आहे . 
खासियत होती . तरुण वयापासून ते वयाच्या नव्वदीपर्यंत ते भाईंच्या या जिद्दीला मनापासून सलाम आणि आदरांजली. 
समाजवादी विचारांसाठी , शोषितांच्या राजकीय साभार: प्रजापत्र 
हितसंबंधांसाठी ते अखंड कार्यरत राहिले . अनेक 
समाजवादी संघटनांना कृतिशील बनवण्यासाठी आणि चारित्र्यसंपन्न ध्येयवादी - सभाष वारे 
त्याचबरोबर त्यांच्या वैचारिक स्पष्टतेसाठी भाई वैद्य आग्रही 

महाराष्ट्राच्या समाजवादी आंदोलनातून अनेक 
असायचे. 

चारित्र्यसंपन्न आणि ध्येयवादी व्यक्तिमत्त्व आकाराला 
स्वातत्र्य , समता आणि सामाजिक न्याय अशा आली त्यातील अगगण्य नाव म्हणजे भाई वैद्य भाईची 
सवैधानिक मूल्यासाठी आयुष्यभर लढा दिलेल्या भाई वैद्य जिही समाजवादी अशी ठसठशीत ओळखनिर्माण झाली 
याच्या निधनाने स्वच्छ आणि पारदशी राजकारणाचेही फार ती त्यांनी समाजवादी संघटनांसाठी दिलेल्या भरीव 
मोठे नुकसान झाले आहे. मोकाट अर्थव्यवस्थेच्या योगदानातन समाजवादी शीलाचे नागरिक घडविण्यासाठी 
विराधाचा आवाज असणाऱ्या भाइना सातत्यान प्रयत्नशील असणाऱ्या राष्ट सेवा दलाचे राष्टीय अध्यक्ष 
गारगारबाच्या हिताच्या अथकारणाचा आग्रह धरला . तसेच केजी ट पीजी समान गणवत्तापर्ण आणि मोफत 
आयुष्यभर त समाजवादी विचाराच्या प्रसारासाठी आग्रही शिक्षण मिळावे अशी भमिका घेणाऱ्या समाजवादी 
राहिले . स्वातत्र्य , समता आणि सामाजिक न्याय अशा अध्यापक सभेचे अध्यक्ष अशा अनेक संघटनांच्या आर्थिक 
सवैधानिक मूल्यासाठी आयुष्यभर लढा दिलेल्या भाई वैद्य स्थिरतेसाठी , सातत्यपर्ण उपक्रमशीलतेसाठी आणि 
याच्या निधनाने स्वच्छ आणि पारदशा राजकारणाचही फार वैचारिक भरण - पोषणासाठी भाई सातत्याने प्रयत्नशील 
मोठे नुकसान झाले आहे. मोकाट अर्थव्यवस्थेच्या राहिले कार्यकर्त्यांसमोर अशक्यप्राय उदिष्टे ठेवायची आणि 
विरोधाचा आवाज असणाऱ्या भाईनी सातत्याने त्यांच्या पर्ततेसाठी त्यांच्यामधल्या रचनात्मक ऊर्जेला 
गोरगरिबाच्या हिताच्या अर्थकारणाचा आग्रह धरला. चेतवत कार्यकर्त्यांसोबत स्वतःही प्रचंड मेहनत घेत 
आयुष्यभर ते समाजवादी विचारांच्या प्रसारासाठी आग्रही अ 

हा अशक्यप्राय उद्दिष्ट शक्यतेच्या पातळीवर आणायचे, ही 
राहिले . सतत कार्यरत राहण आणि सहकाऱ्यानाही भाईची खासियत संघटनेच्या बैठकीत एकटा निर्णय 
कातशील बनवण ही भाईची खासियत होती. आजच्या करवन घेतला की त्याला वास्तवात उतरविण्यासाठी भाई 
काळातील सार्वजनिक जीवनात सर्व काही लौकिक स्वत ही शांत बसायचे नाहीत आणि सहकाणांनाही शांत 
यशाच्या फुटपट्टीने मोजायची पद्धत आहे. भाईंनी लौकिक , 

चे नाहीत. 
यश तर काही प्रमाणात मिळवलेच पण त्याचबरोबर 

भाई वैद्य आणि पन्नालाल सुराणा यांच्यासारखी 
आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज कुठली असेल तर ती 

- माणसे पाहत असलेले मूल्याधिष्ठित समाजवादी 
म्हणजे यशापयशाचा विचार न करता योग्य वेळी योग्य . 

राजकारणाचे स्वप्न आणि आजच्या काळातील 
भूमिका घेण्याची. भाई हे रोखठोक भूमिका घेणारे नेते होते . 
विषमतेच्या विरोधात समतेच्या बाजूनं , अन्यायाच्या चारित्र्यसंपन्न , ध्येयवादी... पान क्र . ८६ वर 


७८ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


सोबत असण्याचे क्षण - सुनीती सु . र. 


ATT ईंबद्दल अनेक कार्यकर्ते भरभरून लिहिताहेत. झाली तेव्हा पुण्यात तत्कालीन गृहमंत्री गोपीनाथ मुंढेंना 

मा माझी अवस्थाही त्यापेक्षा वेगळी नाही. अनेक जाब विचारणारे . त्या दिवशी त्यांनी आधी मला बोलायला 
आठवणींनी मन भरून आलंय. मागचा आठवडाभर, म्हणजे लावलं . भयंकर चिडलेल्या स्थितीत माझा तोलच जाईल 
त्यांना हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट केल्यानंतर आणि आता की काय असं वाटत होतं . पण भाई होते सोबत , पाठीशी. ... 
काही आशा नाही हे कळल्यापासूनच ही अवस्था होतीच तसे त्या दिवशी नेनेही होते , विद्याताई होत्या . ( मी चुकत 
मनाची. पण निदान त्यावेळी भाई होते . आज ते नाहीत . नसेन तर सत्यरंजन साठे आणि दाभोळकरही होते का ? ) 
किती किती क्षण आठवताहेत ... भाईंच्या सोबत भाई आठवताहेत ते सेझविरोधी लढ्यात मुंबई - पुणे 
असण्याचे . सोबतच कारण मनात काठोकाठ आदर हायवेवर रास्ता रोको करणारे आणि पोलिसांच्या 
असला तरी मोठ्या नेत्याचा वाटतो तसा दरारा त्यांचा गाड्यांमधून सामान्य निदर्शक कार्यकर्त्यांसारखे पोलीस 
कधीच वाटला नाही . ते नेहमीच सहज अॅक्सेसिबल स्टेशनमध्ये पोहोचलेले . ( भाई असले की एक बरं असायचं . 
असायचे. स्नेहभराने , प्रसन्नतेने त्यांच्या आपल्यातलं पोलीस फारच अदबीने वागायचे. आणि बहुतेकदा गुन्हा 
वयाचं , अनुभवाचं , कर्तृत्वाचं , पदांचं अंतर मिटवून वगैरे दाखल व्हायचा नाही! ) 
टाकायचे. ते इतकं सहज व्हायचं की ते आपल्याला भाई आठवताहेत ते एसेमांच्या शताब्दी वर्षात वर्षभर 
कळायचंही नाही. 

___ पायाला भिंगरी लावून फिरलेले . त्यावेळी त्यांच्या टीममध्ये 
भाई आठवताहेत ते मेधाच्या फेरकुवाच्या मी होते हे माझं भाग्यच. त्या वर्षी त्यांच्या त्या ओपन 
उपोषणाच्या वेळी ( जानेवारी १९९१ )केंद्र आणि गुजराथ युनिव्हर्सिटी त इतकं काही शिकायला मिळालं . प्लॅनिंग , 
सरकारशी शिष्टाईचा निष्फळ प्रयत्न करून थकून परतलेले . व्यवस्थापन, स्थानिक संयोजकांच्या मर्यादा जाणून मृद्तेने 
मेधाला समजावणारे, की आता सरकार काही ऐकेल असं पेश येणं , वेळापत्रकाबाबत काटेकोर असणं , मीटिंग छोटी 
दिसत नाही , प्रत्येक वेळी यश मिळतंच असं नसतं ... असो की मोठी, तितकाच जीव ओतून पूर्ण करणं ... 
उपोषण थांबवावं ! 

इथपासून ते हास्य -विनोद , विशिष्ट हॉटेलात चहा 
भाई आठवताहेत ते जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय नाश्त्याला थांबणं ( आणि खरोखरच ते साधंसं हॉटेल 
समन्वयाच्या जन्मापासून ( १९९३ ) त्या प्रक्रियेत एक खास असणं ) यातून कामा - प्रवासाचा ताण - थकवा 
प्रमुख मार्गदर्शक राहिलेले. भाई , किशनजी (किशन घालवून टाकणं , इथपर्यंत... एकदा तर ताम्हिणी घाटातून 
पटनायक ) हे समाजवादी आणि सिद्धराजजी ( ढड्डा) , येताना प्रचंड पाऊस अचानक सुरू झाला तर मी आणि 
ठाकुरदासजी (बंग ) हे सर्वोदयी असा एक समृद्ध वारसाच रझिया जीप थांबवून वेड्यासारख्या पावसात नाचून भिजून 
होता - आहे तो . सेवाग्राम आश्रमात झालेल्या आलो , त्यावर आमची चेष्टा करणं ( भाईंचं दडपण नसावं 
उद्घाटनाच्या त्या तीन दिवसांच्या अखंड चर्चेत या एका म्हणजे कि ती ! ) त्यानंतर मात्र त्यांच्या 
दीर्घ पल्ल्याच्या प्रक्रियेसाठी पुरणारं वैचारिक पाथेय शिक्षणहक्कासंबंधीच्या लढ्यात मी त्यांच्यासोबत असू 
आम्हांला देणारे ... भाई आणि ते सारेच ... त्यात आता शकले नाही याची खंतही वाटतेच कधीकधी. 
नसलेले साथी सुनील ,संजय संगवई ...साऱ्यांचीच आठवण आठवताहेत ते लवासामधल्या लढ्याच्या त्या कठीण 
अपरिहार्य आहे . 

दिवसांत १५ ऑगस्टला ( २०१० ) मोसे खोऱ्यात आलेले 
भाई आठवताहेत ते एन्रॉनविरोधी सत्याग्रहावेळी आणि आमच्या भुगावमधल्या पत्र्याच्या कार्यालयाचं 
( १९९७ ) मेधा आणि कार्यकर्त्यांना माणगावला बसमधून 
ओढून काढून तथाकथित पोलिसांकरवी बेदम मारहाण सोबत असण्याचे क्षण ... 

पान क्र . ८८ वर 


_ पुरोगामी 

जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


७९ 


अग्रलेख 


समाजवादाचा नंदादीप 


साने गुरुजींचा धडपडणारा मुलगा हे बिरुद सार्थ केलेल्या राष्ट्र सेवा दलातही त्यांनी ११ वर्षे पूर्णवेळ सेवक 

सठरवीत वयाच्या ८८ व्या वर्षीही आंदोलन करून म्हणून काम केले. आणीबाणीनंतर स्थापन झालेल्या जनता 
तुरुंगवास पत्करणारे ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांच्या पक्षाचे ते राष्ट्रीय सरचिटणीसही होते. पुरोगामी लोकशाही 
निधनाने समाजवादी मूल्यांची जोपासना करणारा एक सच्चा दलाच्या सरकारमध्ये ते गृह खात्याचे राज्यमंत्री होते . 
कार्यकर्ता आपल्यातून निघून गेला आहे. व्यक्तीपेक्षा जनता पार्टीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस , समाजवादी जन 
समूहाचा विचार करून धर्म, जात , लिंग , भाषा यांपैकी परिषदेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय 
कोणताच विचार न करता मनुष्याकडे केवळ निखळ माणूस अध्यक्ष अशी पदे त्यांनी भूषविली आणि त्यापदांची उंची 
म्हणून पाहणाऱ्या भाईंनी साने गुरुजींचा वारसा आयुष्यभर वाढविली. पुण्याचे महापौर म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी 
जपला . मूल्याधिष्ठित राजकारणाचा वसा जपत सांभाळली; मात्र पदाचा सोस कधीही ठेवला नाही. केवळ 
समाजकारण हेच आपले साध्य ठेवणाऱ्या भाईंनी शहरातीलच नव्हे तर दलित वस्तीतील , झोपडपट्टीतील , 
आयुष्यभर मानवतावादाची कास धरली . सक्रिय मोहल्ल्यातील माणसांना ते आपलेच वाटायचे. माणसे 
राजकारणात राहूनही त्यांनी कधी तडजोडीच्या स्वार्थी जमविणे , त्यांच्याशी संवाद साधणे हा त्यांचा 
राजकारणाला थारा दिला नाही. संधिसाधूपणा केला नाही. आयुष्यभराचा छंद राहिला. यातूनच कार्यकर्त्यांचे मोठे 
त्याचा त्यांना त्रासही झाला. गृहराज्य मंत्री असताना एका जाळे त्यांनी निर्माण केले . माणसाकडे माणूस म्हणूनच 
स्मगलरच्या साथीदारांनी त्यांना तीन लाख रुपयांची लाच पाहण्यास सुरुवात केल्यास लवकरच जग सुखी होईल , 
देण्याचा प्रयत्न केला. भाईंनी त्यांना अटक करवली. ही असे ते नेहमी म्हणत . पोथीनिष्ठ समाजवादापेक्षा 
देशातील आजवरची पहिली आणि कदाचित शेवटची घटना विरोधकांचेही शांतपणे ऐकून घेऊन त्याचा वैचारिक 

दलाचे हेच संस्कार पुढील पिढ्यांमध्ये यावेत , असा प्रतिवाद करण्यास भाईंचा भर असे. कुठल्याही सरकारने 
त्यांचा आग्रह होता. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचे धर्म , जात , पंथ या अजेंड्याच्या आधारे राजकारण 
पहिले विधेयक भाईंनीच मांडले. गृहराज्य मंत्री या नात्याने करण्यास भाईंनी कायमच विरोध केला. जातीयवादी , 
पोलिसांना फुलपँट देणे आणि सेवानिवृत्तांच्या हिंदुत्ववादी संघटनांवर ते कायमच परखड बोलायचे. 
निवृत्तिवेतनाची महागाईशी जोडणी करण्याचे अनेक निर्णय संविधानाच्या मूल्यावर त्यांची अढळ निष्ठा होती. सर्व 
त्यांनी घेतले. सत्ता असो किंवा नसो, पद असो किंवा नसो; जातींना बरोबर घेऊन जाण्याची मांडणी भाई प्रभावीपणे 
तळागाळातील जनता, गोरगरीब नागरिक विद्यार्थी अशा करायचे. समाजवादी चळवळ क्षीण झाली असतानाही 
कुणावरही अन्याय झाला, की धावून जाण्याचे व्रत वैद्य भाईंनी तिला मानवतावादाची जोड देऊन कार्यकर्त्यांना 
यांनी सतत अंगीकारले आणि सदैव न्यायाची बाज घेतली. प्रेरित केले. दिल्ली येथील भारत यात्रा टस्टचे २०११ पासन 
साने गुरूजी, एस . एम . जोशी , ना . गा . गोरे यांच्याकडून राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेल्या वैद्यांनी स्थापन केलेल्या 
समाजवादाचे बाळकडू घेतलेल्या भाईंनी आयुष्यभर सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्षपद भूषविले . समाजवादी 
चळवळीशी नाते ठेवले. शालेय जीवनातच १९४२ च्या अध्यापक जनसभेचे ते मार्गदर्शक होते . शिक्षकांची एक 
चलेजाव चळवळीत त्यांनी भाग घेतला. गोवामुक्ती आंदोलन पिढी त्यांनी निर्माण केली. समाजवादाशिवाय देशाला 
आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतही ते सक्रिय होते . तरणोपाय नाही, अशी मांडणी करून तरुणांना समाजवादी 
राममनोहर लोहिया यांच्या समाजवादी विचारांवर गाढा विचारांकडे आकृष्ट हा नंदादीप आताविझला आहे. 
विश्वास असलेल्या भाई वैद्यांनी १९४६ मध्ये काँग्रेस * * * 
समाजवादी पक्षात प्रवेश केला. साने गुरुजींनी स्थापन साभार: लोकमत - संपादकीय 


10 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
Oadaa 


तत्त्वनिष्ठ लढवय्या 


सामाजवादी विचारसरणी अनुसरून तत्त्वनिष्ठ किमया भाईंनी साधली होती. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रातच 

राजकारण करणे जवळ जवळ अशक्य बनलेले नव्हे , तर देशभर त्यांनी आपल्या संघटनकौशल्याने 
असताना भाई वैद्ययांच्यासारख्या नेत्यांचे जाणे पोकळी कार्यकर्त्यांचे जाळे विणले होते . भाई सच्चे समाजवादी होते 
निर्माण करणारे आहे. विविध शेलक्या विशेषणांनी आणि तितकेच सच्चे कार 
समाजवाद्यांचा उद्धार करण्याचे आजच्या काळाचे सैद्धान्तिक चर्चाबरोबर ते गरीब , उपेक्षित , वंचित 
धारिष्ट्य , भाईंच्या जाण्याने आणखी वाढण्याचा धोका जनतेसाठी सदैव लढण्याकरिता सज्ज असत . म्हणूनच 
आहे . दीर्घ काळ राजकारणात राहूनही भाईंनी कधीही नव्वदीच्या उंबरठ्यावर असतानाही ते कधीच निव्वळ 
तत्त्वांशी तडजोड केली नाही. तत्त्वबद्ध राहत ध्येयपूर्तीच्या मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत गेले नाहीत. चळवळी, आंदोलने , 
मार्गाने जाता येते हे त्यांनी दाखवून दिले . आपला मार्ग अभ्यासगट , शिबिरे , परिषदा या माध्यमांतून ते सतत 
खडतर आहे , त्यात शॉर्टकट नाहीत , याची भाईंना कार्यरत असत आणि विशीच्या कार्यकर्त्याच्या उत्साहाने ते 
जाणीव होती. मात्र , मानवाच्या भल्यासाठी, समता रस्त्यावर उतरत. समतेच्या तत्त्वाने ते भारलेले होते. सर्वांचे 
प्रस्थापित करण्यासाठी आणि मानवतावाद जपण्यासाठी कल्याण व्हायला हवे , सर्वांना समान संधी मिळायला हवी 
हाच मार्ग असल्याचे ते सांगत . ते बोलघेवडे समाजवादी आणि त्यासाठी केंद्र आणि राज्यांतील सरकारांनी पूरक 
नव्हते ; परंतु तरुण मनांना प्रज्वलित करण्याची शक्ती धोरणे राबवायला हवीत , यासाठी ते सतत आग्रह धरत . 
त्यांच्या वाणीत होती. शब्दांपुढे शब्द रचत , अनुप्रास साधत आणीबाणीनंतर राज्यातील पुरोगामी लोकशाही दलाच्या 
बोलण्याची वक्तृत्वशैली त्यांच्याच नव्हती ; परंतु ( पुलोद ) सरकारमध्ये काही काळासाठी मंत्री झाल्यानंतर 
भांडवलशाहीच्या , जातिवादाच्या आणि मूलतत्त्ववादाच्या राज्यातील पोलिसांच्या गणवेशात पूर्ण पँट आणण्यापासून 
विरोधात ताजी उदाहरणे देत , त्यांची कटकारस्थाने उघड सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सेवावेतन आणि त्याची महागाईशी 
करत ते कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन करीत . माणसे जोडण्याची जोडणी करण्यापर्यंत त्यांनी अनेक मूलभूत कामे केली . 


* निवेदन आणि सूचना * 


२ एप्रिल २०१८ रोजी आदरणीय भाई वैद्य यांचे निधन झाले . त्यांना आदरांजली म्हणून पुरोगामी जनगर्जन 

ना आदरांजली म्हणून पुरोगामी जनगर्जना 
मासिकाने भाईंवर विशेषांक प्रसिद्ध करण्याचे ठरविले . भाई आमचे वाचक आणि मार्गदर्शक होते. पुरोगामी 
जनगर्जनेच्या माध्यमातून आम्ही नेहमीच समतेचा - पुरोगामी विचार पुढे घेऊन जात असतो. आपल्या समोर 

हा विशेषांक घेऊन येताना भाईंचे विचार आपल्या सर्वांना पुढे घेऊन जायचे आहेत याचेही स्मरण आणि 
जबाबदारी वाटते आहे. त्यांच्यावरील लेखांचा हा विशेषांक आपणास आवडेल व आपल्याला मार्गदर्शक ठरेल 
अशी आशा करतो . याबरोबरच एक सूचना अशी की , हा विशेषांक हा मे आणि जून महिन्याचा जोड अंक 

म्हणून निर्मिला असल्याने 
जून महिन्याचा स्वतंत्र अंक प्रसिद्ध होणार नाही याची सर्व वर्गणीदारांनी नोंद घ्यावी . 

संपादक 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


तत्त्वनिष्ठ वगैरे असल्याचे दाखविणाऱ्या अनेकांची भाषा नसले , तरी मानवतावाद रुजविण्यासाठी हा लढा सर्वांना 
सत्तेत आल्यानतर बदलते , असा अनुभव आहे. भाई लढावा लागणार आहे. तीच भाईना खरी श्रद्धाजली ठरेल. 
त्यांपैकी नव्हते. त्यामुळे सुमारे सत्तर वर्षांच्या सार्वजनिक साभार: दै. महाराष्ट्र टाइम्स - अग्रलेख * * * 
जीवनात भाईंनी ना कधी राजकीय कोलांट्याउड्या 
मारल्या , ना कधी आपल्या विचाराशी, तत्त्वाशी प्रतारणा संविधान - समाजवाद आणि पान क ७७ वरून 
केली. पुण्याच्या पूर्व भागातील विविध जाती - धर्मांच्या . 

| संघाचा सुद्धात्यांनी विरोध केला पण द्वेष केला नाही . 
संमिश्र वस्तीत गेलेले बालपण , स्वातंत्र्यलढ्याची 

भाई वैद्य यांना १०० वर्षाचे आयुष्य मिळाले म्हणून 
पार्श्वभूमी , शालेय जीवनातच चले जाव सारख्या 

लताताई राजगुरू व विठ्ठल गायकवाड यांनी १०० 
आंदोलनात घेतलेला सहभाग यांतून भाईंची जडणघडण 

महिलांसह त्यांच्या वाढदिवशी शुभेच्छा दिल्या होत्या . 
झाली. जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आणि 

रमाई आंबेडकरांच्या पुतळ्यासाठी जिवाचे रान 
एस . एम . जोशी यांच्या काँग्रेस सोशालिस्ट पार्टी चे 

करणाऱ्या विठ्ठल गायकवाड या सच्चा कार्यकर्त्याला उर्मी व 
सदस्यत्व १९४५मध्य स्वाकारून माइना आपला उभारी भाईंनीच दिली शिवाय पेन्शनमधन १० ,००० / 
राजकीय आणि सामाजिक भूमिका पक्की केली. पुढे रुपये देणगी दिली . रमाईच्या गाण्याचे पस्तक प्रसिद्ध 
आयुष्यभर हीच भूमिका घेऊन त्यानी मार्गक्रमणा केली. करण्यासाठी भाईंनी स्वतःचे नाव न सांगता दादासाहेब 
त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसमध्ये जाऊन त्यांनी सत्तेचे सोनवणे यांच्यावर जबाबदारी टाकली. अशी मदत 
राजकारण केले नाही. त्याऐवजी समाजातील उपेक्षितांच्या अनेकांना करताना डॉ . अभिजित वैद्य यांचे समंजसपण 
प्रश्नांना वाचा फोडण्याच्या चळवळीत त्यांनी स्वत: ला महत्त्वाचे ठरले. स्वत : च्या कुटुंबासाठी हक्काचा पैसा 
झोकून दिले. त्यासाठी ते लढे देत राहिले . सत्याग्रह करीत कुणाला नको ? पण वैद्य बाप - ल्योकाने समाजातील 
राहिले आणि प्रसंगी मारहाणही सहन केली. गोवा मुक्ती गरजुंना अधिक मदत करून औदार्यसिद्ध केले . 
संग्राम , संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ , आणीबाणी अशा सर्व माझ्या पंतप्रधान मोदींवरील टीका प्रकरणातील सर्व 
लढ्यांत सक्रिय सहभागी होत त्यांनी अनेकदा तुरुंगवास बाजंनी वादळ निर्माण झाले . टिव्ही चॅनल्सच्या चर्चेत 
भोगला . गोरगरिबांच्या विकासासाठी , त्यांच्या भाईंनी माझी पाठराखण केल्याचे मी स्वत: अनुभवले. 
शिक्षणासाठी आणि सामाजिक सद्भाव निर्माण करण्यासाठी द्वेषभावनेने अंध बनलेल्या अँकरने त्यावेळी भाईंचा अवमान 
लढे देत असतानाच भाईंचे समाजवादी राजकारणही सरू केल्याची खंत माझ्या काळजाची दखरी वास्तवता आहे . 
होते . आपला विचार रुजविण्यासाठी मिळतील तेवढ्या माझ्यासाठी भाईंना अवमान सहन करावा लागला , पण एका 
कार्यकर्त्यांच्या मदतीने ते झटत राहिले. भाईंच्या कार्याला शब्दानेही त्यांनी मजवर उपकार केल्याचे दाखवले नाही. मी 
शहराची वा राज्याची सीमा कधीच नव्हती . परंत भाई त्याच्या वारशातला प्रामाणिक सहप्रवासी असल्याचा 
आणि पणे यांच्यातील अनबंधही खास आहेत त्याचा विश्वास होता. मी आणि ललिता दोघेही भाईना 
१९७४मध्ये पुण्याचे महापौर भूषविलेल्या भाईंबद्दल 

वाकून विनम्रपणे नमस्कार करण्यात धन्यता मानत असू ! 
पुणेकरांत नितांत आदर होता. पुण्यातीलच नव्हे , तर 

समाजवादी सत्तांवर संविधान उभे आहे आणि संविधानाची 
राज्यातील कार्यकर्त्यांचे ते आधारवड होते. नव्वदच्या 

बांधिलकी भाईंनी मृत्यूपर्यंत जपली. म्हणून भारताच्या 

व भवितव्याशी समाजवाद व भाई वैद्य यांचा अनुबंध अमर 
दशकानतर स्वीकारण्यात आलेल्या खासगीकरण, याला आले 
उदारीकरण आणि जागतिकीकरण ( खाउजा ) या 
धोरणाला ; तसेच उन्मादी हिंदुत्ववादाला त्यांचा कडाडून 
विरोध होता. या दोहोंच्या विरोधात त्यांनी लढे उभारले 
आणि या विरोधातील चळवळींना सक्रिय आधार दिला . 
उन्मादी राजकारणावर स्वार होऊन भांडवलवादी शक्ती 
सर्वसामान्यांचे खच्चीकरण करीत असल्याकडे ते लक्ष 
वेधत आणि लढण्यासाठी आवाहन करीत . आज भाई 


८२ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


तपस्वी समाजवादी 


1 ण्याच्या सामाजिक जीवनातील तपस्वी नेता स्थापन केला होता. त्यांचा हा अट्टहास आणि धडपड 

अशी ज्यांची गेली अनेक दशके ओळख आहे ते अचंबित करणारी होती . 
ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांचे काल वृद्धापकाळाने काही वेळा त्या प्रयोगाची कुचेष्टाही झालेली पाहायला 
निधन झाले . समाजवादासाठी आणि सामाजिक कार्यासाठी मिळाली पण भाईंनी त्याला भीक घातली नाही. एक वेगळी 
ज्यांनी आपली सारी हयात वेचली ते थोर व्यक्तिमत्त्व मांडणी म्हणून त्यांनी अलीकडेच स्थापन केलेल्या नव्या 
काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. समाजवादी चळवळीतील राजकीय पक्षाकडे पाहवे लागते . आयुष्याच्या उमेदीच्या 
कार्यकर्त्यांची सर्वोच्च ऍथॉरिटी या निमित्ताने हरपली आहे राजकीय काळात त्यांना महापौर , आमदार मंत्री म्हणन 
असेच म्हणावे लागेल. अलीकडच्या काळात समाजवादी काम करण्याची संधी मिळाली. मंत्रिपदापर्यंतची संधी 
विचारसरणी मागे पडली ही वस्तुस्थिती आहे. या मिळाल्यानंतर राजकीय क्षेत्रातील नेता उतारवयात थोडा 
विचारसरणीतील त्रुटी आणि कमतरता गेल्या काही काळात निवांतपणा शोधतो. पण भाई मात्र शेवटपर्यंत सामाजिक 
ठळकपणे समोर आल्या आहेत . विशेषत : १९९१ साली जीवनात सक्रिय राहिले . स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर 

आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर काळातील अनेक ऐतिहासिक महत्त्वाच्या चळवळींमध्ये 
देशाची चौफेर आर्थिक प्रगती झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मोठे योगदान दिले आहे . अनेक सामाजिक 
लोक असे म्हणू लागले की समाजवादी विचारांची कास चळवळींचे ते प्रणेते ठरले आहेत. पुण्याच्या हमालांच्या 
धरल्यानेच आर्थिक प्रगतीत आपण मागे पडलो अन्यथा चळवळीला त्यांनी प्रोत्साहन आणि पाठिंबा दिला. त्यातून 
देश खूप आधीच आर्थिक बाबतीत पुढेनिघून गेला असता . पुढे उभे राहिलेले कार्य पुणेकरांच्या डोळ्यापुढे आहे . 

__ रशियाच्या पाडावानंतर कम्युनिस्ट विचारसरणीतील मुस्लीम सत्यशोधक चळवळीलाही त्यांच्या घरातच प्रारंभ 
फोलपणाही स्पष्ट झाला होता. त्यामुळे लौकिकार्थाने झाला असे सांगतात . आज ही चळवळही चांगली बाळसे 
समाजवादी आर्थिक विचारसरणीची सारी हवा धरून तगून आहे. वास्तविक अशा स्वरूपाची चळवळ सुरू 
अलीकडच्या काळात साफ निघून गेली आहे . पण तरीही करणे हेच मुळात धाडसी काम होते . पण त्या समाजातील 
भाई वैद्य यांच्या सारखे थोर तपस्वी आपल्या काही निष्ठावंत अनुयायांमुळे मुस्लीम सत्यशोधक 
विचारसरणीला धरून अखेर पर्यंत कार्यरत राहिले . गरीब चळवळीचे काम आता चांगले फोफावले आहे. त्यांच्या 
आणि उपेक्षितांना न्याय मिळावा ही त्यांची त्या मागची लढ्याला काही बाबतीत यशही येतानादिसत आहे . 
धारणा होती . समाजातील धार्मिक तेढ आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातही भाईंनी दिलेले 
जातीयवादाच्या भिंती कायमच्या गाडून टाकण्याच्या योगदान अविस्मरणीय आहे. माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर 
ध्येयाने पछाडलेल्या व्यक्तींमध्ये त्यांचा समावेश होता. यांच्याशी भाईंचे अतिशय जिव्हाळ्याचेनाते होते. चंद्रशेखर 
बदलते वारे लक्षात घेऊन आपल्या राजकीय भूमिकेत बदल यांच्या भारत यात्रेत ते सहभागी झाले होते . या यात्रेच्या 
करणारे राजकीय नेते आपल्याला गल्लोगल्ली दिसतात. पण निमित्ताने पुण्यात परंदवडीजवळ उभारण्यात आलेल्या 
भाईंसारखे आपल्या राजकीय तत्त्वप्रणालीवर आणि भारत यात्रा केंद्राच्या कार्यातही त्यांचा मोठा पुढाकार होता . 
विचारांवर ठाम असलेले नेते क्वचितच बघायला मिळतात . या केंद्राचा योग्य उपयोग करून घेण्याचे कामही त्यांनी सुरू 
उलट आपल्या विचारांनुसार नवी राजकीय मांडणी करून ठेवले होते. अन्यथा एखाद्या आड गावात उभारलेल्या अशा 
नवीन राजकीय फोर्स निर्माण करण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केंद्रांची पढे कशी अवस्था होते ते वेगळे सांगायची गरज 
सोडला नव्हता. आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यावरही नाही. पुण्यात अनेक सामाजिक उपक्रम आणि कार्यक्रम 
समाजवादी विचारांवर आधारीत एक नवा राष्ट्रीय पक्ष त्यांनी नियमितपणे होत असतात . अशा कार्यक्रमांसाठी एक 


_ पुरोगामी 

जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


३ 


भारदस्त आणि वजनदार पाहुणे म्हणून भाईंना जवळपास संदर्भ भाईंकडे होते. भाईंनी वाचायला सांगितलेले शेवटचे 
रोजच बोलावणे असायचे. 

yerlahald How will Capitalism End ? 
पुस्तक प्रकाशनाचा सोहळा असे की एखाद्या भाई अभ्यासक होते ; पण केवळ अभ्यासक नव्हते . 
संस्थेचा वर्धापन दिन असो अशा प्रत्येक ठिकाणी भाईंची कतिशील संघर्ष भाईंनी वेळोवेळी केला. भाईंचे संपर्ण 
उपस्थिती शोभून दिसायची. भाईही फारसे आढेवेढे न आयुष्यच संघर्षाचे होते. वयाच्या ८० व्या वर्षी अ. भा . 
घेता या कार्यक्रमांना उपस्थित राहत . सार्वजनिक क्षेत्रात समाजवादी अध्यापक सभेच्या दोन जेल भरो आंदोलनांचे 
अधिकारवाणीने लोकांना चार समजुतीच्या गोष्टी नेतृत्व भाईंनी केले . अध्यापक सभेच्या रस्त्यावरच्या 
समजावून सांगणारे कोणीतरी अधिकारी व्यक्तिमत्त्व अशा आंदोलनाला भाईंनी प्रोत्साहन दिले. 
ठिकाणी आवश्यक असते . ती भूमिका भाई पार पाडीत . भाई , अभ्यासक असूनही त्यांच्याकडे विद्वत्तेचे 
भाईंच्या सहवासात आलेल्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी जडत्व नव्हते. त्यामुळे कोणत्याही वयाच्या व्यक्तीशी ते 

चे धडे दिले . त्यातून पुण्यात स्वच्छ सहजपणे संवाद साध शकत होते. काही मिनिटांत अगदी 
चारित्र्याचे अनेक कार्यकर्ते घडले हेही त्यांचे एक महत्त्वाचे अनोळखी व्यक्तीला आपलेसे करण्याचे कौशल्य भाईंकडे 
योगदान म्हणावे लागेल. आज सामाजिक चळवळींना होते . त्यामुळे महाराष्ट्रभर व भारतभर भाईंचा एक मोठा 
कार्यकर्ते मिळेनासे झाले आहेत . प्रस्थापित राजकीय चाहता वर्ग होता. 
पक्षांमध्ये जे कार्यकर्ते दिसतात त्यातील बहुतेक केवळ भाईंची गंमत म्हणजे भाई खवैये होते ! प्रवासात , 
झुंडीचे मानसशास्त्र जोपासणारे आहेत . एखाद्या स्थानिक रस्त्यात मिसळ, भजी, मटण - भाकरी, मच्छी कोठे चांगली 
भाऊंचे पंटर अशी त्यांची प्रतिमा असते . पण भाईंच्या मिळते हे त्यांना माहिती असायचे व तेथे गाडी थांबवून 
आदर्श नेतृत्वाखाली मात्र चांगले सामाजिक भान असणारे सर्वांना आग्रहाने खायला घालायची हौस भाईंना होती! मग 
आणि समाजासाठी बऱ्यावाइटाचा विचार करणाऱ्या प्रवासात समाजवादी चळवळीचा इतिहास त्यांच्याकडून 
कार्यकर्त्यांची फौज मागील काळात निर्माण झाली आहे . ऐकणे हा एक अभ्यासवर्गच असायचा ! 
भाईंनी समाजाला दिलेली ही एक मोठी देणगीच मानावी 

भाईंनी ११ मार्च २०१८ रोजी अध्यापक सभेच्या 
लागेल . सहा दशकाहून अधिक काळ समाजासाठी, समाज 

कार्यकारिणीसमोर जे भाषण केले ते जाहीर असे त्यांचे 
हितासाठी सतत तेवत राहणाऱ्या या व्यक्तिमत्त्वाच्या स्मृती 

अखेरचे भाषण होते. भाईंनी आजारपणाचा उल्लेख न करता 
अनेकांच्या मनात कायम तेवत राहतील. त्यांच्या स्मृतीला 

भाषण रेकॉर्ड करून समाजवादी अध्यापक मासिकात 
मनोभावे आदरांजली. * * * 

प्रसिद्ध करण्यास सांगितले होते . भाईंचा जो अखेरचा संदेश 
साभार: दै. प्रभात - अग्रलेख 

होता तो असा - 
सूर्य पाहिलेला माणूस ! ... पान क्र . ७४ वरून * आपण राजकीय चळवळ करत आहोत हे लक्षात ठेवा . 

* सामर्थ्य आहे चळवळीचे! जो जो करील तयाचे. 
अलीकडेच सेवाग्रामला भेट दिली व म. गांधींना श्रद्धांजली 

* आपला लढा शिक्षणहक्कासाठी असला तरी तो 
वाहिली तर म. गांधींचे नातू तुषार गांधी यांनी नागपूरला 

अंतिमत : जागतिकीकरणा विरोधी आहे. खा - उ - जा 
दीक्षाभूमीला भेट दिली . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांना 

धोरणच सर्व प्रश्नांचे मूळ आहे . 
श्रद्धांजली वाहिली! 

* थोडक्यात हा लढा व्यवस्था परिवर्तनाचा आहे. 
__ भाईंच्या दूरदृष्टीला सलाम करावा तितका थोडा 

म . गांधींनी मिठाचा संबंध भारताच्या स्वातंत्र्याशी 
आहे! 

जोडला , भाईंनी शिक्षणहक्काचा संबंध व्यवस्था 
हल्ली चळवळीत अभ्यासाची किंवा वाचनाची गरज 

परिवर्तनाशी जोडला ! अशा या द्रष्ट्याला विनम्र 
वाटेनाशी झाली आहे. त्यामुळे चळवळीत अभ्यासवर्ग 

अभिवादन ! भाईंचे भक्त होण्याऐवजी भाईंचे अनुयायी होऊ 
कधीच बंद पडले आहेत ; पण भाईंचा अभ्यासाचा आवाका 

या ! * * * 
प्रचंड दांडगा होता. जागतिकीकरणाच्या अर्थशास्त्रीय , 

साभार: समाजवादी अध्यापक 
राजकीय , सामाजिक संदर्भातील अद्ययावत अभ्यासाचे 


८४ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


समाजवादी दृष्टा हरवला 


गोष्ट आहे १९८० ची . तत्कालीन गृहराज्य - येईल असे वाटले नसावे. परंतु तशी परिस्थिती 

| मंत्र्यांच्या निवासस्थानी काही व्यक्ती गेले. एका उद्भवल्यानंतर वयाची ८८ वर्ष उलटल्यानंतरही भाई 
प्रकरणात मदत करण्यासाठी ते गृहराज्यमंत्र्यांना साकडे कायम सत्याग्रहासाठी आणि संघर्षासाठी रस्त्यावर 
घालत होते . त्या बदल्यात त्या काळी भलीमोठी रक्कम उतरायचे. स्वत : निवडलेल्या कामाप्रति असलेली ही श्रद्धा 
देण्याची त्यांची तयारी होती. आज राजकारणाबद्दल जी आज दुर्मीळ होत चालली आहे. 
काही प्रतिमा झाली आहे त्या वातावरणात हे चित्र फारसे १९४२ च्या चळवळीत सहभागी झालेले भाई 
वेगळे वाटणार नाही . मात्र १९८० साली त्या १९४३ पासून राष्ट्र सेवादलाशी जोडले गेले ते शेवटच्या 
गृहराज्यमंत्र्यांनी त्या लोकांना स्वत : च्या कक्षात बसवले श्वासापर्यंत . १९५५ ते ६१ या काळात सेवादलाचे पूर्ण वेळ 
आणि बाजूला जाऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कार्यकर्ते म्हणून भाई सक्रिय होते . आंदोलन आणि भाई हे 
संपर्क साधला. स्वत : च्या बंगल्यावर ते सात व्यक्ती आणि समीकरण अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत कायम राहिले . 
तब्बल ३ लाखाची रोकड त्यांनी पकडून दिली. हा प्रकार १९४२ ला ज्या तडफेने भाई वैद्य चले जाव आंदोलनात 
मात्र राजकारण आणि राजकारण्यांच्या एकंदर प्रतिमेला सहभागी झाले होते , जो उत्साह १९५ च्या गोवा मुक्ती 
धक्का देणारा होता , ते गृहराज्यमंत्री होते भाई वैद्य. पुण्याचे आंदोलनात दिसून आला होता , ज्या तळमळीने १९५७ ला 
महापौरपद भूषवल्यानंतर आणीबाणीला विरोध करत १८ संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत भाई सहभागी झाले होते. ज्या 
महिने मिसाबंदी म्हणून राहिलेले भाई त्यानंतर आमदार करारीपणाने १९६५ला कच्छचा सत्याग्रह भाईंनी केला 
आणि पुलोदच्या सरकारमध्ये गृहराज्यमंत्री झाले. त्यांच्या होता अगदी २०१४ - १५ मध्ये नितीन आगेच्या खुनानंतर 
काळातील हा किस्सा राजकारण कोणत्या दिशेने जाणे पुणे ते खर्डा लाँग मार्चमध्ये त्याच तडफेने भाई वैद्य 
गरजेचे असते याचा आदर्श वस्तुपाठ म्हणून घ्यायला सहभागी झालेले पाहायला मिळाले . आंदोलनात सहभागी 
हरकत नाही. अगदी उच्च न्यायालयानेही लोकशाहीमध्ये होताना भाईंना वय कधीच आडवे आले नाही , इतके 
संवैधानिक मूल्यांची बूज राखण्याचे काम लोकप्रतिनिधींनी आंदोलन त्यांच्या रक्तात भिनलेले होते. म्हणूनच आपल्या 
करणे अपेक्षित असते . समाजातील भ्रष्ट प्रवृत्तींना अटकाव आयुष्यात वेगवेगळ्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या 
करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी समोर येणे आवश्यक असते भाईंना २५ वेळा तुरुंगवास सहन करावा लागला. यातील 
आणि हे काम भाई वैद्य यांनी केले आहे. या शब्दात भाई शेवटचा तुरुंगवास ते ८८ वर्षांचे असताना त्यांनी भोगला. 
वैद्य यांचे कौतुक केले होते . उच्च न्यायालयाच्या निकाल आंदोलक कसा असतो याची यापेक्षा वेगळी ओळख कोणती 
पत्रात एखाद्या लोकप्रतिनिधीबद्दल असे भरभरून लिहिले असेल ? 
जाण्याचा प्रसंग भारताच्या राजकीय इतिहासात एखादाच चळवळी आणि आंदोलने नसत्या सहभागाने मोठी 
असेल. यासाठी तेवढ्याच टोकाची निष्ठा लागते . होत नाहीत तर त्यासाठी तितकीच प्रभावी मांडणीही 
संवैधानिक मूल्यांबद्दल आदर लागतो , ती निष्ठा आणि तो करावी लागते . राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक , आर्थिक 
आदर भाई वैद्य यांच्यामध्ये ठासून भरला होता. या सर्वच विषयांवर भाई वैद्य यांचा अभ्यास मोठा होता. या 
स्वातंत्र्याच्या लढ्यात सहभागी झालेले भाई वैद्य शेवटच्या सर्वच क्षेत्रात जगामध्ये काय घडामोडी सुरू आहेत या 
श्वासापर्यंत समाजवाद , लोकशाही , सामाजिक मूल्ये संदर्भात भाई कायम अपडेट असायचे आणि त्यांच्या 
यासाठी झगडत राहिले. १९४२ ला इंग्रजांना चले जाव प्रत्येक भाषणातून ते स्पष्टपणे जाणवायचे. तरुणांना 
म्हणणा- या भाईना स्वातत्र्यान तर स्वकीय लाजवील असा नुसता उत्साहच नव्हे तर नव्या नव्या 
लोकप्रतिनिधींनाच पुन्हा एकदा चलेजाव म्हणण्याची वेळ गोष्टींचा अभ्यासही भाईंमध्ये पाहायला मिळायचा. 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


८५ 


कोणत्याही विषयावर भाईंकडे स्वत: चे एक मत आणि वैद्य सातत्याने धडपडत राहिले त्यांचा तो लोकशाही 
आपल्या भूमिकेतून त्या प्रश्नावरचे उत्तर कायम असायचे. समाजवाद प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी 
आता त्या उत्तराला मात्र महाराष्ट्र मुकणार आहे. 

धडपडणे हीच खऱ्या अर्थाने भाईंना आदरांजली ठरेल . 
अवघ्या दोन वर्षाच्या राज्यमंत्री पदाच्या काळात * * * 
भाईंनी गृह खात्यावर स्वत : चा ठसा उमटवला. केवळ गृह दै. प्रजापत्र - विशेष संपादकीय . 
खात्यावरच नव्हे तर राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचेनिर्णय या 
काळात घेतले गेले. पोलिसांना फुल पॅन्ट देण्याचा निर्णय 
भाई गृहराज्यमंत्री असतानाच झाला, तर सेवानिवृत्ती वेतन 
महागाई दराशी जोडण्याचा निर्णयही भाईंचाच. आज चारित्र्यसंपन्न , ध्येयवादी... पान क्र . ७८ वरून 
सेवानिवृत्ती वेतन घेताना किती व्यक्तींना हे माहीत असेल हे निवडणुकीच्या राजकारणातील मूल्यांची मोडतोड 
सांगणे अवघड आहे, कारण कर्तव्य म्हणून घेतलेल्या यांच्यातील अंतर त्यांना अस्वस्थ करायचे. समाजवादी 
निर्णयाचा गाजावाजा करण्याची ना भाईंची सवय होती ना ध्येयाने प्रेरित होऊन समाजहितासाठी भूमिका घेऊ शकत 
ते ज्या राजकीय , सामाजिक मुशीत घडले त्या मुशीचा तो असले तरी त्यासाठी ते पूरक अशाच भूमिकेत राहायचे. 
पिंड . 

समाजवादी राजकारणाचा आदर्श आणि वास्तव स्थिती 
____ मराठवाड्याच्या दृष्टीने भाईंची वेगळी ओळख आहे. यांच्यातील सांगड घालण्याचा भाईंनी मोठ्या नेटाने प्रयत्न 
ज्या मराठवाड्याने डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा केला. 
विद्यापीठाच्या नामांतरावरून मोठा संघर्ष अनुभवला त्या आजच्या सार्वजनिक जीवनात सर्व काही लौकिक 
नामांतर आंदोलनातला सच्चा शिपाई म्हणून भाईंकडे यशाच्या फूटपट्टीने मोजायची पद्धत आहे. भाईंनी लौकिक 
पाहावे लागेल . मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामातराचे पहिले यश मिळवलेच. तथापि , यशापयशाचा विचार न करता 
विधेयक विधिमंडळात भाई वैद्यांनी मांडले होते. हे देखील योग्य वेळी योग्य भूमिका घ्यायचे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात 
आज आवर्जून सांगावे लागणार आहे. या सर्व गोष्टींचा रोखठोकपणा होता. समतेच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या 
उल्लेख याचसाठी करायचा की यातून भाई वैद्यांच्या बाजुने टोकदार जातीय अस्मितांच्या विरोधात आणि स्त्री 
राजकीय , सामाजिक जाणिवांचा परिघ किती मोठा होता पुरुष समृद्ध सहजीवनाच्या बाजूने बोलणारे आणि लिहिणारे 
आणि त्यांच्या राजकीय , सामाजिक कॅनव्हासला किती भाई वैद्य जाणकार आणि दूरदृष्टीचे द्रष्टे नेते होते . त्यांच्या 
वेगवेगळ्या छटा होत्या हे आजच्या पिढीला कळणे गरजेचे वैचारिकतेतील ही बहुविध रूपे समाजाला अधिक समृद्ध, 
आहे. प्रजापत्रशी भाई वैद्य यांचे वेगळे नाते होते. बीडमध्ये बहुआयामी बनवीत . भाईंच्या या जिद्दीला मनापासून 
चळवळीला वाहिलेले दैनिक ही भूमिका घेऊन जे काम सलाम . 
प्रजापत्रने सुरू केले ते बीज भाई वैद्य यांच्या हस्ते रोवले * * ** 
गेले होते . प्रजापत्रच्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन भाईच्या साभार. सकाळ 
हस्ते झाले होते . त्यामुळे भाईंचे जाणे हा प्रजापत्रसाठी 
देखील आघात आहे. 

राजकारण , समाजकारण , शिक्षण , अर्थ आदी 
सर्वच क्षेत्रामधून शेवटच्या घटकाची चिंता वाहणारा एक 
दृष्टा समाजचिंतक आज हरवला आहे. साने गुरुजींना जी 
धडपडणारी मुले अपेक्षित होती त्यांच्या स्वप्नातील 
धडपडणारा मुलगा म्हणून भाईंकडे पाहिले जायचे. एस . 
एम . जोशी यांच्या विचारांचा दांडगा प्रभाव असलेल्या भाई 
वैद्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून निघणे 
अशक्य आहे. मात्र ज्या लोकशाही समाजवादासाठी भाई 


८६ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
எdaa 


पुरोगामी चळवळ पोरकी 


जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे देशाची कन्याकुमारी ते दिल्ली भारतयात्रेत तर ते सर्वांत अग्रणी होते . 
जा 

जा सारी संपत्ती , काम आणि त्याचा फायदा काही सुमारे चार हजार किमीची ही पदयात्रा होती . जनता पार्टी, 
ठरावीक लोकांच्या हाती जाणार , त्यामुळे येणाऱ्या काळात समाजवादी जनपरिषद , राष्ट्रसेवा दल यांसारख्या 
भारतातील उद्योग , छोटे व्यापारी आणि दुकानांचे संस्थांमध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण अशी पदे भूषवली 
कामकाज ठप्प होईल! असे मत मांडून आयुष्याच्या होती. आपल्या कार्यकर्तृत्वाने त्या पदांची शोभा वाढवली 
अखेरीपर्यंत सर्वसामान्यांच्या हितासाठी झटणारे दूरदृष्टी होती. पुण्याचे महापौर ते राज्याचे गृहमंत्री असा त्यांचा 
असलेले समाजवादी विचारांचे भाई वैद्य यांच्या निधनाने प्रवासही थक्क करणारा आहे . स्वातंत्र्यापूर्वीपासून म्हणजे 
भारताचा मोठा सामाजिक दिशादर्शक हरपला आहे! भाई १९४३ पासून ते राष्ट्रसेवा दलात सक्रिय आहेत तेव्हापासून 
वैद्य यांचे सोमवारी निधन झाले . समाजवादी चळवळीचे ते आजतागायत लोकशाही समाजवाद अंगी बाणवला 
अर्ध्वयु स्वातंत्र्यसैनिक आणि माजी गृहराज्यमंत्री भाई वैद्य होता. सेवा दलाचे संस्कार पुढच्या पिढ्यांच्या मनात 
यांच्या निधनाने राजकीय आणि पुरोगामी सामाजिक रुजविण्यासाठी त्यांची अलीकडे धडपड होती. त्यांची 
चळवळीचे मोठे नुकसान झाले आहे. अगदी शालेय काही ठळक कामे आजही भविष्याकडे पाहण्याच्या त्यांच्या 
जीवनापासून स्वातंत्र्यलढ्याचे बाळकडू प्यायलेले ते सच्चे दृष्टिकोनाची झलक देतात . पोलिसांना अर्ध्या पॅन्टमधून 
समाजवादी होते . १९४२ची चलेजाव चळवळ असो अथवा फूल पॅन्टमध्ये आणणे असो अथवा मराठवाडा विद्यापीठाचे 
गोवामुक्ती आंदोलन असो, संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा असो नामांतराचे पहिले विधेयक मांडणे असो किंवा 
अथवा आणीबाणीच्या काळातील चळवळ असो , त्यांनी सेवानिवृत्तांच्या निवृत्तिवेतनाची महागाईशी जोडणी 
सक्रिय भाग घेतला आहे. अनेक आंदोलनात त्यांनी लाठ्या करण्याचे अनेक निर्णय असोत , त्यांनी पुढाकार घेतला. 
खाल्ल्या आहेत . तुरुंगवास भोगला आहे. १९७५ मध्ये भाईंनी आयुष्यभर समाजवादी व पुरोगामी 
इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीच्या काळात त्यांना विचारसरणी जोपासली. महात्मा गांधी व साने गुरुजींच्या 
१९ महिन्यांचा तुरुंगवासही झाला होता . त्यांची एकदा विचारांचा प्रभाव त्यांच्या जीवनावर होता. त्याची अनुभूती 
नाही तर तब्बल २५ वेळा या ना त्या चळवळीनिमित्त त्यांच्या प्रत्येक चळवळीतून आपल्याला येते. धार्मिक 
तुरुंगवारी झाली आहे . वंचित आणि कष्टकरी यांच्यासाठी एकता आणि सामाजिक सलोख्यासाठी त्यांनी आपल्या 
रस्त्यावर उतरण्यास सदैव ते तयार असत . २०१६मध्ये राजकीय कारकिर्दीचा कधीही विचार केला नाही. अनेकदा 
वयाच्या ८८व्या वर्षीही शिक्षण हक्कांसाठी त्यांनी सत्याग्रह आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावन त्या विचारांची 
केला होता. त्यांच्या या चळवळीच्या तारुण्याला सलामच जोपासना केली. समाजातील वंचित - उपेक्षितांच्या 
करायला हवा! जनतेच्या भल्यासाठी , हक्कांसाठी हक्कांसाठी आयुष्यभर संघर्ष करीत राहिले. समाजवादी 
रस्त्यावर उतरण्याची त्यांची कायम तयारी असायची. विचारांचा राजकीय पर्याय व्हावा यासाठी जे छोटे - मोठे 
एवढ्या वयात अनेक जण हातात काठी घेऊन थरथरत घरी प्रयोग झाले त्या प्रत्येक प्रयोगात ते सकारात्मक विचाराने 
बसलेले असतात. परंतु भाईंच्या चळवळींची कथाच न्यारी. सहभागी झाले आहेत. भाईंकडे सत्ता असो किंवा नसो , पद 
अगदी ८८व्या वर्षीही तरुणाला लाजवेल असा हिरिरीने असो किंवा नसो, तळागाळातील जनता , गोरगरीब 
सहभाग चळवळींमध्ये असायचा. ज्या समाजात आपण नागरिक , विद्यार्थी अशा कोणावरही अन्याय झाला की 
वावरतो आहोत , त्या समाजाचे भले झाले पाहिजे , सदैव धावून जाण्याचे व्रत शेवटपर्यंत त्यांनी अंगीकारले आणि 
हेच विचार त्यांना उतार वयातही स्वस्थ बसू देत नसत . सदैव न्यायाची बाजू घेतली होती . स्मगलरचे सात साथीदार 
माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली तीन लाख रुपये लाच घेऊन आले असताना गृहराज्य मंत्री 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


८७ 


म्हणून त्यांना पोलिसांच्या हवाली करून तुरुंगात पाठवले. शब्दामागचे शब्द इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रकाशित झाली 

णेदार होते . त्यांनी सत्तेवर असताना कधीही आहेत . भाईच्या जाण्याने आपल्यातून एक चळवळीतील 
त्या पदाचा दुरुपयोग होणार नाही , याची काळजी घेतली सच्चा कार्यकर्ता, विचारवंत गेल्याची हळहळ व्यक्त केली 
आणि त्यामुळे त्या पदाचाही सन्मान भाईंमुळेच अधिक जात आहे. * * * 
वाढला , हेही तितकेच खरे आहे. 

___ साभार : पुण्यनगरी - अग्रलेख 
पुण्याजवळ परंदवडी येथे भारत यात्रा केंद्र स्थापन 
झाले. भाई त्या केंद्राचे अनेक वर्षे संचालक होते. चंद्रशेखर सोबत असण्याचे क्षण ... पान क्र . ७९ वरून 
यांच्याखेरीज विश्वनाथ प्रताप सिंग , जॉर्ज फर्नाडिस , मधू उद्घाटन करणारे भाई , ते बांग -मराठवाडीच्या 
लिमये, मधू दंडवते , मोहन धारिया , शरद पवार , विजू उपोषणाआधीच्या उमरकांचनच्या निर्धार मेळाव्यात 
पटनाईक , बापू काळदाते आदी नेत्यांशी त्यांचे निकटचे ( २०१३ ) पाठीवर थाप मारून आगे बढो म्हणणारे भाई. 
संबंध होते. पुण्याच्या पूर्व भागातून अनेक कार्यकर्त्यांची अलीकडच्या दिवसात, कुठल्याही निवेदनावर, 
जडणघडण भाईंनी केली. काँग्रेस , जनता दल आदी पत्रावर सही मागणाऱ्या फोनला जरूर टाक म्हणून 
पुरोगामी पक्षात भाईंनी तयार केलेले कार्यकर्ते आहेत . प्रतिसाद देणारे भाई ( त्या - त वेळी भेटून अपडेट करायला 
त्यांनीच तयार केलेले पांडुरंग तरवडे, दत्ता एकबोटे हे हवं हे राहून जात होतं तरी नाराज न होणारे भाई आणि 
पुण्याचे महापौर झाले आहेत. प्रामाणिकपणा , समाजवादी , त्याची आता कायमची लागून राहणारी रुखरुख ). 
साधी राहणी हे गुण भाईंकडून शिकण्यासारखे आहेत लोहियांवर , समाजवादी चळवळीच्या इतिहासावर 
आणि त्याच जोरावर अनेक कार्यकर्ते आज बडे नेते म्हणून दिलखुलास मुलाखत देणारे भाई, शंकरशेट रोडवरच्या 
समाजात वावरत आहेत . स्वातंत्र्यानंतर सामान्य चाळीपासून ते मनमोहन सोसायटीतल्या प्रशस्त 
माणसाच्या हिताची भूमिका घेणाऱ्या जयप्रकाश नारायण , बंगल्यापर्यंत सारख्याच सहजतेने वावरणारे भाई, नवं घर 
मधू लिमये , एस. एम. जोशी या विचारवंतांसोबत भाई वैद्य हिंड्न दाखवताना लोकांच्या कर्तृत्वाला आनंदाने दाद 
यांनी आपल्या आयुष्याचा मोठा कालावधी घालवला होता देणारे, नलिनीताईंच्या चतुरस्रपणाचं कौतुक करणारे भाई , 
आणि त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या कार्यातून आपल्याला प्रत्येक स्वत चहा करून पाजणारे भाई विनयच्यास 

आपल्याला प्रत्येक स्वत: चहा करून पाजणारे भाई , विनयच्या साठीला आणि 
चळवळीतून दिसले आहे. आज त्यांनी घडवलेल्या पोरींच्या लग्नांनाही आवर्जून आलेले , प्रसन्नतेने , स्नेहाने 
कार्यकर्त्यांकडे त्या विचारांची अमूल्य भेट सुपूर्द केली माहोल भारून टाकणारे भाई. 
आहे . समाजवादी विचारांची मशाल आज त्यांच्या अगदी अलीकडे, म्हणजे मागच्या महिन्याच्या पाच 
मेहनतीमुळे सदैव पेटती आहे. त्याच्या समाजवादी तारखेला गणेश देवींच्या नागरिक सभे च्या कन्सेप्टवर 
विचारांनी अनेक कार्यकर्त्यांना ऊर्जा मिळायची. आज चर्चेसाठी आलेले भाई, ज्या निवेदनावर पहिली सही 
समाजात टोकाची , सामाजिक विषमता वाढली आहे. भाईंची आहे. आणि मध्ये कठेतरी माझीही. . . वाटतंय की 
धमाधवाद वाढला आहे, तर समाजवाद संपुष्टात येतो की आम्ही दोघे एकाच निवेदनावरच्या सह्यांसारखे आहोत 
काय ? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे , अशावेळी लोकशाही समाजवादाच्या ! त्यांची पहिली तर माझी 
भाईसारख्या व्यक्तीचे नसणे समाजवादी विचारासाठी असंख्यांतली एक दवलीशी 
मोठी पोकळी निमाण करणार आहे. त्याची उणीव त्या दिवशी भाईचा हात नेहमीप्रमाणे हातात घेतला 
आपल्याला प्रत्येक चळवळीत जाणवेल यात शंका 

तो मऊसूत , उबदार हात , आजीच्या हातासारखा. त्याचा 
नाही. 

स्पर्श आज , नव्हे , हॉस्पिटलमध्ये त्यांना न भेटताच आले 
भाईनी आपले विचार लोकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्या दिवसापासन सारखा जाणवतोय 
अनेक पुस्तकांचे लेखनही केले आहे. एका समाजवाद्याचे 

आणि आठवताहेत ते प्रधानसर गेले तेव्हा मायेने 
चिंतन , मंडल आयोग व अन्य मागासवर्ग, समाजवाद , 

६. जवळ घेऊन सावरणारे भाई.... भाई , आता कोण 
संपूर्णशिक्षण : फी विना समान व गुणवत्तापूर्ण : का व कसे , 

सावरणार ? .... पोरकं वाटतंय . * * * 
आर्थिक आक्रमणाचे अरिष्ट , परिवर्तनाचे साथी व सारथी 


८८ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 


जनगणना 


पुरोगामी चळवळीतील महान नेता भाई वैद्य 


पापल्या जीवनप्रवासात प्रामाणिकपणे राजकारण साथीदार लाच म्हणून मोठी रक्कम घेऊन आले तेव्हा वैद्य 

करणारे ज्येष्ठ समाजवादी आणि पुरोगामी यांनी राज्याचा गृहराज्यमंत्री या नात्याने लाच घेऊन 
चळवळीतील नेते भाई वैद्य यांचे पुण्यातील पूना आलेल्या गुन्हेगाराच्या साथीदारांना पोलिसांच्या ताब्यात 
हॉस्पिटलमध्ये २ एप्रिल २०१८ रोजी सायंकाळी दिले . तसेच हाफ पँटीत असणारे पोलीस दलातील कर्मचारी 
साडेसातच्या सुमारास स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाने निधन फूलपँटीत त्यांच्यामुळे आज दिसत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या 
झाले . ते वयाच्या ८९व्या वर्षी इहलोक सोडून गेले. त्यांच्या निवृत्ती वेतनात किमान निवृत्ती वेतन व त्याची महागाईशी 
निधनामुळे समाजवादी आणि पुरोगामी चळवळीची न भरून जोडणी करण्याचे काम त्यांनी केले आहे. महत्त्वाची गोष्ट 
निघणारी फार मोठी हानी झाली आहे. 

म्हणजे , मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचे पहिले 
भाई वैद्य यांच्या ८९ वर्षाच्या प्रवासात गोवा विधेयक त्यांनी मांडले होते . भाई वैद्य यांनी आपल्या 
स्वातंत्र्य चळवळ आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत सक्रिय सार्वजनिक जीवनात संघर्ष करीत असतानासुद्धा जनता 
सहभाग होता . आणीबाणीत तर मिसाबंदी म्हणून १९ महिने पार्टीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस , समाजवादी जन परिषदेचे 
तुरुंगवास सोसावा लागला होता. तर २५ वेळा कारावास राष्ट्रीय अध्यक्ष, एस . एम . जोशी मेमोरियल मेडिकल ट्रस्ट 
भोगावा लागला. त्यांनी शिक्षण हक्कासाठी केलेला सत्याग्रह पुणे अध्यक्ष, खडकी अमेयुनेशन फॅक्टरी वर्कर्स युनियन 
आणि त्यानंतर त्यांना मागील वर्षी झालेली अटक हा त्यांचा अध्यक्ष आणि भारत यात्रा ट्रस्ट दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष अशी 
शेवटचा कारावास ठरला. 

विविध पदे भूषविली आहेत . त्यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून 
कन्याकुमारी ते दिल्ली असा चार हजार आजपर्यंत त्यांना मानाचे असे २५ पुरस्कार मिळाले 
किलोमीटरच्या यात्रेत १९८३ साली त्यांनी सक्रिय सहभाग आहेत . 
घेतला होता. ही यात्रा जनता पार्टीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर त्यांनी समाजवादी चळवळीबरोबर विविध विषयांवर 
यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आली होती . केवळ लेखन प्रबोधन आणि संघर्ष केला. समाजवादी विचारांचा 
महाराष्टात नव्हे तर देशात नाव जरी भालचंद्र सदाशिव वैद्य एक लेखक म्हणून एका समाजवाद्याचे चितन मडल का व 
असले तरी भाई वैद्य या नावाने ते जास्त परिचित होते . कसे , अथक आक्रमणाचे अरिष्ट , परिवर्तनाचे साथी व 
त्यांचा मुलगा डॉ . अभिजित वैद्य आणि सून प्रा . डॉ . सारथी, शब्दामागचे शब्द इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रकाशित 
गीतांजली वैद्य अनुक्रमे प्रसिद्ध हृदयरोग तज्ज्ञ आणि झाली आहेत . भाई वैद्य हे महात्मा गांधी व साने गुरुजी 
प्राध्यापिका असूनसुद्धा त्यांनी शेवटपर्यंत समाजवादाची यांच्या विचारांपासून प्रेरित होते . त्यांनी मागासलेल्या 
कास सोडली नाही. 

लोकांची स्थिती सुधारण्याची व्यापक काम केले. त्यांनी 
ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांचा जन्म २२ जन , मागासवर्गीयांना धर्मनिरपेक्षतेची ओळख करून दिली. 
१९२८ रोजी पुणे जिल्ह्यातील दापोडे गावी झाला. त्यांनी काल सायंकाळी पुण्याच्या वैकुंठ स्मशानभूमीत 
वयाच्या १४व्या वर्षी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला. त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात 
यातूनच त्यांचा सक्रिय राजकारणात प्रवास सुरू झाला. आले. आज गरीब जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी व 
त्यानंतर १९७४ ते १९७५ या कालावधीत पुणे जिल्ह्याचे समताधिष्ठित राजकारण करण्यासाठी भाई वैद्य 
महापौर म्हणून काम केले होते . तर आपल्या महाराष्ट्र यांच्यासारख्या समाजवादी नेत्याची अधिक गरज पुरोगामी 
राज्याचे सन १९७८ ते १९८० या काळात गृहराज्यमंत्री समजल्या जाणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्राला आहे . आज 
म्हणून त्यांनी व्यवस्थित जबाबदारी पार पाडली. त्यांच्या त्यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळीतील 
गृहराज्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात एका गुन्हेगाराचे महान नेता महाराष्ट्राने गमावला आहे. त्यांनी केलेल्या 


_ पुरोगामी 

जनगणना 


मे - जून २०१८ 


८९ 


कार्याचा आपण जर विचार केला तर सध्याच्या तरुण विकास की विकृत राजनीति को चुनौती दी है - तब मन 
कार्यकर्त्यांनी त्यांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून आपल्या भर आया था , हम सब का ! 

उन्नतीसाठी काम करणे हीच खरी ज्येष्ठ एनरॉन के खिलाफ का संघर्ष हो या लावासा का , 
समाजवादी नेते भाई वैद्य यांच्या पवित्र स्मृतीस श्रद्धांजली भाईने विश्वास दिलाया , जीतने का मीटिंग शुरुवात के दौर 
ठरेल . * * * 

की , छोटी हो या बडी, भाई अंतिम मंजिल तक पहुंचने का 

विश्वास दिलाते थे और हम भी जीत ही लेते थे, आधी 
साभार: पुरोगामी संदेश - संपादकीय 

धरती , आधा आसमान । । 

भाई युवा पीढी को साथ लेते हुए, शिक्षा के सवाल 

पर , केजी टु पीजी मुफ्त - समान - समता व समाजवादी 
भाई वैद्य न रहने का अर्थ... पान क्र . ३९ वरून शिक्षा की सकसद ले कर निकल पडे थे, आखरी दौर में । 

राष्ट्र सेवा दल से सोशलिस्ट फाउंडेशन तक संस्था 
समय है ; बागडोर सम्हालो , कद पहो , मख्य धारा में , संगठनों में उनके बनियादी योगदान से । 
राजनीति के । एक वरिष्ठ मार्गदर्शक को नकारना मुश्किल सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले राजनीतिक कदम उठा । 
होते हुए भी मैने अपनी हिचकिचाहट बतायी । उनके साथ इस प्रदीर्घ राजनीतिक , सामाजिक प्रबोधन में प्रधान 
पारदर्शी होना मुश्किल था ही नही । कुछ सालों बात उन्होंने मास्तर , मधु दंडवते, नानासाहब गोरे , एसेम जोशी, 
छोड दिया मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को , इस मार्गपर ये नहीं मृणालताई, आवाबेन , कमलाताई, मंगलाताई , निळूभाऊ , 
चलेंगे ये समजकर , लेकिन जनआंदोलन के मार्ग पर हर सुधाताई, वर्दे जी , आदि से जी . जी . पारीखजी तक के साथ 
मोड पर साथ रहे ! वामपंथी साथियों का गठबंधन उन्हे भाई वैद्य जी का योगदान समाजवादी नेतृत्व की झलक 
अपेक्षित था , लेकिन दलित आंदोलन को भी जोड कर । दिखलाता है । 
दलित समुदाय के उभार एवम् अस्मिता के सवालों को संघर्ष और रचना का एक अनोखा संगम समाजवाद 
उनका हमेशा समर्थन रहा । धर्म - मूलतत्त्ववादियाँ शक्ती की बहती धारा पर छोडकर भाई किस सागर की ओर चले 
जुटाने में अगुवाह रहे भाई वैद्यजी । उसमें पाई सफलता - ... और उनके बिना अब हमारे जैसे कईंसारे साथी भी बिना 
असफलता के वे पार थे । 

थके - रुके किस भूमिपर झंडा गाडकर खडे रहें , आगे चलने 
... याद है भाई का डोमखेडी तक पहुँचना । तबियत के ही लिये , यही सवाल मन में आता है । 
बिलकुल साथ न देते हुए भी उनका पहाडी पट्टी में कईयों के भाई की की कईं सारा यादें , उनकी सोच , उनकी 
हाथ में हाथ डालकर चढना - उतरना , वह भी चंद घंटो के विविध प्रतिमाओं के साथ आज मनभर है.... 
लिये, एक बडी हासिली थी हमारे लिये । नर्मदा के संघर्षमें , 

भाई , हम लडेंगे, और जीतेंगे । * * * 
हर जगह पहुँचना ही नही, कार्यकर्ताओं की भूमिका 
समझकर नेतृत्व के रूप में सराहना, और दिशा निर्देशन में 
नितनवीन सुझाव रखना, भाई की विशेषता रही । सन 
१९९० में ५००० पदयात्रियों के , मध्यप्रदेश - गुजरात 
सीमा पर फेरकुवा में लंबे उपवास में जब देशभर के 
समर्थकों की ओर से भाई ने प्रधानमंत्री चंद्रशेखरजी से 
संवाद साध लिया था , तब उनकी अनास्था देखकर निराश 
ही नही , गुस्सा हो उठे थ ! ... तब से , अभी अभी, 
सोशलिस्ट फाउंडेशन में हुई आखरी सभा में 
जीवनशालाओं के क्रिडापटु बच्चें को सम्मानित करते , भाई 
ने तीन दशकों के आंदोलन पर उनकी सुंदर टिप्पणी रखते 
हुए कहा था - इतने चढ - उतार के पार टिके आंदोलन ने 


९० 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
எனன 


दखल 


औरंगाबाद येथे भाई वैद्यांना श्रद्धांजली ! 


बहुआयामी समाजवादी कार्यकर्ता, जाणकार नेता, बोले तैसा चाले असे भाईंचे व्यक्तिमत्त्व , वैश्विक विचार, 
स्थानिक कृती , त्यासाठी स्वत: प्रयत्न करणारे ज्येष्ठ नेते भाई वैद्य यांनी आपले आयुष्य समाजाच्या विकासासाठी 
घालवले , त्यांच्या जाण्याने समाजाची खरोखर हानी झाली आहे, अशा भावना व्यक्त झाल्या . 
राज्याचेमाजी मंत्री , राष्ट्र सेवा दलाचे माजी अध्यक्ष, समाजवादी नेते भाई वैद्य यांचे २ एप्रिल रोजी निधन झाले . सरस्वती 
भुवन शिक्षण संस्थेच्या मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित सभेत त्याना श्रद्धाजली वाहण्यात आली. प्रा . मगला खिवसरा 
यांनी शोकप्रस्ताव ठेवला. न्या . नरेंद्र चपळगावकर, सभेचे सरचिटणीस ज्ञानप्रकाश मोदणी यांनी प्रास्ताविक केले. न्या . 
नरेंद्र चपळगावकर , प्राचार्य प्रताप बोराडे, डॉ . प्रदीप जब्दे, अॅड . रमेशभाई खंडागळे , डॉ . रश्मी बोरीकर, डॉ . क्षमा 
खोब्रागडे, अण्णासाहेब खंदारे, अजमल खान , ॲड . मनोहर टाकसाळ , ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक ताराबाई लढ्ढा, पुरुषोत्तम 
हेडा , भिमराव बनसोड , प्रा .विजय दिवाण यांनी भावना व्यक्त केल्या . यावेळी समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष , 
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष , लाल निशाण पक्ष , हमाल मापाडी स्वयंसेवक संघ , सरस्वती भवन शिक्षण संस्थांचे 
पदाधिकारी उपस्थित होते . 
दै. जनक्रांती 


महाराष्ट्राचे भाई - श्रीराम यादव , सदाशिव पेठ 


समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ - श्रेष्ठ नेते एस. एम . जोशी व ना . ग. गोरे यांच्या पठडीत तयार झालेले भाई वैद्य हे एक 
आगळेवेगळे व्यक्तिमत्त्व होते . त्यांनी पुण्याचे महापौरपद , राज्याचे गृह राज्यमंत्रिपद , जनता पक्षाचे महामंत्री , भारत यात्रा 
ट्रस्टचे अध्यक्ष , राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदी पदे सत्कार्यासह भूषविली. त्या त्या पदाचा मान तर राखलाच ; 
त्याहीपेक्षा त्या पदाची उंची त्यांनी आपल्या वर्तनाने वाढविली. मनपा व शिक्षण मंडळ सेवानिवृत्त सेवक संस्थेचे ते दीर्घ 
काळ अध्यक्ष होते . सभासद या नात्याने माझा त्यांच्याशी अनेकदा संबंध आला. मी शिक्षण मंडळात नोकरी करीत 
असताना ते महापौर होते. त्यांच्याकडेविविध कामांसाठी सेवक , नागरिक येत . परंतु त्यांनी कधीही, कोणाला विन्मुख 
पाठविले नाही. महापालिकेसंबंधी खात्यातील अधिकारी असो , नाही तर कारकून असो ; त्यांच्याशी संवाद साधताना , 
एखादे काम सांगताना त्यांच्या बोलण्यात माधुर्य असायचे. उर्मट भाषेत ते कधीही बोलत नसत . त्यांचे चाहते सर्व स्तरांत 
होते. अत्यंत साधी राहणी , सतत प्रसन्न -हसरा चेहरा , सकारात्मक विचारसरणी असे भाई वैद्य नावाचेव्यक्तिमत्त्व हरपले , 
त्यांच्या कार्याने ते अजरामर झाले आहेत , हे निश्चित . 


साभार: महाराष्ट्र टाइम्स - बहुतांची अंतरे 


पुरोगामी 


" जनगणना 


मे - जून २०१८ 


९१ 


भाईंच्या मार्गदर्शनामुळे माझी वाटचाल सुकर 
माजी गृह राज्यमंत्री रमेश बागवे यांची कृतज्ञता 


ज्येष्ठ नेते भाई वैद्य यांनी केलेल्या मार्गदर्शनामुळेमाझी मंत्रिपदाची वाटचाल सुकर झाली, अशा शब्दांत माजी गृह 
राज्यमंत्री रमेश बागवे यांनी वैद्य यांच्याविषयीची कृतज्ञता व्यक्त केली. संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर राज्यातील 
मंत्रिमंडळामध्ये भाई वैद्य यांच्या रूपाने पुण्याला पहिल्यांदाच प्रतिनिधित्व लाभले होते. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील 
पुरोगामी लोकशाही दलाच्या ( पुलोद ) सरकारमध्ये भाई गृह राज्यमंत्री होते. त्यानंतर काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी 
सरकारच्या काळात हा बहुमान रमेश बागवे यांना मिळाला होता. त्या कालखंडातील आठवणींना उजाळा देताना बागवे 
यांनी वैद्य यांची महती सांगितली . 

मंत्रिपद मिळाल्यानंतर भाईंचे आशीर्वाद घेण्यासाठी मी त्यांना त्यांच्या निवासस्थानी भेटलो होतो. कोणतीही 
राजकीय पार्श्वभूमी नसलेला सामान्य कुटुंबातील कार्यकर्ता मंत्री झाला याचा मला आनंद झाला , अशा शब्दात भाई यांनी 
माझे अभिनंदन केले होते . त्यावेळी झालेल्या चर्चेत गृह विभागाच्या कामकाजाची व्याप्ती समजावून सांगताना भाई वैद्य 
यांनी मला केवळ मोलाचेमार्गदर्शन केले असे नाही , तर सभागृहात कसे कामकाज करावे याचा गुरुमंत्र दिला , असे सांगून 
बागवे म्हणाले , विधिमंडळामध्ये कामकाज होते त्यापैकी किमान ७० टक्के विभाग हे गृह विभागाशी संबंधित असतात . 
भ्रष्टाचाराची प्रकरणे असोत किंवा जातीय दंगली. त्याचा थेट परिणाम हा गृह खात्याशी येतो. त्यामुळे या खात्याचा 
राज्यमंत्री म्हणून काम करणे ही तारेवरची कसरत असते , असे भाई यांनी मला सांगितले . सभागृहामध्ये विरोधी पक्षाचेच 
नाही , तर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार हे देखील गृह विभागाच्या कामकाजावर टीका करीत असतात . त्या टीकेमुळे आपले 
लक्ष विचलित होऊ द्यायचे नाही. शांतपणाने प्रश्नांना सामोरे जायचे आणि कोणाचाही अवमान होणार नाही याची दक्षता 
घेत सभापतीकडे पाहून उत्तरे द्यायची. त्यांनी सांगितलेला हा कानमंत्र अमलात आणून सभागृहामध्ये मी कामकाज केले . 
भाईंच्या मार्गदर्शनामुळे माझी मंत्रिपदाची वाटचाल सुकर झाली. 

माझ्या मंत्रिपदाच्या कालखंडात तत्कालीन पोलीस आयुक्त डॉ . सत्यपाल सिंह यांच्याशी माझे मतभेद झाले होते . 
त्यावेळी मंत्री हे लोकनियुक्त प्रतिनिधी असल्याने शासकीय अधिकाऱ्याने मंत्रिमहोदयांचा सन्मान ठेवलाच पाहिजे , अशी 
भूमिका घेत भाई वैद्य यांनी माझी पाठराखण केली होती, असेही रमेश बागवे यांनी सांगितले . 
साभार : दै. लोकसत्ता 


आदरणीय साथी भाई वैद्य यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली... 


राष्ट्र सेवा दलाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष , माजी गृहराज्य मंत्री , ज्येष्ठ समाजवादी नेते साथी भाई वैद्य म्हणत , 
भारतातील प्रत्येक लोकशाहीवादी व समाजवादी नागरिकाने , आपली राष्ट्रीय परंपरा आणि राष्ट्र पुरुषांचे स्वप्न 
प्राणपणाने जपली पाहिजे. त्यासाठी , धार्मिक राष्ट्रवादाविरुद्ध प्रखर लढा दिला पाहिजे . ज्येष्ठ साथी भाई वैद्य हे, प्रखर 
समाजवादी, प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व होते . अशा महान समाजवादी नेत्याचा जन्म , दि . २२ / ६ / १९२८ रोजी , वेल्हे 


९२ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 


जवळील दापोडे , जि . पुणे या लहानशा खेडेगावात झाला. लहान खेडे गावात त्यांचा जन्म झाला तरी , त्यांनी 
स्वकर्तृत्वाने , उत्तुंग शिखर गाठले होते. साधी राहणी , साधे पण प्रखर, प्रभावी सत्य बोलणे, यामुळे त्यांनी अनेक माणसं 
जोडली. शिक्षण , समाजवाद, याबाबत प्रचंड तळमळ असलेले आमचे प्रेरणास्थान ज्येष्ठ साथी भाई वैद्य यांचे दि . 
२ / ४ / २०१८ रोजी, वयाच्या ८९ व्या वर्षी, स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाने निधन झाले. या आजाराने घात केला . शेवटच्या 
स्थितीत तो लक्षात आला आणि त्याने ज्येष्ठ समाजवादी नेते साथी भाई वैद्य यांना आपल्यातून हिरावून नेले . ते 
समाजवादी पक्ष आणि समाजवादी अध्यापक सभेचे संस्थापक अध्यक्ष होते . त्यांचेशिक्षण एम . ए. समाजशास्त्र, एम. ए. - 
राज्यशास्त्र , बी . टी . पर्यंतचे. वयाच्या १५ व्या वर्षापासून ते राष्ट्र सेवादलाचे पूर्णवेळ सेवक म्हणून प्रभावीपणे काम केले . 
सन १९६० मध्ये युवक चळवळींच्या अभ्यासार्थ, त्यांनी ११ देशांचा युरोप दौरा यशस्वीपणे केला. विद्यार्थी दशेत त्यांनी 
सन १९४२ च्या चले जाव चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला. महात्मा गांधी आणि पूज्य साने गुरुजींच्या विचारांचा 
पगडा त्यांच्यावर होता. सन १९५५ मध्ये त्यांनी गोवामुक्ती आंदोलनात सक्रिय भाग घेतला. या आंदोलनाच्या दुसऱ्या 
तुकडीत त्यांना जबर मारहाण झाली. सन १९५७ मध्ये त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला. त्यात 
त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. सन १९६५ च्या कच्छच्या सत्याग्रहात त्यांनी सक्रिय भाग घेतला . सत्याग्रह 
आंदोलन , चळवळ यात एकूण २५ वेळा त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. सन १९६२ ते १९७८ अखेरपर्यंत ते पुणे 

पालिकेचे सदस्य ( नगरसेवक ) होते . या दरम्यान ते सन १९७४ - ७५ या काळात पुणे महानगरपालिकेचे 
महापौरपदी होते. सन १९७० मध्ये , पुणे महानगरनियोजन मंडळाचे सदस्य होते. सन १९७० मध्ये आदरणीय भाईंच्या 
घरी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना झाली होती . पुढे त्यांनी समाजवादी जन परिषदेची स्थ 
सन १९७५ मध्ये अखिल भारतीय महापौर परिषदेचे ते अध्यक्ष होते . पुण्याचे महापौर असताना आणीबाणी 

|| घेतली. हरताळ केला म्हणून सन १९७५ ते १९७७ या काळात त्यांना १९ महिने मिसाखाली 
अटक केली होती. ते सन १९४६ मध्ये काँग्रेस समाजवादी पक्षाचे सदस्य झाले. त्यानंतर ते प्र. सो . पा ., सं . सो . पा . जनता 
पार्टी यात पदाधिकारी होते . सन १९८६ ते १९८८ पर्यंत ते जनता पार्टीचे राष्ट्रीय महामंत्री होते. सन १९९५ ते १९९९ 
पर्यंत ते समाजवादी जन परिषदेचे अध्यक्ष होते. सन १९७८ ते १९८० या काळात ते आमदार होते. याच काळात ते 
महाराष्ट्र राज्याचे गृहराज्यमंत्री होते . या काळात त्यांना लाच देणाऱ्या ७ स्मगलर्स आणि त्यांच्या साथीदारांना ३ लाख 
रुपयांसह पोलिसांच्या स्वाधीन केले . ते गृहराज्यमंत्री असताना त्यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या हाफ पँट चे फुल पँट 
मध्ये रूपातर केले . ज्येष्ठ समाजवादी साथी भाई वैद्य म्हणजे अत्यत निष्ठावत राष्ट्र सेवा दल सैनिक . त्याना एवढे मोठे मत्री 
पद मिळाले तरी ते ढळले नाही. आपल्या राष्ट्र सेवा दलाच्या विचारांशी प्रामाणिकच राहिले . असे प्रामाणिक मंत्री आज भिंग 
लावून जरी शोधले तरी सापडणार नाही. त्यांनी विधिमंडळात पहिले नामंजूर विधेयक सादर करून अनेकांची भंबेरी 
उडवून दिली. आदरणीय साथी भाई वैद्य यांनी मंडळ आयोग व अन्य मागास वर्ग हे सर्वोपयोगी पुस्तक लिहिले. सन 
१९८३ मध्ये त्यांनी कन्याकुमारी ते दिल्ली अशी सुमारे ४००० किमी. ची पदयात्रा काढली. सन १९८३ ते १९९७ पर्यंत 
ते भारत यात्रा ट्रस्ट दिल्लीचे सदस्य होते. तसेच ते भारत यात्रा केंद्र परंदवडीचे सन १९८३ ते १९९७ या काळात 
अध्यक्षही होते. सन २००१ मध्ये ते राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले . साधा राष्ट्र सेवा दल सैनिक पूर्णवेळ सेवक ते 
सक्रिय अध्यक्ष पर्यंतचा त्यांचा समाजवादी शिक्षणासाठीची तळमळ असलेला प्रामाणिक प्रवास हा स्वकर्तृत्वाने भरलेला 
होता. स्वातंत्र्य सैनिक दुर्वे प्रतिष्ठान सेवानिवृत्त संघटन इत्यादीचे ते सदस्य होते . 

समता प्रतिष्ठान पुणेचे अध्यक्ष होते . इंडो -पॅलेस्टाईन असोसिएशन , बुद्धिस्ट असोसिएशन या संस्थांचेही ते 
अध्यक्ष होते . ज्येष्ठ साधी मधू लिमये लिखित समाजवाद : काल , आज व उद्या माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर लिखित 
आर्थिक आक्रमणाचे उद्दिष्ट , राष्ट्र सेवा दल प्रकाशित ‘ एका समाजवाद्याचे चिंतन या पुस्तकांचे अनुवाद आदरणीय 
ज्येष्ठ साथी भाई वैद्य यांनी केले आहे. ते अॅम्युशिन फॅक्टरी वर्कर्स युनियन खडकी पुणेचे अध्यक्ष होते. ते एस. एम . जोशी 
सोशालिस्ट फाउंडेशनचे विश्वस्त होते . त्यांना सन १९९५ मध्ये गोवा राज्य सरकारतर्फे ‘ गोवा क्रांती दिन पुरस्कार 


पुरोगामी 


" जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


९३ 


देऊन गौरविण्यात आले. सन २००० मध्ये भारतीय अल्पसंख्याक संघटनेतर्फे मौलाना आझाद सद्भावना पुरस्कार 
देऊन सन्मानित करण्यात आले . सन २०१ मध्ये बहुजन संस्कृती केंद्र, भंडारदरा तर्फे समता भूषण पुरस्कार देऊन 
गौरविण्यात आले . सन २००२ मध्ये फुले - शाहू - आंबेडकर विचार मंच तर्फे मानवतावादी पुरस्कार देऊन गौरविण्यात 
आले . सन २००३ मध्ये बंधुता प्रतिष्ठानतर्फे शांतिदूत पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. सन २०१६ मध्ये 
पुण्यभूषण फाउंडेशन त्रिदल संस्थेच्या वतीने त्यांना पुण्यभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले . 

अशा महनीय , आदर्श आदरणीय व्यक्तिमत्त्वाच्या सान्निध्यात काही काळ राहण्याची संधी मिळाली. एवढे मोठे 
असूनही गर्विष्ठपणा अंगी नव्हता. आमच्यासारख्या सामान्यांची ते आवर्जून विचारपूस करीत . मायेचा हात पाठीवरून 
फिरवीत चांगले जीवन जगण्याचे प्रोत्साहन देत. राष्ट्रीय , आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हिंदी , इंग्रजी , मराठी भाषेतील मोठे 
वृत्तपत्र वाचणारे साथी भाई वैद्य आमच्यासारख्याचे छोटे साप्ताहिक जागृती पर्व आवर्जून वाचत . तसे ते प्रत्यक्ष भेटीत 
तसेच पत्रातून आवर्जून सांगत. त्यांचे प्रत्यक्ष भेटीत सांगणे आणि पत्रातून सांगणे आमच्यासाठी कोणत्याही पुरस्कारापेक्षा 
मोठे आहे. 

आदरणीय ज्येष्ठ साथी भाई वैद्य म्हणजे समाजवाद आणि शिक्षणाबाबतची तळमळ असलेला एक झंझावात होता. 
त्यांच्या जाण्यानेनिर्माण झालेली पोकळी भरून निघणे कठीण आहे. आदरणीय ज्येष्ठ साथी भाई वैद्य यांना सा . जागृती 
पर्व परिवारातर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली. त्यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन. 


साभार: सा . जागृतीपर्व, धुळे 


भाई वैद्य अभिवादन सभा 


राष्ट्र सेवा दलाचे माजी अध्यक्ष , राज्याचे माजी गृह राज्यमंत्री आणि ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांना 
अभिवादन करण्यासाठी मुंबईतील विविध संस्था , संघटना आणि पक्षाच्या वतीने रविवार ८ एप्रिल रोजी मुंबईतील दादर 
येथील सानेगुरुजी विद्यालयात अभिवादन सभेचे आयोजन करण्यात आले होते . 

शाहीर दत्ता म्हात्रे यांनी देह मंदीर चित्त मंदीर या प्रार्थनेने या अभिवादन सभेची सुरूवात केली. या सभेत मुंबई 
विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु आणि माजी खासदार डॉ . भालचंद्र मुणगेकर , आमदार कपिल पाटील , आमदार विद्या चव्हाण , 
जेष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक , जेष्ठ साहित्यिक अर्जुन डांगळे , पत्रकार झेलम परंजपे , गिरीश सामंत , सोशालिस्ट 
पार्टीचे कमलाकर सभेदार , राष्ट्र सेवा दलाचे मुंबईचे कार्याध्यक्ष शरद कदम , राष्ट्रीय महामंत्री सिरत सातपुते , मुंबई पोर्ट 
ट्रस्ट आणि डॉक वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष एस . के . शेट्ये, दीपक राक्षे, अंजली वाघमारे आदींची भाईंना श्रद्धांजली 
वाहणारी भाषणे झाली. 

आयुष्यभर भाईंनी मूल्य जपली आणि धर्मांध आणि जातीयवादी शक्तीच्या विरोधात संघर्ष केला ते अपुरे राहिलेले 
काम सर्वांनी मिळून पुढे नेणे हीच त्यांना श्रद्धांजली ठरेल . 

___ आजच्या सभेला मुंबईतील अनेक संस्था संघटनेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते . छाया दातार , जयंत 
धर्माधिकारी, अपना बँकेचे अविनाश सरफरे, उमेश ठाकूर , शांताराम दिवेकर , शेकापचे राजू कोरडे, अपना बाजाराचे 


९४ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
जनगनना 


श्रीपाद फाटक , साने गुरुजी राष्ट्री स्मारकाचे जगदीश नलावडे, साने गुरुजी कथामालेचे संतोष केसरकर , राजा देसाई, 
सुहास बने , गोपाळ आजगावकर, प्रफुल्लता दळवी , विशाल हिवाळे , प्रकाश हिवाळे , सुधाकर सटवे, कमलाकर पवार , 
चंद्रकांत म्हात्रे, विद्या कांबळे तसेच जनता दल , सोशालिस्ट पार्टी, राष्ट्र सेवा दलाचेकार्यकर्ते उपस्थित होते. सूत्र संचालन 
राष्ट्र सेवा दलाच्या महादेव पाटील यांनी केले. 


भाई वैद्य अभिवादन सभा 


समाजात आदर्श विचारांची जपणूक कशी करावी ? चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे मन कसे जपावे आणि जीवनात 
न्याय हक्कासाठी संघर्ष कसा करावा ? याचे ज्ञान देणारे भाई वैद्य हे चालते बोलते विद्यापीठ होते , असे मत समाजवादी 
नेते बापू नेरूरकर यांनी व्यक्त केले . 

ज्येष्ठ समाजवादी नेते , माजी गृहराज्यमंत्री तसेच राष्ट्र सेवा दलाचे माजी अध्यक्ष भाई वैद्य यांना श्रद्धांजली 
वाहण्यासाठी बॅ . नाथ पै शिक्षण संस्थेच्या संकुलात शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्र सेवा 
दल , जनता दल सिंधुदुर्ग , सोशालिस्ट पार्टी व बॅ . नाथ पै शिक्षण संस्था यांच्या वतीने भाई वैद्य यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार 
अर्पण करून आदरांजली वाहण्यात आली. बापू नेरुरकर , माजी आमदार पुष्पसेन सावंत , कमलाताई परुळेकर , कामगार 
नेते प्रदीप नेरुरकर , जनता दलाचे अध्यक्ष महेश परुळेकर , उमेश गाळवणकर , रमेश बोंद्रे , शशि 

शशिकांत नेवगी आदी 
उपस्थित होते. याप्रसंगी श्री . बापू नेरुरकर म्हणाले , भाई वैद्य यांनी गृहराज्यमंत्री असताना पोलिसांच्या हितासाठी अनेक 
चांगले निर्णय त्यांनी व्यक्त केली. भाई वैद्य यांच्या जाण्याने समाजवादी चळवळीचे व राष्ट्र सेवा दलाचे नुकसान झाल्याचे 
कमलताई परुळेकर म्हणाल्या . प्रदीप नेरुरकर , महेश परुळेकर, रमेश बोंद्रे, शशिकांत नेवगी उमेश गाळवणकर यांनीही 
विचार मांडले . 


भाईंच्या विविध भावमुद्रा 


टावटे 


दिनेश 


भवन 


पुरोगामी 


" जनगणना 


मे - जून २०१८ 


९५ 


समाज माध्यमे आणि पत्र नोंदी 


देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी झालेल्या आणि स्वातंत्र्यानंतर सामान्य माणसाच्या हिताची भूमिका 
घेणाऱ्या जयप्रकाश नारायण , मधू लिमये, एस. एम. जोशी या विचारवंतांसोबत भाई वैद्यांनी आपल्या आयुष्यातील 
मोठा कालावधी घालवला. 

पुणे परिसरच नव्हे तर महाराष्ट्र पातळीवर सातत्याने समाजवादी विचाराला शक्ती देण्याचे कार्य भाईंनी केले . 
कष्टकरी , शेतकरी, शेतमजूर आणि तरुण पिढी यांच्या समवेत भाईंनी आपले आयुष्य व्यतीत केले . 

महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये पुण्याचे प्रतिनिधित्व भाईंनी केले. माझ्या नेतृत्वातील पुलोद मंत्रिमंडळामध्ये त्यांनी 
गृहखात्याचे मंत्रिपद संभाळले. भाईंनी आपले प्रशासन कौशल्य त्यावेळी संपूर्ण महाराष्ट्राला दाखवून दिले . 

भाई आज आमच्यामध्ये नाहीत , हे आज आम्हा सर्वांना सहन करणे कठीण आहे. भाईंनी ज्या विचारांसाठी 
आणि वर्गासाठी अथकपणे आयुष्यभर काम केले त्या विचारांच्या हिताची जपणूक करण्याचा प्रयत्न करणे , हीच 
भाईंना खरी श्रद्धांजली होईल . 
शरद पवार 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


शोकसंदेश 

महाराष्ट्र राज्याचे माजी गृह राज्यमंत्री आणि ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई तथा भालचंद्र सदाशिव वैद्य यांच्या 
निधनामुळे आपण ध्येयनिष्ठ समाज मार्गदर्शकास मुकलो आहोत . समाजवादाचे ते प्रभावी भाष्यकार होते . सन 
१९४२ चे आंदोलन , गोवा मुक्ती संग्राम व संयुक्त महाराष्ट्र लढा यातील त्यांचा सहभाग तसेच शेतकरी व कष्टकरी 
वर्गासाठी त्यांनी केलेली समाजवादाची मांडणी नव्या पिढीसाठी मार्गदर्शक ठरणारी आहे. त्यांच्या निधनामुळे 
जयप्रकाश नारायण - एस . एम . जोशी कालखंडाला जोडणारा वर्तमानाचा महत्त्वाचा दुवा निखळला आहे. भाई वैद्य 
यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली ! 
रामराजे नाईक निंबाळकर, सभापती महाराष्ट्र विधानपरिषद 
. . . . . . . . . . . . . 
शोक संवेदना 

राज्याचे माजी गृहराज्यमंत्री, ज्येष्ठ समाजवादी नेते आणि मूल्यनिष्ठेला जीवनात सर्वोच्च प्राधान्य देणारे 
समाजहितैषी भाई तथा भालचंद्र सदाशिव वैद्य आणि समाजवादी विचारांना प्रत्यक्ष कृतीची जोड , हे त्यांच्या 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


९६ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
Gain 


जीवनाचे सूत्र होते. सतत अभ्यास आणि चिंतनामुळे समाजवादाचे ते प्रभावी भाष्यकार ठरले . भारतीय स्वातंत्र्य 
चळवळ , गोवामुक्ती आंदोलन , संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन आणि आणीबाणी विरोधी लढा यातील त्यांचा सहभाग तसेच 
कष्टकरी- शेतकरी - भजूर वर्गासाठी त्यांनी दिलेले लढे चिरस्मरणात राहतील . भाई वैद्य यांना माझी भावपूर्ण 
श्रद्धांजली. नियतीचा हा आघात पेलण्याचे सामर्थ्य आपणांस आणि कुटुंबियांस लाभावे, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना ... 
हरिभाऊ बागडे, अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


डॉ . अभिजीत - डॉ . सौ . गीतांजली वैद्य 
स. न . 

__ अखेरच्या श्वासापर्यंत कर्करोगाशी दोन हात करणाऱ्या ती . भाईंना काळापुढे नमते घ्यावे लागले आणि गेल्या 
आठ दशकापासून समाजवादी विचारसरणीची त्यांची वाटचाल समाप्त झाली. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात 
स्वकर्तृत्वाने आपले स्थान अढळ राखणारे ... शेवटपर्यंत सक्रीय राहिलेले आणि समाजवादाचे खंदे लढवय्ये ती . 
भाई काळाच्या पडद्याआड कायमचेविसावले . 

__ पद असो वा नसो सामाजिक समतेसाठी अविश्रांत प्रयत्नशील असणारे ... मूल्याधिष्ठित राजकारणाचा ... 
अनेक चळवळींचा मूर्तिमंत आदर्श असलेले ती . भाई आता नाहीत ही कल्पनाच न साहवणारी! ! 

आमटे आणि आनंदवन परिवाराशी असलेले त्यांचे अतूट नाते काळानेच तोडून टाकले ... आपल्याप्रमाणे 
आम्ही आनंदवनवासीही त्यांच्या प्रेमळ छत्राला कायमचे पारखे झालो. 
___ काही कर्तृत्ववान व्यक्ती त्यांच्या हयातीत जेवढ्या प्रकाशात येतात तितक्याच त्या त्यांच्या वस्तव्यानंतरही 
तळपत राहतात . त्यांच्या अतुलनीय कार्याची आवर्जून दखल घेतली जाते , स्तुतिसुमने उधळली जातात , अशा 
व्यक्तींच्या मांदियाळीत ती . भाई सदैव आघाडीवर राहतील. त्यांच्या अशा कायमच्या जाण्याने आपणावर 
ओढवलेल्या दु: खाच्या सावटात आम्हीही सहभागी होतो आहोत . 

स्व . ती . भाई यांच्या पवित्र आत्म्यास शांती अन् सद्गती लाभो अन् या असीम दु: खातून सावरण्याचे बळ 
आपणाला मिलो ही लोकचरणी प्रार्थना ! 
आपले 
डॉ . विकास आमटे , डॉ . सौ . भारती आमटे 


भाई वैद्य जी का जाना समाजवादी विचारधारा के परिवार के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है । एक कट्टर 
जनतांत्रिक समाजवादी जो की मूल्यवान राजनीति के पक्षधर रहे और जन आंदोलनों के लिए किसी भी हद तक 
जाकर दुर्गम में विश्वास जताते रहे है। ऐसे थे भाई जी , जब वे तरुण तुर्क थे तब भी उन्होंने व्यवस्था के ऊपर 


पुरोगामी 


मे - जून २०१८ 


९७ 


" जनगर्जना 


सवाल उठाए थे और वैश्वीकरणवादी व्यवस्था तथा सांप्रदायिकता के खिलाफ तो वह अपने प्रखर विचार और 
वक्तव्य के द्वारा सीधा हमला करते थे। यह कह सकते हैं कि अंतिम दौर तक उसी तरुण तुर्क की भूमिका में एक 
प्रकार से रहे । 

भाई ने पिछले कुछ सालों मे शिक्षा का मुद्दा उठाकर केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त हो जैसे कई देशों में है। 
और वह सामान तथा समाजवादी और समतावादी हो इस बात को उजागर करने से आज के युवा पीढ़ी को एक 
मंजिल दिखाई थी आज के ताजे मुद्दों से परिचित व्यक्ती हुए भाई जिस प्रकार से उस पर एक संगठित शक्ती और 
जन जागरणकरना चाहते थे उसका यह न नमूना था । 

स्वयं भूतपूर्वमंत्री होने की बात भूलकर आम कार्यकर्ताओं संघर्ष और रचना में लगे हुए युवाओं के साथ सहज 
आदान प्रदान भाई की विशेषता थी । 
__ _ उनके स्पष्ट तौर अभ्यास पूर्ण विचार जिसमें नमन उत्तम विश्लेषण हर छोटे - बड़े मुद्दे पर होता था और जो 
मार्गदर्शक की भूमिका वह निभाते थे उससे कई हमारे जैसे आंदोलनकारी कायम प्रेरणा लेते रहे । 

नर्मदा की घाटी में सतपुड़ा की कोख में डोमखेड़ी नाम के पहाड़ी गांव में जहां डूब से टकराने का संघर्ष 
चलता रहा , वहा भाई अपने शरीर के साथ ना देते हुए भी कैसे पहुंचे आज भी मैं यात करती हूं । 

लावासाका संघर्ष शुरू होते ही और पिछला एनरॉन विरोधी संघर्ष में भी भाई वैद्य जी और निसंकोच समर्थन 
देने वाले मान्यवर साथी रहे । 

भाई जी के जाने से एक राजनीतिज्ञ फिर भी दलितों शोषितों के साथ देने वाला सामाजिक मार्गदर्शक हमने 
खोया है उनको शत - शत प्रणाम और उनके परिवारजनों को दख सहने की प्रेरणा मिले। 
मेधा पाटकर 


____ महान सोशलिस्ट भाई वैद्य के निधन का समाचार सुन कर हृदय को गहरा आघात पहुंचा । उनके जाने से 
सोशलिस्ट आन्दोलन में ऐसी क्षति होगी जिसे पूरा करना अत्यन्त कठिन होगा । भाई वैद्य ने जीवन प्रयत्न शिक्षा के 
विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कार्यकिया । मै अपनी ओर से एवं सोशलिस्ट जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से 
भावभीनी श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ । 
श्यामसुंदर पसरीजा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


प्रिय डॉ . अभिजित , 

आपले परमपूज्य वडील आद. भाई यांचे काल अल्पशा आजाराने दु: खद निधन झाले . आद. भाई व माझे 
वडील डॉ . मोहन धारिया यांचेकित्येक वर्षांपासून खूपच जिव्हाळ्याचे संबंध होते. आद. भाईंच्या व माझ्या 


९८ 


__ मे - जून २०१८ । 


पुरोगामी 
जनगणना 


वडिलांच्या समवेत घालविलेल्या आठवणींची मनमोहक चित्रे डोळ्यासमोरुन एका मागून एक पुढे सरकायला लागली. 
वनराईच्या प्रत्येक कार्यक्रमात आद. भाई आवर्जून उपस्थित रहात असत . 

१९८४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत आद. भाई माझ्या वडिलांचे निवडणुक प्रमुख या नात्याने ज्या 
आत्मियतेने काम करीत होते ते मी पाहिले आहे. एखाद्या कामात सर्वस्व झोकून देऊन काम करण्याची पद्धत मी 
अनुभवलेली आहे. आद. भाईंच्या दु: खद निधनामुळे महाराष्ट्रातील पुरोगामी विचाराची तसेच राजकीय , सामाजिक , 
सांस्कृतिक क्षेत्राची कधीही भरून न येणारी अपरिमित हानी झाली आहे. आपण आपल्या दु: खात मला सहभागी 
करून घ्यावे ही विनंती. 
कै . भाईंच्या पवित्र स्मृतींना माझे विनम्र अभिवादन . 
आपला 
रविंद्र धारिया , अध्यक्ष वनराई 


- . . . . . . . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Dear Dr. Abhijit , 

We are so sad to hear that Bhai Vaidya has left us . Yet, he will always be 
with us as a guiding light. The memory of his visit to Lucknow is etched in our 
minds . 

His inspiring oration at the Acharya Narendra Dev MemorialLecture at 
Lucknow university was a morale booster for all of us. 

It was heartening to see the grand old veteran of Socialistmovement keep 
the flame of his commitmentburning. 

We will always be grateful to him for taking the trouble to visit Lucknow on 
our invitation . 

We convey our heartfelt condolences to you and the entire family and pray 
for his peace and salvation . 
Yours Truly 
Naveen Tewari, Harshvardhan , Surendra Vikram Singh , V . S . Chaube 
Along with all the members and office bearers of Acharya Narendra Dev 
Samajvadi Sansthan , Lucknow . 


My dearest kaka ! I was out of town and totally disconnected from the world . 
Please acceptmy deepest condolences . I always considered Bhaimy grand 
father too . His words, thoughts , unwavering spirit, undying enthusiasm , 


पुरोगामी 


मे - जून २०१८ 


९९ 


" जनगर्जना 


extraordinary humanism , sharp yet kind intelligence ... have all been an inspiration 
for me since childhood . His going away is not a loss, it should be in fact a 
celebration of his beautiful and long life - how he lived it and how he inspired 
generations. He left this world a little more beautiful & humane . He was the 
inspiration for me while doing GandhiOf The Month and I had made a docket for 
Hollywood legend Harvey Keitel based on Bhai s life . Lets screen that film soon 
as a tribute to our lovely Bhai. 
Much much love 
- Kranti Kanadé 


- . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


Bhai (My grandpa ) ! You passed away yesterday leaving all of us behind . You 
fought for freedom and equality from the age of 13 till your last breath when you 
were 89 . An Indian freedom fighter, Mayor of Pune city and as a Home Minister of 
Maharashtra state , you set parameters as an honest, uncompromising and a 
reformative politician . Later an activist, an influential thinker and a beloved 
socialist leader who fought for free health and education , who was always on the 
side of farmers , hard labour workers , Dalits , and minorities . Went to jail 28 times , 
fighting for these causes and education , who was always on the side believed in . 
In the dark times when Prime Minister Indira Gandhi declared emergency against 
democracy , you gathered 20 , 000 people in the protest to fight for our democratic 
values and spent 18 months in jail as a result of that. 

All of these sacrifices without any expectation of reward . You never even 
owned a car . You were happy with four pieces of loose cotton clothes you had . 
It s tough to believe that you are no more . That deep voice , unending enthusiasm 
and constant struggle to help people is forever lost now . Its a huge loss for our 
society , and thats why thousands people cried their hearts out at your funeral 
yesterday. But you have ignited our minds with your thoughts , ideas and endless 
love that you gave us. Your life was your message , and we deeply care about the 
values you taught us through your actions, and we will strive to absorb them and 
take them forward . 
Sohil Vaidya 


900 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 


guarda 


प्रिय डॉ . अभिजित / डॉ . गीतांजली 
यांसी, 

भाई गेले. ते असे जातील असे वाटले नव्हते . त्यांचे जाणे हे केवळ तुम्हा कुटुंबीय मंडळींनाच नव्हे तर 
आम्हासारख्या भाईंवर प्रेम करणाऱ्या अनेक व्यक्तींना पोरके करणारे आहे. 

परवा माझ्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापुरात भाईंना श्रद्धांजली वाहण्याची शोकसभा झाली, त्यामध्ये अनेक 
कार्यकर्त्यांनी व संस्था चालकांनी आपण पोरके झाल्याचे दु: ख व्यक्त केले. जो आयुष्यभर जगाचा संसार करतो, 
त्याच्याच जाण्याने जग पोरके होते . इतरांच्या नाही. 

___ भाईंची आम्हा उभयतांवर केवळ प्रेमच नव्ह तर माया होती. श्रीपतराव शिंदे यांची बहीण म्हणजे माझी धाकटी 
बहीण म्हणून ते भेटत असत . माझ्या अमृत महोत्सवाच्या प्रसंगी आदल्या रात्री भाई औरंगाबाद ते कोल्हापूर असा 
५०० किमी. चा प्रवास करून मला आशिर्वाद देण्यासाठी आले, ही गोष्ट मी कशी विसरेन ! । 
___ दि . १० मार्च रोजी, परवा , भाई माझ्या विनंतीवरून माझ्या छ. राजारामचरित्र ग्रंथाच्या प्रकाशन सोहळ्यास 
उपस्थित राहिले . ( नंतर मला समजले की त्यावेळी त्यांचेकॅन्सरचे निदान झाले होते ! ) याचा मला आता अचंबा 
वाटतो. केवढे हे सामाजिक भान . केवढी दर्दम्य इच्छाशक्ती ! 

भाई म्हणजे निरागस मनाचेव्यक्तिमत्त्व . अशी निगर्वी, निष्पाप, निरागस , निस्वार्थी व निरामय जीवन जगणारी 
माणसे असू शकतात , यावर आजच्या पिढीचा विश्वास बसणे कठीण आहे . 

असे म्हणतात की , महापुरुषाची निर्मिती होते तेव्हा देव त्याची मूस मोडून टाकतो. त्यामुळे पुन्हा तसाच 
महापुरुष होत नसतो. भाईंबद्दल असे वाटते. भाईंची मूसच वेगळी होती. ती देवाने त्याच वेळी मोडून टाकली 
असल्यामुळे आता दुसरे भाई वैद्य मिळणे कठीण आहे ! 

खरं म्हणजे भाईंवर किती लिहावे, असे होऊन गेले आहे! त्यांनी माझ्या शाहू ग्रंथासाठी गेल्याच महिन्यात 
शाहूराजांवरचा लेख दिला आहे. बहुदा तो त्यांचा शेवटचा लेख असावा. ग्रंथ जूनमध्ये प्रकाशित होत आहे. 
कळावे 
आपला 
जयसिंगराव पवार वसुधा ज . पवार , महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी 
ता . क . खरं म्हणजे आम्ही येऊन जायला हवे पण मला उन्हाळ्याचा फार त्रास होत आहे. अगदी फोड येण्याइतका. 
त्यामुळे इच्छा तीव्र असूनही आलो नाही, याबद्दल तुम्ही क्षमा कराल अशी आशा आहे. 


पुरोगामी 


मे - जून २०१८ 


१०१ 


जनगर्जना 


स . न . 

आदरणीय श्री . भाई वैद्य ह्यांच्या निधनाने राष्ट्रसेवा दल , समाजवादी कार्यकर्ते, प्रागतिक वैचारिक कार्यक्रम 
अंमलात आणून पहाणाऱ्याचा एक आधारवड निखळला आहे . 

त्यांच्या स्मरणास आमचे सहस्त्र प्रणाम . 

मराठवाड्याच्या ह्या भागात सेवादलाचा विचार आता तो मा . गंगाप्रसादजी अग्रवाल , श्री . भाई वैद्य व डॉ . 
बापू काळदाते ह्यांच्या प्रयत्नांमुळे हे निर्विवाद एक नवीन विचारांची पिढी त्यांनी तयार करून ठेवली आहे. त्यामुळेच 
श्री . भाऊरानडे, डॉ . अंबिके ह्यांच्यासारखे निग्रही कार्यकर्ते येथे येऊन सामान्य जनांच्या विचारात प्राण ओतून गेले . 
मा . एस. एम ., ना . ग. गोरे, बाबा आढाव , सारखे कार्यकर्ते येऊन राजकीय दिशा दाखवून गेले . 

मा . भाई वैद्य ह्यांच्यामुळे हे प्रागतिक विचार सगळे, वाटले व कार्यप्रवृत्त झाले . कोणतेही सामाजिक समाज 
जीवन वृद्धीचे कार्य त्यांना न संकोचता आपण मानून त्यास मदत केली त्याचे हे उपकार येथील जनता कदापिही 
विसरणार नाही . 

हैद्राबाद संस्थान असतांना आर्यसमाजाचे कार्य सर्व अडचणीची तोंड देत धैर्याने करणारी काही मंडळी येथे 
होती. त्यांनी एक शिक्षण संस्था काढून तरुणांची मने तयार करण्याचे काम सुरू केले होते . तेव्हाच्या सरकारमुळे 
त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असे . 

त्यांना शाळा वाढविण्याकरिता मोठ्या जागेची आवश्यकता होती व तेव्हाच रझाकारी सरकार ती मिळू देत 
नसे. आणिबाणीनंतर मा . भाई वैद्य गृहमंत्री झाले. तेव्हा ह्या कार्यकर्त्यांनी शाळेच्या जागेकरिता आम्या वतीने प्रयत्न 
केले. 

श्री . भाईंनी सर्व माहीती घेऊन शाळेचे व कार्यकर्त्यांचे उत्कृष्ठ प्रामाणिक व अपरिवादी कार्य पाहून ह्या 
शाळेच्या सरकारी कक्षांनी एक मोठी जागा मिळवून दिली . 

आणि त्या जागी मुलांचे हायस्कूल , मुलींचे हायस्कूल , ज्यु . कॉलेज असून ३००० विद्यार्थीशिक्षण घेत 
आहेत . एक दर्जेदार शाळा म्हणून ती प्रसिद्ध आहे. इमारत तयार होत असावीत . श्री . भाई येथे आले असता त्यांनी 
त्यांचा मोठा सत्कारही केला होता. त्यांचे उपकार नेहमीकरिता लक्षात राहण्यासारखेच आहेत . 

श्री . भाईंच्या पूण्य स्मृतीस मन: पूर्वक अभिवादन . 
आपले 
व. द. भाले शांता भाले 


१०२ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 


जनगर्जना 


Dear Dr. Abhijit, 

Mohites were deeply grieved to know about sad demise of your beloved 
father on 2nd April 2018 , Mohites extend to you and your family their heartfelt 
condolences over his demise . 

He came from a village and had joined freedom movement at 14 years of 
age . With his demise , the nation has lost a great veteran socialist. Not only he 
became the Mayor of Pune but he was honored to be the first President of the All 
India Mayors Association . He was the Minister of State for Home, Maharashtra , 
who changed policemen s uniform from shots to full slacks. He had also led 
Sayunkta Maharashtra Movement. He was responsible for forming of Unions of 
unorganized workers in Maharashtra . His contribution to the field of education is 
undoubtedly unparalleled . 

I consider myself to be very fortunate to have had interaction with him as 
young Superintendent of Police, Ahmednagar when he visited Shrirampur as a 
Minister of State for Home, Government ofMaharashtra . 

While returning from Shrirampur he asked his security staff to move into my 
staff car and asked me to get into his staff car. On way to Ahmednagar, after he 
enquired about my family background , he straightway came to the point started 
knowing from me about the causes of corruption and measures that need to be 
taken for its eradication . Ahmednagar was my first independent charge . I was 
honest enough in my forthright answers to his questions. This interaction proved 
it beyond doubt that he was deeply concerned with the improvisation of police 
image . He enjoyed reputation as a politician with clean image , a leader, a leader 
of impeccable integrity , a man of character who dedicated his entire life for the 
upliftment of socially and educationally backward ones. 

May the Almighty give you enough strength and courage to face this tragedy 
and overcome the irrecoverable loss . 
May the departed soul rest in peace . 


Regards , 
Bhujang S . Mohite , IPS (Retd ) 
Majiwade , Thane(West) 


पुरोगामी 


TOUTOTT 


मे - जून २०१८ 


१०३ 


डॉ . अभिजित वैद्य यांना स . न . 

भाईंच्या अंत्यदर्शनासाठी साने गुरूजी स्मारकावर आलो तेव्हा आपणास भेटलो होतो. नमस्कारापलीकडे 
अशा प्रसंगी बोलता येत नाही म्हणून भाईंविषयीच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी हे पत्र . 

भाईंची कॅन्सरशी निकराची झुंज चालू असल्याचे कळले होते. पण त्या वेळी भेटायला येता आले नाही याची 
आता रुखरुख वाटते . मी सारनाथला असताना माझ्या मुलाचा समीरचा फोन आला की भाईंची प्रकृती चिंताजनक 
आहे. वाटले की डॉक्टरी इलाजांनी ती सुधारेल . पण तसे व्हायचे नव्हते हेच खरे. अखेर भाईंचे अंत्यदर्शनच घ्यावे 
लागले . 
__ आमची पिढी भाईंसारख्यांच्या बौद्धिकांवर पोसली. मी भाईंच्या प्रथम संपर्कात आलो त्यालाही आता पन्नास 
वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. भाई गेल्यानंतर या काळातील अनेक आठवणी जाग्या झाल्या . भाईंशी झालेल्या 
भेटीगाठी , पत्रव्यवहार, भाषणे, पक्षाचे व चळवळीचे काम , सेवादलाची शिबिरे , परिवर्तनाचे लढे - सारे डोळ्यांपुढे 
तरळून गेले. भाईंचा अन् बाबांचा शब्द हा आदेश मानून काम करताना मिळालेले समाधान आठवले . कधीकधी काही 
निमित्ताने उडालेले खटके आणि त्यातून आलेला तात्कालिक दुरावाही आठवला. पण हा दुरावा अल्पकालीन ठरला. 
संबंधातील कडवटपणा विसरून पुन्हा मधुर संबंधनिर्माण झाले. ह्या आठवणी म्हटल्या तर व्यक्तिगत म्हटल्या तर 
चळवळीच्या इतिहासाचा आंशिक भाग ठराव्यात . 

१९६५ सालच्या महागाई विरोधी आंदोलनात भाईंचे भाषण सर्वांत प्रथम ऐकल्याचे स्मरते. शाळकरी विद्यार्थी 
असलेला मी त्याने चांगलाच प्रभावित झालो. त्यावेळी मी जुन्नर तालुक्यातील राजुरीच्या हायस्कूलमध्ये १० वीला 
शिकत 

तालक्यात संसोपाचे काम करणाऱ्या शिवाजी जाधवांनी मला हेरले आणि मीही त्यांच्या संपर्कात 
आलो. साथी शिवाजीरावांनी त्यांच्या बोरी गावात समाजवादी युवकांचा एक मेळावा घेतला. त्याचे प्रमुख पाहुणे भाई 
होते. मला वाटते मेळावा डिसेंबर १९६५ मध्ये झाला. आमच्या राजुरी गावापासून बोरी आठ किलोमीटर अंतरावर 
आहे . मी या मेळाव्यासाठी माझ्या ३३ मित्रांना घेऊन सायकल मोर्चाने गेलो. दिवसभराचा मेळावा मोठ्या जोशात 
झाला. संध्याकाळी बोरी गावच्या मध्यवर्ती चौकात भाईंची तडाखेबंद सभा झाली . दिवसभराची शेतीची कामे उरकून 
गावकरी मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होती. साथी शिवाजीराव त्या गावचे. ते कुंभार या अल्पसंख्य समाजाचे. 
गावच्या लेखी त्यांना फारशी प्रतिष्ठा नव्हती. पाव बटर विकून , लाल टोपी घालून काम करणारा हा कार्यकर्ता तसा 
गावकऱ्यांच्या चेष्टेचा विषय होता. पण दीन दुबळ्यांना तो आपला वाटत होता . त्याला बळ आणि प्रतिष्ठा देण्याचे 
काम भाईंच्या भाषणाने केले. भाषणात भाई म्हणाले , तुमच्या साथींचे एक पोस्टकार्ड मला आले आणि त्यामुळेच मी 
या गावात आलो. साथी पोस्टकार्ड , निरोप हा आमच्यासाठी आदेशच असतो. गावकरी साथींकडे कौतुकाने पाहू 
लागले . पुढे भाई म्हणाले , हा साधा माणूस नाही. सत्याग्रह करून पोर्तुगिजांशी गोव्यात लढलेला स्वातंत्र्य सैनिक 
आहे. त्यावर टाळ्या पडल्या व गावात साथींचे वजन एकदम वाढले . कारण साथी शिवाजीराव होतेच तसे निष्ठावंत 


१०४ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


समाजवादी कार्यकर्ते. भाई, बाबा आचार्य केळकर, बा . न. राजहंस, श्यामकांत मोरे , रामभाऊ तुपे यांचे विश्वासू 
सहकारी. पण गावकऱ्यांना त्यांची माहिती नव्हती. भाईंच्या बोलण्यातून ती मिळाली. गावात शिवाजीरावांना वेगळी 
प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. खरोखरीच भाईंनी सामान्य कार्यकर्त्यांच्या साध्या पत्रांना नेहमीच प्रतिसाद दिल्याची असंख्य 
उदाहरणे आहेत . त्याच सभेत भाईंनी मी व माझ्या विद्यार्थी सहकाऱ्यांचा खास उल्लेख करून कौतुकाची थाप 
आमच्या पाठीवर टाकली . आणि तेव्हापासून मी चळवळीतला कार्यकर्ता म्हणून भाईंशी कायमचा जोडला गेलो . 

तीन वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे . साथी शिवाजीराव कॅन्सरने आजारी होते. वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी ते अंथरुणाला 
खिळून होते . मी त्यांना भेटायला गेलो तेव्हा त्यांनी भाईंना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. मी भाईंना फोन करून तशी 
विनंती केली. साथींनी भाईंना भेटण्याचा ध्यास घेतल्याचे मला जाणवले होते. कारण आता त्यांनी अन्नपाणीही वयं 
केले होते. माझ्या फोननंतर थोड्या वेळाने भाईंचा परत फोन आला. तू तीन तासात आळेफाट्याला ये. मी 
पुण्यावरून निघतो. निरफराके यांना घेऊन भाई आले. बोरीत शिवाजीरावांच्या घरी गावातील त्यांचेमित्र जमा झाले . 
भाईंच्या भेटीने साथी गहिवरले. आम्ही भाईंच्या हस्ते शाल देऊन साथींचा सत्कार केला. अन्नपाणी सोडलेले आणि 
गेले काही दिवस बोलतही नसलेले साथी भाईंशी व आमच्याशी बोलू लागले. जणू त्यांचा आजारच पळाला. 
साथींसारख्या कार्यकर्त्यांना चळवळीने काय दिले माहीत नाही, पण भाईंनी त्या प्रसंगी केलेल्या छोट्याशा भाषणात 
जे कौतुकाचे शब्द सांगितले तीच साथींच्या आयुष्यभरातील कामाची पोच होती . कार्यकर्त्यांविषयीची कृतज्ञता 
भाईंकडून नेहमीच अनुभवावयास मिळाली . पुढे दोन चार दिवसातच साथी शिवाजीराव गेले . समाधानाने गेले . 
भाईंनी दिलेली शाबासकी अभिमानाने मिरवत गेले . 

मला आठवते की , शिवाजीरावांच्या सोबतच मी भाईंना भेटण्यासाठी गुरुवार पेठेतील भाईंच्या घरी प्रथम गेलो 
ते साल १९६६ असावे . पुढे कामानिमित्त व तसेही अनेकदा भाईंकडे जात राहिलो . भाई जेव्हा संगमनेरला येत तेव्हा 
माझ्या घरी हक्काने येत . माझ्या एक -दोन नाही तर चार पुस्तकांचे प्रकाशन भाईंच्याच हस्ते झाले. माझ्या लेखनाचे 
भाई चहाते असल्याचे सांगत तेव्हा मला लेखनासाठी मोठे बळ मिळत असे. कौतुक करताना मोकळ्या मनाने करीत 
आणि प्रसंगी फटकारताना मागे पुढे पाहत नसत . असे दोन्हीही अनुभव मी घेतले आहेत. लोकपरंपरेची सत्वधारा 
या माझ्या पुस्तकाला भाईंची प्रस्तावना लाभली हा माझ्या अभिमानाचा विषय आहे. 

भास्करराव दुर्वे स्मारक प्रतिष्ठानच्या विश्वस्त मंडळात मला भाईंबरोबर काम करण्याची संधी एक तपाहून 
अधिक काळ मिळाली. त्यावेळी भाईंच्या कामाचा झपाटा पाहून मी चकित व्हायचो. डॉ . महाले , किशोर पवार आणि 
भाईंच्या समवेत काम करण्याची संधी मला या निमित्ताने मिळाली अनेक समस्यांची यशस्वी सोडवणूक करून 
किशोरभाई व भाईंनी हे काम मार्गी लावले. विश्वस्त सेक्रेटरी म्हणून मी त्यांच्या सोबत होतोच. दुर्वे स्मारकाची 
इमारत उभी राहिली तेव्हा मिळालेले समाधान शब्दात सांगता येणार नाही. भाईंमुळेच दुर्वे प्रतिष्ठानला चंद्रशेखरांची 
भेट दिली. स्मारकाच्या उद्घाटन समारंभाला नानासाहेब गोरे, अण्णासाहेब शिंदे, दादासाहेब रूपवते , दत्ता देशमुख, 


पुरोगामी 
जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


१०५ 


खताळ पाटील , कॉ . पी . बी . कडू, भाऊसाहेब थोरात , माधवराव लिमये , बाळासाहेब थोरात असे दिग्गज भाई व 
किशोरभाई यांच्या प्रयत्नातूनच येऊ शकले . अत्यंत देखणा व हृद्य असा हा कार्यक्रम झाला. विश्वस्त मंडळाचा 
सेक्रेटरी म्हणून मला या कार्यक्रमात सन्मानाने मिटवता आले. 

भाईंच्या विषयी कमालीचा आदर असला तरी कधी कधी त्यांना विरोध करायचीदेखील वेळ येई . हा विरोध 
कार्यकर्ता म्हणून असे. त्यामुळे संबंधात तणाव निर्माण होणे साहजिक होते . पण हा तणाव फार काळ टिकत नसे. मी 
१९७३ ते ७५ च्या दरम्यान शिक्षणासाठी पुण्यात होतो . समाजवादी युवजन सभेचं काम करायचो. बा . न . 
राजहंसांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी शेतमजूर पंचायतीचं काकाकुवा मॅन्शनवरील महाराष्ट्र कार्यालय सांभाळायचो. 
त्याच ठिकाणी समाजवादी पक्षाचे कार्यालयही होते . सगळ्या समाजवादी नेत्या कार्यकर्त्यांत वावरण्याची संधी 
मिळायची. त्यावेळी भाई पुण्याचे महापौर होते. याचा आम्हांला खूप अभिमान होता. त्यावेळी पुण्यात राष्ट्रपती 
फक्रुद्दीन अली अहमद आले होते. त्यांना पुणे महापालिका मानपत्र देऊन सत्कार करणार होती . सयुसच्या तरुण 
कार्यकर्त्यांना हे पटले नाही. त्या समारंभाचा निषेध करणारे पोस्टर आम्ही काढले व पुण्यात जागोजाग लावायचा 
प्रयत्न केला, पण पोलिसांनी तो हाणून पाडला . कार्यक्रमाच्या आदल्या दिवशीच अम्हा चौघाजणांना पकडण्यात 
आले . पण हा निषेध भाईंना आवडला नाही. आवडणार कसा ? महापौर पदावर राहन शिष्टाचार पाळण्याचा 
होता. पण पोरसवदा असणाऱ्या आम्हा भडक डोक्याच्या तरुण मनांना हे पटणार कसे ? आम्हाला त्यावेळी भाई 
समजून घेता आले नाहीत. असाच दुसराही एक प्रसंग आहे. एका जैन धर्माच्या साध्वी म्हणून अल्पवयीन मुलींना 
दीक्षा देण्याचा समारंभ होता.तिथे महापौर म्हणून भाई गेले व ते आम्हांला मान्य नव्हते म्हणून आम्ही बाहेर 
निदर्शने केली. भाई बाहेर आल्यावर आम्हांला म्हणाले की , तिथे मी काय बोललो हे महत्त्वाचे आहे . तिथे मी अशा 
प्रकारांचा निषेधच नोंदवला. पण कडवटपणा आला व तो बराच काळ टिकला. मी दुर्वे प्रतिष्ठानचा विश्वस्तपदाचा 
राजीनामा देऊ नये असे भाईंना वाटत होते , पण मी ते मानले नाही व त्यामुळेही भाई माझ्यावर रागावले . हा रागही 
कालांतराने वितळला. 

पुढे मी लेखनाकडे वळलो . माझ्या लेखनाचे भाईंनी सर्वत्र कौतुक केले. माझ्या चार पुस्तकांच्या प्रकाशनासाठी 
ते आले. त्यावर त्यांनी मला पाठवलेली पत्रे मी जपून ठेवली आहेत . 

आमच्या कुटुंबावर भाईंनी खूप प्रेम केले . आपल्या नातवंडासारखेच माझ्या मुलांना आणि नातवंडांना 
वागविले . असे भाई आपणा सर्वांनाच सोडून गेले आहेत . तुमची व कुटुंबाची मन :स्थिती कशी असेल हे मी समजू 
शकतो. भाईंच्या वाटेने चालणे हेच आपल्यासाठी योग्य आहे. 
कळावे, 
मा . रा. लामखडे , संगमनेर, अहमदनगर 


१०६ 


मे - जून २०१८ 


पुजनगणना 


डॉ. अभिजित वैद्य आणि सर्व कुटुंबिय 

माननीय भाई वैद्य यांची जीवनज्योत मालवली त्यामुळे आम्हा सर्वांना झालेल्या दु: खात आम्ही सर्व त्यांच्या 
कुटुंबीयांसारखेच असलेले कार्यकर्ते ही दु: खी झालो आहोत . 

आतापर्यंत या वयातही सभांसारख्या उपक्रमात सहभागी होत अनेकांना आपल्या मार्गदर्शक , परखड 
विचारांनी समाजकार्यात गुंतवून ठेवणारे एक उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व हरपले आहे. समाजवादी विचार म्हणजे काय याची 
नुस्ती भाषणबाजी न करता समाजाच्या अनेक समस्यांना अभ्यासपूर्वक , विचारपूर्वक उत्तरे शोधून धोरणे आखून 
कार्यकर्त्यांना कार्यरत कसे ठेवावे हे त्यांच्याकडूनच शिकावे. राजकारणात राहून समाजाशी सतत जोडलेले , 
निस्पृहतेने वागणारे , कोणतीही अन्याय्य घटना आढळल्यास लढणारे - आजच्या लाचलुचपतीच्या राजकारणात 
अडकले नाहीत हेच बरे. 

त्यांनी आमच्या महिला संघटनांना, समाजवादी महिला सभा आदिवासी सहज शिक्षण परिवार संस्थेला , 
त्यांच्या कामाला व कार्यकर्त्यांना नेहमीच आधार दिलेला आहे. त्यांचे विचार , संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी आचरणात 
ठेवलेले आहेत . 

स्वत : अनेक अडीअडचणी , संकटे सोसली, पण ध्येयवादी विचार सोडले नाहीत . सत्तेत असतांना अल्पस्वल्प 
काळातही त्यांनी स्वत: च्या पदाचा वापर समाजासाठीच कसा होईल हेच पाहिले . 

समाजवादी अध्यापक संघ व शिक्षण मोफत व्हावे यासाठी त्यांचा प्रदीर्घ आणि या वयातही चालू असलेला 
लढा त्याला यश मिळावे ही आमची खूप इच्छा आहे . 

___ मा . भाई शरीराने पंचत्त्वात विलीन झाले असले तरी त्यांच्या कर्तृत्वाने , अफाट जनसमुदायरूपी कार्यकर्त्यांच्या 
मनात व कार्यात चिरंतन जीवंत राहतील हेच सत्य आहे . 

भाईंचा कौटुंबिक वारसा जपत आपणही त्यांचे कार्य पुढे नेत आहातच त्यात यशच लाभेल . 
आपल्या सन्हांकित 
सुधा रणदिवे 
आदिवासी सहज शिक्षण परिवार मालवण 
समाजवादी महिला सभा महाराष्ट्र , पुणे . 


. ... . . . . . . . . . . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


हमाल पंचायतीच्या सचिव मंडळाची बैठक दिनांक ५ एप्रिल २०१८ रोजी अध्यक्ष डॉ . बाबा आढाव यांचे 
अध्यक्षतेखाली भवानी पेठेतील कचेरीत झाली . या बैठकीत पुढील ठराव एकमताने संमत करण्यात आला. 
ठराव 

ज्येष्ठ समाजवादी नेते , विचारवंत व हमालपंचायतीचे पहिले सत्याग्रही आदरणीय भाई वैद्य यांचे सोमवा २ 


पुरोगामी 
" जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


१०७ 


एप्रिल २०१८ रोजी अल्प आजाराने निधन झाले. भाईंनी हमाल पंचायतीच्या कामांमध्ये सक्रीय योगदान दिले , 
भाईंनी हमाल पंचायतीच्या भवानी पेठेतील ऑफिसला जागा मनपाकडून मिळवून दिली. हमालांचे घर व्हावे यासाठी 
हमाल नगर उभारण्यासाठी त्यांचे मंत्रीपदाचे काळात पाच एकर जागा शासनाकडून हमालांचे घरासाठी दिली . 
वेळोवेळी त्यांनी संस्थेला मार्गदर्शन केले . नि : स्पृह, सदैव लोकांसाठी काम करणारे भाई हे हमालांच्या आयुष्यात 
अनमोल ठेवा म्हणून त्याकडे व त्यांचे कार्याकडे पाहिले जाईल . भाईंनी आपल्या कामात समाजाच्या व्यापक हिताची 
भूमिका घेतली. कधीही मूल्यांशी तडजोड केली नाही . नैतीक काम कसे असावे याचा आदर्श म्हणजे भाईंचे जीवन .! 
भाईंचे जीवनकार्य हमाल पंचायतीला सदैव मार्गदर्शक व प्रेरणादायी राहील. त्यांच्या निधनामुळे कष्टकऱ्यांच्या 
चळवळीचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाले आहे. एक आधारवड गेला! भाईंच्या निधनामुळे वैद्य कुटुंबियांवर 
झालेला आघात व या दु: खात हमाल पंचायत , महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ व सर्व कष्टकरी वर्ग सहभागी 
आहे. 

भाई वैद्य यांचे स्मृतीस भावपूर्ण आदरांजली. 
नवनाथ ज्ञा . बिनवडे 
सरचिटणीस , हमाल पंचायत , पुणे . 


. .. . . .. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


डॉ . अभिजित वैद्य यांना , 
सस्नेह नमस्कार . 

आपली प्रत्यक्ष ओळख नाही आणि आपण एकमेकांना भेटलेलोही नाही . भाई मात्र मला माझ्या 
लहानपणापासून ओळखत होते . कारण भाई आमच्या घरी म्हणजे डॉ . मंडलीक यांच्याकडे अनेक वेळा येत असत . 
एक दोन वेळा मी तुमच्या घरीही येऊन गेल्याचं मला आठवत आहे. आज भाई गेल्यावर पत्र लिहिण्याची वेळ आली. 
असो. 

परवा व्हाटस्अॅपवर कुणाचा तरी मेसेज वाचला की भाईंची तब्येत बरी नाही आणि प्रकृती चिंताजनक आहे. 
तेव्हाच मनात पाल चुकचुकली होती . 

गोवा मुक्ती संग्राम , संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ , आणिबाणीतील त्यांचा तुरुंगवास , आणि पुलोद सरकारमध्ये 
गृहमंत्री पदाची जबाबदारी, या सर्व गोष्टी मी पाहिल्या , ऐकल्या आहेत . 

__ डॉ. मंडलीक ट्रस्टचं काम मी करायला लागल्यावर आणि नंतर कार्यकारी विश्वस्त झाल्यावर त्यांना माझं 
कौतुक वाटलं होतं आणि त्यांनी ते प्रत्येक भेटीत बोलूनही दाखवलं होतं . 

असो आता फक्त आठवणीच राहिल्या . 
तुम्हा सर्व कुटुंबियांच्या दु: खात मी स्वत : आणि डॉ . मंडलीक ट्रस्ट परिवार सहभागी आहे . 


१०८ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 


Madaa 


कळावे, 
आपली 
नीला पटवर्धन , कार्यकारी विश्वस्त मंडलीक ट्रस्ट 


मा . अभिजित वैद्य परिवार, 

आपले आश्रयदाते जेष्ठ मार्गदर्शक आपले वडील पू. श्री . भाई वैद्य हे आपल्याला सोडून परलोकी गेले. असो 
परमेश्वराची इच्छा त्याच्या पुढे कोणाचेच काही चालत नाही. धूत परिवार अलोट दु: ख सागरात अंत: करणापासून 
सहभागी आहे. आपणास पुढील कार्य करण्यास सामर्थ्य देवो . आपल्या परिवारातील सर्वांचे प्रकृतिस्वास्थ्य उत्तम 
राहो हीच त्या परमेश्वरचरणी प्रार्थना ! एक राजकारणी त्यागी मार्गदर्शक गमावल्याने कंठ दाटून आला, पण आपणास 
मार्गदर्शन कठोर परिश्रम व कार्य हे अखंडपणे पुढे चालू ठेऊ हाच मोठा आधार होय . मृतात्म्यास चीरशांती मिळो 
हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना ! 
कळावे 
नरेंद्र नंदलाल धूत 
( पुणेकर नागरिक ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


मा . श्री . डॉ . अभिजित वैद्य , 
महोदय 

आपले वडील व ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत भाई वैद्य यांचे आकस्मिक निधन झाल्याची वार्ता समजली . 
त्यांच्या निधनाने आपल्या कुटुंबियांवर व संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली. भाई वैद्य यांनी आपल्या जीवनात 
राष्ट्र सेवादलाचे माजी अध्यक्ष , महामंत्री, महाराष्ट्राचे गृहराज्य मंत्री, पुणे महापालिकेचे माजी महापौर तसेच अखिल 
भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे माजी अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्र व देश पातळीवर आपल्या कार्याचा ठसा 
उमटविलेला आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेले कार्य हे न विसरण्यासारखे आहे. 

आज जरी ते आपल्यात नसले तरी त्यांच्या कार्याने व विचाराने आमच्या मनात कायमपणे स्मरणात राहतील. 
त्यांच्या आकस्मिक जाण्याने वैचारिक क्षेत्रामध्ये एक पोकळी निर्माण झाली असून ती कधीही न भरून येणारी आहे. 

अशा या थोर समाजवादी लढवय्या विचारवंतास आलासे परिवाराकडून भावपूर्ण श्रद्धांजली. 
श्री . राजेंद्र सुरेंद्र आलासे , श्री . रविंद्र सुरेंद्र आलासे 
कुरुंदवाड , ता . शिरोळ , जि . कोल्हापूर. 


पुरोगामी 


१०९/ 


मे - जून २०१८ 


" जनगर्जना 


प्रिय डॉ. अभिजीत वैद्य व सौ . प्राची ताई , 
सा . न . वि . वि . 

भाई वैद्य यांच्या निधनाने आपल्यावरील पितृछत्र हरपले . पितृछत्र हरपणे म्हणजे काय याची प्रचीती मी तरुण 
वयात घेतली आहे. भाईने वैवाहिक जीवन सुरु करण्यापूर्वी पासून आमचा स्नेह होता. नातू बागेतल्या झोपडीवजा 
खोलीत भाई अनेक मित्रांना घेऊन येत. खूप चहा प्यायचो. भाईने साने गुरुजींच्या अनेक धडपडणाऱ्या मुलांना 
वैचारिक अधिष्ठान दिले. राम ताकवले, सुदाम ताकवले , मी , मधु निरफराके , निळू फुले , चंदू बोराटे आम्ही सर्वजण 
आयुष्याच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात गेलो . भाईने दिलेल्या व प्रधान मास्तरांनी संस्कारीत केलेल्या आम्हा सर्वांना 
आयुष्यात निर्मितीचा आनंद घेता आला. भाई तळमावल्याला माझ्या ग्रामीण महाविद्यालयात दोन दोन तीन तीन 
दिवस मुक्कामाला येत . माझ्या ग्रंथालयात कोणती पुस्तके हवीत हे ते सांगत . माझे अफाट वाचन भाईमुळे व प्रधान 
मास्तरांमुळे झाले . 

लालजी कुलकर्णी प्रजा समाजवादी , भाई संयुक्त समाजवादी त्या काळातच माझी मानसिक ओढाताण होऊन 
मी दैनंदीन राजकारणातून बाजूला झालो. भाईला शब्द दिल्याप्रमाणे प्रधान मास्तर व पन्नालाल सुराणाच्या पदवीधर 
मतदार संघातील निवडणूक मात्र जीव ओतून करीत असे. समर्पण , आत्मीयता , कार्यकर्त्यांबद्दलचे प्रेम , त्यांच्या 
कुटुंबियांबद्दलची आस्था हे भाईचे वैशिष्ट्य होते . माझी पहिली पत्नी कॅन्सरने आजारी असताना भाई लोकसभेच्या 
निवडणुकीला उभे होते तरीही वेळ काढून नारायणपेठेत माझ्या श्वशूरगृही येऊन माझ्या पत्नीला भेटले. माझ्या 
मुलाची बायपास झाली ते वारजाला पहायला गेले . माझी बायपास झाली तेव्हा नेल्सन मंडेलाचे आत्मचरित्र घेऊन 
आले. मला म्हणाले . परुषोत्तम हृदयविकारी व्यक्तीने एक वर्ष पर्ण विश्रांती घेतली पाहिजे. नेल्सन मंडेला २७ वर्षे 
तुरुंगात होते . एकट्याला रहाता येते हे तू शिकशील. माझ्या बरोबर कोकणात अनेकवेळा आले. वडघरचे साने गुरुजी 
स्मारक येथे तीन दिवस आम्ही एकत्र राहिलो. धावत्या भेटीपेक्षा भाईबरोबर २ / ३ दिवस एकत्र राहणे म्हणजे 
सरस्वतीची उपासना. भाईबरोबर आणिबाणीत तुरुंगवास पत्करणारे डॉ . लिलाधर केणी व भाई माझ्याकडे 
तळमावल्यास राहीले. लिलाधर केणीनी समुद्रात बुडालेल्या द्वारकेचे अवशेष हे स्लाईड शो द्वारा दाखविले . माझे 
सेवादलातले आयुष्य म्हणजेच एक खजिना. या खजिन्यातील रत्ने म्हणजे भाई वैद्य , प्रधान मास्तार, बाबा आढाव , 
वसंत पळशीकर. शिवाजी विद्यापीठात एनएसएस चा सर्वोत्कृष्ठ अधिकार माझा मानला जायचा. खरे पहाता भाई वैद्य 
बरोबर साने गुरुजी सेवा पथकात जी २ / ३ शिबीरे केली त्यात शिबीर कसे आयोजित करावे हे मी शिकलो . गुरुवार 
पेठेतील चाळीत रहाणारा भाई, घोरपडी पेठेत वन बीएचके च्या फ्लॅट मध्ये रहाणारा भाई, तोरणानगरमध्ये रहाणारा 
भाई अशी अनेक रूपे समोर येतात . भाईचे जाणे व मास्तरांचे जाणे म्हणजे मी दुसरे पोरकेपण मानतो . जाणारा तोल 
सावरणारा चुकते पाऊल फिरवणारा भाईसारखा वडीलधारा स्नेही माझ्या आयुष्यातून गेला हे मला जाणवेलच. पण 
तुम्हां दोन्ही अपत्यांना भाईची आठवण येणार. सुदैवाने दिलेला वसा डॉ . अभिजीत त्याच्या परीने जपतो आहे. हाच 


११० 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


आनंद भाईला कार्ल मार्क्स स्वर्गात स्वागत करायला उभा आहे. आपल्या जवळचे जग आनंदी ठेवणे हीच भाईला 
खरी श्रद्धांजली. 
आपला , 
पुरुषोत्तम शेठ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


प्रति , 
डॉ . वैद्य 
स . न . वि . वि . 
आपले वडील , देशाचे एक धडाडीचे अग्रणी स्वातंत्र्य सैनिक होते . त्यांनी 
१. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात 
२. हैद्राबाद मुक्ती संग्रामात 
३ . गोवा मुक्ती संग्रामात व 
४ . संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत नेते म्हणून भाग घेतला. लाठ्या / काठ्यांचा मार खाल्ला, तुरुंगवास भोगला. ते सच्चे 
स्वातंत्र्य सैनिक होते . 
५ . स्वातंत्र्यानंतर ते महाराष्ट्राचे गृहमंत्री म्हणूनही महाराष्ट्राची सेवा केली. पुण्याचे महापौर पदही भूषविले . 
राष्ट्रसेवादलाचे राष्ट्रीय पातळीवरचे, अध्यक्षपदाची धुरा समर्थपणे सांभाळली. 

__ भा . भाई हे स्वत: चे मोठेपण , विसरून सर्व सामान्य कार्यकर्त्यात , मित्रत्वाचे नात्याने ते सर्व सामान्यामध्ये , 
स्वत: ला विसरून बरोबरीच्या नात्याने , बोलत , वागत त्यांचे, मित्र / सल्लागार बनत . 

___ मा . भाई समाजवादी पक्षाच्या कामासाठी यु. पी / बिहार / उत्तरप्रदेश आरामात ही दौरा करीत . सध्या बालकांना 
मोफत व सक्तीचेशिक्षण द्यावे, या प्रश्नासाठी महाराष्ट्रभर त्यांनी सभा घेतल्या. एक मासिक चालविले. 

ते माझे सच्चे / उमदे / स्वभावाने आनंदी असे मित्र होते. त्यांच्या जाण्याने , मला तीव्र यातना झाल्या . तुम्हास 
तर दु: खाचा डोंगर कोसळला असेल , राज्याचे न भरून निघणारे नुकसान झाले . 

आम्ही इर्लेकर कुटुंबिय , आपल्या दु: खात सहभागी आहोत . ईश्वर मृतात्म्यास शांती देवो ! 
आ . विश्वासू , 
य. बी . इर्लेकर, बीड 


पुरोगामी 


जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


१११ 


प्रति , 
प्रिय डॉ . अभिजीत 

भाई गेले हे ऐकून अत्यंत वाईट वाटले . मन उदास झाले . आपल्या फॅमिलीत एवढा मोठा, सर्वांना प्रिय 
राज्यभर एवढे मोठे व्यक्तिमत्त्व दुसरे झाले नाही . 

भाई हे नाव उच्चारताच समोर सोज्वळ , सात्विक , प्रेमळ , निरागस तेजस्वी चेहरा दिसतो. 

भाई म्हणजे सर्वांच्यावर प्रेम करणे, मदतीला धाऊन व इतरांच्या अडचणी सोडविणे , कोठेही अन्याय झाला , 
काम अडली की भाई पुढे होऊन ती सोडविणार. 
___ भाईंनी आयुष्यभर गरीबांची, अन्यायग्रस्तांची बाजू घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडविले व त्यासाठी वेळोवेळी 
आंदोलन करून त्यांना न्याय मिळवून दिला . 

अनेक आंदोलनात त्यांनी लाठ्या खाल्या आहेत . तुरुंगवास भोगला आहे . 
जनता पार्टी, समाजवादी जनपरिषद , राष्ट्र सेवा दल या संस्थांमध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली . 
समाजातील वंचित , उपेक्षितांच्या हक्कांसाठी आयुष्यभर त्यांनी संघर्ष केला . 

एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे , ग.प्र. प्रधान , भाई वैद्य , बाबा आढाव ही समाजवादी नेते मंडळी सर्वांची 
आवडती प्रेरणादायी असून ती आपल्या महाराष्ट्राची भूषण आहेत . भाई राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते . 

गोवा मक्तीसंग्रामात शिरूभाऊ लिमये यांच्या बरोबर संग्रामात भाग घेतला होता. 
विविध पुरस्कारांनी भाईंचा गौरव झाला आहे. 
भाई पुणे शहराचे महापौर होते . महाराष्ट्र राज्याचे गृहराज्य मंत्री होते . 
भाई ही महाराष्ट्राची , देशाची शान होती. 
असा भाई होणे नाही! 

अभिजीत तू भाईंचा सुपूत्र आहेस. तू ही असाच मोठा हो . 
कुमार भाऊ 
एम . के . देशपांडे, ठाणे ( प ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


मा . श्री . डॉ . अभिजित वैद्य , 


पुणे 


महोदेय , 

आपले वडील व ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत भाई वैद्य यांचे आकस्मिक निधन झाल्याची वार्ता समजली 
आणि आपल्या कुटुंबावर व संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली . त्यांनी केलेले कार्य हे न विसरण्यासारखे आहे. 


११२ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 


जनगर्जना 


ते आपल्या जीवनात राष्ट्र सेवादलाचे माजी अध्यक्ष, महामंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे गृहराज्यमंत्री पुणे नगरीचेमाजी 
महापौर तसेच अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे माजी अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्र व देश पातळीवर 
आपल्या कार्याचा ठसा उमटविलेला आहे. 

जरी ते आज आपल्यात नसले तरी त्यांच्या कार्याने व विचाराने आमच्या मनात कायमपणे जिवंत आहेत . 
त्यांच्या आकस्मिक जाण्याने वैचारिक क्षेत्रामध्ये एक पोकळी निर्माण झाली आहे ती कधीही न भरून येणारी आहे . 

अध्यक्ष साने गुरुजी शिक्षण संस्था , कुरुंदवाड , सर्व संचालक मंडळ , व मुख्याध्यापक , साने गुरुजी विद्यालय , 
कुरुंदवाड सर्वशिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी, पालक यांचे वतीने अशा या थोर समाजवादी लढवय्या 
विचारवंतास भावपूर्ण श्रद्धांजली... 
साने गुरुजी शिक्षण संस्था कुरुंदवाड, ता . शिरोड , जि . कोल्हापूर 


प्रति , 
डॉ . अभिजित वैद्य 

__ देशाचा स्वातंत्र्य लढा, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, गोवा मुक्ती संग्राम यामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेल्या आणि 
समताधिष्ठित समाजरचनेसाठी अखेरपर्यंत संघर्ष असणारा नेता आज महाराष्ट्राने हरपला आहे . 

आदरणीय भाईंचा आणि भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील सुवर्ण पान ठरलेल्या सातारा प्रतिसरकारची राजधानी 
असलेल्या कुंडल गावचा ऋणानुबंध क्रांतिअग्रणी जी . डी.बापू लाड ह्यांच्यामुळे खूप जुना आणि जिव्हाळ्याचा होता. 
त्यामुळेच बर्धन ह्यांचा क्रांतिअग्रणी पुरस्कार २०१३ ने कुंडल येथे गौरव करण्यात आला होता, त्यावेळी 
आदरणीय भाईंनी मांडलेले स्फूर्तिदायी विचार आजही कुंडल आणि कुंडल परिसरातील जनता विसरलेली नाही. 
इतकेच नव्हे तर क्रांतिअग्रणी जी . डी . बापू लाड ह्यांच्या मृत्यूनंतर फेब्रुवारी , २०१५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या जी . 
डी. बापू लाड : आत्मकथन - एक संघर्ष यात्रा ह्या ग्रंथासाठी त्यांनी प्रदीर्घ व अभ्यासपूर्ण अशी प्रस्तावना लिहिली 
होती . 

अशा तत्त्वनिष्ठ आदरणीय भाईंना कुंडल ग्रामसंसद , क्रांती उद्योग व शिक्षण समूह , क्रांतिअग्रणी जी. डी . बापू 
लाड विचार व कार्यशक्तीच्यावतीने कुंडल ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये मंगळवार , दि . ३ एप्रिल , २०१८ रोजी 
भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली . 

आपल्या कुटुंबाच्या दु: खात मी व्यक्तीश : आणि क्रांतिअग्रणी जी . डी . बापू लाड विचार व कार्यशक्तीचे सर्व 
कार्यकर्ते सहभागी आहोत. आदरणीय भाईंच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो हीच विनम्र प्रार्थना ! आदरणीय भाईंना 
विनम्र अभिवादन ! आपला 
अरुण लाड, कुंडल . 


पुरोगामी 


मे - जून २०१८ 


११३ 


* जनगणना 


प्रति , 
डॉ. अभिजित वैद्य , 
आरोग्यसेना प्रमुख 
यांस , 

भाईंच्या निधनाने आपल्या कुटुंबियांना झालेल्या दु: खात आम्ही युनियनचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते व 
सभासद सहभागी आहोत . 

देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी झालेल्या आणि स्वातंत्र्यानंतर सामान्य माणसाच्या हिताची भूमिका 
घेणाऱ्या साथी , जयप्रकाश नारायण , मधु लिमये , एस. एम . जोशी या विचारवंतांसोबत भाईंनी आपल्या आयुष्यातील 
मोठा कालावधी घालवला. 

स्वातंत्र्यपूर्व व त्यानंतरच्या काळात पुण्याला सर्वात मोठा रोजगार देणारा उद्योग म्हणजे संरक्षण उद्योग. या 
उद्योगातील कामगारांना संघटीत करण्याचे काम साथी, एसेम , नानासाहेब गोरे , विनायकराव कुलकर्णी, किशाभाऊ 
पटवर्धन यांनी केले, पुढे ही धुरा बा. न. राजहंस यांनी पेलली . 

साथी , एसेमांच्या निधनानंतर बा . न . राजहंस व नानासाहेबांचेही ३ वर्षाच्या कालखंडात निधन झाले. परंतू 
संरक्षण कामगारांच्या फेडरेशनमध्ये कोणतेही पद नसताना भाईंनी पुण्यातील संरक्षण कामगारांच्या विविध 
संघटनांना तसेचफेडरेशनला कधीही अंतर दिले नाही . 

भाईंच्या जाण्याने आमचा मार्गदर्शनाचा हा झरा आता आटला आहे . संरक्षण उद्योगाच्या खाजगीकरणावर 
अभ्यासपूर्ण व तडफेने बोलणाऱ्या भाईंची आता आम्हास नक्कीच उणीव भासेल. सध्याच्या हिंदुत्ववादी व 
भांडवलदार धार्जिण्या सरकारचा तर्काच्या कसोटीवर विरोध करणारे प्रखर समाजवादी नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड 
गेले हेच वास्तव स्वीकारणे जड जात आहे. 

__ त्यांनी पेटविलेली ज्योत आरोग्य सेनेच्या माध्यमातून आपण तेवत ठेवलेली आहेच ; ति कार्य अजून जोमाने 
पुढे जावो व त्यातून गरजवंतांच्या आरोग्य स्वस्थाबरोबरच देशाचे सामाजिक स्वास्थ्य ही सुधारावे, हीच भाईंना 
खरी आदरांजली ठरेल ! 
आपला साथी 
सलीम सय्यद सरचिटणीस , एमटीएसएसडी वर्कर्स युनियन, खडकी 


११४ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 


जनगणना 


प्रति , 
मा . डॉ . अभिजित वैद्य 


पुणे , 


यांना सप्रेम नमन... 

स्वातंत्र्य सैनिक, थोर विचारवंत , समाजवादी नेते , कृतिशील मार्गदर्शक , माजी गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य मा . 
भाई वैद्य यांचे दु: खद निधन झाल्याचे वृत्त समजले . अतिव दु: ख झाले . 

वैद्य काकांचे आणि माझे पप्पा अॅड. रावसाहेब शिंदे यांचे अतिशय जवळचे व जिव्हाळ्याचे संबंध होते . 
आमच्या कुटुंबातीलच ते होते . पप्पांच्या अनेक कार्यक्रमांना काका प्रमुख पाहूणे तथा अध्यक्ष म्हणून पुण्यात व 
श्रीरामपूर येथे त्यांची उपस्थिती आम्हाला प्रेरणादायी ठरली. दि . २५ जानेवारी २०१८ रोजी एस . एम . जोशी 
सभागृहात झालेल्या पप्पांच्या स्मृतीदिनानिमित्ताने पुरस्कार सोहळ्यासाठी ते अध्यक्ष म्हणून लाभलेले होते . त्यावेळी 
त्यांनी पप्पांच्याबद्दल आणि मम्मींच्याबद्दल काढलेले विचार आम्हां कुटुंबियांना एक प्रकारे आधारच मिळाला. 
विशेषत: मम्मींच्या कार्यक्रमातही काका उपस्थित होते. पप्पांच्या सहस्त्रचंद्र दर्शन या कार्यक्रमाचे वेळी प्रकाशित 
झालेल्या प्रेरणापर्व या ग्रंथात काकांचा नैतिकतेचा ध्यास हा महत्त्वपूर्ण लेख आहे. काकांच्या लेखामुळे या ग्रंथाची 
नक्कीच गुणात्मक वाढ झालेली आहे. 

___ काकांनी लिहिलेल्या वर्तमानपत्रातून , लेखातून , ग्रंथांतून आणि व्याख्यानातून त्यांनी समाजप्रबोधनाची ज्योत 
प्रज्वलित केली, याची जाणीव महाराष्ट्रातील सर्वांनाच आहे. गोकामुक्ती आंदोलन आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील 
काकांचे समर्पण अतिशय मोलाचे असून ते सर्वश्रुत आहे. 

असे थोर व्यक्तीमत्त्व काळाच्या पडद्याआड अचानक गेल्यामुळे तुम्हांस व तुमचे कुटुंबिय आणि परिवारावर 
दु: खाचा डोंगरच कोसळला आहे. नियतीपुढे कुणाचेच काही चालत नाही. आपणा सर्वांना या दु: खातून 
सावरण्यासाठी परमेश्वर आपणांस बळ देवो ही प्रार्थना. आपल्या सर्वांच्या दु: खात मी व माझी मम्मी शशिकलाताई 
शिंदे, माझी पत्नी डॉ . प्रेरणा शिंदे, माझी बहिण सौ . शुभा ब्रद्रिनाथ देवकर आणि अॅड. रावसाहेब शिंदे प्रतिष्ठान 
श्रीरामपूर या संस्थेचे पदाधिकारी , प्राचार्य, शिक्षक , शिक्षकेतर कर्मचारी आम्ही सर्व सहभागी असून काकांना 
श्रद्धांजली अर्पण करतो. 

गतात्म्यास सदगती लाभो हीच परमेश्वर चरणी प्रार्थना . 
आपला विश्वासु 
डॉ . राजीव शिंदे 


पुरोगामी 


मे - जून २०१८ 


११५ 


" जनगर्जना 


मृत्युंजयी , करुणासागर, चरित्र्यसंपन्न कै. भाई वैद्य 
वाणी अमृत तयांची वदले मग देवदूत । 
असावी स्वकर्तव्याची जाण कर्म करता करता अखेर | 
जाईल कुडीतून प्राण । 

___ हे भाईंचे तत्त्वज्ञान , खरोखर सत्कार्य करीत असतानाच , भाईंच्या कुडीतून प्राण निघून गेला. शेवटी शरीर 
नाशवंत असते . त्याची कितीही काळजी घेतली तरी ते वयानुसार जराजर्जर होत जाणार. आपल्याला कितीही 
वाटले , की भाईंनी वयाची शताब्दी पूर्ण करावी - तरी नियतीचा खेळ अगाध असतो. दि . २ एप्रिल सायंकाळी 
वयाच्या ९० व्या वर्षी भाईंची वाणी मूक होत गेली ; पण शेवटच्या क्षणापर्यंत भेटायला येणाऱ्या मित्रांसमोर भाई 
समाजवादाचा विचार पोटतिडिकेने मांडत होतेच , अखेर भाईंचे दु: खद निधन झाले... तरीही त्यांच्या अखंड 
कार्याच्या असंख्य आठवणी मागे आहेत ; म्हणून भाई मृत्युंजयी ठरतात . 

प्राचीन काळापासून आजतागायत होऊन गेलेली देवगुणी माणसं आज देवत्वाला पोहोचली. त्यांची पूजा 
होऊ लागली. भाईंची वाटचाल देखील त्याच मार्गाने झाली असे मला वाटते ; कारण भाई देव न मानणारे 
देवमाणूस होते . आपल्या ध्येयवादी वृत्तीपासून आयुष्यभर तसूभरसुद्धा ते बाजूला गेले नाहीत. मागे हटले नाहीत . 

थोर समाजवादी विचारवंत , अत्यंत बुद्धिमान , करुणासागर, स्मरणशक्तीचा विश्वकोश , कृतिशील कायकर्ते, 
राजकारणाच्या माध्यमातून समाजकारण करणारे, अजातशत्रू, वंचितांचे कैवारी , उच्च दर्जाचे नेतृत्व , सर्वांना बरोबर 
घेऊन जाणारे कर्तव्यकठोर असूनही स्वभावात ओलावा असणारे, गर्दीत रमणारे, सतत संघर्ष करणारे, पुरोगामी, . 
अशी कितीही विशेषणे भाईंना लावली तरीही त्यांना समजून घेण्यात माझी कुवत कमी पडते . 

निवृत्तीनंतर अण्णांच्या प्रेरणेने मी गेल्या १० वर्षांपासून अखिल भारतीय समाजवादी सभेला जोडली गेले. मी 
सभेला शक्य तेव्हा जाते . थोडाफार खारीचा वाटा उचलते , तेथे अखंड कार्यमग्न असलेल्या शिक्षणमहर्षीना मनोमन 
नमस्कार करते . दरम्यान माझ्यातील संवेदनशील लेखिका भाईंचे निरीक्षण करीत राहिली , प्रसंगानुरूप त्यांच्यावर 
कविता करीत राहिली. त्यांचे शब्दचित्र रेखाटत राहिली... आणि भारावून गेली. मी काही थोरबीर नाही , पण मला 
भावलेले भाई असे होते . . . 

समाजातील ज्येष्ठ , श्रेष्ठ, पुढारी व अनेक विचारवंत यांचे भाई आदरस्थान तर होतेच , याशिवाय 
तळागाळातल्या सामान्यांचे भाई होते तीर्थस्थान ! त्यांनी नाही केला कधी आपपर भाव , त्यामुळे प्रत्येकाला वाटायचे 
भाई आपलेच आहेत , सदा बघावे तेव्हा भाईंच्या भोवती माणसांचा गराडा असे . भाईंच्या मुखातून बाहेर पडलेले 
अमृतबोल झेलण्याची प्रत्येकाची धडपड चाले आणि भाईसुद्धा प्रत्येकाची दखल घेत , त्यांचेही विचार, गा -हाणे 
शांतपणे ऐकत व त्यावर मार्गही सांगत . भाई म्हणजे मूर्तिमंत परीस ! त्यांच्या क्षणभर मिळणाऱ्या सहवासात , 
त्यांच्या तेजस्वी विचारांनी वातावरण कणभारित होई . मन कसे समृद्ध होऊन जाई . भाई नुसते समस्यांवर उपाय 


११६ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


सांगत नसत , तर अनुयायांनी सांगाती घेऊन संघर्ष, सत्याग्रह, आंदोलने करीत . त्यापायी ते अनेकवेळा तुरुंगातही 
गेले . लाठीमारही सहन केला. नेता बरोबर असला की मरमगळलेली मनंसुद्धा प्रज्वलित होतात. तशाच त्यांच्यामागे 
झुंडीच्या झुंडी जात . 

भाईंचे वक्तृत्व ओघवते, सुलभ आणि स्वाभाविक ; त्यात असायची सागराची खोली! ज्ञानाचा सागरच जणू! 

भाई म्हणजे संदर्भकोशांची खाण! त्यातील माणिकमोती वेचायचो आम्ही कानात प्राण आणून ! आम्ही कधी न 
ऐकलेले न वाचलेले! वेचून ठेवले आम्ही संदर्भ पोतडीत, ठेवले जपून! भाई म्हणजे कृतिशील कार्यकर्ते अन् नेते ! 
नव्हते केवळ बोलके , बोलघेवडे सुधारक !... अखंड कृतिशीलतेमुळे त्यांची चालायची अखंड भ्रमंती! आज इथे तर 
उद्या तिथे. कुठलेही वाहन चालायचे त्यांना, त्यात नसे बडेजाव ! विमान , रेल्वे, बस , कार , रिक्षा अन् बैलगाडीही ; 
कारण मी पणाचा लवलेशही नव्हता त्यांच्या स्वभावात ! 

" कुणी विनाकारण दुखावले जाऊ नये म्हणून भाई सर्वांशीच मार्दवाने बोलत ; पण त्यात नसे गुळमुळीतपणा. 
सगळे काही पारदर्शक ... प्रसंगी रोखठोक बोलत . कुणाचा मुलाहिजा न ठेवता शासनाला तर धारेवरच धरत , त्यांच्या 
चुका , त्रुटी त्यांच्याच घशात घालत ... तरीही ते होते अजातशत्रू! 

" आयुष्यभराच्या कार्यप्रणालीतून व वाचनाच्या व्यासंगातून त्यांच्या विचारांची बैठक तयार झालेली होती हे 
जाणवे, त्यांनी कमावलेल्या विचारधनाची केवढी संपत्ती होती , त्यांच्याजवळ ! अबब ! मोजदाद न करता येणार नाही 
इतके श्रीमंत होते ते! हे विचारधन ते मुक्तहस्ते वाटत असत आणि हे दानाचं समाधान त्यांच्या मुखकमलावर 
झळकत असे. 

" काय होतं त्यांच्या पाठिशी ... नेमक्या प्रश्नांची जाण , प्रश्न सोडविण्याचा ध्यास! समाजाची बांधिलकी , 
वंचितांची पाठराखण , अपरिग्रहवृत्ती , नि: स्पृहता , सर्वस्व झोकून देण्याची मानसिकता, मृत्युंजयी भाई, स्वार्थाच्या 
बाजारबुणग्यात लखलखत होता त्यांचा मानवताधर्म ! जातिविरहित समानता! सामान्यांचा कळवळा! 

फक्त अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेबाबत उल्लेख करायचा असेलतर भाईंनी गेल्या काही वर्षांत 
शासनाने राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी किमान सहा टक्के खर्चशिक्षणावर करावा व केजी टु पीजी , म्हणजेच बालकाचे वय 
वर्षे तीन ते १८ पर्यंत सर्वांना मोफत , समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे हा आग्रह धरला होता. कमी उत्पन्न 
गटातील मुलांना जवळच्या पण त्यांना हव्या असणाऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी पंचवीस टक्के आरक्षण असावे 
हाही प्रश्न धसास लावून धरला होता, त्याला हळूहळू यश येऊ लागले आहे. 

- कृतज्ञता - भाई स्वत : एवढे मोठे , असामान्य असूनही सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची ही दखल घेत , त्यापैकी 
मी एक आहे. मला त्यांच्याबद्दल ऋण व्यक्त केलेच पाहिजे . 

- २०१३ साली माझ्या यजमानांचे आकस्मिक निधन झाले , त्यावेळी आमचे कुटुंब हादरून गेले होते. त्या 


पुरोगामी 
" जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


११७ 


दु: खद प्रसंगी भाई आमच्यासारख्या सामान्यांच्या घरी आले. आमचं त्यांनी सांत्वन केलं . अध्यापक सभेच्या सर्व 
सदस्यांना फोन करून , त्यांच्यासह वैकुंठात हजर झाले , इतकेच नव्हे तर साने गुरुजी स्मारकावर शोकसभा घडवून 
आणली. मोठ्या भावासारखे माझ्या पाठिशी उभे राहिले. मला सावरले , सर्वांनी मिळून मला हळूहळू दु: खातून बाहेर 
काढले . केवढी ही आभाळमाया ! 
_ - माझी सभेला येण्याजाण्याची अडचण भाईंनी ओळखली. कोणताही सभा - समारंभ संपला की , भाई मला 
आवाज देत , आपण बरोबर जाऊयात , खैरेताई त्यांच्या बरोबर असायच्याच. भाई मला प्रथम घरापर्यंत सोडत . 
माझा चालताना तोल जातो म्हणून मला विनोदाने ‘ पडके असे म्हणत . 

___ माझ्या पतींचेनिधन झाल्यामुळे आम्ही कुटुंबीय माझी पंचाहत्तरी करण्यास उदासीन होतो पण भाई , रामचंद्र 
जाधव व सहकाऱ्यांनी मिळून माझी पंचाहत्तरी साजरी केली. 
_ - माझ्या तिन्ही नातवंडांच्या लग्नानिमित्त झालेल्या स्वागत - समारंभास भाई सहकाऱ्यांसह उपस्थित राहिले . 
मुंबईच्या प्रवासाचा तर त्यांना खूप त्रास झाला ; पण त्याबद्दल त्यांनी कधीही उच्चार केला नाही, उलट आमचे कौतुक 
केले. आमच्या सर्वाचे एक समाजवादी कुटुंब आहे , असे ते मानत . 

- माझ्या दोन पुस्तकांना भाईंनी मौलिक प्रस्तावना लिहिल्या , त्याचा मला अभिमान वाटतो . 

- कुणी स्नेही - कार्यकर्ता आजारी असल्यास भाई स्वत : त्यांच्या घरी जात व विचारपूस करीत , त्याप्रमाणे 
माझ्याही घरी येत , त्यावेळी आमचे मन कृतज्ञतेने भरून येई . 

हे सर्व कसं विसरलं जाईल भाई! आम्ही आपल्या ऋणात कायम राहू . 
श्रीमती राजकुँवर सोनवणे 


भाई वैद्य , निरागस ,निर्मोही, स्वच्छ आणि सचोटीच्या साजधुरिणांच्या बिरादरीतला अखेरचा कार्यकर्ता!! 
भाई वैद्य यांना लहानपणी पाहिलं होतं . वडिलांशी त्यांची चांगली ओळख होती. आमच्या घरीही आलेले आहेत. 

गुंडगिरीने झाकोळलेल्या स्थानिक आणि देशभरच्या मवाली राजकीय अवकाशात त्यांची उणीव सतत भासत 
राहील . 
भाई वैद्य यांना आदरांजली . 
सलील वाघ 


आधरणीय भाईंची उणीव जाणवत राहणार. भावपूर्ण श्रद्धांजली. 
राजा दिक्षीत 


११८ 


मे - जून २०१८ 


पुजनगर्जना 


डॉ . अभिजित , 

आपले प. पूज्य पिताश्री भाई यांचेनिधनाची बातमी स्थानिक वर्तमानपत्रातून कळली. श्री . भाई आमचे परम 
मित्र होते , त्यांचे व आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष श्री . रामभाऊ तुपे यांचे घनिष्ठ संबंध व प्रेम होते. त्यामुळे वेळोवेळी 
त्यांचे आमच्या संस्थेत येणे व्हायचे. 
__ भाई स्वतंत्र सैनिक असल्याने आमच्या संस्थेचे सभासदपण होते . त्यांच्या निधनाने आम्हा सर्वांना खूप दु: ख 
झाले असून आम्ही सर्वजण आपल्या कुटुंबात सहभागी आहोत . 

इश्वर भाईंच्या आत्म्यास सद्गती व शांती देवो हीच प्रभु प्रिते आम्ही मागणी करीत आहोत . 
भोगिलाल शहा , उपाध्यक्ष, अ. भा . गोवा स्वा . सं. सै . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


डॉ. अभिजीत वैद्य , पुणे , 
यांस , 
स . न . 

आपले पिताश्री व ज्येष्ठ समाजवादी नेते मा . श्री . भाई वैद्य यांचे दिनांक ०२.०४. २०१८ रोजी दु: खद निधन 
झाल्याचे वृत्त समजले. या वृत्ताने कॅम्प एज्युकेशन सोसायटीच्या परिवारास मोठ्ठा धक्का बसला आहे . 

वडील म्हणजे शिस्त व संस्कारांचा अमोल ठेवा . त्यांच्या निधनामुळे आपणास व आपल्या कुटुंबियांस दु: ख 
होणे स्वाभाविक आहे. आपल्या जीवनात वडील जरी आज नसले तरी त्यांचे संस्कार, आशिर्वाद आपल्या पाठीशी 
आहेत . 

साहेबांची जीवनशैली व राहणीमान अत्यंत साधे होते. माणसे जोडण्याचा त्यांचा छंद होता. त्यांनी जीवनात 
अनेक व्यक्तींना आपलेसे केले. त्यामुळे ते समाजप्रिय व्यक्तीमत्त्व होते. नेहमीच दुसऱ्यांना मदत करण्याची वृत्ती त्यांनी 
अंगीकारली होती. त्यांच्या जाण्याने उत्तम मित्रास आम्ही मुकलो आहोत . 
. ..... साहेबांचे व माझे सुमारे ५० वर्षाचे दृढ संबंध होते. ते समाजवादी होते परंतु कडवे समाजवादी नव्हते . सर्वांना 
सोबत घेऊन काम करण्याचा त्यांचा स्वभाव होता. त्यांच्या आकस्मिक निधनाने आपणास झालेल्या दु: खाची 
आम्हास जाणीव आहे. नियतीपुढे कोणाचेच चालत नाही , जीवन हे असेच क्षणभंगुर आहे . 
__ आपल्या परिवारास झालेल्या दु: खात सर्वसाधारण सभेचे सदस्य , कार्यकारी मंडळ , शिक्षक -शिक्षकेतर 
कर्मचारी , विद्यार्थी, संस्थेचे सर्व घटक सहभागी आहेत . 

कै . वैद्य साहेब यांच्या आत्म्यास ईश्वर चिर शांती देवो हीच प्रार्थना! 
आपला 
वालचंद देविचंद संचेती , कार्याध्यक्ष, कॅम्प एज्युकेशन सोसायटी , पुणे . 


पुरोगामी 
" जनगर्जना 


मे - जून २०१८ 


११९/ 


आदरणीय सर , 

नुकताच भाईच्या निधनाची बातमी पाहिली. आपल्या व्यक्तीगत आयुष्यात ही अत्यंत दु: खद घटना आहे 
तसेच समाजवादी चळवळीसाठी देखील मोठी दु: खदायक आहे . 

आपल्या या दु: खात मुंगसे कुटुंब सहभागी आहे. भाईंचे विचार पुढे नेणे ही त्यांना आदरांजली आहे. 
आमच्यावतीने भाईंना ती समीत करीत आहोत. 
मुंगसे परिवार . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


आदरांजली सभेत मी शेवटपर्यंत थांबू शकलो नाही. क्षमस्व. आदर्शवत , आदरणीय भाईंना माझा अखेरचा 
विनम्र प्रणाम . त्यांची समाजवादावरील निष्ठा, वैचारिक क्षमता , स्पष्टता, मनाचा मोठेपणा, पारदर्शीपणा , संघटन 
कौशल्य हे सर्वच आदर्शवत होते . डाव्या , पुरोगामी प्रवाहांची एकजूट झाली पाहिजे या बद्दलची त्यांची आत्यंतिक 
तळमळ विशेष स्फूर्तीदायी होती. आपण सर्वांनी त्यांची शिकवण प्रत्यक्षात आणायला हवी; तीच त्यांना श्रद्धांजली 
ठरेल . 
डॉ . अनंत फडके . 


एका लढवय्या तरुणाला भावपूर्ण श्रद्धांजली!!! 

जेष्ठ समाजवादी नेते , माजी गृहराज्य मंत्री, समाजवादी पार्टी ( इं ) चे संस्थापक - राष्ट्रीय प्रमुख आदरणीय 
भाई वैद्य ( वय वर्ष ९० ) यांचे सोमवारी अल्पशा आजाराने पुण्यात दु: खद निधन झाले . भाईंनी पुण्याचे नगरसेवक , 
महापौर ते महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री असा राजकीय प्रवास करीत असताना आपला समाजवादी विचार कधीच 
सोडला नाही. त्यांनी कधीच जाती - पातीला थारा न देता , अखंड आयुष्यभर एका सरळ रेषेत चालून गोरगरिबांना , 
वंचितांना आणि कष्टकऱ्यांना आधार दिला. आयुष्यात भाईंनी अनेक संकटे पाहिले आणि त्याच्याशी चार हात कसे 
करायचेयाची प्रेरणा म्हणजे भाई. तरुणालाही लाजवेल असे काम भाई आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत निस्वार्थीपणे 
जनसामान्यांसाठी, तळागाळातील जनतेसाठी करीत राहिले तसेच भाईंनी संपूर्ण जीवनात आपल्या तत्त्वांशी आणि 
समाजवादी विचारांशी कधीही तडजोड केली नाही त्यामुळे भाईंना महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशभरात मानणारा 
एक वर्ग आज खरंच पोरका झाला. त्यांनी जनमाणसांसाठी आणि त्याच्या हक्कासाठी मोर्चे, सत्याग्रह , धरणे तसेच 
विविध सामाजिक प्रश्नांना आंदोलनाद्वारे वाचा फोडली. त्यांची वैचारिक बुद्धिमत्ता, अभ्यासू वृत्ती आणि जीवनातील 
संघर्ष हा भाईंच्या रूपाने कायम स्मरणात राहील. परंतू भाईंच्या जाण्यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्रात तयार झालेली 
पोकळी कधीही भरून निघणार नाही. असा साधा , सरळ , सज्जन माणूस होणे नाही. आदरणीय भाई वैद्य यांना 
भावपूर्ण श्रद्धांजली!!! आपला विश्वास - गणेश थोपटे ( मुक्त पत्रकार , पिंपरी चिंचवड शहर ) 


१२० 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
என 


सविनय जयभीम ! 
__ भाई, माझ्या कॉलेज जीवनातील समविचारी मित्र परिवारात आदरणीय व्यक्तीमत्त्व राहिले. निस्पृह राहीले , 
मंत्रिमंडळात असताना लाच नाकारणारे, लाच देणारे हिंदू , मुस्लिम , ख्रिश्चन यांना अटक करणारे एकमेव स्वतंत्र 
भारतातील मंत्री होय . हे रेकार्ड अजून कोणी ब्रेक केलेलं नाही. मंडल आयोगाचे समर्थक राहीले. तर्कतीर्थशास्त्रींना 
वादातून खनखवले होते. कॉलेजच्या या कालावधीत आम्ही काही मित्र त्यांना भेटलो असता त्यांनी आम्हास 
लोकशाही तत्त्व की रुजवण्यासाठीची संविधानिक आधार याविषयी बोलले . मी कॉलेजमध्ये प्राध्यापक झाल्याने 
त्यांना प्रा. किरण सुरवसे यांच्यावतीने बोलवले होते. भारताच्या स्वतंत्रता सुवर्ण जयंतीचे प्रमुख पाहुणे म्हणून 
बोलावले होते . त्यांनी भारताचा स्वतंत्र लढा हा तीन स्तरावर झाला असे सांगितले. सामाजिक म. फुले ते 
बाबासाहेब आंबेडकर, राजकीय रानडे ते म. गांधी, शस्त्रक उमाजी नाईक ते सुभाषचंद्र अशी मांडणी केल्याचे अजून 
आठवते . 

इतर गप्पांमध्ये बोलताना मी म्हणालो, भाई , आपणपोलिसांना फुल पँट केल्याने त्यांचा मुलगी पाहण्याचा 
भावदेखील वाढवला आहे. त्यांचे हास्य अजूनदेखील आठवते. अशा सच्चा समाजवादी नेत्यास विनम्र भावपूर्ण 
अभिवंदन . 
डॉ . अरविंद शेलार 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


भावपूर्ण श्रद्धांजली 

समाजवादी विचारांचा पुण्यातील आणखी एक तारा निखळला 

जेष्ठ समाजवादी नेते / माजी गृहराज्यमंत्री १९४२ च्या चलेजाव चळवळीतील त्यावेळचे तरूणफळीचे नेते राष्ट्र 
सेवादलाचे प्रमुख/ पुण्याचे मा . मेयर / पणे लेबर युनियन या कामगार संघटनेचे मा . सरचिटणीस / आणीबाणी विरोधात 
१९ महिने येरवडा जेलमध्ये तुरूंगवास भोगलेले / शेतकरी / शेतमजूर झोपडपट्टी वासीयांच्या न्यायहक्कासाठी 
लढणारे नेते मा . भाई वैद्य यांचेनिधनामुळे आम्ही समाजवादी विचारांचे / सेवादलाचे सैनिक / नाहीरे वर्गासाठी 
लढणारे कार्यकर्ते घोरके झाले असून कधीही भरून न येणारी पोकळीनिर्माण झाली आहे. स्व : भाईंना भावपूर्ण 
श्रद्धांजली . 
शोकाकुल 
प्रताप गुरव - राष्ट्रसेवादल पिंपरी -चिंचवड / अध्यक्षओबीसी महासंघ पिंपरी -चिंचवड / उपाध्यक्ष बारा बलुतेदार 
महासंघ महाराष्ट्र . 


पुरोगामी 


मे - जून २०१८ 


१२१ 


" जनगर्जना 


आज भाई वैद्य गेले. राष्ट्र सेवा दल आणि समाजवादी - पुरोगामी चे नेते आणि आधारस्तंभ - भाई या नावानेच 
सुपरिचित असलेले भाई आज गेले . आयुष्यभर समाजवादी आणि पुरोगामी विचारांवर निष्ठा ठेवून कणखरपणे पण 
सर्वांना बरोबर घेऊन त्यांनी महाराष्ट्रभर काम केले . त्यांनी बेचाळीसच्या चलेजाव चळवळीत भाग घेऊन स्वातंत्र्य 
आंदोलनात पदार्पण केले. त्यावेळी ते अवघे १४ - १५ वर्षाचे होते . त्याच उर्मीने पुढे सेवादलात कार्यरत राहिले. गोवा 
आंदोलन , संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन , आणीबाणीविरोधी आंदोलनात भाग घेतला. अनेक वेळा कारावास भोगला. 
राज्य शास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले भाई अभ्यासू म्हणून ओळखले जात . मी त्यांची जागतीकरण - खाजगीकरण 
या विषयावरील अभ्यासपूर्ण, त्यातील धोके दाखविणारी व्याख्याने ऐकली आहे. विषमता आणि बेरोजगारी 
आपल्याला आता दिसून येत आहे . आर्थिक बाबतीत समतोलपणा आवश्यक आहे असे ते प्रतिपादन करत असत . 

___ जनता पक्षाच्या सरकारात त्यांनी गृह राज्य मंत्रीपद समर्थपणे सांभाळले. स्मगलिंग विरोधात त्यांनी कठोरपणे 
पावले उचलली. त्यांना लाच देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एक कुविख्यात गुंडाला रंगेहात पकडून दिल्याची घटना 
आजही ताजी आहे. धार्मिक राजकारणाच्या भयानक गुंगीत देश सापडला असताना भाई यांच्या सारख्या ध्येयवादी , 
पुरोगामी नेत्याचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे आहे. भाईंना भावपूर्ण श्रद्धांजली. 
अनिल खांडेकर 


Abhijit , 

This is Sanjay Nagarkar (Son of Vasundhara Nagarkar who worked with your 
mom if you remember. We stayed in PMC Colony No . 7 in Ghorpade Peth ) 

I read in sakal about Bhai and wanted to talk to you so I called Poona 
Hospital and they gave me your mobile no. As 91-9822090755 but it didn t ring 
although I called no of times . I don t have your home phone no anyway . 

Bhai was and will remain inspiration to all this current and future generations 
to come. 

As someone said , Death lays its icy hand on poor and rich alike. So 
whatever was we destined to be associated with a person is what we do . 

v you are responsible to Prachi and co along with your social and other 
responsibilities. In a way you are following a path of Bhai it seems... 

I will try to call you both when I could connect from here . Give my regards to 
Prachi as well. 

Hope god gives you strength to bear this grief and stand stall in coming 
difficult period . 


१२२ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
जनगनना 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


If you happen to be in US it will be our pleasure to host you , Prachi and your 
families and catch up with so many things wemissed for so many years . 
Sanjay. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dear Abhijit , 

Tam feeling loss of words to express my feelings which come in my mind 
when I amattempting to convey to you and all members of your family 
condolences on behalf of Pramodini. Myself and all members of our family on the 
sad loss of your dear father and our highly respected friend - dear Bhai Vaidya – 
Many memories are triggered in mymind about our friendship . Even though we 
were in Fergusson college during the same period it was only in September 1975 . 
When I was posted in Hong Kong as Manager for NIA that Bhai came in my life 
through a letter he wrote to me expressing his condolence on the death of my 
father Prof. Samarth . Bhai was then Mayor of Pune and that letter showed the 
calibre of culture which is conspicuous by absence in the community of 
politicians. 

After sad loss of our dear friend and teacher Prof. Pradhan , Bhaihad been a 
source for me for intellectual exchange of views on the topics of common interest 
– particularly on the themes of political and Economic scenario in India and the 
world . Only three weeks back , when I phoned him after reading the latest issue of 
China News , he as usual started the conversation in his gentle norm and alerted 
me on the development of his health problem . But there was no indication of 
depression or anxiety and on the contrary he was enthusiastic and told me that 
we can look forward for now discussions at your new flat, which will make it easy 
for me to see him . I was looking forward for this pleasure which destiny snatched 
away. Prof. Pradhan always used to admire Bhai s stubborn loyalty to his 
principles and convictions. There is so much to talk about him arising from my 
own talks with him on diverse topics during the last five - six years . 

Even though unexpected developmenthas snatched awy from me the 
pleasure ofmeeting him in your new flat, I look forward to meet you in due course 
as per your convenience at your new flat to pay my regards to our dear respected 
friend from our generation . It will not be talk of condolence but celebration of the 
life of one of the most committed democtatic , socialist humanist of OUR 


_ 


galamiaft 
* UNTUISITI 


मे - जून २०१८ 


१२३ 


GENERATION – You and your colleagues from your generation have to fulfil the 
mission for which dear Bhai dedicated his life . 
With lots of love and regards to all, 
Ramesh . 


Hon ble Mr./Mrs . Dr. Abhijit & family Respected With Heartfelt Sympathy 
To know your love of one , will never work your world again , 
to feel the pain of never seeing the beloved face again , must be the hardest 
of all experiences . From the depths of my heart, I hope time heals the deep 
sorrow you feel. SHARING your SORROW . 
yours Sincerely 
Mohan Annaso Chougule & Family . 


Y 


- - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- - - 


Dear Dr. Abhijit , 

Very sad to hear of Bhai s almost sudden passing away. I had known him for 
long time through socialist parivar. It was common to run into him in the university 
library or Deccan bookstall in good old days . 

He was one of the last campaigners of the era , who symbolized socialist 
values and ideals . I won t to able to see you and he family in person As I am out 
in Durban , South Africa . 

With much admiration and fondest rememberances. 
Naresh . 


Abhiit & entire family , 

We read the news of Bhai s demise a sad news Indeed ! When we visited 
last, He appeared normal & In good health for his age. I guess , Destiny prevails ! 
He has left behind his illustrious carrier. He had great acceptance for whatever 
was going around in Political field since the new generation has to shoulder the 
change & perhaps with the time desired change may take place ! His honesty & 
ability to work with various organisations in Pune is well -known . Such people , one 
after another are going away a natural event! We are not in a position to have his 
last Darshan because ofmy wife health , but we send our heartfelt condolences 
to your entire family . Dr. Murali Kamat . 


१२४ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
9900 


Dear Abhijit, 

Yesterday I couldn t speak much as I was overwhelmed seeing colossal 
figure of BHAI lying down for his last journey . I had been fascinated by him from 
my very early childhood when I used to visit your home. In spite of in thick of 
politics in those days he always had time for few words with me, which was a 
tremendous moral booster for me. I immediately said “ Caste doesn t matter. We 
all are human .” I have seen him standing firm for his principals and conviction . He 
had never hagitated to relinquish any position if it conflicted with his moral stand . I 
was tremendously benefited by his teaching directly and directly and indirectly 
which helped me to evolve into better human being . I remember he , he had 
written me a congratulatory letter from prison in the dark days of emergency 
when we passed S . S . C . which I promptly reciprocated in spite freservations from 
my parents due to suppressive atmosphere of emergency. That letter of BHAI has 
remained with me as a prized possession . Such person is rare to come and will 
be ratest in the years to come. I wish you will cope up with the loss with courage 
and carry his legacy forward on your able shoulders . May BHAl rest in peace . 
Rajiv Sule 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Sorry to hear the news. He used to come to our school often and as Mayor, 
he was the chief guest for our annual social gathering 1974 - 75 while we were in 
9th std . He was regularly coming to him " HIGH C " along with Ashwin Pundalik 
and others in annual hay . 

Bhai Vaidya was a true socialist who was more social worker than a power 
hungry politician . Though he was Honourable Minister of State for Home in 
Sharad Pawar s PRF ministry , he was never found engaged in power politics . 
True leaders of the old generations are leaving us one by one. 

May his soul rest in peace . 

Abhijit I had posted this on NMV group . But you are notmember of that 
group . Therefore I am forwarding this to you . 
N . P .Deshpande . 


पुरोगामी 


मे - जून २०१८ 


१२५ 


UOVUTOTT 


" श्रध्देय भाई वैद्य स्मृतिग्रंथ " 

राष्ट्र सेवा दल , पुणे जिल्हा 

साने गुरुजी स्मारक सिंहगड रस्ता, पुणे - ४११०३० 
श्रध्देय भाई वैद्य यांचे राष्ट्र सेवा दलाला असलेले योगदान अतुलनीय आहे. 
दि . २ एप्रिल २०१८ रोजी भाई वैद्य यांचेनिधन झाले. भाईंच्या विचारांची 
स्मृती सतत जागी राहावी , आपणा सर्वांना त्यांच्या वैचारिक ठेव्यातून 

सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन व प्रेरणा मिळावी 
म्हणून भाई वैद्य स्मृतिग्रंथ संकलित करण्याची जबाबदारी राष्ट्र सेवा दल , 
पुणे जिल्ह्याने स्वीकारली आहे. भाईच्या जन्मदिनी दि . २२ जून २०१८ रोजी 
हा स्मृतिग्रंथ प्रकाशित करण्याचा मानस आहे. आपणास नम्र विनंती की भाई 
वैद्य स्मृतिग्रंथासाठी जाहिरात , देणगी देऊन सहकार्य करावे. धन्यवाद ! 

डॉ . अभिजित वैद्य मेहबूब इनामदार 
संपादक 

संपादक 
जाहिरातीचा दर 


१. कव्हरपेज २, ३ , ४ - रु . १०० , 000 / - २. रंगीत पूर्ण पान - रु . ७५, 000 / 
३ . रंगीत अर्धे पान - रु . ४० , 000 / - ४. रंगीत पाव पान - रु. २५ ,000 / 

५. शुभेच्छा - रु . १० , 000 / 
पानाचा आकार : २८ X २१ से. मी . • छपाईचा आकार : २८ X २१ से . मी . 

मुख्यपृष्ठ : आर्ट पेपर ( चार रंगी ) • छपाई : ४ कलर ऑफसेट प्रिंटिंग 
प्रती : ५, 000 • रंगीत पाने : ९० जि . एस . एम . • साधी पाने : ९० जि . एस . एम . 


कृपया जाहिरातीची रक्कम क्रॉस्ड चेक किंवा डिमांड ड्राफ्टने पाठवावी. चेक / डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्र 
सेवा दल , पुणे जिल्हा या नावाने काढावा . आंध्रा बँक खाते क्र . २९४११११००००१४७७,IFSC 
Code: ANDB0002941 • पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नं . इ - १७९८ ( पुणे ) राष्ट्र सेवा दल , पुणे 

जिल्हा यांना दिलेली रक्कम प्रमाणपत्र क्र . PNCIT- III /TECH/ 80G/ 326 
• Dt. 08/07/ 20018 नुसार आयकर मुक्त आहे. आपले ऑर्डर फार्मस् 

खालील पत्तावर पाठवावेत . 


अॅड . संपत कांबळे , मो. नं . ९४२२३६१२२० प्रमुख व्यवस्थापकीय मंडळ भाई वैद्य स्मृतिग्रंथ , 
___ _ राष्ट्र सेवा दल , पुणे जिल्हा , साने गुरुजी स्मारक , सिंहगड रोड, पुणे - ३०. 

___ दुरध्वनी क्र .: ०२० - २४३२०४४४ , २४३३६११० 


१२६ 


मे - जून २०१८ 


पुरोगामी 
जनगणना 


लोकनेते भाई वैद्य : अल्प परिचय ) 


। भालचंद्र सदाशिव वैद्य 

* २२ जून १९२८ - २ एप्रिल २०१८ * 
* शिक्षण - बी. ए. बी . टी . ( १९५२ ) एम. ए. समाजशास्त्र एम. ए. राज्यशास्त्र ( १९७२ ) * 
* १९४३ साली राष्ट्र सेवा दलात सामील झाल्यापासून लोकशाही समाजवादी 
विचारधारा स्वीकारली आणि अखेरपर्यंत ती निष्ठा जपली. * 

अखेरपर्यंत पुढील पदांवर कार्यरत . 
* अध्यक्ष , एस. एम. जोशी मेमोरियल मेडिकल ट्रस्ट , पुणे १९९८ पासून * 
* अध्यक्ष, पुणे म.न. पा . सेवा निवृत्त संघ - १९७५ पासून * 

__ _ कार्य केलेली एकूण पदे 
* १९४६ साली काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या जयप्रकाश नारायण, डॉ . लोहिया व एस .एम . जोशी 
यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचे प्रथम सदस्यत्व. त्यानंतर समाजवादी पक्षाची 

जी जी रूपांतरे झाली त्यात सक्रिय सहभाग. * 

* महापौर, पुणे - १९७४ ते १९७५ * 
* राष्ट्रीय अध्यक्ष , ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फरन्स - १९७५ * 
* मंत्री, गृह आणि सर्वसाधारण प्रशासन या खात्यांचे राज्यमंत्री - १९७८ ते १९८० * 

__ या काळातील ठळक नोंदी - - 

* पहिले मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर विधेयक मांडले. * 
* स्मग्लरचे सात साथीदार तीन लाख रुपये लाच घेऊन आले असताना 
गृहराज्य मंत्री म्हणून त्यांना पोलिसांच्या हवाली करून तुरुंगात पाठविले . * 

* राज्य पोलिसांना फुल पँट देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय * 
* महाराष्ट्र सेवा निवृत्तांच्या वेतनामध्ये किमान सेवा निवृत्त वेतन आणि त्याची 

महागाईशी जोडणी या गोष्टी करून घेतल्या . * 
* राष्ट्रीय महामंत्री, जनता पार्टी - १९८६ ते १९८८ * 
* राष्ट्रीय महामंत्री , समाजवादी जनपरिषद - १९९५ ते १९९९ * 

* राष्ट्रीय अध्यक्ष , राष्ट्र सेवा दल - २००० ते २००२ * 
* राष्ट्रीय अध्यक्ष , भारत यात्रा ट्रस्ट , दिल्ली - २००४ पासून २०११ * 
* राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा - मे २००४ ते २०१३ * 

* अध्यक्ष, खडकी अॅम्युनिशन फॅक्टरी वर्कर्स युनियन , पुणे २०१३ पर्यंत 
* राष्ट्रीय अध्यक्ष , सोशलिस्ट पार्टी ( इंडिया ) - मे २०११ पासून २०१६ * 


१२७ 


RNI NO . MAHMAR/ 2014 /57536 
Decl No .: SDO/ Pune/SR/ 34/ 2014 Dated : 27 / 08/ 2014 


Date of Publication : 15 May 2018 


मबाट हावत, TML 


कार्यकर्त्यांकडून भाई वैद्य यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली 


प्रतिमा 


यो न माग 

राजीनामा 
केप मानवानेमा 
माल्या का मन 


हॅलो सांस्कृतिक 


Lundamernamaiwonth 


Bhai Vaidya remembered 
as an inspiring mentor 


मामाथि अनारमा 


" 

दा 
कूलमर पर पूर्ण 
नीना रेल, पूरन सका 

जन पत्र 

तमा सनम सत्य 
( कोयतावनाम्यहमें जाने वर्ग 

मी मनापाक 

बनानन्दजीवनबाट 
पंकिगमापनिमनभायली र संघाने 
हमलाशा जानाकारे स्वासपटक 


- 


माहवायांना महलो: आठमा 


नाधिष्ठित ध्यासपर्वाचा अंत 


सामना 
अपवार, दि . ४ एप्रिल २०१८ 


पुण्य नगरी 


LASTRAMICrstandiarrormaidsanilon 


PRATHAM 


Haridwictaare 

IFSANमर 
cacarhi 
LPRATISH 
SEXEHA 


नवसाम्राज्यवाद रोखण्यासाठी समाजवादाची गरज 
भाई वैद्य यांना श्रद्धांजली : पुरोगामी विचारसरणीची पोकळी भासणार 


भाई वैद्य अनंतात विलीन 


पुणे, 

दिपानानाती 
) - मानीटा 
साना देना 
रानीजापचार 
जाली मतेसाई 
थी सो माल 
नंद यांच्या जामिनावर वैन मगामी 
यह शासकीय प्रतनामावपिन 


विसका17 

रसं जो पुणे 

का नाकामा 
परामरावासावा 

गग का दामन 
सेनी कायारीमा Howwपमित्रत 

माका नारा 
महिला RAMESHशक्षाबलाः 

रमेश 
immNEPAL 

काम 
E streARATAhs | 

संग समारोप 
सलमान 
मराज 


LABERat 


कम 


पारवानावाभिमान 


Bhai Vaidya , former mayor & 
socialist leader, passes away 


पका 


Lasociation 
of 


बरmERTAINMENTS 


story of a 


सोयना 


c 


er 


voll 

w 


समाजवादी नेते भाई वैद्य यांचेनिधन 


TESNEWANTAURK 
e aturtheAII-Iodindiapicslogist 
, watd . . 

JAasaiation . newsaalNIMH 
O March Vactya 
Pune Materen socialist leaharashtrasmintstareautakatecomplainxiok 
linesinces in 
HerHEREIPTEarnxexiror 
Pa r ungHartistreampionbered 
rlies atdchn o ltinid 

Buat old died of old Birmanyrearminthowell 
which he was added 
PROACHI 
canoarpalstat 
Cuenerunt. Henan ort Tiny tit. Die 
daneplicDEaat 
2.30pm amijuredattepularliamorcarisodeant 
The next 
Mardy.HeWASHE . 

Harmont whicheimsindmyheanderweat 
Ruri 
He- survivedity : 

CoacannoRinpirur 
: 00 

retroint faring the arhar Awaiteeantavunnel 
Terrasi Rawala 

Sxchynila Malharash- htin - wtch Parenticar 
mundeun AIA 

Tenormanent 
furiaS 
hesado. 
Sinivirandiror 
The 

VElusion costumbi 

n Marctico. uccumulal 
MALAnatarun 

n eded bronchlessreess 
. in / 

M imitraa 
Meta Re 


समाजवा 


भी 


भाई वैद्य यांना अखेरचा लाल सलाम - 


चारात ९ बळी 


mi 


- 


E 


r 

ani 
Ranuary 


Tuesdaxy . APRIS , Kore 


वैकुंठ स्मशानभूमी येथ 


शासकीय इतमामात 


Rey 


कहान 


SIBAIVADYAJuneza, 1928 - April2, 2018 
Colleagues recollect 
former homemin s 
indomitable spirit 
Socialist lentier, voho hegan his political career from 
redom movement succumbed to stansach cancer 


ज्येष्ठ समाजवादी नेता 
भाई वैद्य यांचे निधन 


MAHES 


emiutenesanSear 1 
12 f or best 

Shar 
VERTNAparedwayaathi 

CeEEGoatiMaticday. DEOS 

MAHasitiewshungle 
सकता 

JANGEbeirKHANOKARI 
utuRTOn - ancer . NrNUSiasax 
TEAsstetv sntacious -concense 

HabonSund- Z3 . 192arDapcorse 
ImagevayaSIATTERNOltas . . . 


भससामनार अपद 
जोय 

माती 
जिन्दा 

के नजमिनल 


पिके गोलकार प्रदान 


